0. जगाल 
विलायतचा डाक 


[ युरोपांतून पाठविलेली पत्रें ] 


लेखक : 
डॉ. वसंत नारायण पाटणकर, 
एम्‌. ए., पीएच्‌. डी. ( मँचेस्टर ) 


आवृत्ति १ ढी 


जानेवारी १९५५ 


ज्र 


किंमत दोन रुपये 


प्रकारक ; 9, 
कु. उषा नारायण पाटणकर, न 
“ नीलिमा 
विजयनगर कॉलनी ; 
सद)शिव, पुणें २. 


सर्व हक्क स्वाधीन, ' | 


सुद्रक ! 
श्री. ज. गानू, 
राजगुरु प्रेस, अ 
४०५ नारायण पेठ, “| 
पुरणे २. 


प्रास्ताविक चार शब्द 


-णा्स््स्््त्या- 


विळाय तची डाक म्हणजे माझा भाऊ वसंत यानें युरोपांतून 
पाठविलेल्या पत्रांचा संग्रह. गणित आणि संख्याशास्त्र ( 5८2151०5 ) या 
विषयांचा पदव्युत्तर अभ्यासक्रम मुंबई विश्वविद्याल्यांत अत्यंत यशस्वी रीतीनें 
पुरा करून तो १९५१ सांलच्या सप्टेंबर महिन्यांत इंग्लंडमधील सॅचेस्टर 
विद्यापीठांत संक्योधनात्मक अभ्यास करून पीएच्‌. डी. ही पदवी निळविण्या- 
करितां गेळा. त्याकरितां त्याला मुंबई विश्वविद्याळयानें सर मंगळदास नथूभाई 
टेकिनकळ एज्युकेशन स्कॉलर्िप आणि नंतर त्याच नांवाची एक टव्हलिंग 
फेलोशिप दिली होती. 


माझा भाऊ म्हणजे गणिताचा विद्यार्थी. पण शाळेंत आणे कालळेजात 
असतांना त्यानें आवडीचा विषय म्हणून वाह्यमयाचा अभ्यासहि खाजगी 
रीतीनें चालू ठेवला होता. त्यामुळें त्याच्या लिखाणांत एक प्रकारचा रसाळपणा 
असे. युरोपांतीलळ दोन वर्षीच्या वास्तव्यांत त्याने तेथील सामाजिक परिस्थितीचे 
अत्यंत बारकाईनें आणि मार्मिकपणे निरीक्षण केळें व तत्संबंधीची शेकडो प्रे 
मळा व आमच्या नातेवाइकांना पाठविली, हीं पत्रे आमच्या कुटुंबांतील मंडळी 
आणि स्नेही नेहमी आवडीने वार्चीत. त्यांतील दोन पत्रे( नाताळचा आनंद, 
शुभमंगल झालें ! ) सहज स्त्री मासिकाचे संपादक श्री. मुकुंदराव किलौस्कर 
यांस अवलोकनार्थ पाठविली. तीं त्यांना इतकीं आवडलीं कीं, लागलीच 
लागोपाठ दोन महिन्यांत त्यांनी तीं ' स्त्री, मातिकांत छापूनहि टाकली. 
तसेंच हेलसिंकी येथील ऑलिंपिक सामन्यांसंबधीचे ' केसरी “च्या 
अंकांत प्रसिद्ध झालेले त्याचे तीन लेख वाचकांना अतिशय आवडले व 
त्यांची अभिनंदनाची अनेक वैयक्तिक पत्रें आम्हांला आलीं. समाजसेवा 
( मुंबई ) या त्रेमातिकांतून प्रसिद्ध झाळेलीं कांहीं पत्रे ( हिमवृषि; कोळशाची 
खाण, इंग्लंडच्या राजाचा स्त्यु, सिनेमा व शिस्त ) हाहि वाचकांना 
फार आवडलीं. तेव्हां यांतील आणखी कांही पत्रे निवडून त्यांचें छोटें पुस्तकच 
प्रसिद्ध केलें तर महाराष्ट्रीय वाचकांना तर तें आवडेलच, पण शाळांतील 


1-1 


विद्यार्थ्यांनाहि त्यायोगे सामान्यतः त्यांच्या पुस्तकांत न आढळणारी बरीच 
माहिती मिळून त्यांचे मनोरंजन होईल, त्यांना त्यायोगें एक तर्‍हेची द्ष्टि 
मिळेळ, असें वाटल्यावरून आज त्यांतील कांही निवडक ३ आ. 
* विलायती डाक या पुस्तकरूपाने प्रसिद्ध करीत आहे. अथात्‌ हीं पत्र 
प्रसिद्ध करतांना खाजगी, वैयक्तिक आणि कुटुंबीय ' मजकूर गाळून त्यांचें 
योग्य असं संपादन करावें ळागलें. या कामीं माझ्या भावाचे स्नेही प्रा. हेमंत 
विष्णु इनामदार यांची फारच मदत झाली. 


या पत्रांत जर्मनी, नोवि, स्वीडन, फिनलंड, हॉलंड, डेन्मार्क इ. देशांतील 
माहिती देतांना अनेकदां त्या त्या देशांतील प्रख्यात व्यक्तींचा आणि शहरांचा 
उल्लेख करावा लागला आहे. त्यांच्या नांवांचे, उच्चार कसे करावयाचे ही एक 
अडचण होती. त्या बाबतींत पुण्याच्या सर पर्युरामभाऊ कॅलिजांतीळ जर्मन 
भाषेचे प्राथ्यापक डॉ. चाफेकर यांची व सेंट व्हिन्सेंट हायस्कूल, पुणे, येथील 
विद्यार्थी हेगेळ गोखळे यांची मदत झाली. हेगेळ यांचा जन्म नोर्विमध्ये झालेला 
व त्यांच कांहीं शिक्षणहि नेर्विमध्ये झालेळे, त्यामुळें त्यांची बरीच मदत झाली. 
याबद्दल त्यांची व डॉ. चाफेकर यांची मी आभारी आहे. कांहीं नांवांच्या 
उच्चारांच्या बाबतींत मात्र अडचण राहिलीच. त्यामुळें सर्वच नांवांचे उच्चार 
अगर्दा बरोबर असतील अश खात्री देतां येत नाहीं. त्या बाबतींत जाणत्या 


वाचकांकडून कांहीं सूचना आल्यास मी त्यांची आभारी होईन व पुस्तकाच्या 
पुढील आवृत्तींत योग्य ते बदल करीन. 


उत्तर युरोपच्या सहलीत 0०-८८ (एपातट ८० पाग या 


उत्तकाचा माझ्या भावास बराच उपयोग झाला. प्रत्येक दे्यांत जाण्यापूर्वी 
त्या देशासंबंधींची माहिती या पुस्तकांतून त्यानें मिळविली होती. कांडी 
प्रात या माहितीचा उपयोग 


1 करण्यांत आला आहे. 
द न्य झर ग 
श्री क मासकाचे संपादक श्री. किर्लोस्कर आणि ' केसरी शवे संपादक 
प श्री. टिळक यांनी त्या त्या नियतकालिकांत प्रसिद्ध झाळेळे लेख या 
त कत करण्यास अनुमति दिली. तसेंच ' समाजसेवा? मासिकाचे 
* दत्तप्रसन्न कारवानीस ( कवि आणि मराठीचे नामवंत अध्यापक) 


यांनी त्या मासिकांत प्रसिद्ध झालेले दोन लेख व पुण्याच्या नू. म. द्वायस्कूलचे 


कं 


शिक्षणतज्ज्ञ मुख्याध्यापक प्रा. वा. मा. दवडघाव व शाळेच्या मालिकाचे 
सहसंपादक प्रा. प्र. न- जोशी यांनीं शाळेच्या नियतकालिकांत प्रातेद्ध झालेले 
लेख ( बर्गन-ऑस्को आगगाडीचा प्रवास ) पुनर्मद्रित करण्यास अनुमति 
दिली. या सवाचे मी मनःपूर्वक आभार सानतें. 

या पुस्तकांत प्रसिद्ध होत असलेल्या पत्रांबरोबर्च युरोपांतील 
वास्तव्यांत जीं जीं स्थळे पाहिळीं तेथील प्रेक्षणीय दृद्यांचे रोकडा फोटोहि 
माझ्या भावाने स्वतः काढून पाठाविळे होते. अर्थात्‌ ते सर्व छापणें खर्चाच्या 
दृष्टीनें शक्‍य नव्हते. म्हणून त्यांतील निवडक फोटोच या पुस्तकांत छापले 
आहित. कांहीं प्रसंगांचे फोटो नव्हते. त्यांची चित्रें काढून छापळीं आहेत. या 
चित्रांच्या बाबतींत चित्रकार भाऊराव खरे आणि प्रतिभा प्रकारान संस्थेचे 
मालक मेसर्स जोशी-लोखंडे यांची फारच मदत झाली. कांहींहि मोबदला न 
घेतां या सवीनीं ही मदत केली. त्यांची मी आभारी आहे. 

पुस्तक-प्रकाशनाच्या प्रांतांत मी हे पहिलेच पाऊळ टाकीत आहे. 
या बाबतींत वेळो वेळीं सला देऊन व मार्गदशन करून माझी आई व वडील 
यांनीं मला सर्वतोपरी उत्तेजन दिळें. तसेंच माझा भाऊ वसंत व वहिनी 
सो, कुसुमताई यांनीं प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष बरीच मदत केली. याबद्दल त्यांचे आभार 
कसे मानायचे £ त्यांच्या क्रणांत राहण्यांतच मी स्वतःला धन्य समजेन. 


हीं पत्रे ज्या विद्याथ्यीकरितां प्रसिद्ध करीत आहे त्यांना ती आवडोत 
व त्यांपासून त्यांना ज्ञानप्राप्ति होवो हीच इच्छा ! 


.“र्‍नीलिमा ?, विजयनगर कॉलनी, 
पुणें २. 
ता. १४ जानेवारी, १९५५ 


शी 
ह उषा पाटणकर 
( मकरसंक्रमण ) | 


अनुक्रमागेका 


"णा>००>->4 


विभाग १ ला 


मुंबई ते मँचेस्टर 


पत्र-क्रमांक विषय 


- बोटीवरील जीवन 
. एडन 


सुएझ व पोर्ट सय्यद 


- लंडनला पोहोंचलो 

« सुक्काम गांठला 

* मॅचिस्टरमधील दिनचर्या 
« सॅन्चेस्टरमधील जीवन 


विभाग २ रा 


इंग्लंडमधील कांहीं विशेष अनुभव 
< त्रिटिश पार्लमेंटची निवडणूक 

* गाय फॉक्त डे आणि राणीचें दर्शन 
* इकडील सिनेमा आणि शिस्त 

« सेंचेस्टर विद्यापीठ 

* नाताळचा आनंद 

« हिमवृष्टि 

* रॅग्ढेंडच्या राजाचा मृत्यु 

* कोळशाऱची खाण 


केररबरी कॅथिडल 
शुभमंगल झाले । 


७ 


विभाग ३ रा 


उत्तर युरोपची सफर ! विविध अनुभव 


यत्न-क्रमांक विषय 


१८. 
१९. 


२०, 
२१. 
२२. 


२२. 


२४, 


: मननाकरितां कांही प्रश्न 


प्रवासाची पूर्वतयारी 
बर्गनमधील वास्तव्य 
ऑस्लो 
स्टॉकहोम आणि उपसाला विद्यापीठं 
हेळ्सिकींतील ऑलिंयिक्र सामने 

( पूर्वपीठिका व व्यवस्था ) 
ऑलिम्पिक सामने 
( भारत, जपान, अभेरिका, रशिया ) 
ऑलिम्पिक सामने 
( बक्षीस-समारंभ व समारोप ) 


५. डेन्माकंचा प्रथम परिचय 


डेन्मार्कमधील कांहीं वैरष्ट्यपूण संस्था 


. युद्धोत्तर जर्मनी 


हँबुर्गमधील वास्तव्य 


« आमस्टरडॅस न 
« डच धरणाची रोमहघंक कथा टु; 
. हेगमधील आकर्षणे 


जर अर. नर 


१६७ 


पत्र रेल 
बोटीवरील जीवन 
॥ श्री॥ 


सोमवार, दि. १० सप्टेंबर, १९५१. 
स्ट्र्थेडन बोटीवरून. 
प्रिय सो. आईस कु. शि. सा. नमस्कार- 


माझा आतांपर्यंतचा प्रवास फारच मजेत झाला. समुद्र शांत असल्यामुळें 
बोट मुळींच हाळत नाहीं. काळ थोडासा त्रास झाळा; पण ओकारी एकदांहि 
झाली नाहीं. लिसमळेटच्या एक-दोन गोळ्या संपल्या. लिंबू तर तसेंच राहिलें 
आहे. आतां प्रवासाची मजा चांगली येत आहे. तूं माझी अजीबात काळजी 
करूं नकोस. 

माझ्या केबिनमधील श्री. अनंतरामन्‌ हे ' ऱ्होड्स स्कॉलर म्हणून 
इंग्लंडळा जात आहित. ते अस्ट्रेलियास जाऊन आले आहेत. त्यांच्या 
अनुभवाचा उपयोग होतो. श्री. स्वामीनाथन हेहि आसच्याबरोबर आहेत. . 
ते इंग्लंडमध्यें बरींच वर्षे होते. ते माझ्या हजारी जेवायला बसतात ; त्यामुळें 
सला जेवण्याच्या सर्व चालीरीते ( टेबल मॅनर्स )'सहजगत्या समजल्या. 

बोटीवरील माझा दैनंदिन कार्यक्रम अस। आहे : सी सकाळी खूप 
उशिरां उठतो; आणि तोहि परिचारक ( स्टुअर्ड ) चहा व सफरचंद घेऊन 
येतो व उठवतो म्हणूनच. या चहाला बिछान्यांत असतांनाच घ्यावयाचा 
चहा ( बेड टी ) असे म्हणतात. त्या वेळीं साडेसात वाजलेले असतात. परंतु 
आम्ही पश्चिमेस जात असल्यामुळें रोज पहंटे अधी तास घड्याळ मागे करावें 


२ विलायतची डाक 


लागते. नंतर दाढी, शोचमुखमार्जन, स्नान इत्यादि प्रातःकर्भे. संडास कमाद 
पद्धतीचे. स्नानसुद्धां टबमध्येंच. समुद्राच्या पाण्यानें प्रथम स्नान करावयार्चे व 
मग प्रत्येकाला फक्त एक मोठी बादली स्वच्छ -पाणी मिळतें. पण तें भरपूर 
होतें. हें होईपर्यत ८॥ वाजतात, मग अर्धा तास डेकवर स्वच्छ हवा खात 
आरामखुर्चीवर बसून इतरांशी गप्पा मारतो व नव्या ओळखी करून घेतो. 
नऊ वाजतां न्याहारीचा ( ब्रेकफस्टचा ) बिगुळ होतो. चहा, आमलेट, पाव; 
केक, मटण इत्यादि भरपूर व चांगले पदार्थ या वेळी मिळतात. दद्दा वाजेपर्यंत 
गप्पागोष्टी करीत न्याहारी संपल्यावर मी डेकवर खेळायला जातों. डेक गेम, 
टेबल टेनिस, रिंग टेनिस, वुद्धिबळें, फत्ते वगेरे खेळांपैकी कांहीं खेळ खेळतो; 
किंवा पियानो, बँड इत्यादि वाय ऱचाळू असतात तीं ऐकतो; अगर 
नभोवाणीवर बातम्या लागलेल्या असतात त्या ऐकत बसतो. हें करतां करतां 
दीड केव्हां वाजतो तें कळतहि नाहीं. दौड वाजतां ळ॑च म्हणजे डुपास्चें जेवण 
असतें. सर्व पदार्थ इंग्रजी पद्धतीचे असतात. ते कांट्याचमच्यांनीं खायची 
मळा आतां उत्तम संवय झाली आहे. ल॑चच्या शेवटीं कॉफी किंवा आइसक्रीम 
असतें आणि उत्तम सपरचंदे व नारिंगें मिळतात. तीं बहुधा ओर्ट्रेळ्यांतील 
असावीत. १ 
दुपारी आम्ही ब्रिज खेळतो. भारतांतून आलेले सुमारे शंभर विद्यार्थी 
बोटीवर आहेत. शिवाय फ्रान्समधील रग्बीची टीम ऑस्ट्रेल्यांत गेळी होती, 
तीमधील खेळाइूहि बोटीवर आहेत. ब्रिज खेळतांना नवनवीन ओळखी 
होतात.' चार वाजतां चहा असतो. चहाबरोबर केक, बिस्किट, पाव इत्यादि 
असतात.. चहा संपल्यावर मी ग्रंथाल्यांत वाचीत बसतो किंवा पोहण्याच्या 
तढावाकडे जातों. संध्याकाळी सकाळचेच कांहीं खेळ खेळतो किंवा डेकवरून 
दुर्य पाहत बसतो. 
ग काच खे ( डिनर ) असतें. या वेळीं सर्व प्रवासी उत्तम 
छानच असतें. स्थावर "टग; सूप इत्यादि पदाथीची रेल्चेळ असते. 
कार्यक्रम राञी अकर वद रता बोलपट, नृत्य वगेरे करमणुकीचे 
चाढतात, त्यांचा आस्वाद घेतो. कांहीं वेळ 


डेकवर क 
निद्रादवीची ण "1 गप्पा मारीत. समुद्राची शोभा पाहत बसतो आणि 
छाप पडूं हागल्यावर झोंपावयास जातो. 


& आभा ही 


४७७१७७० «> ?* दुणे) 99 “५८ कळल री 
कतला आ. ०८ अटी “ 


एडन : 1 
ल ल ह. ब क व क 0 कीट 
अद्या रीतीने माझा प्रवास अगदीं मजेत चालला आहे. माझी काळजी 
मुळींच करूं नये. उद्यां सकाळीं बोट एडनला पोंचेळ. आम्ही सर्व जण गांवांत 
जाऊन येणार आहोंत. तेथील मजा पुढील पत्रांत कळवीन. 
चि. उषा काय म्हणते £ तिला साझे शुभाशीर्वाद. ती. नानांना 
शि. सा. नमस्कार. 


तुझा, 
वसन्त 
(९५ 8९. २. २. 
पत्रररं 
एडन 
॥श्री॥ 
आुक्रवार, दि. १४ सप्टेंबर, १९५१. 
स्टरेथेडन बोटीवरून. 
प्रिय उषा; 


माझें मागचें सौ. आईला लिहिळेळें पत्र मिळालें असेलच. भंगळवारी 
सकाळीं आठ वाजतां आमची बोट एडन बंदरांत पोंचळी. चार दिवसांच्या 
सतत प्रवासानंतर भूमातेरचें दर्शन झाल्यामुळें आम्हां सववोना अवर्णनीय 
आनंद झाला व आमचे पाय केव्हां एकदां जमिनीस लागतात असें झालें, 

एडन हें राजकीय दृष्ट्या महत्त्वाचे ठिकाण आहे. आशियाई देशांतून 
सुएझमार्ग युरोपकडे जातांना तांबडा समुद्र व हिंदी महासागर यांना सांघधणाऱ्या 
अरूंद पट्टीवर एडन हें बंदर वसले आहे. येथें समुद्रकिनारा इतका उथळ 
आहे कीं, बोट बंद्रापर्यंत जाऊं शकत नाहीं. सुमारें एक फलीग आंत उभी 
राहते व मग छोट्या होड्यांतून किनाऱ्यावर यावें लागतें. त्याकरितां जातां 
येतां माणशी दोन शिलिंग माडे द्यावे लागते. एडन हे अरबस्तानच्या 
दीक्षणेस असल्यामुळें येथीळ हवा फार कोरडी आहे. येथें पाऊस कचितच 
पडतो. उन्हाळा फार आहे; त्यामुळें सकाळचे आठ वाजले असूनहि अंगांतून 


४ * विलायतची डाक 
01.५, ४, कयी 
घामाच्या धारा वाहत होत्या. सुएझ येईपर्यंत अश्लीच उष्णता राहणार आहे. 
केबिनमध्ये बसणें तर अशक्यच आहे. वारा जरासुद्धा नसतो. सर्व लोक 
उघडे ( म्हणजे फक्त आंतील चडुया घाळून ) बसतात. हिंदी लोक मात्र सुती 
पँट व शर्ट घाळून घामाचा वर्षांव सहज सहन करूं शकतात. कारण आपल्याला 
अशा हवेची संवय आहे. युरोपियन लोकांना सात्र या हवेचा इतका त्रास 
होतो कीं, जो तो म्हणतो को, आपण या मार्गानें पुन्हां कधीं येणार नाहीं. 
एडनमर्ध्ये उतरल्यावर जिकडे तिकडे डोंगरच डोंगर दिसतात. 
किनाऱ्यालगत फक्त दोनशें याडीची पट्टी ससुद्रसपाटीवर आहे. एडन गांवाचा 
बाजार समुद्रकिनाऱ्याला लागून आहे. येथील वस्ती मिश्रन आहे. अरबस्तानांतील 
उत्तल्मान, भारतांतील गुजराथी व पारशी आणि युरोपांतील इंग्रज असे लोक 
येथें प्रामुख्याने आढळतात. इंग्रजांनीं आपल्या जीवनाच्ची छाप येथील 
रहिवाशांवर पाडली आहे. गांवठी मुसलमानांची पोरिंसुद्धां आमच्याशी इंग्रजीतून 
बोलत होती. येथें हिंदी व इंग्लिश पेत्षे चलन म्हणून चालतात. एडनला 
आयात-कर फारच कमी आहे; त्यामुळें वस्तु स्वस्त मिळतात. आपल्याकडील 
तीनर्शे रुपये किंमतीचे घड्याळ येथें एकशेंसाठ रुपयांस मिळतें. फरचे 
गालिचे, विणकाम व नक्षीकाम यांचें उत्कृष्ट अरबस्तानी कोगाल्य येथें 
पाहायला मिळालें. 
किनाऱ्यावरील बाजार पाहण्यांतच बराच वेळ गेल्यामुळें एडन-देम्य न 
पाहतां दुपारी साडेबारा वाजतां आम्ही बोटीवर परत आलों. एक वाजतां 
2 सुटी व आमचा तांबड्या समुद्रांतील सवास सुरू झाला. तासाभरांत 
आम्ही सुएंझला पोचू . 
आमच्या या प्रवासांत रात्रीं गसतीगेमती पाहायळा मिळतात. पोरणिमा 
जवळ, येत आहे. “ शरदाच्या चांदण्यांत ' समुद्राचे पाणी पाहिळें की 
च ले प) ).मोठें सुंदर दिसते. ळ्या न आपल्या अंगांतून 
सध ल यी रम्य जाळें विणावें तसं तें जहाज रुपेरी रस्ता 


ठाळे माते १५. सते. आणखी एक मजा पाहिली ती माशांचौ. 
"यातून हवेंत दोन-तीन फूट उंच उड्या मारून परत समद्रांत 
सूर मारीत असत न 


खुणझ व पोटे सय्यद (क 


तांबड्या समुद्राची पट्टी फारच अरूंद असल्यामुळें रावी प्रवास करणारीं 
दोन जहाजे, सर्व दिवे लावळेळे असल्यामुळें, एकमेकांना दुरून दिसतात 
आणि मग दोन्ही जहाजांवरील प्रवासी आरडाओरड करून एकमेकांना 
सलामी ( ग्रीटिंग ) देतात. » 

आज दुपारी सुएझ शहर, रात्रीं सुएझ कालवा व उद्यां सकाळीं पोर्ट 
सय्यद येथें बोट जाईल. 

तुझी सहामाही परीक्षा केव्हां आहे? सो. आईची प्रकृति कशी आहे? 
तिला व ती. नानांना शि. सा. नमस्कार. 


तुझा; 
भाऊ 
> १ गोजर. १10190: 
पत्नदेरं े ; 
अक, 
सुएझ व पोर्ट सय्यद 
॥श्री॥ 
मंगळवार, दि. १८ सप्टेंबर, १९५१. 
स्ट्र्येडन बोटीवरून, 
प्रिय उषा; 


माझें सुएझहून टाकलेले पत्र पोहोचलं असेलच. त्यानंतर सुएझ कालवा, 
पोर्ट सय्यद वगेरे भाग उरकून आमची बोट मासेल्सच्या मार्गाला लागली 
आहे. गेल्या दोन दिवसांत इतक्या विविध गोष्टी पाहिल्या कीं त्यामुळें प्रवासाची 
सार्थकत। वाटली. 

एडननंतर तांबड्या समुद्रांतील उष्ण हवेचे मीं वर्णन केलें होतेच. 
जसजसें सुएक्ष जवळ येऊं लागळें तसतशी हवा बदलल्याची स्पष्ट जाणीव 
होऊं लागली. गार वारे सुटूं लागळे व उष्णतामान भराभर उतरूं लागलें. 
सुंबई ते.एडन हे अंतर १६८० मेळ आहे व एडन ते सुएझ १३१० मेळ आहे. 


द विलायतची डाक 
क कट > 2 ही. ७ क 

जसजसे सुएझ जवळ येऊं लागळें तसतसा तांबडा समुद्र अरुंद होऊं लागला 
व दोन्ही बाजूंना मेळ दोन भेल अंतरावर पर्वतांच्या रांगा दिसूं लागल्या. हा 
सर्व प्रदेश वाळवंटाचा असल्यामुळें पर्वतांवर एकहि झाडझुडूप नव्हतें. केवळ 
दगडी पर्वतच म्हणा ना ! 

सुएझर्चे महत्त्व तुळा नव्यानें सांगावयास नकोच. तांबडा समुद्र आणि 
शमध्यसमुद्ध यांना जामिनीच्या एका अरुंद तुकड्यानें विभक्त केळे होतें त्यामुळे 
युरोपांतून पूर्वेकडे येण्यास जहाजांना आफ्रिकेला वळसा घाळून यावें लागे. 
१८६९ सालीं फर्डिनंड डी लेसेप्स या फ्रेंच इंजिनियरनें सुमारें १०० भेलांचा 
हा कालवा. खणून जहाजांना नवा जवळचा मार्ग करून दिला. या कालव्याची 
रुंदी २०० फूट एवढीच आहे. तांबड्या समुद्राच्या बाजूळा सुएझ बंदर आहे. 
१ भूमध्यसमुद्राच्या बाजूला पोर्ट सय्यद हें बंदर आहे. सध्यां इजित्त व सुएझ 
यांसंबंधी चाललेल्या राजकीय घडामोडी तू वाचीत असतीलच. ब्रिटिश 
ठोकांविरुद्ध देथें तंग वातावरण निमाण झालें आहे. त्यामुळें येथें सध्यां 
. लष्करी कायदा जारी आहे. प्रत्येक बोटीची कडक तपासणी होते. सुएझ 
तलव्याचे फोटो घेण्यास पूर्ण मनाई आहे. कालवा अरुंद असल्यानें एका वेळेला 
एका (दिशेनें एकच बोट त्यांतून जाऊं शकते, अशी एकेरी वाहतूक चालते. 
त्यामुळें सुएझ बंदरांत आमची बोट झुक्रवारळा (ता. १४॥९॥५१) दुपारी 
१२॥ वाजतां पेहोंचूनहि संध्याकाळी ७ वाजेपर्यंत आम्हांला काल्व्यांतून 
भाण्याला मार्ग मिळाला नाहीं. इतका वेळ बोट थांबूनहि सुएझ बंदर व गांव 
आम्हाळा बोटींवूनच पाहावें लागळें. कारण बोटींतून उतरण्यास कोणालाच 
परवानगी नव्हती. गांवांत घरे 'वगैरे उत्तम तऱ्हेची असून बगीचेहि मुबलक 
आहेत. आणि असें सुरेख गांव जवळून पाहावयास मिळालें नाहीं म्हणून 
हळहळ वाटली. 


रात्री सात वाजतां आमच्या बोटीस काल्व्यांतून जाण्यास परवानगी 
भं ळी, त अत्यंत अरुंद, दोन्ही बाजूना अगदी जवळ जमीन आणि 
(ल आमची बोट संथपणे चाळली होती. घरें कालव्याला . अगदीं लागून 


- ्यामुळें एखाद्या चसमधून रस्त्याने घरें दि से 
देसले स्त दे ऱ्द्य 
दिसले, घरांतीख धून रस्त्याने जातांना जशी घरें दिसतात तसें हर 


? "चर, अगदीं सर्व कांही स्पष्ट दिसले त्यामुळें 
खूपच मजा य न क 
क बाळी, कालव्याच्या कढेला एका बाजून हिरवे. आणि दुसऱ्या 


णापणणण।'->->-चचचन्क्प्प्ााा यना 


'खुण्झ़ व पोटं सय्यद ७ 


बाजूनें तांबडे दिवे कालव्याची हृद्द लांबून दाखविण्यास आहेत. आणि 
मागील बाजूने सर्व कालव्यावर सर्च लाइटचे झोत टाकतात. सुएझ गांव 
संपल्यावर दोन्ही बाजूस ओसाड जमीन लागते. मात्र सुएझ व पोर्ट सय्यद यांना 
$ जोडणारा रेल्वेरस्ता व मोटाररस्ता दोन्हीहि कालव्यांच्या रोजारूनच जातात. 

त्यामुळें राचरीच्या वेळीं .एखादी मोटार प्रकाशाचा झोत लांबवर टाकून आणि 
भोंग्याचा कर्कश आवाज जणूं बोटीला खिजविण्यासाठीं करून खूप वेगांत 
पुढें जाते; तसेंच एखादी आगगाडी इंजिनाचा धूर सोडीत भरकन्‌ पुढें जाते. 
.कधीं कधीं रस्त्याने एखादा उंट धीम्मेपणानें जातांना दिसतो. आणि एवढ्यांत 
एखादें ल्हानस्ते खेडें कालव्याच्या कांठावर दिसूं लागतें त्या वेळीं खेड्यांतील 
ल्हान ल्हान मुळें बोटीचें कोतुक करीत धांवत धांवत तेथें जमतात--ही सर्व 
दइृद्यें खरोखर मनोहर वाटतात. 

काळवा खोलीला कमी असल्यानें १०० मेल अंतर तोडण्यास आम्हांला 
१४ तास लागले व पोर्ट सय्यदला आम्ही शनिवारी ( १५॥९) सकाळीं ९ 
वाजतां पोहोंचलो. पोर्ट सय्यद हे खूप मोठें बंदर आहे. अक्षरशः दॉकडों जहाजें 
बंदरांत दिसतात. आम्हांलठा बोटीवरून उतरून गांव पाहण्यास परवानगी 
मिळाली, परंतु तत्पूर्वी इजित्त सरकारच्या अधिकाऱ्यांनी आमचचे पासपोट व 
हेल्थ सर्टिफिकिटें वगेरे पाहून व आमची झडती घेऊन मगच आम्हांला 
शहरांत जाऊं दिळें. हें सर्व होतांना १० वाजळे. दुपारी दोन वाजतां बोट 
सुटणार होती; त्यामुळें गांवांत भटकण्यास तीन-चार तास मिळाले. 

पोर्ट सय्यद हे गोंव आधुनिक पद्धतीचें आहे. सस्ते खूप मोठे व आंखीव 
आहित. इमारती तीन-चार मजली तर सहजच आहेत, पण कांहीं तर सात-आठ 
मजलीहि आढळल्या. दुकानें, हेंटिळें भव्य आहेत. मात्र येथे फ्रॅंच कलाकोशल्य 
व स्थापत्य यांचा पगडा जास्त वाटला. दुकानांच्या पाट्या व स्तयांचीं नांवें 
इजिप्शियन आणि फ्रेंच या दोन्ही भाषांतून आढळली. क्वचित्‌ ठिकाणीं 
इंग्रजी भाषा दिसली ; पण मोठ्या दुकानांत फ्रेंच भाषाच बोलली जाते. ऱ्चळन 
म्हणून इजिप्शियन पैश्ांशिवाय फ्रेंच व इंग्लिश अशी दोन्ही नाणी चालतात. 
वाहनें रस्त्याच्या उजव्या बाजूनें चालतांना प्रथमच पाहावयास मिळाली. 

येथें वाहुन म्हणजे टॅक्सी किंवा घोड्याची गाडी. 'मुख्य वस्ती अर्थात्‌ 
इजिप्शियन ठढोकांची. फ्रेंच व इंग्रज लोक आहेत, पण एकंदरीने कमीच. 


८ विलायतची डाक 
टटका कदोक १ 0. 2:01 यी 
येथील इजिप्शियन. लोक खूप मोठा झगा घालतात. तो अगदीं डोक्यापासून 
पायांपर्यैत येतो. गोषामुळें रस्त्यांतून स्त्रिया मुळींच आढळल्या नाहींत- 

येथील लोकांच्या स्वमावाविषयीं मात्र आम्हां सवीना फारच वाईट 
'अनुभव आला. राष्ट्राची किंमत त्यांतील लोकांची सचोटी, न्यायप्रियता, 
उमदेपणा वगेरे गोष्टींवरून ठरते. पण इजिप्तविषयीं एक प्रकारचा तिरस्कार, 
केवळ दोन-तीन तासांच्या अवधींत सवीच्या मनांत निर्साण झाला. बाहेरच्या 
देशांतून आलेल्या प्रवाशाठा उत्तम तऱ्हेनं वागवावयाचें सोडन त्याच्याकडन 
वाटेळ त्या मार्गीनें पैसे उकळावयाचे हा धंदा येथें पद्धतशीर चालतो. 
गिऱ्हाइकाला माळ नको असला तरी तो त्याच्या गळ्यांत मारावयानचा यांत 
तर या लोकांचा अगदीं हातखंडा आहे. येथे स्त्यांतून एकट्या-ठुकट्यानें 
हिंडण्याची भर दिवसांहि सोय नाहीं. दहा-बारा जणांचा कंपू करून'च हिंडावे 
लागतें. नाहीं तर नवखा सराणूस त्यांच्या तावडींत सांपडतो. मी व माझ्या 
केबिनमधील अनन्तरामन्‌ आम्ही दोघे जणच एकत्र होतों. बळजबरीने 
आम्हांला बुटांना पॉलिश करून घ्यावें लागळें व खजुराची एक पेटीहि विकत 


व्यावी लागली. आम्ही एवढ्यावस्च निभावलों. इतरांना याहून फारच 
वाईट अनुभव आला. अ 


असो. दुपारी दोन वाजतां बोटीने पोर्ट सय्यद सोडलें व भूमध्य 
समुद्राचा प्रवास सुरू झाळा, बोट क्रोटजवळून रविवारी दुपारी गेली. 
सासवारी दुपारी इटळी व सिसिली यांच्यामधून बोट गेली. दोन्ही बाजूंना 
सन्य वनश्री व सुंदर गांवे पाहावयास मिळाली, 

कोळ संध्याकाळीं स्ट्रांबोळी या प्रसिद्ध बेटाजवळून बोट गेली. त्या 
बेटावरील उ्वालामुखी सध्यां जाग्रत आहे. त्यामुळें धुराने भरळेळा तो ज्वाला- 


उसा अगदी जवळून "हावयास मिळाला. जाणत ज्वालामुखी पाहण्याचा 
आदुष्यांतळा हा पहिलाच प्रसंग ! 


आणखी तासा दीड तासाने आमची बोट कॉसिका व सार्डैनिया या 
बेटांमधून र मासेल्सला जाई 


पोहच . ' जोर्ल. तेथे आम्ही उद्यां बुधवारी सकाळीं सहा वाजतां 
रचू व तेथून दुपारी चार वाजतां पुढें जाण्यास निघू. मासेल्त शहर 


सहृळ आमच्या बोटीमार्फतच आंखण्यांत 
अञण जाणार आहोंत. 


लंडनला पोहोचला ९ 


तुमचें सवार्चि ठीक चालळें आहे ना? तुमच्या पत्राची मी लंडनला 

वाट पाहीन. सविस्तर हकीकत कळवा. आतां माझें पुढचे पत्र लंडनला 
पोहोंचल्यावर्च टाकीन. मी अगदीं आनंदांत आहे. मुळींच काळजी करूं नये- 
ती. नाना व सो. आई यांना शिरसाष्टांग नमस्कार. 

तुझा, 

साऊ 
पच ४ थं 

. १ २ धे २» 
लडनला पाहाचला 
॥श्री॥ 
लंडन, दि. २५ सप्टेंबर, १९५१. 

ती. नानांना कृ. रि. सा. नमस्कार. 

__ बुधवार दि. १९ ला सकाळी आम्ही मार्सल्सला पोंचला. तेथें बोट 
दहा तास थांबते. त्यामुळें गांवांतील बराच भाग पाहावयास मिळाला. सर्वच 
द्राक्षांच्या वेळी दिसत होत्या व हवा थंडगार; छान होती. फ्रान्समधील हे 
सवोत जुनें राहर. लोक आनंदी वाटले. 

बुधवारी सायंकाळीं साडेचार वाजतां आसची बोट सुटली. जिब्राल्टर 
आुक्रवारी रात्री गेळें. तेथें बोट थांबली नाही. नंतर बे ऑफ बिस्कीपर्यंतनचा 
प्रवास चोदा - पंधरा तासांचा आहे. समुद्र द्यांत होता, त्यामुळें कोणालाच 
त्रास झाला नाहीं. रविवार दि. २३ ला इंग्लंडच्या दक्षिणेस ब्रिक्झॅम येथे 
बोट थांबली. तेथें फक्त पासपोर्ट तपासणारे आधिकारी बोंटींत चढळे व बोट 
पुन्हां सुरू झाली. त्या रात्रीं आमची पासपोट तपासणी झाली. सोसवारी 
सकाळीं आठला लंडनच्या टिलबरी डॉक्समध्ये बोट लागली. खुद्द ळंडन- 
पासून टिलबरी हें तीस मेळ आहे. म्हणून स्पेशल बोट ट्रेन्स होत्या. त्यांत 
बसून आम्ही तीन वाजतां सेंट पँक्रस या लंडनमधील स्टेशनांत आलो. तेथें 
श्री; नवाथे मेटळे. ( त्यांचें पत्र मळा ब्रिकझेंम येथे मिळालें होतं. ) त्यांनी 
टॅक्सी करून मला श्री. कानिटकरांच्या हेटिळांत आणलें, येथें महाराष्ट्रीय 
विद्यार्थी बरेच आहेत. टि 


१० विठायतची डाक 


५-४” 


आज सकाळी साडेनऊ वाजतां न्याहारी करून श्री. नवाथे यांचेकडे 
गेलां. त्यांनीं मळा हायकमिशनरच्या कचेरीत नेलें. नांव नोंदले. नंतर 
वॉटलू ब्रिज, पार्लमेंट सभाग्हें, ट्रॅफल्गार चौक, १० डाउनिंग स्ट्रीट, वेस्ट 
मिनिस्टर अँबी इत्यादि स्थळें पाहिलीं. त्यानंतर हेटिळांत भोजन करून दुपारी 
तीन वाजतां नभोवाणी झंकारच्या कचेरीत जाऊन तेथें श्री, शरद ताठे यांना 
भेटलो. त्यांच्याशीं गप्पा मारल्या. 

मी येत्या शनिवारी भॅचेस्टरळा जाणार आहे. पुढील पत्र तेथूनच 
पाठवीन. रे 


सो. आईला सप्रेम शि. सा. नमस्कार, चि. उषाला शुभाशीर्वाद. 


आपला; 
वसन्त 
ज्र ज्र ज्र 
पञ्नर५ वं 
मुक्काम गांठला 
॥ श्री॥ 


मँचेस्टर, दि. २ ऑक्टोबर, १९५१. 
प्रिय उषास सप्रेम आशीर्वाद. 
_ गेल्या शनिवारी सकाळीं पावणेदहा वाजतां कॅमिट या आगगाडीने मीं 
हय सोडलें. येथें गाड्यांना पहिला व तिसरा असे दोनच वर्ग असतात. 
(ळ तिसरा वर्ग म्हणजे आपल्याकडील गाड्यांचा पहिलाच वर्ग होय. मऊ 
डत स्वतंत्र तीट्स असतात. तिकिट आधीं कितीहि दिवस काढतां येते 
ता राखून ठेवतां येते. लंडन ते मँचेस्टर हें अतर १८८ भैळ आहे. 
डे जक दर १ पोंड १७॥ शिलिंग आणि रिझव्हेंहान फी एक शिलिंग 
- कास आहे. भँचेस्टरला श्री. नाबर यांना पत्र पाठवून मीं माझी 

गाडी कळविळी होती. पण न 


ऐेनवेळीं माझी गाडी लेट झाल्यामुळें आमची 
मँचेस्टर ल्यासुळ आम 
चिस्टर स्टेशनवर अकतामूक झाली. मी क्षणमर गोंधळलो; पण लगेच हमाळ 


मुक्काम गांढला शश 


प..." 0000000ारतत्रकान 3.00. 100 च 
करून एका सार्वजनिक टेलिफोनकडे त्याचेबरोबर गेलों. विद्यापीठाजवळच्या 
एका हेंटिळचा नंबर टेलिफोन डिंरेक्टरींतून शोधून काढला व जागा आहे 
- का तें विचारलें. त्यांचा होकार येतांच टॅक्सी करून त्या हॉटेलांत गेलो व 
एका खोलींत सामान टाकलें. लंडनच्या श्री. कानिटकरांनीं मळा दोन पत्ते 
[दिळे होते. एक श्री. जव्हेरी या महाराष्ट्रीय विद्यार्थ्यांचा व दुसरा श्री. दत्ता 
या बंगाली विद्यार्थ्याचा. हॉटेलच्या मॅनेजरला श्री. जव्हेरीच्या खोलीकडे 
जाण्याचा पत्ता विचारला. चार भेलांवर तें ठिकाण होते. मी तर नवखा माणूस. 
पण इंग्रज लोक या बाबतींत फार सजन. दोनदां बस बदलायची होती. पण 
अनेकांनी मळा मार्गदर्शन केळे, शेवटीं खोली सांपडली; पण जव्हेरी तेथें 
नव्हता. त्यानें खोळी बदलली होती. त्याचा नवा पत्ता मिळाला नाहीं. 
रविवारी सकाळीं श्री. दत्ताला भेटण्यासाठी बाहेर पडलो. तो खोलीवर 
भेटलाहि. त्याच्या खोळीपासून विद्यापीठ लांब आहे. तसेंच तेथें कामगारांची 
वस्ती जास्त आहे. संध्याकाळीं त्याचेबरोबर भारतीय विद्यार्थी मंडळांत गेलो. 
कांहीं जणांनी मला पत्ते दिळे. त्या ठिकाणी सोमवारी हिंडर्ला व एक चांगलें. 
घर पाहिळें. हा भाग विद्यापीठापासून फार तर मेळभर लांब आहे. खोली छान 
आहे. खोलींत कॉट, बिछाना, टेबल, खुर्ची, सोफा खुर्ची, दोन-तीन कपाटें 
इत्यादि सर्व आवद्यक तें फर्निचर आहे. रोगडी आहे. उबदार पांघरुणें ( दोन 
जाड ब्लॅकेटें व दोन चादरी ) आहेत. येथें पैसे देऊन पाहुणा ( पेइंग गेस्ट )- 
म्हणून राहायचे. सकाळीं न्याहारी ( त्रेकफस्ट ) व सायंकाळी सहा वाजतां 
जेवण ( डिनर ) मिळणार आहे. शनिवारी व रविवारी दुपारी जेवण ( लंच ). 
भिळेळ, सोमवार ते शुक्रवारचे दुपारचे जेवण येथील पद्धतीप्रसाणें बाहेर 
हेटिलांत घ्यावें लागेल, या सर्व सोयींबद्दळ दर आठवड्याचे २ पौंड १५ शिलिंग 
इतके पै्षे द्यावे लागतील. असो. 
काल मी प्रा. बार्टलेट यांना भेटलो. विद्यापीठांतील संख्याशास्त्र 
विभागा'चे प्रसुख प्राध्यापक म्हणून ते काम करतात. त्यांनीं माझी अगत्यपूर्वक 
सर्व चौकशी केळी, व विद्यापीठांतील माझी अभ्यासिका ( स्टडी ) मला 
. दाखविली. येथें “पीएच्‌. डी. संख्याशास्त्र या विषयासाठी एकूण पांच 
विद्याथी आहेत. यंदां मी व दुसरा एक इजिप्शियन असे दोघे नवे विद्यार्थी 
आहोंत. आम्हां सवीनाच आठवड्यांतून दोन व्याख्याने ऐकावी लागतील, 


१२९ विलायतची डाक 
का उदड हट .: ६१00 स्टे 0 औकात 
"एक प्रा. बार्टेट यांचें व दुसरें प्रा. वॉकर यांचें. शिवाय बाहेरील लोक 
अधूनमधून सेमिनासं देतीलच. 
येथीळ हवा मात्र खराब आहे. सूर्यप्रकाशाचा अभाव, आकाशा नेहमीं 
'ढगाळलेलें, अधूनमश्न पाऊस व काळीकुट्ट घरें -असे उदात्त वातावरण आहि. 
काळ लोइड्स बँकेत गेलो. पासपोर्ट दाखविल्यावर लगेच मला पैसे 
मिळाले. तेथेंच माझें खातें उघडळें. आज सकाळीं रेशन-कार्डहि मिळालें. 
अशी माझी उत्तम व्यवस्था लागली आहे. येथें हिंदी विद्यार्थी खूप आहेत; 
त्यामुळें परकेपणा वाटत नाहीं. येथें अन्न मात्र तितकेसे बरें मिळत नाहीं. 
मांस भरपूर नसतें. त्यांची शिजविण्याची रीतहि आपल्यापेक्षा वेगळी आहे. 
पावहि सामान्य प्रतीचे असतात. 
येथें थंडी अजून फारशी पडली नाहीं. पुण्यास असते तेवढीच आहे. 
आज २ ऑक्टोबर : गांधी-जयंती आहे. सर्व हिंदी लोक एकत्र जमणार 
आहेत. गांधीजींच्या जीवनावरील चित्रपट दाखविण्यांत येणार आहे. 
बाकी सर्व ठोक. ती. नाना व सो. आई यांना शि. सा. नमस्कार. 
तुमच्याकडील सविस्तर पत्राची वाट पाहणारा, 


तुझा, 
भाऊ 


पत्र छे वे 
श/ (2 >> £ 
सँचेस्टरमधील दिनचर्या 
॥ श्री॥ 


य्य गर - भैचेस्टर, दि. १३२ ऑक्टोबर, १९५१. 

अय उषास अनेक आक्षीरवाद. 

आसत होच मोमिळ क ण्यानी व्यवस्था अगदीं उत्तम आहे. मी येथें मिसेस्‌ 

पसत जोप गेस्ट? म्हणून राहतो हे मागीळ पत्री कळविले होतेच. 
* नाटिकाबाई ) या नांवाप्रमाणे रागीट नसून फारच प्रेमळ 


मँचेस्टरमधील दिनचर्या १३ 
1८: ... तक ककला ह. .... ..... 


आहेत. त्या कांहींच कमी पट्ट देत नाहींत. खोली साफ करणें, चा शर्टसकट सर्व 
कपडे धुर्णे व त्यांना इस्री करणें आणि बिछाना तयार करणें हीं सर्व कार्म 
त्या करतात. तुला आश्चर्य वाटेळ कीं, बिछाना तयार करणें ( ग 3141126 
७८ ८१ ) म्हणजे काय ? तीन ब्लँकेट, एक चादर व एक पांढरी चादर 
एवढें पांघरावयास असतें. या पांघरुणांची घडी विशिष्ट प्रकारें केल्यावर तीं 
इतकीं जड होतात कीं, दोन गाद्यांच्या मर्ध्येंच आपण झोपलो आहोत असें 
वाटतें. हें सारे मला नीट जसत नाहीं. बिछाना तयार करणें हें कास घर- 
मालकिणीच्या ( लँड ळेडीच्या ) कामांपेकींच एक समजलें जातें. तर्सेच खोलींत 
अस्ताव्यस्त पडलेले साझे कपडे, पुस्तकें वगेरे सामान दुपारी मी बाहेर 
गेल्यावर मिसेस्‌ क्राोस लावून व्यवस्थित ठेवतात. अर्थात्‌ अशी येथें 
पद्धतच आहे. 

साझी दिनचर्या पुढीलप्रमाणें आहे. सकाळीं खूप थंडी असते. 
त्यामुळे लवकर उठवत नाहीं. . शिवाय तोंड धुण्यास गरम पाणी सातच्या 
आंत मिळत नाहीं. त्यामुळें लवकर उठून उपयोगहि नसतो. पाणी गॅसच्याः 
साहाय्यानें गरम होऊन नळांतून येतें. सकाळीं तीन तास व सायंकाळी. 
तीन तास खूप गरस पाणी मिळतें. दिवसां इतर वेळीं कोसट पाणी असतें. 
मात्र ते चोवीस तास व सर्व मजल्यांवर येते. प्रातार्वेधो, दाढी इत्यादि. 
करून कपडे चढवीपर्थंत आठ सव्वाआठ होतात. नंतर डायनिंग-रूममर्ध्ये 
जाऊन वृत्तपत्रे वाचतो. रेडिओवर इंग्रजी संगीत चाळू असतांना साडेआठ. 
वाजतां आमची न्याहारी ( ब्रेकफास्ट ) होते. ती नऊ वाजेपर्यंत संपवून मी लगेच 
विद्यापीठांत जातो व तेथें बारा वाजेपर्यंत अभ्यास करीत बसतो. विद्यापीठांतचच. 
दुपारच्या जेवणाची ( ल॑न्चची ) सोय आहे. बारा वाजतां निरनिराळ्या 
भित्रांसह ल॑चळा जातो व गप्पागोष्टी करीत सावकाश लंच उरकतों. आसचे 
प्राध्यापक बार्टळेट यांची चिटणीस मिस्‌ अपळबी ही कधीं कधीं आमच्याबरोबर 
ळ॑ंचळा असते. एकंदरींत वातावरण फार मोकळें असतें. एखादी इंग्रज मुल्गी 
दोन-चार हिंदी माणसांबरोबर लंच घेतांना पाहून तिकडे कोणाचें लक्षहि 
जाणार नाहीं व कोणाच्या मनांत कांहींहि विकल्प येणार नाही, असें येथे 
वातावरण असतें. एक वाजतां ल॑च आटोपून मी पावणेचारपंथेत अभ्यास 
करतो. पावणेचार ते चार चहा, पुढें चार ते पांच बहुधा तास असतो. तो 


42) विलायतची डाक 

स्स्स 5१५ (कनवता 
संपल्यावर मी साडेपांच पर्यंत घरी येतों. नंतर सहापर्यंत तोंड धुणे अगर स्नान 
करणें व वृत्तपत्रे वाचणें हा कार्यक्रम असतो. स्नान रोज करण्या*ची येथें सोय 
आहे, पण तक्षी येथें पद्धत नाही, आवद्यकता नाहीं आणि तें करवतहि नाहीं. 
सकाळीं स्नान कोणीच करीत नाहीं. सायंकाळीं किंवा रात्री करतात आणि 
तेंहि टबमध्ये. स्वच्छतेच्या दृष्टीनें टबांत स्नान करणें मला बरें वाटत नाहीं. 
१ गरम गरम पाण्यांत डुंबत बसून सारें अंग शेकून काढायला मजा वाटते. 
'मी आठवड्यांतून तीन वेळां स्नान करतो. 

यानंतर सहा वाजतांच माझें रात्रीचे जेवण ( डिनर ) होतें. कारण 
सांडेचार-पांच वाजतां अंधार पट हागतो. इतके दिवस तुमच्या आमच्या 
चेळेंत साडेचार तासांचा फरक होता. पण दि. २९ नोहेंबरपासून येथील 
हिंवाळी वेळ ( ब्रिटिश विंटर टाइम ) सुरू होईल व घड्याळे आणखी एक 
तास मागें करण्यांत येतील. सध्यां सहा वाजतां तर पूर्ण काळोख होतो. 
त्यामुळें बाहेरील हाळ्चाळी व कार्यक्रम बंदच. संध्याकाळी मी विद्यापीठांतून 
घरी मुद्दाम चालत येतों. दीड-दोन भेळ अंतर आहे. तेवढाच व्यायाम होतो. 
ब्रिटिश कोन्सिलमध्ये पिंगपॉग खेळण्याची चांगळी सोय आहे. संध्याकाळी 
सात ते आठ तेथें चांगळें खेळायळा मिळतें. मात्र तेथे गर्दी असली तर मी 
फिरायला जातो. रात्री आठ ते साडेअकरा-बारापर्यंत अभ्यास व मग झोंप- 
असा हा माझा दैनंदिन कार्यक्रम आहे. जा 
आतां माझ्या खाण्यापिण्याच्या व्यवस्थेविषयी थोडे लिहितो. 

सकाळीं साडेआठ वाजतां माझी न्याहारी होते. आधीं ओटमिल ( (0515०81) 
म्हणजे ओट या. कडघान्यापासून केळेळी पेज घ्यायची. नंतर टोस्ट व त्यावर 
टोमेटो अगर आमलेट असतें. त्यानंतर चहा, बिस्किटे, पाव, लोणी, व जॅम 
५ मुरंबा ). या वेळी चहा दोन-तीन कप सहज घ्यावा लागतो. कारण येथें 
प्राणी फारसें प्यावेंच लागत नाहीं. चहा करायची पद्धत अशी---किटलींत 
चेहाची पूड टाकायची, त्यावर गरम पाणी ञोतायचें, नंतर थोडा वेळ थांबून 
नेहा कपांत गाळांयचा व लागेल त्या प्रमाणांत साखर व दूध घालायचे. 
र मी शीन आताचे 
पुशी च अ कां तींत पुन्हा गरम पाणी ओतायचे. चहाची पूड 


असा चहा करतात. त्यामुळें. तो भरपूर घेतां येतो. 
चहा माफक ( रिव्पजाच्त ) मिळतो. 


सँचेस्टरम'धील दिनचर्या | १५ 


येथें भाज्या अगदीच कमी. बटाटे, फ्लॉवर, कोबी, टोभेटो व गाजरे हे 
'पदार्थ उकडून त्यांना मीठ लावलें कीं झाल्या भाज्या तयार. मसाला किंवा 
तिखट येथें धुळींच वापरत नाहींत. मांस रेशनवर मिळतें. मांस व मच्छी 
थोडें मीठ लावून चरबीत तळतात. मांस शिजविलें तरी तें अपुरेंच शिजवितात. 
विविध फळांचा जॅम (मुरंबा) हा उत्तम पदार्थ असतो. पावाळा लोणी 
लावून त्यावर जॅम पसरून खाल्यावर उत्तम लागतो. 

दुपारचे जेवण (लॅच ) मी विद्यापीठांत घेतो; कारण बाहेरच्या 
रेस्टॉरंटमध्ये ल॑च फार महाग पडतो व टिप ८ बक्षिसी ) द्यावी लागते. 
विद्यापीठांत हॉटेल्स उघडली आहेत. १ शिलिंग ५ पेन्सला चांगली लंच 
मिळते. येथें सेल्फ सर्व्हिस असते--स्वयंसेवक व्हावें लागतें. एके ठिकाणीं 
थाळ्या, चमचे, कांटे व सुऱ्या असतात. आपण स्वतःच त्या घ्यावयाच्या. 
निरनिराळ्या टेबलांवर हरतऱ्हेंचे पदार्थ असतात. ते आपल्या हातानें हवे ते 
व हवे तेवढे घ्यावयाचे. नंतर काउंटरवर जाऊन तेथील बाईला दाखवायचे 
व ती सांगेल तें बिल देऊन टेबल-खुर्ची असते तिकडे जाऊन खावयाचें. 
कोबी, बटाटा इत्यादींची भाजी, वाटाणा अगर पावटा यांचे उकडलेले दाणे, 
मांस व पुडिंग ( एक गोड पदार्थ ) वगेरे पदार्थ मिळतात, 

यानंतर दुपारचा चहा. विद्यापीठांतील संशोधन विभागाची गणित 
शाखा मोठी आहे. प्राध्यापक व विद्यार्थी यांची संख्या पंचवीसपर्यंत आहे. 
' या सवीचा कुच आहे. त्यांत चहाची व्यवस्था असते. एका टर्मला अडीच 
शिळिंग वर्गणी पडते. शिवाय एक पेन्सळा दोन या दरानें बित्किटे पाहिजे 
तेवढी मिळतात. प्रमुख प्राध्यापकसुद्धां आमच्याबरोबर चहा स्वतः कपांत 
ओतून, तयार करून ( त्यांत दूध, साखर घाळून ) घेतात हें पाहून मजा वाटली. 

घरीं आल्यावर सायंकाळी सहा वाजतां आम'चें जेवण होतं. एखादें सूप 
( टोमेटो, मीट [1८9६ ] इत्यादीचें ), नंतर मांस अगर मच्छी, कोबी, बटाटे 
यांची भाजी, नंतर पुडिंग व शेवटी चहा, पाव-लळोणी. पाणी मुळींच नाहीं. 

टे येथें जेवण्याच्या चालीरीती ( टेबल भेनर्स ) थोड्या वेगळ्या आहेत. कोटे 

चमचे, सुऱ्या इत्यादि गोष्टींचा बाऊ आपल्याकडे उगीच केला जातो. थोडे 
निरीक्षण केल्यावर कोणता कांटा कशासाठी हें सहज कळतें. कांटे (7011-53 ) 
दोन तऱ्हेचे असतात. एक मांस, भाजी इत्यादींसाठी ; दुसरा मच्छीसार्ठी, 


१६ बिलायतची डाक | 
किक का कक, “. .... (की 

सूप, पुडिंग यांसारख्या पातळ पदाथोसाठीं चमचे; सुऱ्या ( 7९5 ) 
लहान-मोठ्या असतात. जेवण झाल्यावर कांटा व चमचा एकमेकांना 
समांतर लावून ठेवायचे असतात. 

हो, आणखी एक गोष्ट-जेवल्यावर तोंड धुवायचें नाहीं. चहा पिऊन ते 
जेवढें साफ होईल तेवढेंच. मला मात्र हे पटत नाहीं. मी आपल्या पद्धतीप्रमाणे 
तोंड स्वच्छ धुतो. इंग्रज ठोकांचे दांत घाणेरडे असतात ते यामुळेंच. 

मळा येथील सर्व जेवणखाण व हवामान चांगळें मानवत आहे. त्यामुळें 
माझी प्रकृति चांगळी आहे. काळजी करूं नये. र 

ती. नाना व सो. आई यांना शि. सा. नमस्कार. 


तुझा, 
भाऊ 
पत्न७वे विक 
सँचेस्टरमधील जीवन 
॥ श्री॥ 
. मँचेस्टर, दि. २२ ऑक्टोबर, १९५१. 
प्रिय उषा, 


या पत्रांत मँचेस्टरमधील जीवनाविषयी विविध माहिती लिहिण्याचे 
ठरविलें आहे. 

मी ज्यांच्या घरांत रहातो त्या क्रॉस कुटुंबासंबंधीं प्रथम लिहितो. 
मिसेस्‌ क्रॉस यांना अजमास पंचवीस वर्षें वयाची फक्त एक मुलगी आहे. 
म्हणजे. साघारण माझ्याच वयाची, पण उंचीने. माझ्या सव्वापट व वजनाने 
इट असेल; एवढी धिप्पाड आहे. ती स्वभावानें प्रेमळ व बोलकी आहे. 
मिस्टर क्रॉस हे सकाळीं लौकर कामावर जातात व रात्री उल्िरां परत येतात. 
त्यामुळ त्यांचा संबंघ फारच कमी येतो. मिसेस्‌ क्रॉस यांच्याविषयी मागीळ 
त लिहिळेंच आहे. इंग्रज लोकांशी वागतांना एक वैद्विष्टय यानांत येतें. हे 


लौ > य असले 1 
' स्वभावाने बोलके असले तरी व्यक्तिगत, खाजगी बाबतींत अगदी अबोळ 


बी ) असतात. माझ्याशी मिसेस्‌ क्रॉस व त्यांची मुल्गी मेरी या 
पा मारतात. हिंदुस्थानविषयीं विविध तऱ्हेची माहिती विचारतात. 


मॅचेस्टरमंधील जीवन १७ 


क$ 6000260206 “3 0322080600 च सेक प: ७ तक कक क कडक पडना आक धट थ्ट “४४४५-४५.” 


पण मी कोणत्या अभ्यासासाठी आलों झाहे, किती दिवस राहणार आहें, माझ्या 
घरी कोण. कोण माणसें आहेत यांविषयीं चकार शाब्दहि त्यांनीं विचारला 
नाहीं. मिसेस्‌ क्रॉसनीं मला माझी खोली, बाथरूम, डायनिंग रूम हे सर्व 
दाखविलें, पण क्रॉस कुटुंबासाठी असलेल्या दोन खोल्या अजीबात दाखविल्या 
नाहींत. माझ्याप्रमाणे आणखी तिघे जण या घरांत पेइंग गेस्ट्स म्हणून राहतात. 
जेवतांना ते सारे जण माझ्याशी खूप बोलतात; पण जेवल्यावर आपापल्या 
खोढींत गेल्यावर कोणी कोणाचा लागत नाहीं. आमच्या चौघांच्या खोल्या - 
जवळजवळ आहेत; पण कोणी कोणाच्या खोलींत जात नाही. जो तो आपल्या 
कामांत गर्क असतो. १ 

येथें बोलतांना खूप नम्रपणे बोलावें हागतें. ' मी आभारी आहें?, ' माफ 
करा हं !?, ' नमस्ते? (1111811175, 50177, ९३८५५९, 97९-09९, [12352 3 
वगैरे शब्द एकसारखे पेरावे लागतात. मी सकाळीं न्याहारीसाठी गेलो कां 
मेरांची गांठ पडते. ती प्रथम ' गुड मे[र्निंग? करते. रात्रीं जेवण उरकून 
खोलींत जाण्यापूर्वी “ गुड नाइट? अगर ' बाय-बाय ? करण्यास ती कधींच 
विसरत नाहीं. या सर्व चालीरीती मला सरावानें साध्य झाल्या आहेत. 

इंग्रजींत संभाषण करतांना एक अडचण प्रारंमीं बरीच जाणवते. 
इंग्रज लोकांचें बोलणें समजण्याची अडचण पडत नाहीं. पण आपलें बोलणें 
त्यांना कळायला अवघड जातें. आपण बोलूं लागलो कीं ते सारखे “ पार्डन्‌? 
करीत असतात. त्यांची आपल्या बोलण्याविषयींची तक्रार अशी की, आपण 
हिंदी होक फार जलद बोलतों. प्रथम मळा आश्चर्य वाटळे. मला वाटत अते 
की; ते जलद बोलतात. पण बारकाईनें पाहिल्यास आपणच भरमर बोलतो. 
मात्र ते तोंडांतल्या तोंडांत व विचित्र जोर (८८61: ) देऊन बोलतात 
म्हणून त्यांचें बोलणें समजण्यास त्रास पडतो. पण वेग आपलाच जास्त. 

येथे पाऊस असतो पण मुसळधार नसतो. मात्र येथील पाऊस फार 
लहरी आहे. तो केव्हां येईल त्याचा नेम नसतो. थोडा वेळ त्याची रिम्‌शिम्‌ 
चालते. त्यामुळें फक्त रेनकोटवर भागतें. हॅटसुद्धां लागत नाहीं. विद्यार्थी हंट 
व छत्री वापरत नाहींत; वयस्कर लोक मात्र वापरतात. छत्री तुरळकच दिसते. 
रेनकोटांना आंतून लोकरीचे कापड असतें; त्यामुळे थंडीपासून संरक्षण होतें, 

वि. डा. २ 


१८ विलायतची डाक 


५-५ 


इकडे थंडी फारच असते. आपल्याकडे हिंवाळ्यांत फरशी गार होते 
म्हणून सपाता वापरतात; पण इकडे सपाताहि गार गार होतात म्हणून सर्व जण 
मोजे वापरतात. परवांच मीं एक ट्टीलचे जॅकेट घेतलें. चार पोंड सात शिलिंग 
किंमत पडली. चांगलें उबदार आहे. रंग विटकरी आहे व वर बारीक चौकड्या 
आहेत. आपल्याकडे असला कोट कोणीच वापरणार नाहीं. पण इकडे तोंच 
फॅशनेबल समजला जातो. येथ कपड्यांविषयीं फारशी फिकीर कोणीच बाळगीत 
नाहीं. येथील प्राथ्यापक तर एकत्च कोंट व एकच पँट महिना-दोन महिने 
वापरतात. केसांच्चा भांगहि पाडलाचच पाहिजे असें नाहीं. जितका गबाळा 
योषाख तितका प्राध्यापक हुप्रार असें समजावें ! 
दुधाविषयी एक गंमत पाहायळा मिळाली. दूध बाटल्यांतून घरोघर येतं. 
एके दिवशीं दूध आल्यावर भिसेस्‌ क्रॉसनीं तें तसेंच चह्यांत घाळण्यासाठीं 
आम्ह्यंस दिळें. मळा नवळ वाटलें. दूध उकळवीत कां नाहींत मग हळूनच 
माझा फ्रेंच दोस्त रॉजर याला विचारलें, तेव्हां कळलें की, इकडे दूध घरी 
आल्यावर उकळावे लागत नाहीं. तत्पूर्वी कारखान्यांतच तें पाश्चवराइज 
( जंतुविरहित ) केलेळें असतें. दूध दाट व चांगळें असतें. 
पोस्ट ऑफिसांत तिकिटे आणायला गेलों तो तिथें तिकिटें देणारे यंत्र 
पाहायला मिळालें. ब्रेथें पेनी व “ हे पेनी? (11916 0९1119 चा हा उच्चार-हाफ्‌ 
पेनी म्हटलें तर कोणाला कळणार नाहीं) ही तिकिटें स्टेशनवरील ऐॅटफॉर्म 
तिकिटांप्रमाणें यंत्राने आपोआप मिळतात. येथे पाकिटास अडीच पेन्स व 
कार्डास दोन पेन्स किंमतीची तिकिटें लावावी : लागतात. पाकीट अगर कार्ड 
तुमचें पाहिजे. ही फक्त तिकिटांची किंमत. पाकीट अगर कार्डासह तिकिट हवें 
असलें तर प्रत्येकी अर्धा पेन्स जास्त आकार. पडतो. अश्ली आपल्यापेक्षा निराळी 
पद्धत आहे. 2 
पोस्ट ऑफिसच्या उल्लेखावरून एक गोष्ट आठवली. जित्राल्टर मुक्कामी 
पर मिळेळ अशा बेताने तुम्हीं पुण्याहून विमानमार्गँ पाठविलेले पत्र 
(जातय बचत तं थांबल्यामुळे मला मिळालें नाही. पण तें पत्र 
आढे ब .साझ्या क व अनेक टक्केटोणपे ( शिक्रे) खात आज येथे 
नांबाच्या गोदीत आमचो , ध्य पत्न ळंडनच्या घ्या टिलबरी 
होती तेथे गेळें. आम्ही बंदरांत 


क 


मँचेस्टरमधील जीवन १९ 


--“५-<५-५-५-५-५</५<८/-५/५/५-/५ ४” 


उतरण्यापूर्वी बोटीवरील अधिकाऱ्यांनीं आसचा लँडनचा पत्ता टिपून घेतला 
होता'च. त्यामुळें कंपनीर्ने त॑ पत्र ज्या कानिटकरांच्या घरी उतरलो होतों तेथे 
पाठविलें. पण तोंपर्यंत मी लंडन सोडून मॅचेस्टरला गेलों होतों व कानिट- 
करांना माझा मँचेस्टरचा पत्ता माहीत नव्हता; म्हणून त्यांनीं तें मॅचेस्टरच्या 
त्यांच्या एका मित्राच्या पत्त्यावर पाठविण्यास सांगितलें. सुदैवाने त्या मित्रा- 
जवळ माझा पत्ता होता. त्यानें ते क्रॉसबाईच्याकडे पाठविलें व अद्या रीतीने तें 
माझ्यापर्यंत आलें. इंग्लंडमधील पोस्टाच्या कार्यपद्धतीचे कोतुक वाटलें. 

_ स्सत्यावरील रहदारीचे नियंत्रणसुद्धां आपल्यापेक्षा वेगळ्या रीतीनें होतें. 
सँचेस्टरला ट्रामगाड्या नाहींत. ट्रामचे रूळ आहेत, पण ट्राम्स्‌ बंद केल्या 
आहेत. बसेस मात्र भरपूर आहेत. एकूण निरनिराळ्या १०५ नंबरांच्या बसेस 
आहेत. बसेस एका पाठोपाठ असतात. त्यामुळें रांकेत' फार वेळ मुळींच तिष्ठत 
राहावें लागत नाहीं. रस्त्यांत मोटारीहि खूप असतात ; पण नियंत्रणासाठी 
पोलीस लागत नाहीं. सर्वत्र रद्ददारीसाठी दिवे ( ट्रॅफिक लाइट्स ) आहेत. 
विजे'चे हिरवे व तांबडे सिसतल्स असतात. त्यांचें कार्य स्वयंचलित ( ऑटोमॅटिक ) 
, असतें. दर एक-दोन भिनिटांनीं हिरव्याचा तांबडा व तांवड्याचा हिरवा दिवा 
डोतो. पादःचारी लोक पद-पथावरून ( फूटपाथवरून ) चालतात. त्यांना रस्ता 
ओलांडण्यासाठी ठराविक जागा ( टॅफिक आयूलंड्स ) असतात. कांहीं ठिकाणी 
विजेची बटणें ठेवलीं आहेत. तीं आपण दाबली कीं वाहतूक थांबण्यासाठी 
असलेला तांबडा दिवा लागतो व वाहतूक थांबते. एक मिनिटाने तो दिवा 
आपोआप हिरवा होतो व वाहतूक सुरू होते. अशी मोठी छान सोय आहे. 

हे पत्र तुझ्या हातांत पडेल तेव्हां दिवाळीची धामधूम असेल. सो. आई 
गोडधोड करण्यांत गर्क असेल व तूं दिवाळी अंक वाचण्यांत गुंगली असशील, 
मींहि गैचेस्टरमधीळ माहितीचा हा एक छोटासा दिवाळी अंकच पाठविला 
आहे म्हणेनास ! * भैचेस्टर दिवाळी विशेषांक ? संपादक, मुद्रक, प्रकाशक- 
सर्व कांहीं मीच ! 

ती. नाना व सो. आई यांना शि. सा. नमस्कार. 


५५-५५ ५-५-५-५८-५८-५८<६८/५६-६ 


ठुझा, 
भाऊ 


विभाग दुसरा 
विलायतेंतील कांहीं विशेष अनुभव 
पत्र८वे 


ब्रिटिश पालसेंटची निवडणूक 
॥श्री॥ £ 


भॅचेस्टर, दि. २९ ऑक्टोबर, १९५१-. 


प्रिय उघास शुभाशीर्वाद, 


- सध्यां येथें पाळेमेंटच्या निवडणुकींची गडवड चालू आहे. दोन्ही, 
बाजूंचा प्रचार वृत्तपत्रे व माषणें यांच्या साहाय्यानें सुरु आहे. नभोवाणीवर 
चर्चिळ; जंटली, मॉरिसन्‌ व ईडन यांचीं माषणें मीं ऐकलीं. येथील त्रिटिश 
कोन्सिळ ही संस्था परदेशांतून आलेल्या विद्यार्थीना इंग्लंडविषयी माहिती. 
पुरविते. गेल्या मंगळवारी या संस्थेत मि. रॉस यांचें भाषण झालें. निवडणुका 
कशा होतात त्याचें तंत्र त्यांनीं समजावून सांगितळें. हिंदी मनुष्य येथें सहा 
महिने. राहिला असेल तर त्याला मतदानाचा हक्क आहे. या निवंडणुकींत मळा 
फार वैशिष्ट्य वाटलें. कांही वेळां घरी जाऊन प्रचार करतात, पण मित्तिपत्नकें 
चिकटवणें किंवा प्रचार-पत्रे वांटणें हा प्रकार मुळींच आढळत नाही. र्ल्यांवून 
मिरवणुकी व फेऱ्या काढणें आणि आरडाओरडा करणें हेंहि दिसत नाहीं. 
.सत्यक्ष निवडणुकीच्या दिवशीं कोणतेंहि विद्यालय व एकहि कचेरी बंद नव्हती. 
नेहमीप्रमाणे सर्व व्यवहार चालू-होते. सकाळीं सात ते रात्री नऊ ही निवड- 
शुकोची. वेळ ठरली होती. पण रस्त्यांतून “फिरणाऱ्या एकाहि मोटारीवर 
साली नाही. रस्त्यांत कोणी कुठें निवडणुकीची चर्चा करीत 
र स जया) खेळण्याच्या-निवडणुकीच्या नाहींत. 
बाहेर पोलिंग स्टेशन ? अशी पी ळर ठीक येतातव ककी ४ मातात. 
चाळू आहे. लोक रांगेने येतात तेथी व या नया यत मतदाता 

२ तेथील अधिकाऱ्याला आपलें नांव सांगतात. 


च्य ४ 


ब्रिटिश पालंमैटची निवडण्णूक २१ 


ललगेऱ्च यादींतील त्या नांवावर अधिकारी फुली मारून मतदाराला मतदानार्‍चा 
कागद देतो. मत्तदार मत-पेटींत आपला कागद टाकतो व वर एक थप्पड त्या 
पेटीला मारतो, ( तशी येथें पद्धत आहे) व पुढें जातो. पोलिंग स्टेशनवर 
कोणत्याहि उमेदवाराचा प्रतिनिधि . किंवा प्रचारक नसतो, कारण अक्या 
प्रचाराचा उपयोग होत नाहीं. जवळ जवळ प्रत्येकाचे सत ठरलेले असते. 

- यानंतर रात्रीं नऊच्या पुढें मतमोजणी होते. जसजसे निकाल बाहेर 
येतील तसतसे ते रेडिओ व टेलिव्हिजन यांच्या द्वारां सांगितळे जातात. बाहेर 
एक मोठा पडदा लावतात व त्यावर निरनिराळे निकाल टेलिव्हिजननें दिसतात. 
रस्त्यावर लोकांची गर्दी होते. आरडाओरडाहि किं'ित्‌ चाल्तो. आपल्या 
पक्षाचा उभेदवार निवडून आल्याचे कळतांच लोक आरोळ्या ठोकतात. पण 
दोन्ही पक्षांत राजकीय वैमनस्य दिसत नाहीं. मारासारी कुठेंच होत नाहीं. 

परवांच्या निवडणुकांत मळा एक गंमत आढळली. सरकारी पक्षाचे 
३३९ सदस्य व .विरोधी पक्षाचे २९३ सदस्य आहेत. पण देशांतील मतें 
पुढीलप्रमाणे पडली-- क्क 

कॉन्झव्हेटिव्ह पक्ष-- १, ३६, ६५, ५९५ मतें. 

(२९१ कोन्झव्हेटिव्ह उमेदवारांमध्ये ) 
लेबर पक्ष--१, ३८, ७७, ९२२ मतें, 
(२७७ लेबर उमेदवारांमध्ये ) 

म्हणजे लेबर पक्षाला एकूण जास्त मतें पड्नहि त्याचें मंत्रिमंडळ नाहीं. 
दे्यांतीळ बहुसंख्य लोकांना लेबर पक्ष हवा; पण संत्रिमंडळ मात्र कॉन्झव्हेटिव्ह 
पक्षाचे झाळें व त्या पक्षाचा विजय झाला. हीच का लोकशाही १ अशी मला 
शंका येते. असो. :भ 

रेझर ब्लेड्ससंबंधी तूं आपल्या पत्रांतून चौकशी केळी आहेस. इकडे हवा 
इतकी थंड असते कीं, दाढ्या व्लेड्शिवायच होऊं शकतात. ब्लेडची 
आवद्यकता'च भासत नाहीं. छोक तशीच दाढी करतात. थट्टा नाहीं, खरेच ! 
इलेक्ट्रिक रोव्हिग सशिनच्या साहाय्यानें साषू व ब्लेड यांच्याशिवाय दाढी 
होते. हें मशीन साडेसहा पोंडांना मिळतें. त्याने बिछान्यांत पडल्यापडल्या- 
देखीळ दाढी करतां येते व कापण्याची अजीबात भीति नाहीं. मात्र नेहमीच्या 


२२ विलायतची डाक 


दाढीपेक्षां जरा जाल्त वेळ लागतो. मी मात्र हे यंत्र वापरीत नाहीं. होनच्या 
साहाय्यानें एक न्ठेड खूप दिवस टिकते. दाढी रोज करावी लागते. 

पुढील महिन्यांत येथें दोन चांगळे कार्यक्रम होणार आहेत. त्यांची 
माहिती पुढीळ पत्रांतून कळवीन. 

ती. नाना व सो, आई यांना शि, सा. नमस्कार. 


ठुझा; 
र भाऊ 
उ... जट 3 
पत्नर९वं 
वक अ %. १-८. 413७ र 
गाय फाक्स डे आणि इंग्लंडच्या राणाचें दर्शन 
॥ श्री॥ 
मँचेस्टर, दि, १७ नोव्हेंबर, १९५ १, 
प्रिय उषा, 


श>. 


या माहून्याच्या ५ दिनांकाळा एक गमतीदार कार्यक्रम पाहायला मिळाला. 
काय असेळ ओोळख पाहूं ! ५ नोव्हेंबर १६०५ रोजी गाय फॉक्सनं पार्लमेंट 
उडवून लावण्याचा कट केला होता, पण तो उघडकोस आला वगेरे हरातिहास 
तुला माहीत असेलच, हा दिवेस येथे मोठ्या उत्साहाने साजरा करतात 
शहरांत ठिकठिकाणीं होळ्या पेटवतात. आपल्याकडील होळी पोरणिमेची मला 
आठवण झालो. येथें गाहरांतून जागजागी उद्याने ( पार्कूल ) असतात. लोक 
त्यांतील झाडें किंवा फांद्या तोडून पळवितात व त्यांचा उपयोग बॉन 
कायर ( होळी ) करण्यासाठी करतात. या वेळी तर लोकांनीं इतक्या फांद्या 
पळविल्या कीं उद्यानांतून पोळीसपहारा ठेवावा लागला. अक्या या होळींत 
"य फॉक्तची कापडाची मूरचि करून ती जाळायचची अश्शी प्रथा आहे. फटाके, 
ऊल्वाजे, सुरनळे वगैरे दारू आपण दिवाळींत उडवितों तशीच येथेंहि 


- मींसद्धां एके ठिकाणीं जाऊन या बॉन फायरमध्यें भाग घेतला, 
उडविले. आणखी एक पद्धत असते. 


चि मम प्रत्येकाने घरांतून बटाटे आणायचे 
भाजून खायचे. मिसेस क्रॉस यांच्याकडून मीं एक बटाटा नेल 
होता, पण होळी तू च्याकडू ण्‌ 1 नेला 


त भाजण्यासाठी टाकलेले कांही बटाटे करपून गेले, त्यामुळें 


गाय फॉक्स डे आणि इंग्लंडच्या राणीचे दशेन २३ 


-_* -५-4५६८१८* 


*“<“*-५/४५/” -““४/”४५-”५-”५-“५-”५-८५ 


मला खातां आला नाहीं. तसेंच या वेळीं टॉफीसुद्धां वाटतात, खूप आरडा- 
ओरडा करतात व एक रात्र मजेत घालवितात. 

कालचा दिवस आणखी एका कारणाकरितां माझ्या लक्षांत राहील. 
काल इंग्लंडच्या राणीला पाहण्याचा सुयोग लाभला. येथे “ ट्रेड हॉल ? 
म्हणून एक मोठा हॉल आहे. तेथें पूर्वी वृन्दवादनाचे ( ऑकिस्ट्राचे ) कार्यक्रम 
होत असत. गेल्या युद्धांत जर्मन लोकांनीं तो हॉलच उध्वस्त करून टाकल्यामुळे 
इतके दिवस तेथील कार्यक्रम बंद होते. आतां पुन्हां त्या ठिकाणीं उत्तम हॉल 
बांधण्यांत आला आहे. त्याचा उद्‌घाटन-तमारंभ राणीच्या हस्तें काल झाला. 
समारंभ फक्त निमंत्रित लोकांताठी होता, त्यामुळें मळा जातां आलें नाहीं. 
परतु राणी एका विशिष्ट सत्याने दुसऱ्या एका कार्यक्रमासाठी जाणार होती. 
तो रस्ता आमच्या विद्यापीठावरूनच जातो. तेव्हां इंग्लंडची राणी बघण्याच्या 
उद्देशाने मी रस्त्यावर आलो. आपली राणी रस्त्याने जात असतां इंग्रज लोक 
कसे वागतात हे जाणण्याची उत्कंठा माझ्या मनांत होती. स्स्त्याच्या दुतर्फा 
लोक अगर्दी शांतपणानें हातांत युनियन जॅक्स्‌ घेऊन उभे होते. दंगा नाहीं, 
घोपा नाही, धक्काबुक्की नाही, आरडाओरडा नाहीं. राणीची मोटार रस्त्याने 
जात होती तेव्हां युनियन जॅक्स्‌ हालवून अगर हात हालवून लोकांनीं तिच्या- 
विषयींचा आपला आदरभाव व्यक्त केला. मोटार निघून जातांच लोक शांत 
चित्ताने आले तसे परत निघून गेले. मोटारीभोवतीं जमणे, मोटार थांबवून 
पुढें जाऊं न देणे, मोटारीमागे धांवत जाणे अगर आरडाओरडा व धक्काबुक्की 
करून पुढें घुसर्णे यांतला कोणताच प्रकार आढळला नाहीं. या शिस्तबद्धतेमुळें 
सरवोना राणीला व्यवस्थित बघतां आलें, शुभेच्छा ( ग्रीटिंग्ज ) व्यक्त करतां 
आल्या. आपल्याकडे अगदीं विरुद्ध वातावरण दिसते, नाहीं ! 

पाऊस येथें सारखा असतो. हवा इतकी दमट असतें कीं, रस्ते सहसा 
वाळतच नाहींत. थंडी आहेच ; पण बर्फ अजून पहायला मिळालें नाहीं. 

माझी काळजी करूं नये. ती. नाना व सौ. आई यांना माझे शिर- 

साष्टांग नमस्कार. 


तुझा, 
भाऊ 


२४ री विलायतःची डाक _. 
**€४/४-”४४.<५.<४६./५.”९.-९. ८060002000 0 क -“_*<*<५<५--*<५-५६--१-/५-.- 


402 


इकडील सिनेमा आणि शिस्त 
॥ श्री॥ 


भंचेस्टर, दि. २८ नोव्हेंबर, १९५१ 
चि. उषास सप्रेम आशीर्वाद. 


गेल्या शनिवारी मी सिनेमाला गेलां होतों. येथील सिनेमा 
दाखविण्याची पद्धत आपल्याकडील पद्धतीपेक्षा खूपच वेगळी आहे. इकडे 
सिनेमा व नाटके यांसाठी गल्लोगल्ली नात्यग्रहें आहेत. गर्दी आपल्याकडे असते 
तशीच, बहुतेक इंग्रजी व कांहीं फ्रेंच चित्रपट येथें लागतात. साधारणपणें 
डुपारीं बारा-साडेबारा वाजतां नात्यग््ह जं उघडते तें रावी साडेअकरा-बारा- 
पर्यंत चाळू असतें. नात्यग्ह उघडल्यापासून न्यूज, सिनेमा-न्यूज, सिनेमा 
अले सारखें ओळीने चाळू असते. एक खेळ ( शो) संपल्यावर पहिल्या लोकांनीं 
बाहेर जायचे व नव्या प्रेक्षकांनी आंत शिरायचे अद्री येथें पद्धत नाहीं. 
नाट्यग्ह उघडल्यापासून तों ते बंद होईपर्यंत आपण केव्हांहि आंत जाऊं शकतो. 


असा निर्बंध नसतो. पहिल्या खेळाच्या वेळीं 

तरी दुसऱ्या खेळाला त्यापुढील कथामाग 

र सरू होईल तेव्हा गोळ तरी चालतें. इतकेंच नव्हे तर तोच खेळ दुसर्‍यांदा 

ताहेण्यासहि हरकत नसते. मॉ. दि रेड शूज ? हा सिनेमा पाहिला. तो सत्तरंगी 

७ क्र्‍रणपोताकययाचाचा माग. त्यांत. जातत होता. पण अभिनय, 

दिद्रशन वगैरे अनेक दृष्टींनींहि तो मळा आवडला. दुपारी ळ॑च झाल्यावर 
सव्वादोन वाजतां आम्ही गेलों व सायंकाळी सहा वाजतां परत आलो. 


(र तिनेमाचें आणखी एक वैशिष्टय असते कीं, कांहीं -ठिकाणीं प्रत्यक्ष 
१ असा दाखवतच नाहींत. बातम्या, देद्यांतीळ विविध घडामोडी, 
गाण्याचे व त्याचे काय 


कोरयक्रम असे इतर कार्यक्रमच होतात. दुपारी बारापासून 
राती दह्दाप्ैत 'रकापाठोपाठ एकेक कार्यकम तास-दीड-तास चाळू असतात. 


आपण मध्यंतरींच उठून गेलों 


इकडील सिनेमा आणि शिस्त २५ 


नंतर तेच कार्यक्रम पुन्हा सुरू होतात. असें क्रमराः चालतें. आपण केव्हांहि 
जावें व केव्हांहि बाहेर यावें. दर एक शिलींग अततो. एक शिलिंगांत तास 
दीड तास चांगळी करमणूक होते. कंटाळा आला तर आधींच उठून यावें. एखादा 
कार्यक्रम विशेष आवडला, जास्त वेळ थांबावें. काळ रात्री घरी कंटाळल्यासारखें 
झालें, म्हणून आम्ही कांही मित्र अश्याच एका थिएटरांत गेला होतों. 

थिएटरमध्ये केव्हांहि येऊन बसावें आणि केव्हांहि उठून जावें अशी 
पद्धत असली तरी ही ये-जा देखील शांतपणानें चाललेली असते. गडबड 
किंवा गोंगाट मुळींच होत नाहीं. आपले सर्व सामाजिक व्यवहार शिस्तीने व 
सचोटीने करण्याचें इंग्रज नागरिकाला बाळकडूच मिळालेळें असते. घराबाहेर 
पडळें कीं याचीं अनेक प्रत्यंतरे येतात. मुंबईतील बसेसप्रमाणे येथील बसेस- 
सुद्धां दुमजली आहेत. पण येथ मात्र दोन्ही मजल्यांवरील प्रवाश्यांताठीं एकच 
कंडक्टर असतो. तोच सवोना तिकिटे देतो. पण त्याची नजर चुकवून कोणी 
तिकिटाविना प्रवास करीत नाहीं. पैसे मागण्यासाठी कंडक्टर आपल्याजवळ 
आला नाहीं तर उतरण्यापूर्वी प्रवासी आठवणीने त्याचेजवळ पैत्ते देतात. 
आपणांस कोठें उतरायचें हे माहीत अस्तेल तर कंडक्टरला तें ठिकाण सांगायचेंहि 
कारण नाहीं. दोन पेन्त, तीन पेन्स अते नुसतें सांगितळें कीं कंडक्टर त्या 
दराचें तिकीट देतो. “ट पेन्स प्लीज? असें फक्त म्हणायचें. ("४7० 0९11८८ 
चा उच्चार * ट पेन्स ? असा करतात. ) रस्त्यांत खूप गर्दी असली तरी मोटारी 
कर्णे ( हॉन्‌स ) वाजवत नाहींत. तशी गरजहि भासत नाहीं. कर्णा वाजविणारा 
ड्रायव्हर नवशिका ससजला जातो. बसमध्ये किंवा आगगाडींत लोक गोंगाट 
करत नाहींत. केवळ रोजाऱ्यास ऐकूं जाईल इतके हळू बोलतात. विद्यापीठाच्या 
आवारांतील़ होंटेलांत आम्ही दुपारी जेवतो. तेथें दीड-दोनशें विद्यार्थी असतात. 
प्रत्येक जण दुसऱ्याशी बोलतो; पण तें तिसऱ्याला ऐकूं जाणार नाही इतकें 
खालच्या आवाजांत. एका टोंकापासून दुसऱ्या टोकास आपल्या सित्राला 
कोणीच हांक मारत नाहीं. इतकी शांतता पाहून आश्चर्य वाटतें. 

अशीच शिस्त बॅंकेंत व ग्रंथाल्यांतहि दिसून येते. बँकेंत माञ खाते 
आहे, पण खाते-पुस्तक ( अकाउंट बुक ) नाहीं. रक्कम भरायची अतेल तेव्हां 
ती फक्त कारकुनाजवळ द्यायची. भरणा केल्याची पावतीहि मिळत नाही. 
तिची जरुरीहि नसते. मात्र आपल्या खात्यावर एकूण किती पैतते आहेत, किर्त' 


२६ विलायतची डाक 


*५/५/५--५--५-<- 


४/४/४/५/५-/५५-/५८५-५---<-- 


की २१-02 त र क स्म ड् यक कानद 


पैस्ते आपण काढळे याचा माझा मीच घरीं हिशेब ठेवतों. पैसे काढतांना चेक 
लिहून तो काउंटरवर द्यायचा व पैसे मागायचे. पण चेकवरचा नुसता आंकडा 
पाहून तेवढे पैसे मीं सही करायच्या आंत कारकून मोजून ठेवतो. सही बरोबर 
आहे कीं नाहीं, मीं मागणी केली तेवढे पैसे माझ्या खात्यावर शिल्लक आहेत 
कॉ नाही हें तो कांहींसुद्धां बघत नाहीं. एका हाताने चेक आंत सारायचा व 
दुसऱ्या हातानें पैसे घ्यायचे अश्शी पद्धत असते. एवढी सचोटी पाहून 
खरोखरच नवल वाटते. शिवाय बँकेतील काग फार जलद होतात. कितीहि 


गरदी असली तरी पांच मिनिटांपेक्षा जास्त वेळ बँकेत कर्धीहि तिष्ठत राहावें 
लागत नार्ही. 


हीच गोष्ट ग्रंथालयाची. सारीं पुस्तकें उघड्या शेल्फवर ठेवलेली असतात. 
कपाट नाहीं को कुलपहि नाही. विद्यार्थ्यांने कोणत्याहि शेल्फजवळ जावें, हवें 
तें पुस्तक चाळावें व लागेल तें पुस्तक ध्यावे. काउंटरजवळ जाऊन सिल्प्‌ 
मरावी व पुस्तक दाखवून स्लिप तेथें द्यावी. एक मिनिटाचे काम. हा विद्यार्थी 
आहे कीं कोणी उपरा मनुष्य आहे हेंहि कोणी पहात नाहीं. मी इतका नवखा 
माणूस पण “ तुम्ही विद्यार्थी आहां काय १ तुमचें कार्ड कोठे आहे? ” असे 
प्रश्न विचारून ग्रंथालयांत मळा कोणींहि अडविले नाहीं. असो. कुसुमनें 
पाठविळेळा स्वेटर कालच मिळाला. हिंवाळ्यांत पडणाऱ्या थंडीला तोंड 
द्यावयाची ही तयारीच आहे म्हणना. स्वेटर चांगला झाला आहे हे नव्याने 
सांगायला नको. तशी ती खूप वाकबगार आहेच मुळीं. 


ती. नानांचें बरेच दिवसांत पत्र आठे नाहीं. त्यांच्या पत्राची मी वाट 
पाहत आहे. त्यांना व सो. आईला शि. सा. नमस्कार. 
तुझा, 
भाऊ 


मँचेस्टर विद्यापीठ २ 


पत्र १ वे 9 
मँचेस्टर विद्यापीठ. 
॥ श्री॥ 
मँचेस्टर, दि. २२ डिसेंबर, १९५१. 
_ ती. नानांना शि. सा. नमस्कार, वि. वि. 
तुमचे पत्र दि. १७ रोजीं मिळालें. सर्वोची खु्लाली कळल्यामुळे खूप 
आनंद झाला. 
या पत्रांत माझ्या अभ्यासाविषयीं सविस्तर माहिती लिहिण्याचे 
योजिलें आहे. 
मला येथें येऊन पावणेदोन महिने झाळे; पण पीएच्‌. डी. ला मला 
प्रवेश दिल्याचें मँचेस्टर विद्यापीठाकडून आज 'पत्र आलें आहे. “ पीएच्‌. डी.: 
संख्याशास्त्र ? या पदवी-परीक्षेचा अभ्यास करण्याची परवानगी मिळावी असा 
अजं मीं पुण्याहून मँचेस्टर विद्यापीठाकडे पाठविला होता. “ मुंबई विद्या- 
पीठाची एम्‌. ए. ची परीक्षा एकदां गणित घेऊन व पुन्हां संख्याशास्त्र घेऊनः 
मी उत्तीर्ण झालों आहें; आणि दोन्ही वेळां मीं प्रथम श्रेणींत पहिला क्रमांक 
मिळविला होत ? वगैरे माहिती मीं माझ्या अर्जात लिहिली होती. त्या 
अर्जांचा विचार प्रथम १८ ऑक्टोबर १९५१ रोजीं या विद्यापीठाची पीएःचू. 
डी. कमिटीची ? बेठक झाली तींत करण्यांत आला व माझी शैक्षाणिक लायकी. 
( ९१०॥८8५०1५ ) पीएच्‌. डी. स प्रवेश देण्याच्य़ा दृष्टीने अपुरी आहे असें 
कमिटीचे मत पडलें. पीएच. डी. ला येण्यापूर्वी कांहीं तरी संश्योधनकार्याचा: 
अनुभव (२९5९४1८ ९३७९८८1८९० ) व त्यावरील स्वतःची प्रकाशाने 
( १५७॥1०81015 ) यांची आव्यकता असते. येथे सामान्यतः अशी प्रथा 
आहे की, ऑनर्स कोर्स झाल्यानंतर संशोधनात्मक प्रबंध लिहून एम्‌. एससी. 
(1. 5८, 57 165९ ) होण्याच्या कोर्सला प्रवेश दिला जातो. येथें 
माझ्याबरोबर आलेले इतर तिघे विद्यार्थी प्रथम “ एम्‌. एस्सी. बाय्‌ पेपर्स 
झाले. नंतर त्यांनीं इतरत्र संशोधनकार्यांचा दोन-दोन वर्षे अनुभव घेतला, 
आणि मगच त्यांना या विद्यापीठांत पीएच्‌. डी. ला प्रवेश मिळाला आहे.. 


शर्ट विलायतची डाक 
नुसतं एम्‌. ए. किंवा एम्‌. एस्सी. होऊन माझ्याप्रमाणे एकदम कोणींच 
आलेले नाहींत. कमिटीने माझी केस पूर्णपणे निकालांत काढली नव्हती. 
“ डिसेंबरच्या बैठकींत तुमच्या अर्जाचा फेरविचार करून तुम्हांला अंतिस 
निर्णय कळवूं, तोंपथैत तुम्ही प्रा. बार्टळेट यांच्या हाताखाली तुमचें संशोधनाचे 
काम चालू ठेवा ” असें मळा कळविण्यांत आलें होतें. त्याप्रमाणें मंचेस्टर 
विद्यापीठाचे आजच मला पत्र आलें आहे. एम्‌. एससी. कडून मला पीएच्‌. 
डी.स प्रवेश दिल्याचे त्यांनीं कळविलें आहे. माझा प्रबंध दोन वषात पूर्ण होऊं 
राकला तर पीएच. डी. ही पदवी मळा दोन वर्षानी मिळूं शकेल. अर्थात्‌ ही 
परवानगी माझी मुंबई विद्यापीठांतील प्रगति ( करिअर ) पाहून देण्यांत आली 
नाहीं, तर केवळ गेल्या दीड-दोन महिन्यांत मीं येथें जे काम केळे त्यावरून 
हा निर्णय विद्यापीठाने घेतला आहे. येथे नुसत्या पदव्यांना महुत्त्व नसतें. 
पीएच. डी. ला प्रवेश देण्यापूर्वी निदान एक वर्षाचा संद्योधनकार्यांचा अनुभव 
पाहिजे हा नियस कटाक्षानें पाळण्यांत येतो. विद्यार्थ्यांची संशोधन करण्याची 
पात्रता आहे हे प्रत्यक्ष पाहिल्याशिवाय कोणाळाच पीएच. डी. ला प्रवेक्ष 
दिला जात नाहीं. 
येथील शिक्षणाची पातळी आपल्याकडे मिळणाऱ्या शिक्षणापेक्षा बरीच 
उंच आहे. मी एम्‌. ए. ला जें गणित शिकलो ते सर्व येथे बी. ए. (ऑन ) 
च्या कोर्सला नेमळेळें आहे. त्याशिवाय मी एम्‌. ए.. होईपर्यत ज्या गोष्टी 
शिकलो नाहीं त्यांपैकीं अनेक गोष्टी गेथें बी. ए. च्या विद्यार्थ्यींना अभ्यासाव्या 
'डागतात. संख्याश्यात्र घेऊन मी एम्‌. ए. ला पुन्हां बसला होतों तेव्ह जो 
भाग शिकलो तो मात्र येथें बराच उपयोगी पडती. पण त्याच्या अधिक समतोल 
_ अभ्यासासाठी आवद्यक असलेली गाणिताची बेठक अपुरी भासते. याचें कारण 
असे कौ, येथे पीएच्‌. डी. साठी प्रबंध लिहिणाऱ्या विद्यार्थ्यीकडून विद्या- 
'पीठाच्या फार मोठ्या आपेक्षा असतात. साधासुधा प्रबंध लिहून पीएच्‌. डी. 
मिळत नार्ही. 
मजी त शिणाीठांती गणित-शाखा फार मोठी आहे. तीन 
शा कर बा र छेट यांच्या मार्गदर्शनाखाली माझा संख्या- 
कायीची र यास चाळू आहे. इकडे येण्यापूर्वी संशोधत- 


मूलभूत कल्पना यावी व तद्विषयक थोडाफार अनुभव मिळावा 


सँचेस्टर विद्यापीठ २९ 
- म्हणून सीं दिल्लीस तीन महिने राहून अभ्यास केला होता. पण दिल्लीला 
असतांना मला संख्याशास्त्रांतील 500०1195012 21०८९55 चा अभ्यास मुळींच 
करतां आला नव्हता. त्यामुळें येथे तो विषय ध्यायळा परवानगी -मिळेल कीं 
नाहीं ही शका होती. पण तो विषय घेण्यास मला प्रा. बार्टळेट यांनीं परवानगी 
दिली. सध्यां माझें त्या विषयाचे प्राथमिक वाचन चाळू आहे. पण गणिताचा 
परिचय वाढविण्यासाठी गणिताची पांन्च व्याख्याने मळा आठवड्यांतून 
ऐेकावीं लागतात. त्यांपैकी तीन व्याख्याने डौ. रूटर यांची असतात. 
विद्यार्थी आम्ही तिघेच आहोंत. परंतु गणितशाखेमधीळ अध्यापकवर्गापैकीं 
( स्टाफपैकीं ) दहा-बारा प्राध्यापक या व्याख्यानांना . बसतात व आम्हां 
विद्यार्थ्यीप्रमाणें टिपगेंहि घेतात. या प्राध्यापकांपैकी सात-आठ जण गणित 
विषयाचे . पीएच्‌. डी. आहेत. विदोष म्हणजे मी ज्यांच्या हाताखालीं 
काम करतों ते प्राध्यापक बार्टलेट हेसुद्धा नियमितपणे .या तासांना येऊन 
बसतात. यावरून ग्रेथील व्याख्याने कोणत्या दजोनची होत असतील याची 
कल्पना येईल. अधेंमधें एखादी लहान-मोठी सुटी आली तरी सुटी संपतांच 
अगदी पहिल्या दिवसापासून विद्यापीठारचें काम सुरू होतें व तेंहि अगर्दी 
व्यवस्थित. सुटीनंतरच्या पहिल्या दिवसाचा पहिला ताससुद्धां नेहमीच्या 
गांभीयानें सुरू होतो. आपल्याकडे. उन्हाळ्याच्या किंवा दिवाळीच्या सुटीनंतर 
कॉलेजमधील पहिला दिवस म्हणजे ल्हान मुलांच्या खेळांतील लिंबलोणचेंच 
असतें. तासांना बसायच्या तयारीने एखादाच विद्याथी येत असेल किंवा 
नसेल ! विर्टादांहूच्या खेळांत सुरवातीला माक मिळाळे कीं “ पहिळें दान 
देवाला? म्हणून खेळाडू ते उदारपणाने सोडून देतात. सुटी संपल्यावर 
पहिल्या दिवशीं कॅठेजांतील विद्यार्थ्यांची भूमिका आपल्याकडे या मुलांसारवीच 
असते. येथें मात्र तसें सुळींच नाही. आपआपल्या कार्यात जो अभिरत असतो 
त्याला संसिद्धि लाभते हें गीतेंतील वचन इंग्रजांनीं अक्षरशः सर्व . व्यवहारांत 
उतरविले आहे. 

संख्याशास्रांतील संशोधनाकरिता आम्ही एकंदर चौघे विद्यार्थी आहोंत. 
त्यांपैकी एकाचा प्रबंध पुरा झाळा आहे. दोघांचें एकेक वर्ष झालें आहे. 
यंदांचा ह ह विद्यार्थी असा मी एकटाच आहे. आम्हां चौघांना गेल्या 
रविवारी प्रा. बार्टलेट यांनीं आपल्या घरीं रात्री आठ वाजतां जेवायला. 


7५/४४/५५८५ 


.._*-_५-५ 


"३० विलायतची डाक 


"५७-00 अ ज् ्त र २०% ७ नळा ०-५... ५-*८४-४-”५-/४५-/५.”५.” 


'बोलाविळें होतें. खूप मोकळेपणाने ते सर्वांशी बोलले, रात्री अकरापर्यंत आम्ही 
"त्यांच्या घरीं थांबला होतों. 
थे आल्यानंतर मीं विद्यापीठांत माझे नांव लगेच नोंदविले होतें. 
प्राथमिक फो, अध्ययन फो; विद्यार्थी-संघाची फो मिळून दहा पोंड ( सुमारें 
१४० रुपये ) भरावे लागळे. आतां या वर्षी मळा पुन्ह्यं अध्ययन फी भरावी 
“लागणार नाहीं. 
विद्यापीठामार्फत फेब्रुवारी महिन्यांत सर्व विद्या्थ्यीच्या छातीचे 
“ एकत रे *चे फोटो विनामूल्य काढणार आहेत. इकडे वैद्यकीय मदत ( हेल्थ 
सव्हिस ) फुकट असते. साधा ता १ आला'तरी डॉक्टर फुकट घरीं येऊन तपासतात 
*व ओषधहि मोफत देतात. मोठमोठी ऑपरेशन्स फुकट करतात. चष्मे, 
दातांच्या कवळ्या, कानांची ऐकू येण्याची यंत्रे ( इअर ट्रम्पेट्स), कृत्रिम अवयव 
ह्या जिनसा नागरिकांना फुकट मिळतात. राष्ट्रीय वैद्यकीय मदत योजनेप्रमाणे 
( नॅशनल हेल्थ स्कीमप्रमाणे ) सरकार हा सर्व खर्च करतें. 
मार्झे वजन तीन पोंड वाढळें आहे. प्रकृति सुधारत आहे. काळजी 
नेसावी. पुढील पंत्र २ जानेवारीस ( म्हणजे पुढील वर्षी ) पाठवीन. 
सो. आईस शि. सा. नमस्कार, चि. उषास अनेक आद्ीर्वाद. 


आपला, 
वसन्त 
0.3 शा्त्ञ 
“पत्र १२ वे 
नाताळ'चा आनद 
॥ श्री ॥ 


मंचेस्टर, दि. २ जानेवारी, १९५२. 

प्रिय उषास सप्ेम आशीर्वाद. 

र उडा बाळकावे ठोमरे यांची गोष्ट माहीत आहे? बालकांवे नाशकास 

क. ् भाच्याकडे राहत होते. तारा या नांवाच्या टिळकांच्या छोट्या सर्लाचें 
५ 


दकरवीना पत्र आलें. म्हणणें की, तुम्ही मळा एक खूप मोरे पत्र 
पाठवा. बालक्वॉनी तिला खरोखरीच मेरे? पत्र पाठविले, त्यांनीं एक गंमत 


नाताळचा आनंद - 14 


४टधाध्टाधटधशध्“धध्शध-“ध्टध-“ध“-“५-“५-<५-५८- 


*२-4५६-४-/५-५/५/४५ 


केली. त्यांनी दोन-तीन इंच रुंदीचे कागदाचे बरेच कोरे कपटे तयार केले. ते 
एकाखाली एक असे च्विकटवून पतंगाच्या रोपंटीसारखी त्यांची एक भली 
मोठी सुरळी तयार केली, त्या मुलीच्या पायापासून डोक्यापर्यंत पुरेळ इतका 
लांबलचक कागद तयार झाला. त्यावर बालकवींनीं एक कहाणीवजा पण 
अत्यंत विनोदी व खुसखुशीत पत्र लिहिळें व तिला तें पाठविलें. खूप मोडे पत्र 
इवें ना? हे घे मोझे पत्र ! 

आज मीहि तुला असेंच लांबलचक पत्र लिहीत आहे. मात्र मी तें 
पतंगाच्या शेपटीवर लिहिणार नाहीं. घाबरू नकोस ! नेहमीचाच साधा कागद 
डह्वातीं घेतला आहे. 

मोठें पत्र पाठवायचें कारण असें का, बेथें तसाच मोठा सण मला पहायला 
मिळाला. गेल्या आठवड्यांत इंग्लंडमध्ये नाताळचा सण साजरा करण्यांत 
आला. त्या वेळीं मीं अनेक गोष्टी पाहिल्या, पुष्कळ गोष्टी अनुभवल्या, खूप 
खूप मजा वाटली. ही सारी गंमत तुला सविस्तर कळविलीच पाहिजे. 

आपल्याकडील सणांच्या मानानें इकडे सण एकंदरीने कमीच असतात. 
खित्तमस व इस्टर हेच प्रमुख सण. विशेषतः खितमस आपल्याकडील दिवाळी- 
प्रमाणेच इकडे फार उत्साहांत व आनंदांत साजरा करतात. ी 

दि. २५ डिसेंबर हा सर्वांत प्रमुख दिवस. तो येसू खिस्ताचा जन्मदिवस. 
दि. २४ ची संध्याकाळ म्हणजे नाताळची सायंकाळ-खितमस ईव्ह. तेव्हां- 
पासून खरा खित्तमस सुरू होतो. त्यानंतर दि. २६ हा बॉकिसिंग-डे--म्हणजे 
त्या दिवशीं एकमेकांना बक्षिसे द्यावयाची. त्यानंतरची ३१ डिसेंबरची रात्र 
व १ जानेवारी हे दिवस जुन्या वर्षाचा शेवट व नव्या वर्षांचा आरंभ 
म्हणून साजरे करतात. नाताळचे हे सर्व प्रमुख दिवस होत. 

नाताळची तयारी दोन-दोन महिने आगाऊ सुरू होते. लोक आपलीं 
घरें धुऊन-झाडून स्वच्छ करतात व नंतर. विविध प्रकारांनी सजवितात. 
पताका, फुगे संत्र दिसूं लागतात. बाजारांत शुमेच्छा-पत्रके ग्रीटेंग्जू-काड्स्‌ ) 
घेण्यासाठी व आपल्या इष्टमित्रांना आणि नातेवाइकांना द्यावयाच्या नाताळच्या 
भेटी निवडून घेण्यासाठीं ही गर्दी उसळते ! नाताळ जसजसा जवळ. येतो 
तसतसा सवाच्या चेहऱ्यांवर आनंद दिसूं ढागतो. खाण्यापिण्याची चेगळ उडद 
लागते. पोस्टांत भेटीची कार्डे पाठविण्याची गर्दी उडते. » 


1८ विलायतची डाक 


"२-४ ४-<५-४६-<६-५६--५--५--९-< 


४५८५५५८५५४ ५६८<५६४-५६-५६८६-५५- 


बक्षिसें देण्याचा हा कार्यक्रम घरोघर चालतो. यांत कल्पना अशी असते. 
को, शितमसबाबा म्हणजे “ सांटा क्लॉज ? या नांवार्‍चा तांबडे वस्त्र परिघान 
केळेला व पांढरीथ्युश्र दाढीमिद्या असलेला म्हातारा माणूस रेन्‌डीयरच्या गाडीतून 
रात्रीं येतो व घराच्या खुराड्यांतून खालीं घरांत उतरतो. ल्हान मुळें झोंपतात 
त्या पलंगाळा एक पायमोजा लावून ठेवलेला असतो, त्यांत तो बक्षिसाच्या 
वस्तु टाकतो. सकाळीं मुळें उठतात तेव्हा त्यांना आपले बक्षीस सांपडतें व 
आनंद होतो. अर्थात्‌ घरांतील मोठी माणसेच रात्रीं मुळें झोपल्यानंतर त्या 
मोज्यांत हीं बक्षित्तें टाकून ठेवतात. कधीकधी घरामध्ये नाताळचें झाड 
श्िसमस-ट्री म्हणून एक कृत्रिम झाड उभारून त्यावर दिव्यांची आरास 
करतात व त्यावर हीं बक्षिसे लोंबत ठेवलेली असतात. 

नाताळचा विद्देष कार्यक्रम येथील ब्रिटिश कौन्सिल या संस्थेने . केळा, 
मूळ हेतु असा कां, मँचेस्टरमध्यें जे परकीय विद्यार्थी आहेत त्यांना इंग्लंडमध्यें 
नाताळ'चा सण कसा साजरा करतात याची कल्पना यावी. 

नाताळची सुरवात दि. १९ डिसेंबर १९५१ रोजीं सायंकाळी सितमस 
पार्टीने झाली. पंचवीस मुलगे व मुळी एवढे आम्ही सायंकाळी साडेसात वाजतां 
ब्रिटिश्य कोन्तिळच्या इमारतींत जमलो. प्रत्येक मुलानें लॉटरीप्रमाणे एक क्रमांक 
उचलायचा. मला ९ हा क्रमांक आला. त्याप्रमाणें मुलींतहि एकीला ९ हा 
क्रमांक आला. तेव्हां आम्ही दोघे जण मिटू झालो. प्रत्येक क्रमांकाला एकेक 
गमतीदार नांव दिलेलें होतें. 

मला व माझ्या मिटला ** होली ? अस्ते नांव आलें. पुढें आम्ही मिस्टर 
व मिसेस्‌ होली या नांवानेंच संबोधठे गेलों. अद्या रीतीने प्रत्येक मुल्गा व 
मुल्गी अश्ा जोड्या झाल्या. .माझी मिट्ट भिसेस्‌ जीन्स लॉज ही एकवीस 
वषीची मुल्गी आहे व नुकतेंच तिचें ल्म झालेलें आहे. तिःचे पतीहि उपस्थित 
होते. त्यांच्या वांटणीला मात्र इुसरी मुलळ्गी आली होती. नंतर चार भोठ्या 
दिवाणखान्यांत पंधरा विचित्र वस्तु ठेवल्या होत्या-चटकन्‌ नजरेस पडणार 
का काळजीपूर्वक पाहिल्या तर दिसतील अश्या. उदाहरणार्थ, पोस्टाचे 
त टक या जिता अगर्दी क [पर्‍्यांत चिकटाविलेळें होतें. रेल्वे चे 
होतें. पताकांना >  :. लिसमस-ट्रीच्या एका पानावर एक छोटे नाणें 

1 एक निब होतें. प्रत्येक जोडीनें या जिनसा शोधून काढायच्या. 


नाताळचा आनंद २३३ 


४४४४५४८५४४ ०५-७-४-०७--०-९---४५-५-५--८-८-८-५८-६-८-८-००३ 


कोणती जोडी कर्मात कमी वेळांत सर्व वस्तु शोधून काढीळ अशी पैज होती. 
लगेच आम्हीं त्या वस्तु शोधायला आरंभ केला. मी व जीन्स हातांत हात 
घालून सवेत्र हिंडलो. एखादी वस्तु मळा दिसल्यास मी तिला सांगे. परंतु 
आसपास इतर जोड्या फिरत होत्या, त्यांना तर ऐकूं जाऊं नये म्हणून जीन्स 
मला लगेच दाबे व म्हणे, मोठ्याने बोळूं नका, ती पटकन्‌ मला खेटून उभी 
राही व माझ्या खांद्यावर हात टाकून कान माझ्या तोंडाजवळ आणून म्हणे, 
€ हु, आतां सांगा. एक विवाहित स्त्री-जिला मीं पूर्वी कधींच पाहिळेली नाहीं 
ती-इतक्या संल्गीने वागतांन। पाहून फार चमत्कारिक वाटलें. पण यांत वाईठ 
भाग अगदीं यत्कितचितहि नसतो. केवळ मित्र हीच भावना डासते. 

तासाभरानं आम्हां सवोना एकत्र बोलावून आमचे कागद गोळा 
करण्यांत आळे. जास्त वस्तु ओळखणाऱ्या जोडीला बक्षीस मिळणार होतें. 
पंच सवचे कागद चाळून कोणाचा - पहिला क्रमांक लागतो तें पाहत होते. 
थोड्या वेळाने निकाल तयार झाल्यावर पंच उभे.राहिळे व म्हणाले, “' मिस्टर 
व समिसेस्‌ होली यांनीं पहिला क्रमांक पटकाविला आहे ! पहिलें बक्षीस त्यांना 
देण्यांत येईल. २ आमचा आनंद गगनांत मावेनासा झाला. जीन्सनें तर 
उडी मारून पटकन्‌ साझा हात पकडून जोरानें हस्तांदोलन केलें. हातांत हातः 
घाळून आम्ही टाळ्यांच्या गजरांत बक्षीस घेण्यास गेलों. पंचांनी माझ्या हातांतः 
दोन वस्तु दिल्या. त्या कागदांत गुंडाळलेल्या असल्यामुळें आंत काय होते तें 
कळले नाहीं. मीं दोन्ही पुड्या जीन्तसमोर धरल्या. मोठी पुडी होती ती तिनें 
उचलली व मला लहान ठेवली. तिच्या पु्डीतून एक लहानसे नोट-बुक 
निघाले. माझ्या छोट्या पुडीतून प्रॅपिलिंग पेन्सिळ निघाली. 

नेतर एक छोटेंसें नाटक अर्धा तास झालें. इंग्लंडला आलेला नवीन 
विद्यार्थी प्रथमतः कसा वोगतो व गांगरतो व पुढें कसा हुषार बनतो वगेरे 
भाग त्यांत विनोदी पद्धतीनें रंगविला होता. 9 

मग आम्ही एका होल्मध्ये गेलो. तेथें खिसमस-ट्री उभारले होतें. 
त्याच्यावर प्रत्येकाला देण्यासाठीं देणग्या बांघलेल्या होत्या. एक ग्रहस्थ 
- श्िसमसबाबाचा वेष घेऊन आले--तांबडा झगा व कापसाची पांढरीशुभ्र 

दाढी, टाळ्यांच्या गजरांत त्यांचें स्वागत झालें. ते ख्रिसमस-ट्रीजवळ गेळे द 
वि.'डा. ३ 


३४ विलायतची डाक. 
त्यांनीं एकेकाला बोलावून बक्षिसे दिली. मळा किया ठेवण्याची संरेखशी 
रिंग मिळाली. नंतर आम्ही सर्व जण फराळास गेलों. कॉफी, बिस्किटे, केक्स, 
सँडविचेस वगेरे पदार्थ होते. गप्पा मारीत अर्धा तास फराळ चालला होता. 
पुढें नृत्याचा कार्यक्रम. आपल्या मिडूबरोबरच नृत्य करायचे. अर्थात्‌ 
मला नाचतां येत नाहीं, त्यामुळें जीन्सची फार निराक्या झाली. इंग्लंडच्या 
सामाजिक जीवनांत नृत्याचे फार मोठें स्थान आहे. जीन्स मला म्हणाली, 
“ या, मी तुम्हांला नृत्य शिकविते.” पण नाणें तितकेंसें सोपें नाहीं. कारण 
त्याला आंग्ल संगीत शिकावें लागतें. हॉलहि अतिशय चांगला होता, त्यामुळें 
अंगण वांकडें आहे, असें म्हणायचीहि सोंय नव्हती ! त्या अध्या तासांत 
जीन्सला माझ्या लाथांचा खूप प्रसाद मिळाला ! 
: __. त्यानंतर खेळ झाले. त्यांत बरेच विविध प्रकार होते. पुरुषाने फुगा 
फुगवायचचा, स्त्रीनं तो दोरीने बांधायचा; मग फुगा खुर्चीवर ठेवून स्त्रीने त्या 
फुग्यावर बसून तो फोडायचा; असा गमतीदार खेळ झाला. थोड्या वेळाने 
एका वर्ठुळांत सर्व जण उभे राहिळे. एक मुलगा व मुलगी असे आलटून 
पालटून; म्हणजे प्रत्येक मुलाच्या दोन्ही बाजूंस दोन सुली व प्रत्येक मुलीच्या 
दोन्ही बाजूस दोन मुलगे. मग शेजारच्या मुलीचे हात धरून सवोनीं मोठ्याने 
गार्णी म्हणायची. रात्रीं बरोबर बारा वाजतां हा कार्यक्रम आटोपला. 
नाताळचा मुख्य दिवस २५ डिसेंबर. तो दिवस आम्हांला एखाद्या 
परकीय इंग्रज कुटुंबांत काढतां यावा म्हणून ब्रिटिश कौन्सिळनें एक योजना 
आंखळी होती. आमच्यापैकी प्रत्येकाळा एकेक कुटुंब वांटून दिलें. त्या घरी 
आम्ही २५ डिसेंबर रोजी जाऊन तेथें पांच-सहा तास घालवून ब्रिटिश 
: जीवनाचा पस्चिय करून घ्यायचा, ओळखी करून घ्यायच्या, गप्पा मारायच्या, 
खेळ खेळायचे, खाणेपिणे करायचें व अक्या रीतीनें इंग्रजी राहणी अगदीं 
वळून पाहायची अशी ती योजना होती. माझ्या वांटणीला येथून दहा 
भेल्यंवर असलेल्या भ्रॅम्हॉल या खेड्यांतील ळग कुटुंबाचें घर आलें. परंतु माझा 
च त्यांचा पूर्वपरिचिय मुळींच नव्हता. दि. २० रोजी रात्री आठ वाजतां आम्ही 
ब पायीच ज्याच्या घरीं आम्ही जाणार होतों त्या कुटुंबांतील प्रमुख 
दिव रय जमणार होतों. त्याप्रमाणें ळँंग कुटुंब हे मला त्या 
* कॉफो, गप्पा व ओळखी झोल्या. खविसमस डेळा आमच्या 


नाताळचा आनंद ३५ 


चरीं जरूर या असें जिव्हाळ्याचें निमंत्रण त्यांनीं मला दिळें. हा परिचयाचा 
व निमंत्रणाऱचा कार्यक्रम रात्रीं साडेनऊ वाजतां संपला. खिसमस म्हणजे 
. खाइस्ट्चा जन्मोत्सव. खाइस्ट व खिस्तमस यांच्याविषयी पुष्कळ प्रार्थनागीतें 
आहिंत. या कविता सर्वो्नी एकत्र जमून म्हणावयाच्या. त्यांना केरोल म्हणतात. 
कांहीं वेळां रस्त्यांतून मुलांमुलींची टोळी हीं गाणीं म्हणत जातांना आढळेल, 
किंवा खाजगी जागेंत जमून मित्रमंडळी गाणीं म्हणतील किंवा गांवांतील सर्व 
लोक चर्चेमध्ये जमून हीं गाणीं म्हणतील. येथून चार मैलांवर चीडळू म्हणून 
एक खेडें आहे. त्या ठिकाणीं एक चर्च आहे. त्या चर्चमध्ये अद्या तऱ्हेची 
केरोळ सव्हिस रविवारी दुपारी तीन वाजतां होती. ती मजा पाहण्यास मी 
गेला होतो. चर्चमध्ये जाण्याचा हा पाहिलाच प्रसंग. खूप गंभीर वातावरण 
होतें. आम्ही गेल्यावर प्रत्येकाळा. एकेक प्रार्थना-पुस्तक देण्यांत आलें. मलाहि 
मिळालें, चर्चमध्ये फुलें लावून अगदीं साधी सजावट केली होती. प्रथम आम्ही 
खुच्योवर बसून राहिलों होतो. मग धर्मगुरूनें उठून सांगितळें, “ आतां 
आपल्याला प्रार्थना म्हणायची आहे.” मग सर्व जण उमे राहिले व प्रार्थना 
म्हणूं लागले. मार्गे पियानो वाजत होता. सर्वीचा अगदीं एक सूर. जवळजवळ 
चार-साडेचारशें मंडळी होती. एक कविता म्हणून झाली कीं एकदां खालीं 
बसायचे. अश्या पांच-सहा कविता सर्वानी मिळून म्हटल्या. त्यानंतर मुलांनी 
खाइस्टच्या चरित्तांतील आठवणी सांगितल्या. दीड तास हा कार्यक्रम चालला 
होता. चर्चमधील शांतता, शिस्त व गांभीर्य पाहून नवल वाटलें. 
या चर्चेमध्ये एक नवीन ओळख झाली. माझ्या शेजारीं एक इंग्रज 
'ग्रहस्थ बसले होते. त्यांनी मला सहज़ विचारळें, “ तुम्ही कोठून आलां १२? 
मीं म्हटलें, “ भारतांतून.? त्यांचा पुढचा प्रश्न -- “ तुम्ही खिश्चन आहां 
काय !? मां म्हटलें, “ नाहीं, मी हिंदु आहे.?? नंतर थोड्या इतर गप्पा झाल्या 
व दोवर्टी ते म्हणाळे, “ बुधवारी तुम्ही आमच्याकडे चहाळा याल का १२ 
नवीन ओळखीची संधि मी कधींच घालवीत नाहीं. एका क्षणाऱचाहि विचार 
न करतां मीं साभार होकार दिला. मीं त्यांना त्यांचा पत्ता विचारला. ते 
म्हणाळे, “ तसें नकोच. माझें घर भेंचेस्टरहून लांब आहे. कदाचित्‌ तुम्हांला तें 
सांपडणार नाहीं. तेव्हां तुमचा पत्ता मला द्या. माझी मोटार घेऊन मी बुधवारी 
अडीच वाजतां तुमच्या घरी येईन व तुम्हाला माझ्या घरी घेऊन जाईन.” 


***५*“५४८<५”५“५“५<५<५<५ 


३द विलायतची डाक 

मक कत च 0 11//0. .त 0 00... .6.:- .... 
सोमवार, दि. २४ डिसेंबर हा खरेदीचा शेवटचा दिवस. खिसमसमध्यें 
दुकाने, बंद असतात म्हणून दि. २४ ला दुकानांतून फास्च गदी असते. | 

घरांमध्ये रंगीबेरंगी कागद, फुलें, पताका, फुगे वगेरेंनीं सजावट करण्यांत लोक 
गुंग होते. भेटीदाखल आलेलीं घित्तमस-कार्डे टेबलावर, कोनाड्यांतून, 
आरशांवर मुद्दाम लावलेली होतीं. नाताळच्या भेटी एका स्वतंत्र टेबलावर 

ठेवलेल्या होत्या. असा देखावा प्रत्येक घरी दिसून येत होता. * ' । 
मंगळवार दि..२५ डिसेंबर हा तर प्रमुख दिवस. या एका दिवसांत मी 
पुष्कळ नवीन गोष्टी शिकलो. एक इंग्रज कुटुंब अगदीं जवळून पाहायला 
मिळालें, त्या दिवशीं सकाळीं मी नेहमीप्रमाणेच उदिरां ( म्हणजे सकाळीं नऊ 
वाजतां--सुटीच्या दिवशीं मी उशिरां उठतो ) उठला. गरम पाण्यानें स्नान 
केळे. उंत्तम कपडे घाळून न्याहारीला गेलो. आमच्या घरमालाकिणीने जेवण- 
घर खूपच सजविले होते. फुलांच्या सुवासाने खोली दरवळून गेली होती. 
नभोवाणीवर खास नाताळचा कार्यक्रम चालू होता. घरमालकीण मिसेस्‌ क्रॉस 
व मिस्‌ मेरी या उत्तम पोषाख करून माझी वाट पहात होत्या. मी खालीं 
गेल्यावर दोघींनींहि हस्तांदोळ्न करून “ मेरी खित्तमस ? म्हटलें. नंतर गप्पा- 
गोष्टींमध्ये न्याहारी आटोपली. इंग्रज लोकांचा हा फार मोठा सण आहे. सर्व 
आनंदित असतात. हल्लीं इकडे महागाई खूप वाढत आहे. अन्नाचे नियंत्रित 
वांटप ( रेशनिंग ) आहे. बेकारीहि आहे. तरी पण या सणांत सर्व जण झेपेळ 
असा खर्च करून आनंदीआनंद करतात. मिसेस्‌ क्रॉसनें मळा भारीपेकी साबण, 
-सुगेधी तेळ वगेरे वस्तु भेट म्हणून दिल्या, दुपारी दोन वाजतां त्रॅम्हॉल येथे 
छैग् या इंग्रज कुटुंबाकडे मला जायचें होतें. तत्पूर्वी एक वाजतां मिसेस्‌ क्रॉस 

या खास नाताळची मेजवानी मला देणार होत्या. 
नाताळांतीळ मुख्य पक्वान्न म्हणजे टर्की. हा बदकासारखाच एक पक्षी 
अत्ततो. आपल्याकडे श्रीखंड किंवा बासुंदी त्याप्रमाणें इंग्रजांचा हा टर्की. 
याचें मांस फार छान लागतें ; पण फार महाग. आठ शिलेंगांस एक पोंड 
(म्हणजे सुमारें बारा रुपयांस एक शेर). म्हणून लोक टर्की फक्त 
शितमसमध्येंच खातात-अगदी आवडीने खातात. 

चामर ह य मी बसनें बरॅम्होलला जाण्यास निघालो. बरोबर तीन 
च्याकडे पोचला. मिस्टर व मिसेस्‌ लंग यांचें स्वतःचे ड़मदार 


नाताळचा आनंद ३७ 
छोटें घर आहे. भोवतालीं बगीचा आहे. वातावरण ज्यांत आहे. त्यांना फक्त 
एक मुलगीच आहे. तिचें नांव स्ट्रोमा. तिचें वय २० वर्षे आहे. सर्वोनी माझें 
स्वागत मोठ्या 'आनंदाने केलें. माझे नांव वसंत. ते उच्चारण्यास त्यांना चास 
पडूं लागला. परंतु त्याचें इंग्रजी भाषांतर करून 'स्पिंग असें सांगितळें. सर्वीना 
तें नांव फार आवडलें, प्रथमतःच त्यांनीं मळा सांगितलें, “ येथें अगदीं 
परकेपणा मानूं नकोस. घरच्यासारखाच वाग. इंग्रजी रीतीभाती वगेरे कांही न 
पाळतां तूं हिंदी पद्धतीनें वागलास तरी हरकत नाहीं. उलट त्यायोगे आम्हांला 
हिंदी पद्धति कळतील.” 

इतका आपलेपणा दाखविणारे मला भेटलेले हें पहिळेंच इंग्रज कुटुंब. 
स्ट्रीमा ही माझ्यापेक्षा थोडी लहान, तेव्हां तिची व साझी गट्टी चांगलीच 
जमली. माझ्या कोचावर माझ्या शेजारी बसून तिनें मला प्रश्नांच्या सरबत्तीने 
गांगरून टाकलें. “ तूं कसला अभ्यास करतोस येथे किती वर्षे राहणार आहेस! 
तुला भाऊ किती १ बहिणी किती£ वडील काय उद्योग करतात £ ” एक ना 
« दोन, अनेक प्रश्न एकामागून एक विर्‍चारळे. तेवढ्यांत तिची नजर साझ्या 
: घड्याळाकडे गेळी आणि “ असें कसें घड्याळ बांधळेस १ ” असे ती म्हणाली. 
. मला कळेच ना कीं, घंड्याळ बांधण्यांत माझी काय चूक झाली ! तिनें मळा 
- तिचे स्वतःचें घड्याळ दाखविलें, तेव्हां सारा प्रकार माझ्या ध्यानांत आला. 
आपण घड्याळ मनगटावर बांधतो तेव्हां ते आंतल्या बाजूस घेतो. तर इकडे 
सर्व जण घड्याळ बांधतांना तें बाहेरच्या बाजूस घेतात. मीं त्यांना सांगितलें 
की, आम्ही सर्व जण असेंच बांधतो आणि संरक्षण व सोय या द्ष्टींनी असेंच 
बांधणें योग्य होय. ही आपली पद्धत त्या सर्वांना फार आवडली व मग 
लगेऱ्च सगळ्यांनी आपापली घड्याळें माझ्याप्रमाणे बांधली. | 

नंतर चहा झाला. केक्स, बिंस्किटें, होतींच. मीं त्यांना सांगितलें कीं, 
आम्ही चहा बशीनें पितो. प्रथम त्यांचा विश्वासच बसेना. मग मीं त्यांना 
प्रात्याक्षक करून दाखविलें. फार गंमत वाटली त्यांना. नंतर पत्ते खेळायचे 
ठरे. हो, पण एक गोष्ट सांगायची विसरळोंच. स्ट्रोमाचा वाडूनिश्वय झाला 
आहे. तिचा मावी पाते पीटर हाहि तिथेच होता. मी पत्ते हातांत घेऊन पिसं 
लागलों तेव्हां सर्व जण हंसू लागे. मला कळेचना ! मग स्ट्रोमाने मळा इंग्रज 
लोक पत्ते कसे पिसतात तें दाखविळें. पण आपली पद्धत अधिक कलात्मक 


“५ 


विलायतची डाक 


व 


0 वकर. 


५४४५६५५४५६“ 


नाताळची म्रेजवानी 


नाताळचा आनेद ३५ 

७७ ककती काली हाची आ... 1. ण नी 
आहे है त्यांनीं कबूल केळे. नंतर मी गुलाम मिट्ट करूं लागला, तर पुन्हा 
हा ! इकडे पार्टनर्स ठरवितांना गुलाम मिड करीत नाहींत. प्रत्येकाने एकेक 
पान उचलायचे व ज्या दोघांना वस्चीं पानें आलीं असतीलते मिडू. मी व 
स्ट्रोमा मिट झालो. 

नंतर सहा वाजतां आम्ही खित्तमस डिनरला गेलो. प्रथमच त्यांनीं मला 
सांगितलें, “ तुळा आवडतील तेच पदार्थ खा. न आवडणारे पदार्थ पानांत 
टाकलेस तरी हरकत नाहीं. कांटे-चमःचे टाकून हातांनी तुमच्या . पद्धतीने 
जेवळास तरी हरकत नाहीं. ” खरोखरच मला त्या कुटुंबाबद्दल फार कौतुक 
वाटलें. जेवतांना स्ट्रोमा माझ्याजवळ बसली व काय इवें-नको तें पाहूं लागली. 
तासभर जेवण मोठें रंगांत झालें. हरतऱ्हेचे खूपच पदार्थ होते. एकेक पदार्थ 
काय तें मळा ती समजावून सांगे. मीहि आपले जेवणाचे पदार्थ-जिलबी, 
बासुंदी, श्रीखंड, पुऱ्या, भात, करंज्या, पापड, कोशिंबिरी, भजी, आमटी 
इत्यादि व आपली जेवण्याची पद्धत-ताटें, पाट, रांगोळ्या, उदबत्त्या, केळीची 
पानें इ० त्यांना समजावून सांगितली. त्यांना खूप सजा वाटली. इकडे अशी 
पद्धत आहे की, एका बर्शीतीळ पदार्थ खाऊन संपला कीं ती बशी बाजूला 
सारून दुसरी बशी घ्यायची व तांत दुसरा पदार्थ घ्यायचा. मीं त्यांना 
सांगितलें की, आम्ही एकच ताट घेता व एक पदार्थ संपला कीं दुसरा त्याच 
ताटांत घेतों. त्यामुळें बशा कमी घांतावयास लागतात. लगेच त्यांनीं ती 
पद्दत अमलांत आणून पाहिली--गंमत म्हणून. 

नंतर एक मोठा खितमस केक आणण्यांत आला. आठ इंच लांब, आठ 
इंच रुंद व चार इंच जाड, एवढा मोठा केक होता तो. खिप्तमस डिनरसाठीं हा 
मुद्दाम तयार करतात. त्या केकमध्यें तीन पेन्सरची कांहीं नाणीं बेदाण्यासारखीं 
पण आंतमध्यें विखरून घातलेली असतात. बाहेरून तीं दिसत नाहींत. सर्व केक 
एका बेठकींत संपणे शक्‍य नसतें म्हणून त्याचा छोटा भाग कापून तो प्रत्येकास 
देतात; आणि ज्याला तें तीन पेन्स्चें नाणे येईल तो पुढें खूपच श्रीमंत होणार 
अशी त्यांची समजूत असते. प्रत्येक जण तीन पेन्सचें एखाद नाणे आपल्याला! 
- आलें काय तें पाहूं लागला. आणि तेवढ्यांत मी त्या केकचा एक तुकडा खात 
असतांना एक नाणें माझ्या दांताखाळीं आळे! मीं तें बाहेर काढून सर्वाना 
दाखविलें. सर्वीनीं आनंदानें टाळ्या पिल्या. तें नाणें अर्थात्‌ माझें झालें. 


४० विलायतची डाक 
तल हक हत ८. १. .८०. (... तकी 

त्यानंतर कागदाच्या मजेदार टोप्या केळेल्या असतात त्या प्रत्येकाने 
घालायच्या. एव्हांना मी त्या कुटुंबांत खूप रुळला होतो. सगळ्यांच्या डोक्‍्यांवर 
मींच टोप्या ठेवल्या. अक्या रीतीनें मोठ्या आनंदांत जेवण झालें. त्यानंतर 
क्रॅक्सचा खेळ झाला. उदवत्तीच्या पुड्याप्रमाणें एक पुडा असतो. त्याच्या 
दोन्ही बाजूस रबराची एक पट्टी असते. दोन बाजूंनीं दोघांनीं ओढायचे. 
एकाच्या हातांत पुडा येतो, दुसऱ्याच्या हातांत रबराची पट्टी येते. एका 
बाजूनें मीं ओढले, दुसऱ्या बाजूने स्ट्रेसानें. अथात्‌ मीच जिंकलो. आंत एक 
डबी रेसचा घोडा व एक जाकी असे खेळणें निघाले. लग कुटुंबाची आठवण 
म्हणून मी तें जपून ठेवणार आहे. 

त्यानंतर “ ट्रेझर हंट ? ( खजिन्याचा शोध ) हा खेळ झाला. मिसेस्‌ टॅग 
म्हणाल्या, “ घरांतल्या तीन खोल्यांत कुठें तरी प्रत्येकासाठी त्याचें नांव 
घाळून एकेक वस्तु कागदांत गुंडाळून ठेवली आहे. ती वस्तु प्रत्येकाने शोधून 
काढायची, स्ट्रोमानें आमच्या वस्तु लपवून ठेवल्या होत्या व तिची वस्तु 
तिच्या आईनं. लपवून ठेवली होती. त्यामुळें प्रत्येकाळा या कार्यक्रमांत भाग 
व्यावा लागला. मिस्टर लंग हे पन्नाशी उलटलेले ग्रहस्थ, पण तेसुद्धा शोधू 
लागले. प्रत्येकाच्या डोक्यावर ती विक्षिप्त टोपी होतीच. मला फ्छावर पेंटमध्यें 
फुलांच्या आंत दडवून ठेवलेळें फाउंटन पेन मिळाले. अर्थात्‌ ळँंग कुटुंबाची 
ती मळा नाताळची देणगी होती. स्ट्रोमाळा अत्तराची बाटली, तिच्या आईला 
स्नो पावडरचा डबा, तिच्या वडिलांना गार्टस आणि पीटरला चौकोलेटची 
पेटी हीं बक्षिसे मिळाली, 

हो, एक गोष्ट सांगायची राहिलीच. जेवणानंतर दारूचा कार्यक्रम 
असतो. अशा उत्तम जेवणानंतर दारू पिण्याची पद्धत इकडे आहे. आपल्याकडे 
दारू म्हणजे बाटल्यांवर बाटल्या फस्त होतात (-असें ऐकतो ); पण इकडे 
जेवल्यावर टॉनिकप्रमाणे फक्त छोटा अर्धा ग्लास दारू प्रत्येक जण पितो; 
त्यामुळ दारू चढत डे - भी दारू घेत नाहीं असें सांगितल्यावर त्यांनीं मळा 
लिंबाचे सरबत दिलें. असो. याप्रमाणें रात्रीं अकरा वाजेपर्यत मी तेथें होतो. 


त क्रम झाळा व मिस्टर ळग यांनीं मळा त्यांच्या : 
मोटारीतून घरी पोहोचावेळें. या 


* र कुटबाशीं माझा पुढे फारच दाट परिचय झाला. 
अधवार दि. २६ डिसेंबर हा. बॉक्सिंग डे. त्याची मूळ कत्पना म्हणजे 


नाताळचा आनंद 214 


त्या दिवशीं एकमेकांनीं एकमेकांना बक्षिसे द्यायची. पण लोकांना धीर 
थोडा'च निघणार ! म्हणून बहुघा ख्रिसमसडेच्याहि आर्धी हीं बक्षिसें दिली 
जातात. बुधवारी दुपारीच मळा चचैमध्यें भेटलेल्या ग्रहस्थाकडे जायचें होतें. 
बरोबर अडीच वाजतां आमच्या दारांत एक मोटार उभी राहिली. मीहि 
तयार होतोंच. ते ग्रहस्थ ठरल्याप्रमाणे वेळेवर आठे. आम्हांला तोंपर्यंत 
परस्परांचे नांवहि माहीत नव्हतें. त्यांचें नांव ल्यूईस. एक मोठे व्यापारी आहेत 
ते. त्यांच्या घरांत एकूण माणसें चार. ते, त्यांची पत्नी, १३ वषाचा एक 
मुलगा व १७ वषीची एक मुलगी. मुलगी कोठें सहलीला गेली होती. सिस्टर 
ल्यूईस हे व्यापारासाठी भारतांत १९२५ ते १९३५ या काळांत होते. मिसेस्‌ 
लुईस यांचा जन्म गुजरातेत बलसाड येथें झाला आहे. मुलीचा जन्म बंगलोरला 
झाला. हिंदुस्थानांतील बहुतेक प्रांतांत हे कुटुंब जाऊन आलें आहे. पुर्णहि 
त्यांनीं पाहिळें आहे. त्यांच्या घरांत हिंदुस्थानविषयक किती तरी छायाचित्रे 
आहेत. भारतांतील अनेक गांवांची आठवण म्हणून त्यांच्या घरांत कांहींना 
कांहीं वस्तु आहे. गया, अलाहाबाद, मद्रास, कलकत्ता व.दाजिलिंग येथें काय 
काय पाहण्यासारखे आहे तें त्यांनीं मळा सांगितलें. १९२५ ते १९२३५ या दहा 
वषीतीळ हिंदुस्थानांतीळ घडामोडी त्यांनीं मळा बारकाईने सांगितल्या; व 
आतां कसकसा बदल झाला आहे तें आस्थेने विचारलें. त्यांनीं सला एक हिंदी 
पुस्तक व कांहीं हिंदी चित्रे भेट दिळीं आहेत. नंतर जेवण झाळें. त्यानंतर 
भारतभर ते. ज्या ज्या ठिकाणीं. हिंडले त्या त्या ठिकाणांची त्यांनीं फिल्म 
घेतली आहे ती छोट्या सिनेमा-यंत्रावरून त्यांनीं मळा दाखविली. मुंबई, 
दिल्ली, कानपूर, मद्रास, मदुरा वगेरे भाग त्या फिल्ममध्ये होता. दीडदोन 
तास चांगली करमणूक झाली. एव्हांना साडेसात वाजले होते. रात्री आठ 
वाजतां त्रिटिश्य कोन्सिलमध्यें एका कार्यक्रमासाठी मळा जायचे होतें. 'म्हणून 
मिस्टर ल्यूईस यांनीं सला मोटारीतून परत भँचेस्टरला पोचविले. 

शुक्रवार दि. २९ डिसेंबर रोजीं थोडा वेगळा कार्यक्रम होता. इतके 
दिवस आम्ही पाहुणे म्हणून खूप मेजवान्या झोडल्या. आतां मात्र आसची 
भूमिका बदलली. ज्यांच्या घरी आम्ही नाताळांत गेलो होतो त्यांना आम्ही 
न्वहाळा ब्रिटिश कौन्सिलमध्ये आमंत्रण दिळें होतें. शुक्रवारी संध्याकाळीं तीन ते 
सहा लहान मुलांना व शनिवारी रात्री, भोग्या माणसांना. 


४२ विलायतची डाक 

शुक्रवारी तीन वाजतां सुमारें ४० मुळें जमली. त्यांची वर्ये ३ ते १० 
पर्येत होतीं. मुळें मोठ्या आनंदानें व उत्साहानें खेळली. नंतर चहाचा 
कार्यक्रम. चहा, बिस्किटे, केक्स, सँडविचेस्‌, जेळी, आइस्क्रीम वगैरे खूप पदार्थ 
होते. आम्ही मुलांबरोबर खात नव्हतो. आम्ही यजमान. प्रत्येकाला काय ह्वें, 
नको तें आस्थेने विचारीत होतो. व त्यांच्याशीं गप्पा मारीत होतों. 

नंतर त्या बालकांना नाताळच्या भेटी देण्याचा कार्यक्रम झाळा. एक 
श्विसमस ट्री उभारण्यांत आळें होतें. मेट देण्याच्या वस्तु त्या झाडाला टांगून 
ठेवल्या होत्या. प्रत्येकाला ओोळीनें बोलावून त्या वस्तु देण्याची कामगिरी. 
साझ्यावर सोंपविण्यांत आढी होती. एकेक जण ओळीने पुढें येई- झाडावरची 
आपल्याला हवी असेल ती वस्तु त्यानें दाखवायची व सीं ती त्यांना काढून 
द्यावयाची, अथात्‌ सर्व वस्तु कागदांत गुंडाळलेल्या असल्यामुळें वस्तु काय 
आहे तें बाहेरून मुलांना समजत नसे. वस्तु दिल्यानंतर नांव विचारायचे व 
पाठीवरून हात फिरवून त्या मुळाला किंवा मुलीला निरोप द्यावयाचा. 

सोमवार दि. ३१ डिसेंबर हा चाळू वर्षीचा शेवट व नव्या वर्षाचा 
प्रारंभ म्हणून साजरा करतात. सर्व रात्र मर्जेत, चैनीत घालवून नवे वर्षं सुरू 
झालेळें पाहायचे व मग झोंपायचें अश्शी प्रथा आहे. रात्रीं बारा वाजतां चर्चमधल्या 
सर्व घंटा वाजवून नव्या वर्षाचें आगमन जाहीर करतात. मोठमोठ्या चौकांत 
लोक जमतात. येथें टाउन-होॉंलवर खूप मोठें घड्याळ आहे. बरेच लोक तेथें 
जमले. त्यांनीं त्या घड्याळाचे रात्रांचे बाराचे ठोके ऐकले, खूप मोठा जयघोष 
केला व मग ते झोंपायला गेले. 

मी मात्र ब्रिटिश कोन्सिलमध्ये न्यू इयर्स इव्ह पाटीला गेलो होतों. 
निरनिराळ्या प्रकारचे खूप खेळ झाळे. नंतर अडीच तास “ गुडबाय मिस्टर 
चिप्त्‌? हा बोलपट दाखविण्यांत आळा. एक शिक्षक या बोलपटांतीळ 
कथानकाचा नायक आहे. आपल्या नानांचा हा आावडता बोलपट आहे. 
त्यांनी तो किती तरी वेळां पाहिला आहे. असो. त्यानंतर फराळ व नृत्य. 
यारा वाजेपथेत हा कार्यक्रम चाढळा होता. सवीनीं मिळून गाणीं म्हणून 
नव्या वर्घाचें स्वागत केलें. 


हदी झाली नाताळची 9 र - 
कांही हकीगत. आत तीळ जू 
कांही लोकभ्रम व समजुती--- 1 या देशांतील नाताळावेषय 


“6 


नाताळचा आनंद्‌ ४३ 


सर्वोत मजेशीर ससजूत मिसलटोविषयीं. नाताळच्या सजावटीचा हा: 
प्रमुख भाग. प्रत्येक घरांत नाताळमध्ये मिसलटोऱची फांदी छतावर टांगून 
ठेवण्यांत येते. आणि मजा अक्षी कीं, या मिसलटोच्या खालीं जर एखादी: 
परकी स्त्री उमी असेल--मग ती ओळखीची असो वा अनोळखी असो, 
विवाहित असो वा कुमारिका असो, म्हातारी वा तरुण, गरीब वा श्रीमंत: 
असो--तर त्या स्त्रीचे चुंबन कोणालाहि घेतां येतें ! कोणाहि पुरुषास 
मिसलटोखालीं एखादी स्त्री आढळली व त्यानें तिचें चुंबन घेतलें तर तिलाः 
विरोध करतां येत नाहीं ! -- मग ती प्रत्यक्ष राजकन्या असली तरी दृरकत 
नाहीं! त्या चुंबनास विरोध करणें हे अशिष्ट समजलें जातें. अथात्‌ स्त्रिया 
सहसा मिसलटोखालीं उभ्या राहत नाहींत; त्या तें चुकवितात. पण गफलतीनें 
जर अशी स्त्री उभी राहिली तर सहसा ती संधि कोणी सोडीत नाहीं. 

जर्मनींत या बाबतींत थोडी निराळी समजूत आहे. त्या मिसलटोवर 
जितकीं फळें असतील तितकी चुंबने घेतां येतात ! एक चुंबन घेतलें कीं एक 
फळ तोडून टाकायचे. आणि ज्या मुलीला मिसलटोखालीं कोणी चुंबीत नाही 
तिचें त्या वर्षी लयन होत नाहीं. 

२५ डिसेंबरला पोर्णिमा आली तर अश्यरुम, पण २५ डिसेंबरला खूप. 
वारें सुटले तर तो शुभशकुन समजतात. 

खिततमस डे ( २५ डिसेंबर ) पासून १२ व्या दिवशी पाऊस पडला तर 
पुढील वषीत खूप पाऊस पडेल असें समजतात. 

खिसतमस डेला जीं मुलें जन्मतात त्यांच्या स्पशाने युद्धांत घायाळ झालेले. 
सैनिक बरे होतात ! 
ख्रिसमस डेला जन्मलेली मुलें पुढें धर्मगुरु होतात व मुली पस्तिरिकाः 
होतात. 

घरांत शोभा आणण्यास; आपल्याकडील आंब्याच्या डहाळीप्रमाणे होली 
या झाडाची पाने टांगतात. १२ दिवसपर्येत तीं पानें घरांत ठेवायची. आधीं 
काढल्यास अपशकुन समजतात. हीं पाने २४ डिसेंबर या दिवशींच टांगायची. 

तत्पूर्वी टांगल्यासत घरांत भांडण ! कांही होलींना कांटे असतात, कांहींना. 

नसतात. घरांत .प्रथम कांटेरे होही आणली तर पुरुषाचा वरचष्मा होतो.- 
बिनकांटेरी होळी प्रथम आणली तर स्त्रीचा. 


1४ विलायतची डाक 


*-“५-<५<५-“ 


फ्रान्समध्ये जर एखाद्या मुलीला आपल्या भावी पतीचें नांव माहीत 
करून घ्यायचे असेळ तर खितमस ईव्हच्या म्हणजे २४ डिसेंबरच्या दिवशीं 
रात्रीं जो पहिला पुरुष भिकारी भेटे त्याला भिक्षा घाळायची व नंतर त्याला 
त्यार्चे नांव विचारायचे. तेंच नांव तिच्या भावी पतीचें असतें. 


शेवटची पण गमतीदार समजूत नव्या वर्षांची. सान्नान्यपणें इकडे 
अशी पद्धत आहे कीं, “ माझ्याशी लयन करशील का? म्हणून मुलाने 
मुलीस विचारायचे; मुळीनें नाहीं. पण लीप इयरमध्यें मात्र मुढींनीं मुलांना 
लयाविषर्यी विचारायळा हरकत नसते; आणि लीप इथरमध्यें जर एखाद्या 
मुलीने मुळाला तस विचचारळें व त्यानें लस्माळा नकार दिला तर त्या मुलाचे 
लछय़ हातमोज्यांशीं होतें अशी समजूत आहे! म्हणून मुळें सहसा नकार देत 
नाहींत. १९५२ हें लीप इयर आहे हं ! मुलांनीं सांमाळून असलें पाहिजे.* 

असो. बालकवींनीं पतंगाच्या शेपटीएवढेंच मोठें. पत्र पाठावेलें होतें. 
माझें हें पत्र मात्र एवढे लांबळें आहे कीं, त्याला लागलेल्या कागदांचा सबंध 
पतंगसुद्धां तयार झाळा असता ! बालकांवे पतंगाच्या रोपटीवर घसरले; मी 
मात्र मारुतीच्या शेपटासारखी या पत्राची लांबण लावली आहे. तेव्हां आतां 
इर्थेच पुरें करता. 

ती. नाना व सो. आई यांना शि. सा. नमस्कार. 


तुझा, 
भाऊ 


:- -. ५09 काथ १40000960044000100046 
अंकांत छापले होतें स्री? मासिकाच्या डिसेंबर १९५२ च्या 


हिमवुष्टि 3५ 


पन्न ९१३ वै 
हिमवृष्टे 
॥ श्री |! 


मँचेस्टर, दि. २६ जानेवारी, १९५२० 
प्रिय उषा; 


तुझें दि. २१ चें पत्र २४ ला मिळालें. दोन दिवस पत्र पाठविण्यास 
सवडच झाली नार्ही. 

येथें आल्यापासून, हिमवृष्टि केव्हां पाहायळा मिळेल अश्शी उत्सुकता 
वाटत होती. तो योग चार दिवसांपूर्वी आला. सकाळीं उठल्यावर खिडकोचा! 
पडदा बाजूस सारला तों काय £ सर्वच पांढरे झुम्र 1 त्या रात्री बर्फ पडले होते. 
पाढरें ुश्र पीठ-अगर बारीक पांढरें मीठ म्हणा ना-सर्वत्र पसरलेळें-जाभेनीवर, 
रस्त्यांवर, झाडांवर, घरांवर-बफप्चि थर ! खूपच मजा वाटली ; कारण बर्फ 
पाहण्याचा पहिलाच प्रसंग. नंतर न्याहारी करून विद्यापीठांत जाण्यास निघाला 
तों परत बर्फ पंडण्यास सुरवात झाली. कापूस पिंजून आकाशांतून कोणी तरी 
टाकीत . आहे असेंच वाटलें! गर्द-निळा ओव्हरकोट. पण थोड्याच वेळांत 
बर्फाच्या आच्छादनानें पांढरासफेत झाला ! पण कां कुणात ठाऊक-बफ 
पडतें तेव्हां थंडी बिल्कुळ भासत नाही. उलट उबदास्च वाटतें. बफानिं 
भरलेला ओव्हरकोट तसाच अंगावर ठेवून विद्यापीठांत गेलो. उष्णताजनक 
स्चनेमुळें ([घ९ए९5्ट 2५७११४९१९६ ) तेथे बफ वितळून ओव्हरकोंटावर 
दंवबिंदूंचे ठिपके दिसू लागळे व खूप मजा वाटली. 

काळ रात्री, पुन्हा बर्फवृष्टि झाली. ब्रिटिश कौन्सिलमर्थ्ये ' नील दीप? 
( 1८ 81प€ 1.91 ) हा बोलपट होता. तो पाहून रात्रीं अकरा वाजतां 
आम्ही परत यावयास निघालो. मी, माझा फ्रेंच भित्र रॉजर व दोन जर्मन 
मुळी रूथ आणि अँलिस. आम्ही एकाच भागांत राहतो म्हणून बरोबर निघाली, 
बसस्टेपपर्यैत दोन फळीग चालत जायचे होतें. बर्फ थाडा थोडा पडतच होता. 
रस्त्यावर बर्फाचा अर्धा ईंच थर होता. सर्वत्र पांढरं शुभ्र ! रस्त्यांत अगदी 
सामसूम, रहदारी थांबळी होती, तेवढ्यांत रूथ म्हणाली, “ आपण बफोची: 


"द विलायतची डाक 


धर: 


-मारामारी करूं या ! ” अर्थात्‌ हा खेळ येथे फार लोकप्रिय आहे. हिम-कंडुक 
( 510॥7-19115 ) तयार करायचे व एकमेकांच्या अंगावर फेकून मारायचे. 
बफ सुसमुद्लीत असल्यामुळें लाडू पटकन्‌ तयार होतात व मारामारी करतांना 
ते मुळींच लागत नाहींत. उळट ते तोंडावर आपटल्यावर फुटतात. मी व रॉजर 
“एका बाजूला; रूथ व अँलिस दुसऱ्या बाजूला. हा खेळ १५-२० मिनिटे 
चाळला होता. इकडच्या मुली बऱ्याच दणदाकट असतात. त्या दोघींनी 
“बराच टिकाव घरला. 

बफोसंबंधीं हा चांगळा भाग झाला. परंतु एकदां का रस्त्यावस्चा बर्फ 
वितळूं ढागला कीं सर्वच चिखऴ होतो--अगदीं पुण्यांत पावसाळ्यांत होतो 
“तसा ! घुटाचा एकेक पाय उचळून टाकावा लागतो व बाहेर पडणें नकोसे 
होते. त्यांत परत फ्रॉस्ट पडल्यास विचारायलाच नको. रस्ते खूप चिकट होतात 
'व माणसें घसरून पडतात. पदपथावर ( फूटपाथवर ) इतका चिकटपणा नसतो. 
पण रस्त्यांत फार होतो. प्रथम मला हें माहीत नव्हतें. मी ऐटींत रस्ता 
ओलांड लागलो तों पाय घसरून सपदेळ आडवाच झालों. मात्र येथे लोक 
हसत नाहीत, उळट उठण्यास सदत करतात व ' इजा झाली काय £ ? अशी 
चौकशी करतात. कारण हा अनुभव नित्याचा आहे. मी उठून चाळू लागलो. 
तेवढ्यांत एक वीस-बावीस वषौंची मुलगी माझ्या शोजारींच पडली. तिळा 
आधार देऊन मीं उठविळें व परत आम्ही चालूं लागलो. बस्त्‌ , तेवढीच 
ओळख ! परंतु लगेच गप्पांना सुरवात झाली. ती आयरिश होती व शिवण- 
कळा शिकण्यास तेथें आली होती. मला तिनें हिंदुस्थानविषयीं खूप विचारलें. 
'भीहि तिला माहिती विचारली. मधून मधून तिर्‍चा पाय घसरे तर लगेच 
माझा हात घरून ती आधार घेडे व पुन्हां चाळू लागे. हे सर्व सांगण्याचे 
कारण एवढेंच की, येथील सामाजिक जीवन निराळें असते. विद्यापीठाजवळ 
आश्यावर मीं तिचा निरोप घेऊन आपल्या कामास लागलां. ओळख येथेच 

सपली. पुन्हां ती भेटली नाहीं कीं कांही नाही. 
जमाते भाच आहे, पण बर्फाचा थर सध्यां तरी कमी आहे. 
* उतरले होते. द्या, धं क, माज एके दिवशी १७” पर्वत उष्णतामान 
सेबून गति क वर्षांत इतकें कमी झालें नव्हतें. सर्व मोऱ्या 
१ आंत पाणी गोटून बसलें होतें. परंतु ही थंडी एकच 


इंग्लंडच्या राजाचा मस्वत्यु ४७ 


दिवस टिकली. एकंदरींत पाहतां थंडी सोम्य होती असें सर्व जण म्हणतात. 
रस्त्यांतील बससकट सर्व रहदारी थांबेप्येत धुके अजूनहि पाहायंला मिळालें 
नाहीं. तीनचार याडीपर्यंतचेंच दिसेल इतकें धुके होतें. पण कांहीं वेळां तोंडा- 
समोर हात घरला तरी दिसत नाहीं असे म्हणतात. मळा तो अनुभव अबद्यायि 
आला नाहीं. 
सो. आईला सांग थंडीची प्रकृतीला जप. तिला व ती. नानांना 

शि. सा. नमस्कार, 

तुझा, 

भाऊ 


यच्च १४ वं 
इंग्लंडच्या राजाचा मृत्यु 
॥श्री॥ 


सँचेस्टर, २० फेब्रुवारी, १९५२. 
सि. उषास आुभाशीर्वा द, 


“५ 


तुझें सविस्तर हकीकतीचें पत्र दि. १८ रोजी मिळालें. तिकडील सर्वोची 
खुद्याळी कळल्यामुळें बरें वाटलें. एवढ्या लांब आल्यावर आपल्या घरचे पत्र 
आलें कीं केवढा विलक्षण आनंद होतो म्हणून सांगूं ! 

दहा दिवसांपूर्वी इंग्लंडच्या इतिहासांतीलळ एक महत्त्वाची घटना 
घडली --राजे सहावे जॉर्ज यांचे दि. १०. फेब्रुवारीस आकस्मिक 
निधघन झालें. 

राजाचें निधन ! इंग्लंडच्या इतिहासांत राजाचें केवढं महत्त्व आहे हे 
तुळा माहीत आहेच. एक व्यक्ति म्हणून राजाचें फारसें माहात्म्य नसळें तरी 
राज्यपदाच्या ज्या सिंहासनावर तो बततो त्याला फार मान आहे. ' सहावे 
जॉज वारळे > यापेक्षां ' इंग्ढंडचा राजा निवतंला ? या गोष्टीस आधेक महत्त्व 


४८ विलायतची डाक 
मि कज व 0 00000 1 ली 
आहे. सहावे जॉर्ज ही व्यक्ति कालवश झाल्याबद्दल लोकांना कदाचित्‌ तितकेंसें 
वाईट वाटणार नाहीं, पण इंग्लंडच्या राजास देवाज्ञा झाली ही गोष्ट प्रत्येकाच्या 
सनास फार ळागली एवढें निश्चित. राजा म्हणून--व्यक्ति म्हणून नव्हे-- 
सहावे जॉर्ज यांच्यावर लोकांची फार प्रीति होती. त्यांच्या मृत्यूने प्र्येक जण 
उदास दिसत होता. हा धक्का इंग्रजांना फार बसला ; पण त्यापेक्षां ज्या धैर्याने 
त्यांनीं तो सहन केला तें पाहून मळा खरोखरच कोतुक वाटलें. आपल्याकडे 
एखादा लोकप्रिय पुढारी वारल्यानंतरचा देखावा आणि इंग्लंडच्या राजाच्या 
मृत्यूनंतर येथें आढळलेळें वातावरण यांत जमीन-अस्मानाचें अंतर आहे, असें 

म्हटल्यास अतिशयोक्ति होणार नाहीं. 

सकाळच्या दृत्तपत्रांत राजाच्या मृत्यूची कांहींच बातमी नव्हती ; त्यामुळें 
ठछचसाठीं दुपारी बारा वाजंतां घराबाहेर पडेपर्यंत मला कांहींच कल्पना नव्हती. 
स्ततयांतुन थोडेसे चालल्यावर मी बसमध्यें बसलो. एव्हांना राजाच्या मृत्यूची 
बातमी सर्वच पसरली होती. पण मला कल्पना नव्हती, बसमध्ये लोक शांतपणे 
बसले होते - अगदी नेहमीप्रमाणे. मी बसमध्ये दहा मिनिटे होतो. परंतु त्या 
घटनेविषर्यी कोणीहि अवाक्षर बोलत नव्हते. “राजा मेळा, तुम्हांला कळळें 
का हो?” असें कोणीहि एकमेकांना विचारत नव्हतें. कोणाच्याहि हातांत 
बृत्तपत्राचे जादा अंक नव्हते. बसमधून मी विद्यापीठाजवळ उतरलो तरी 
महा पत्ता नव्हता. विद्यापीठाच्या इमारतीवर युनियनं जॅक अर्धे फडकतांना 
दिसळें. पण तें राजासाठी असेळ अशी कल्पनाहि नव्हती. मी लंचसाठी 
जाण्यात निघाळों. वाटेंत माझ्या वगीतळे दोघे-तिघे इंग्रज मित्र भेटले. 
“गुड मार्नंग? करून ते निघून गेले. राजाच्या मृत्यूबद्दल कुठलीहि वाच्यता: 
किंवा चर्चा त्यांनीं केली नाहीं. नेहमीं गजबजलेळें रस्स्टॉरंट मात्र जरा सुन 
?. पण मला वाटलें, तास चाळू असतील म्हणून फारशी मुलें आलीं 
नाहीत. तेवढ्यांत दुसरा एक हिंदी विद्यार्थी तेथें आळा. लांबून मला 
शाहिल्यावर तो माझ्याकडे आला व त्यानें मला पहिला प्रश्न विचारला, 
हो भंढा-तुला कळड का! र मला धक्काच बसला. बारा वाजतां घरांतून 
क काकण तासपर्थत र्त्यांतून हिंडून मळा पत्ता लागला नाही. आणि 
हषी कुलर माणूसहे हिंदीच भेटावा ! ठच आटोपून मी बाहेर 
? शपल्याकडे निघतात तसे जादा अंक निघतील, पण 


इंग्लंडच्या राजाचा स्त्यु ४९ 
मुळींच नाहीं. दुपारी बारा वाजतां रोजच इकडे कांही वृत्तपत्रे निघतात. 
फक्त त्यांचेच अंक निघाळे. इतर बातम्यांप्रमाणेंच ठळक अक्षरांत ही बातमी 
होती. राजाचा जीवनक्रम विस्तृत दिळा होता. नेहमीची अन्य सदरेंहि होती. 
राजाच्या मृत्यूने विद्यापीठ वा दुकानें धडाधड बंद झाली नाहींत. सर्व कचेऱ्या 
य॒थाक्रम चालू होत्या. फक्त करमणुकीची साधने - तिनेमार्ची ॥थिएटरे- बंद 
होती. त्यानंतर सर्व दिवसभर मला खूप इंग्रज भेटले-मी त्यांच्याशीं 
बोलले हि; पण राजाच्या मृत्यूचा विषय त्यांनी अजीबात काढला नाहीं. ती 
गोष्ट प्रत्येकास जाचत होती हे चेहरा सांगत होता; पण कुतूहल म्हणून, 
“राजा भला, आश्चर्यच आहे, नाही £ असा एकाएकी कशाने हो गेला ?? 
अशी फालतू चर्चा कोणीहि करतांना आढळलें नाहीं. सर्व जीवनक्रम यथाक्रम 
चाळू होता. राजाच्या मृत्यूचे शल्य हृदयांत होतें -पण त्याचें उघड प्रदर्शान 
मात्र केळे जात नव्हतें, हें पाहून खरोखरच कोतुक वाटलें. त्याच दिवशीं 
कोळ्याच्या खाणीकडे आमची ट्रिप होती. मी जाणार होतो. प्रथम मला्‌ 
वाटलें, कसली ट्रिप होणार £ खाण बंद असेल व ती पाहायला मिळणार. नाहीं. 
पण साझा कयास चुकला. ट्रिप व्यवस्थित झाली. खाणींतीळ काम चालू होतें. 
राजा मेल्यामुळें कोळसा खणण्याचें काम बंद ठेवण्याचे कांहींच कारण नव्हतें. 

दि. १५ ला राजाची प्रेतयात्रा (17०५०1 ४पा८91) काढण्यांत आली. 
ती पाहण्यासाठी लंडनला जायचा माझा विचार होता. पण त्याच दिवशीं 
विद्यापीठांत महत्त्वाचें व्याख्यान होतें. ते घुडविणें शक्‍य नव्हतें. या दिवर्शी 
विद्यालये, कचेऱ्या वगैरेंना सुटी नव्हती. दोन कागजतां पांच भिनिटें स्तब्धता 
पाळली एवढेंच. 

राजाची प्रेतयात्रा सकाळीं ९॥ ते दुपारी २ पर्त होती. ती टेलि- 
व्हिजनवर दाखविली जायची होती. आपल्याला लंडनला जायचे जमले नाहीं, 
पण टेडिव्हिजनवर तरी तो देखावा पाहावा अशी माझी इच्छा होती; पण 
विद्यापीठांत ल व्याख्यान ११ ते १ पर्यत होतें. त्यामुळें तेंहि जमळें नाहीं, 
सुदवान त्या प्रसंगाची फिल्म घेऊन ती त्याच दिवशी रात्रीं ८ ते १०|| पर्यंत 
टेठिव्हिजनवर दाखावेळी जाणार होती. माझी भैत्रीण मिस्‌ मेरी वॉलव्थ 
जि ण 848 आहे व तिनें सला बोलाविले होते, त्यामुळें सर्व 


५० विछायतची डाक 


--““४/५-/ -“५/५६<१-<१-“५<५-*-* “५-५ 


»“*-“*/“”५-”५/”*५/४€* 


मिरवणूक अगदीं व्यवस्थित पाहायळा मिळाली. खुद्द लंडनला सुद्धां गर्दीत ती 
नीट पाहतां आढी नसती. पण रात्रीं मात्र घरबतंल्या टेलिव्हिजनवर उत्तम 
थाहतां. आली. 


ही प्रेतयात्रा खूप थाटांत काढली होती. प्रेतयात्रा काढण्यामागील 
दुःखाच्या भागापेक्षा राजवैभवाचे प्रदर्शन जास्त होतें. सर्व जण सेनिकी वैषांत 
होते. गंमत म्हणजे प्रेतयात्रेचें प्रात्यक्षिक दोन दिवस आधी केलेलें होतें. फक्त 
राजांची शवधेटिका ( (0०01) ) नव्हती. बाकी सर्व भाग लंडनच्या रस्त्यातून 
आधींच. मिराविळा जाऊन सर्व कार्यक्रम नियोजित वेळेंत बसतो कीं नाहीं 
हेंहि पाहिळें होतें. एखाद्या झुम प्रसंगाचे प्रात्यक्षिक करणें ठीक असतें. पण 
ग्रेतयात्रिसारख्या गंभीर व उदास प्रसंगा'चेंहि प्रात्यक्षिक केल्यास त्यांतील 
सहृदयता व भावनेची हळुवारता नष्ट होते असे वाटतें राजांदेखील-देखाव्या- 
साठी, राजपदाच्या वैभवासाठी--जिवंतपणीं तर त्याला मिरवावेंच लागतें, 
पण मृत्यूनंतरहि बिचचाऱ्याच्या मागर्‍्चा हा त्रास लवकर सुटत नाहीं! राजपदावर 
आल्यांवर त्या व्यक्तीस आपल्या मानवी भावना. माराव्या लागतात असे 
दिसतें, कारण सहाव्या जॉर्जच्या मृत्यूची ही बातमी समजल्यावर राणी 
एलिझाबेथ आफ्रिकेहून परत आली तेव्हां तिलाहि आईच्या सांत्वनास जाण्या- 
पूर्वी पारळमंटांत जाऊन शपथ घ्यावी लागली. तो सर्व सोहळा झाल्यावर मगच 
ती आईच्या समाचारास जाऊं दकली. 


4*. 


या वेळीं इंग्लंडच्या राजपदाविषर्यी विविध प्रकारची मजेशीर माहिती 
मळा समजली. तुलाहि ती उद्बोधक वाटेल, म्हणून मुद्दाम देत आहे-- 


की (१) सँडरिंगहेमः-_ हे लंडनच्या उत्तरेस ५० मेलांवर एक खेडें आहे. 
येथे राजाचा मृत्यु झाला. या गांवाच्या पंचक्रोशींतील जहागीर राजाकडे असते 
असा स्वाज आहे. येथें राजाचा मोठा बंगला आहे. राजा या ठिकाणीं विश्रांती- 
साठी जात असतो. आसपास घनदाट अरण्य असून ते राजाच्या शिकारीसाठी 
तपः द य _खेड्यापासून जवळच दोन मेळांवर वॉल्फर्टन 
कल जाची से तात रागाने पपेट स्तरात स 
सँड्रेंगहेम येथा राजाच्या वगयातीह आश टूम छेंडनला रवाना झाली. 
ळें इंग्लिश घड्याळांच्या एक 


इंग्लंडच्या राजाचा मृत्यु 4 


-_“_:-.५-५६-५-<६-८५८--५-८५८८५८-५--५८-५६-५६- 


"४५५४-४४-4५ ४-५-४४५-४५-८५-४५-/ 


> __ ७ 


तास पुढें असतात. ५ व्या जॉर्जने शिकारीसं वेळ मिळावा म्हणून तीं पुढें 
केर्ली. तीं अजून तशींच आहेत. आतां दुसऱ्या एलिझाबेथनेंहि तीं तर्शांच 
पुढें राहावींत अत्तें सांगितळें आहे. 

(२) ह्या राणीला दुसरी एलिझाबेथ असें म्हणायला सुरुवात झाली. 
पण स्कॉटलंडचा यास्त विरोध आहे. कारण पहिल्या *एलिझाबेथच्या वेळीं 
स्कॉटलंड वेगळा होता, स्कॉटलंडवर राणीची सत्ता नव्हती. त्यामुळें त्यांच्या 
दृष्टीर्ने ही राणी पहिली एलिझाबेथच आहे. 

(३) ज्या रस्त्यानं राजाची प्रेतयात्रा जायची होती त्या रस्त्यावरील 
घरांच्या खिडक्या त्या वेळेपुरत्या--प्रेतयाचा पाहण्यापुरत्या--शेमर शेमर पौंड 
झाडें देऊन लोकांनीं भाड्याने घेतल्या होत्या. 

(४) एका राजानंतर दुसरा राजा ( किंवा दुसरी राणी ) राज्यावर 
आल्यावर पेस्टाचीं तिकिटे व नाणीं यांवरील.राजाचें किंवा राणीचें तोंड 
आलटून पालटून विरुद्ध दिशेस करतात. सातव्या एडवडचीं नाणीं व 
पोस्टाची तिकिटे यांत त्याचें तोंड उजवीकडे होतें, पांचव्या जॉजचें डावीकडे, 
आठव्या एडवर्डचें उजवीकडे, सहाव्या जॉजच डावीकडे व आतां एलिझाबेथचें 
तोंड त्यावर उजवीकडे येईल. 

(५) एल्झाबेथ ही परदेशी (आफ्रिकेत ) असतांना राणी झाली. 
परदेशांत असतांना राजपद मिळालं असे दोनशे वर्षांत घडळें नव्हतें. मार्गे 
पहिळा जॉजे गादीवर आला तेव्हां तो जर्मनींत होता. 

(६) एल्झिबिथचा जन्म १४ एप्रिळ १९२६ रोजी झाटा. ( म्हणजे 
माझ्या जन्मानंतर फक्त सात दिवसांनीं ! ) ती वयाच्या पंचविसाव्या वर्षी 
गादीवर आली. 

(७) राणीचा पति डच्चूक ऑफ एडिंबरा यात कांहींहि अधिकार वा 
सत्ता नाही, 

(८) राणीला तनखा किती मिळेल £ --_ इंग्लंडच्या राजाच्या अगर 
राणीच्या ताब्यांत जी वंशपरंपरा जहागीर असते तिचें वार्षिक उत्पन्न सुमारें 
वीस लक्ष पोंड अस्ते. पण त उत्पन्न स्वतः न घेतां राज्यकारभारासाठी देऊन 
टाकायचे अशी प्रथा तिसऱ्या जॉर्जपासून पडली आहे. त्यामुळें मी हे उत्पन्न 


५्‌रे - विलायतची डाक ': 
कडक क ४8 सक र पल सकमन की , 7. 
घेणार नाहीं अर्से एलिझाबेथटा प्रथम जाहीर करावें लागळें. नंतर पार्लमेंटमध्ये 
“ माझा दर्जा राखून मळा मानमरातबानें राहतां येईल इतके पैते द्या ” अक्षी, 
विनंती राणी करील. त्यानंतर पार्लमेंटच्या २१ सर्वपक्षीय समासदांच्या 
समितीने राणीळा किती पगार द्यावयाचा तें ठरवायचें. हें सहाव्या जॉर्जच्या, 
मृत्यूनंतरच्या सहा महिन्यांच्या कालावधीच्या आंत ठरळें पाहिजे. तोंपर्यंत 
त्याच्या मत्यूपूर्वी जो भत्ता राजघराण्यांतील व्यक्तींना दिळा जात असे तोच 
चाळू राहील. कोणत्याहि राजाच्या मृत्यूनंतर नवी व्यक्ति राजपदावर आली. 
: काँ हीच पद्धति अवलंबिली जाते. राजघराष्यांतीळ प्रत्येक व्यक्तीला (सहाव्या: 
जॉजची विधवा राणी, एल्िझाबेथचा पाते, तिची मुळें इ. ) ठराविक रक्कम. 
वार्षेक तनखा म्हणून मिळेल. 

प्रत्यक्ष राज्यारोहणसमारंभ ( कोरोनेशन ) वर्ष दीड वर्षाने होईल. असो. 

नवीन वर्षांचें पंचांग मला सी-मेलनें ( 529 - 171911) पाठव म्हणजे 
महत्त्वाचे सण केव्हां आहेत तें तरी कळत जाईल. येथें भोजनोत्तर गोड 
पदार्थ रोजच असतात. म्हणजे दररोज थोडाफार सण साजरा होतो म्हणेनास ! 
छेचनंतर व सायंकाळी जेवतांना कांहींना कांहीं गोड पदार्थ पोटांत जातोच. 
इतक्या थंडींतहि ल॑चनंतर आइस्क्रीम व त्यावर कॉफी पिण्याची पद्धत आहे. 
अश्या गारठ्यांत आइस्क्रीम कसं खातां येइल असे मला प्रथम वाटे. पण 
खाल्याने मुळींच त्रास होत नाहीं. त्याशिवाय येथें ल॑च पुरा होत नाहीं. 
कांही वेळां आइस्क्रीमचा घट्ट केळेला गोळा कागदांत मुंडाळठेला असा 
मिळतो. त्याची किंमत फक्त तीन पेन्स. 

ती. नाना व सो. आई यांच्या प्रकृतीचे क्षेम पुढील पत्री कळव. 
त्यांना माझे शिरसाष्टांग नमस्कार. 

ठ्झा, 
भाऊ. 


कोळशाची खाण षड 


णञ्न १५ वें 
कोळशाची खाण 


॥श्री॥ ! 
- मॅचेस्टरं, १० मार्च, १९५२. 
प्रिय उषा, 
“ _ इंग्लंड हा उद्योगप्रधान देशा आहे अर्स आपण नेहमी म्हणतों, पणं 
इंग्लंडने आपली जी असाधारण औद्योगिक प्रगाते करून घेतली आहे, तिचा 
बारकाईने अभ्यास करण्यासारखा आहे. ० 

यासंपेर्धी मळा आलेला एक अनुभव निवेदन करण्यासारखा आहे. 
येथीळ एक कोळशाची खाण पाहण्यासाठी आम्ही कांही विद्यार्थी गेली 
होतों, याचा उलेख मीं मागील पत्रांत केला होता. कोळशाच्या खार्णीत 
आम्हांला इंग्रजांच्या उद्योगप्रियतेरचें व साहसी वृत्तीर्चे अद्भुत दर्शन झालें. 
कोळशाच्या खाणीत अगदीं खालपर्येत शेवटच्या टोंकास जाऊन कर्से काम 
चालतं हें पाहिल्यावर त्याचे वर्णन पत्ररूपाने तरी लिहून न ठेवणें 
अशकय आहे. 

भैचेस्टरपासून सुमारे १० भेलांवर अथरटन या लहानशा सेड्यांत 
गिबाफिल्ड नांवाची कोळशाची खाण आहे. ती पाहण्याची सहल ब्रिटिश 
कोन्सिलनें आंखली होती. आम्ही वोस विद्यार्थी दुपारी दोन वाजतां बसने 
भैचेस्टरहून निघाले व तीनच्या सुमारास कोळशाच्या खाणीजवळ पोचलो. 

खाण बरीच मोठी आहे. तेथे शक्य तेवढी आधुनिक यंत्रसामुग्री आहे. 
यरोबर काय काग्र सामान न्यायला हवें तें आम्हांला आधी सांगितलें होतें. 
साधू, टोवेल, धूळ झाडण्यासाठीं ब्रश, अगदी मळके कपडे व जुनाट षूट. 
प्रथम आम्ही गेल्यावर एका वहींत आमची नांवें व पत्ते डिहिण्यास सांगिते 
व मग डोक्यावर घालण्यासाठी प्रत्येकास एकेक लोखंडी टो) दिली. 

खाणीत अंधार अततो. कुठें दगड वगैरे बाहेर आलठेळे असतात. कांहीं 
भाग इतका अरुंद असतो काँ, तेथे सरपटतच जावें लागते. अशा वेळी संरक्षण 
म्हणून ढोखंडी टोथी प्रत्येकास वापरावीच लागते. दुसरी आव्यक वस्तु 
म्हणजे बॅटरी. खाणींत सर्वत्र गडद अंधार असतो, खाणीत१ढ कामगाररूद्वां 


7) विलायतची डाक 


५४/४४/५५५६ 


बॅटऱ्या वापरतात. बॅटर्‍्यांच्या उजेडाखेरीज दुसरा कोणताहि प्रकाश 
खारणींत नततो. बॅटऱ्या फार प्रवर असतात. पण त्या आपल्या नेहमीच्या 
बेंटर्‍यांपेक्षां निराळ्या असतात. त्यांना एक पट्टा असतो. तो आपल्या कमरे- 
मोंवतीं गुंडाळायचा. जींत वीज तयार होते अश्शी पेटी त्या पट्ट्याला जोडलेली 
असते. त्या पेटीतून एक तीन फूट लांब तार बाहेर सोडलेली असते. त्या 
तारेच्या टोकाला दिवा असतो. त्या दिव्याला दोन बल्बुज असतात. किल्ली 
उजव्या बाजूला फिरवल्यावर एक दिवा लागतो व डावीकडे फिरल्यावर 
दुसरा दिवा लागतो. एका वेळेस एकच दिवा लागतो. एक दिवा जास्त 
प्रकाश देतो, दुसरा मंद प्रकाश देतो. बॅटरीच्या दिव्याचें टॉक हातांत धरून 
आपल्या पायाखालचा रस्ता पाहत पुढें जायचे. पण कामगार काम करतात 
तेव्हां तीन फूट लांबीच्या तारेचे टॉक टोपींत अडकविलेळें असते. त्यामुळे 
काम करण्यास दोन्ही हात रिकामे राहूं शकतात व टोपींत दिवा अडकविल्या- 
मुळें ज्या भागांत कामगार काम करतो, तेथें मरपूर उजेड पडूं शकतो. त्या 
बॅटरीवर क्रमांक असतात. खाणींत जाण्यापूर्वी प्रत्येकाला बॅटरी मिळते. 
आपलें नांव व त्यापुढे बॅटरीचा क्रमांक लिहावा लागतो. हेतु हा की; 
त्या क्रमांकाची बॅटरी जाग्यावर आली नाहीं तर कोणता माणूस आंत राहिला 
ते चटकन्‌ समजूं शकतें. 


ही झाली पूर्वतयारी. नंतर आम्हांळा एका खोलींत नेलें. तेथें आम्हांला 
“ चांगळे कपडे काढून ठेवा व मळके कपडे चढवा ? असे सांगितळें. विशेषतः 
कामगार लोक खार्णींत उतरतात तेव्हां मळके कपडे तेथें चढवून पहिले 
काढून ठेवतात, परत जातांना पुन्हा ते घाढावयाचे अश्ली पदत. आम्ही 
ओव्हर-कोट वगेरे सामान तेथें ठेवलें. 
त्यानंतर भॅनेजरनीं आम्हांठा सबंध खाणीचा नकाशा दाखविला- 
खाणकाम कसें कसें, कोठें कोठें चालतें ती माहिती सांगितली व आम्ही 
कोणत्या मार्गानें जाणार हेहि सांगितळे. 
मथमतः आम्ही वाफेवर चालणाऱ्या लिफ्टच्या साहाय्यानें कोळकाच्या 
यरापर्येत ५०० यार्ड खाली गेलो. ती लिफ्ट ताशी ३० भेळ इतक्या वेगानें 
खाडी जात होती. अर्थात्‌ खाणीत सत्र सिस्मलिंगची पद्धत आहे. टेलिफोन वः 
दोर ओढल्यावर वाजणाऱ्या घंटा ह्यांच्या साहाय्यानें खाणांतल्या कोठल्याहि. 


कोळशाची खाण पप 


"-४५/५६-५-”५- 


भागांतून मध्यवर्ती केंद्राशी संबंध ठेवतां येतो. त्यामुळें लिफ्टने आम्हांस 
वरून सोडण्यापूर्वी खाली संदेश गेला कीं, इतकीं माणसे लिफ्टनें पाठवितो. 
आम्ही खाली पोहोचल्यावर पुन्हा संदेळा गेला. माणसें सुखरूप पोहोंचलीं- 
अर्थात्‌ लिफ्ट कोळशाने अगदीं काळीकुदद झाळेली होती व कामगार व 
कोळसा ह्यांचीच वाहतूक फक्त करायची त्यामुळें अगर्दी जुनीपुराणी होती. 
मुंबईच्या अद्यय़ावत्‌ लिफ्टप्रमाणें नव्हती. आम्ही खालीं पोहोचल्यावर ६-६ 
जणांचे ३ विभाग केळे व प्रत्येक भागास एक एक माहितगार दिला गेला, 
प्रथम १ ला भाग, नंतर १० भिनिटांनीं दुसरा भाग, नंतर पुन्हा १० 
मिनिटांनी २ रा भाग असे खाण पाहण्यास गेलं. प्रत्यक्ष खाणकाम चालू होतें 
तेथें पोहोंचण्यापूवी १ मेळ पोकळींतून जावें लागळें. ६ फूट उंच व १० फूट 
रुंद अशी ती पोकळी आगगाडीच्या बोगद्याप्रमाणं भासत होती. सर्वत्र अंधार 
होता. पण हवा मात्र खेळवली होती. त्यामुळें गुदमरल्यासारतें अजिबात 
वाटत नव्हतें. आमच्या बॅटऱ्यांच्या साहाय्याने आम्ही वाट पाहत पुढें चालला 
होतों. सर्वत्र धूळ आणि कोळद्याची काळीकुट्ट पुटे होती. आमचचे हात, पाय, 
तोंड काळें झाळे. बूट कोळशाच्या धुळींत खूप खोलवर रुतले जात. सुरवातीस 
बरें वाटळें. पण जसजसे कोळकाच्या थराजवळ येऊं लागलां तसतशी पोकळी 
अरुंद होऊं लागली. ताठ उभे राहून चालतां येईना. वांकून चालूं लागले. 
पुढें पोकळी आणखी अरुंद झाली. बसून व पुढें तर निजून जावें लागे. 
कामगार खणण्याचें काम करीत होते. हवा खूप ऊष्ण होती-घाम येण्याइतकी. 
आणि त्या तश्या स्थितींत कामगारांचे काम चाललेळें ! खाणी-कामगारांच्या 
जीवनाची यथायोग्य कल्पना आली. गलिच्छ काम; पुन्हा भेहनतीचें, 
आणि सर्वात महत्त्वाची गोष्ट--केवढा धोका ! इतको अरुंद जागा की, 
वरचा एखादा लहानस्ता दगड कोतळला कीं गुदमरून *मरण्याखेरीज दुसरा 
मार्ग नाहीं. अश्ाहि स्थितींत ते कामगार काम करतांना पाहून खरोखरच 
आश्चर्य वाटलें. आम्ही सर्व जण शेवटच्या थराला पोहोचल्यावर आम्हांला 
काम दाखविण्यासाठी कोळशाला सुरुंग लावून तो पेटविण्यांत आला. खूप 
मोठा आवाज त्या पोकळींत घुमला. वरची सारी जमीन भूकंपाप्रमाणे 
हादरली गेली आणे आतां वरची जमीन खालीं कोसळते कीं काय असाच 
मास झाला, आतां त्याची मजा वाटते, पण प्रत्यक्ष त्या जागीं, त्या वेळेत 


णद बिलायतची डाक 


सात्र अक्षराः भीतिच वाटत होती. त्यानंतर लहान आगगाड्यांतून हा 
कोळत्ता भरून तो पोकळीच्या शेवटीं आणतात. अर्थात्‌ रूळ आहेत, पण 
दोन रुळांतील अंतर फक्त १ फूट व डबेसुद्धां एकाद्या मोठ्या ट्रँकेच्या दुप्पट, 
एवढेच लहान. मात्र ही आगगाडी विजेच्या अगर वाफेच्या जोरावर चाळत 
नाही, यंत्राच्या साहाय्यानें एक दोर फिरवितात व त्या दोरांच्या जोरावर हे 


>>> 
र 


र णा १! 
| र | 


। रि 


| भा | 


| 


कोळशाच्या खाणींत 
डचे चालतात. हें मात्र प्रयक्ष बघण्यास मिळाठें नाहीं. अर्थात्‌ पोकळी 
इतकी ल्हान होत जाते का, शेवटपर्यंत आगगाडीचे डबे जातच नाहींत. एक , 
पच फिरत असतो. त्या पट्ट्यावरच कोळसा ठेवून कोळसा वाहिला जातो. 
आगगाडीच्या डब्यांतून वाहिलेला कोळसा रुळांवरून लिफ्टकड जातो. 
मध्ये रूळ सोंडलेळे असतात. तो डबा लिफ्टमध्ये आल्यावर लिफ्ट वर जाते. (् 


:कोळशाची खाण ५५७ 


वर पुन्हा लिफ्टला रूळ जोडलेले व ते डबे वर आल्यावर पुन्हा रुळांवर 
योग्य त्या ठिकाणीं जातात. अरा रीतीनें आसमऱ्चा हा खार्णीतील कार्यक्रम 
३॥ ते ६ चाळू होता. ३॥ ला आम्ही लिफ्टनें खालीं उतरलो. पुन्हा 
६ वाजतां वर आलो. वर आल्यावर सर्व जण अगदीं काळेकुट्ट झाला होतों. 
ऊन पाण्याच्या बाथरूमची सोय असते तेथें जाऊन “ शॉवरबाथ ? घेतला 
आणि आमचे चांगळे कपडे परत घातले. नंतर मरेनेजरनी आम्हांस चहा, 
कॅक्स्‌, बिस्किटे व सँडविचेस्त खावयास दिलीं. 

हो, एक सांगावयाचें राहिले. खाणींतून वर आल्यावर पहिलें काम 
डोक्यावरची टोथी व बॅटरी परत करणें व मगच आपल्या इतर व्यवसायास 
जाणें. तर्सच खाणींत जाण्यापूर्वी आमच्याजवळ काडेपेटी वगेरे नाहीं ह्याची 
खात्री करून घेतली होती १ 

खाणींतील कठीण अक्का जीवनाची बाहेरून कल्पना येत नाहीं; परंतु 
आंतमध्यें प्रत्यक्ष जाऊन ज्या धोक्यांत तें काम करतात तो धोक! थोडा काळ 
का होईना स्वतः पत्करून मग मात्र पूर्णत्वाने .येते. कांहीं कांही कामगारांना 
आठवड्याला १४ पौड म्हणजे महिना सुमारें ८०० रुपये इतकें वेतन दिलें 
जातें. अर्थातू साधारणपणे दोन-तीन पौड एवढेंच देतात 

डेव्हीच्या संरक्षक दिव्याची ( डेव्हीज सेफ्टी लेम्म्ची ) तुला माहिती 
असेलच. कधी कधीं कोळशांत असलेत्या एक प्रकारच्या विषारी वायूचे प्रसाण 
वाढतें. त्याने माणते गुदमरून मरतात, अगर त्या वायूनें पेट घेतला तर 
स्फोट होतो. विषारी वायूचे प्रमाण वाढळें कीं नाहीं हे संरक्षक दिव्याने 
समजतें. प्रमाण वाढळें तर त्या दिव्याची ज्योत जास्त निळी होते व धोका 
कळून येतो. आमच्यांबरोबर जो माहितगार मनुष्य होता त्गने हा दिवा 
आपल्याजवळ ठेवला होता. दिव्याचे काम कसें चालत हेंहि त्याने सांगितलें. 

संरक्षक दिव्यावरून सुचळें-- इकडे आतां दिवेलागण होऊन बराच 
बेळ झाला तरी माझं पत्रठेखन चाललें आहे. तरी आतां पुरें करतो 

ती. नाना व सो. आई यांना शि. ता. नमस्कार 


तुझा, 
भाऊ 


क्ट विलटायतची डाक 


रप कक क 020 2110053 आक करती ४८४४४४ ४८४५/५/४८/४/५-/५-”०” 


पत्र शब वं 


१ 


कँटरबरी कथिडल 
॥श्री॥ 


मँचेस्टर, दि. १५ एप्रिळ, १९५२- 
प्रिय उघास, अनेक आरोर्वाद. 


मध्यंतरी आम्हांला इस्टरची सुटी मिळाली. या सुटीत कुठेंतरी छोटीशी 
सहल काढावी अशी कल्पना कांहीं विद्याथ्यीनीं मांडळी. इंग्लंडमधीळ 
केटरबरी केथिडूलविषयीं मीं खूप खूप ऐकले होतें. तेव्हां .या निमित्ताने 
हे कॅथिडूल पहायला मिळालें तर बरें होईळ असें मळा वाटलें; व मीं तसें 
माझ्या मित्रांना सांगितलें. त्या बाजूचा भाग अतिशय निसर्गरम्य असल्यामुळें 
. सर्वानींच माझ्या सूचनेला संमति दिली व आम्ही सात-आठ विद्यार्थी २८ 
मार्च रोजीं प्रवासाला निघालॉ. 
आधीं आम्हांला लंडनला जायचें होतें. आगगाडीने हा प्रवास तान-चार 
तासांतच संपतो. त्यामुळें इंग्लंडचं सृशिसोंदर्य थोडेसेच पहायला मिळते; 
म्हणून आम्ही मंचेस्टरहून सकाळीं ९ च्या बसने निघालो. १८० मेलांचा 
प्रवास आटोपून बस सायंकाळी ७॥ ला लंडनला पोचली. एवढा दीर्घ प्रवास 
कंटाळवाणा होईल असें प्रथम वाटलें. पण तसें कांही झालें नाहीं. हसऱ्या; 
हिरव्या सृष्टीच्या सानिध्यांत असतांना लंडन केव्हां आलें तें कळलेंहि नाही. 
दोन-तीन दिवस लंडनच्या आसपासची कांहीं गांवें पाहून दि. १ एप्रिलला 
सकाळीं ९॥ च्या बसने आम्हीं लंडन सोडळें व आम्ही कँटरबरीच्या मार्गास 
छागलों. कॅट या परगण्यांतून आमची बस चालली होती तेव्हां उत्तम वनश्री 
पहायळा मिळाली. थंड हवा व सतत पाऊस यांमुळें हिरव्यागार गवताची 
णगी इंग्लंडळा मिळाली आहे. कुठेहि केव्हांहि जा, रुक्ष प्रदेश दिसतच नाहीं. 
आहेत पण त्या सगळ्या हिरव्या गवताने आच्छादलेल्या. पृथ्वी 
हिरवागार शाळू नेसली अहे? अर्शी वर्णने आपण वाळूमयांत वाचतो, पण 
त्याची खरी प्रचीति आपल्या देशापेक्षा इंग्लंडमध्यें जास्त येते. मेडस्टोन हें 
पझुच शहर, शेतीविषर्या केंट प्रातिद्‌ आहे. मेडस्टोन हे शेतीचें केंद्र आहे- 


कॅटरवबरी केथिडूळल . ५९_ 


**-<-“५<५-“५६<४६/४/४५-४५४५/४/४€ ४५/४४/४४४४ 


यस मेडस्टोनमधून गेली तेव्हां कागदाच्या गिरण्या व दारू गाळण्याचे, 
कारखाने दिसले. बस थोडी पुर्ढे गेल्यावर ऑलिग्टन हा तेराव्या शतकांतील. 
ऐतिह्वातिक किल्ला दिसला. 

दुपारी साडेचारा वाजतां आम्ही केंटरबरी शहरांत येऊन पोचला. शहर 
लहानसॅच आहे. येथें बघण्यासारखें एकच ठिकाण व तें म्हणजे खाइस्ट चर्च 
हे केथिडूल. 

कँटरबरीचें कॅथिडूल हे इंग्लंडमधील सर्व चर्चेसमध्यें प्रमुख ( ॥॥०112- 
लापाला 3 याट्टाा (0115019119 ) म्हणून समजलें जातें. कॅटरबरीचा 
आर्चंबिशप हा इंग्रजांचा प्रमुख धर्माधिकारी ( ऐप 0 झा्याञा. 
ठापाा ) होय. पोपनें रोमहून खिघ्ती धर्मांच्या प्रतारार्थ सेंट ऑगस्टाइन 
यास इंग्लंडला पाठविलें. त्याने प्रथम कँटरबरींत केथिडूल स्थापन केलें. 
(इ. सन ५९७.) हे च्चे पुढें भरभराटीस आलें. या चर्चवर पुढें पुष्कळच 
गंडांतर आलीं. अनेकदां ते दुरुस्त करून बांघार्वे लागलें. प्रथम दहाव्या. 
शतकांत डॅनिश लोकांनी हला करून हे चर्च उद्‌ध्वस्त केळं. सन १०६८ मध्ये 
त्याला आग लावून ते जाळण्यांत आलें. पण सन १०७० मध्ये लोकांनी ते 
पुन्हा बांधळें. त्याच वर्षी या चर्चमध्ये थॉमस बेकेट या आर्चबिशपचा खून 
झाला- त्याच्याविषयी धमंगुरूंना फार आदरभाव वाटे, म्हणून त्य़ाचा खून 
झाल्यावर केंटरबरीकडे लोकांचे थवेच्या थवे येऊं लागले. जेथें त्याचा खून 
झाला ती जागा अजूनसुद्धां दाखवितात. लोक त्या जागीं भाविकपणानें येत. 
बाराव्या शतकापासून पंधराव्या शतकापर्यंत केंटरबरी हे खित्ती लोकांचे. 
यांवेचें ठिकाण बनलें. त्याच सुमारास कांहीं चमत्कारांच्या अफवा उठल्या. 
जेथ सेंट थॉमसचा खून झाळा त्या जागेला स्पर्श केल्यात लंगडा माणूस 
चांगला चालूं शकतो, आंधळा डोळस होतो, महारोगी खडखडीत बरा होतो, 
अह्या स्वरूपाच्या बातम्या पसरल्या. त्यामुळें लोकांची तेथे ही गर्दी उसळली. 
चॉसर या प्रख्यात आंग्ल कवीनें “ कॅटरबरी टेल्स? या काव्यांत कॅयरबरीचें 
महत्त्व वर्णिळे आहे. हा कवि १४ व्या शतकाच्या उत्तराधीत होऊन गेला.. 
मध्ययुगांत सर्व देशांतील राजे-रजवाडे येथें भक्तिभावाने येत. तिसऱया. 
एडवर्डचा मुलगा ब्लॅक प्रिन्स हा प्रसिद्ध लढवय्या सन १३७६ सध्य 
वारल्यावर त्याला येथेच पुरें. त्याचें थडगें आम्हांस पहायळा मिळाले. त्या. 


० - विलायतची डाक 

>>. ०0 केळ्ेकेतिच ककी तीह... १. 
काळांत तर हे केथिडूल इतकें भरभराटीस आलें की, त्याची इमारत मोठ्या 
स्रमाणांत वाढवावी लागली. इंग्लंडमधील पुष्कळशा केथिड्रल्सन! शिल्पकलेचे 
उत्कृष्ट नमुने म्हणून, फार महत्त्व आहे. कँटरबरीच्या धार्मिक भावनेने मळा 
आकार्षित केळें नाही, पण तेथील शिल्पकला मात्र मळा फार प्रेक्षणीय वाटली. 
'एंकेक खांच व त्यावरील कोरीव काम पाहून मन. थक्क होते. हें कास 
सन १४१० मधील आहे. 

सोळाव्या शतकांत कँटरघरीस येणाऱ्या यात्रिकरूच्चा ( पिल्ग्रिम्तचा ) 
छोंढा मंदावला. आठव्या हेन्रीने बेकेट या धर्मगुरूचे अवद्षेष्र उद्ध्वस्त केले. 
सन १६४२ च्या यादर्वीत तर या कॅथिडूलची खूपच नासधूस झाली. १६६० 
मध्यें पुन्हा कॅथिड्रलला महत्त्व आलें. १८३१ मर्ध्ये दुरुस्ती होऊन त्याला 
आजचं सुंदर स्वरूप प्राप्त झाळें. १९४२ च्या जूनमध्ये जर्भन लोकांनी 
योम्बहृल्ला करून तें उद्‌ध्वस्त करण्याचा अयशस्वी प्रयत्न केला- शर 

या केथिडूलच्या मध्यभागी ' बेल हॅरी ? या नांवाचा उंच मनोरा आहे. 
तो मध्ययुगीन शिल्पकलेचा उत्तम नमुना म्हणून प्रेक्षणीय वाटला. मनोरा 
सुमारें २०० फूट उंच आहे. आम्ही वर जाऊन आलों. मनोऱ्यावरून सुंदर 
देखावा दिसतो. 

घमोच्या नांवाखाली जी दांभिकता चालते त्याला केटरबरी अपवाद 
नाहीं. कँटरवरीचें कॅथिडल चालविण्यास पैशाची आवडय़कता आहे हे मान्य 
आहे. तरीपण लोकांनी खुद्योनं दिलेला पैतता गोळा करून कॅथिडूळची व्यवस्था 
र्‍चाळविळी असती तर येथील वातावरण पवित्र वाटळें असतें. बेल रॅरी 
टॉवरवर जायची एक ठराविक वेळ असते. ती म्हणजे दुपारी दोनची. बरोबर 
'एक वाटाड्या ( गाइड ) देतात. तो ऐतिहासिक माहिती समजावून सांगतो. 
“ एका वेळीं सहा किंवा त्यापेक्षां जास्त लोक असतील तरच वर जाऊं देण्यांत 
येईल ? अश्शी पाटी तेथें लावली होती. माणशी एक शिंडिंग द्यावा लागतो. 
दोन वाजतां त्या ठिकाणी आम्ही चोघेच जमलो. सहा जणांची कांहीं भरती 
होईना. त्यामुळें टोंवरवर जाण्यास मिळेल अर्स वाटेना. शेवटी धर्मोषेदेशक 
2 नज आम्ही भेटलो, ६£ आम्ही हिंदी विद्याथी मुद्दाम केथिडूल 
आमची खूप च्य जारे आम्हात पुन्हा येतां येणार नाही. टेवर पाहण्याची 

* तुम्ही आम्हांहा वर जाऊं द्याल काय? >, असें. 


कँटरबरी केथिड्रल दश 

आता... हा कालो रह पा चल 3 पाय 
आम्ही त्यास विचारलें. त्यावर तो धर्मोपदेशक लगेच म्हणाला, “ तुम्दी चोघेचच 
आहां. फक्त चौघांसाठीं आमच्या माणसाला श्रम देऊन वर चढवायचे हे 
कांहीं जमणार नाहीं. केवळ चौघांसाठी आम्ही हा उपद्व्याप करणार नाही.” 
हे ऐकून आमचे चेहरे आंबट झाले. त्या धर्मोपदेशकाळा आमची दया येईना. 
परदेश्याहून एवढे विद्यार्थी आळे आहेत, त्यांची निराशा कलं नये, असे कांहीं 
त्यास वाटेना. तो आपला संरळ निघून जाऊं लागला. तेवढ्यांत मळा एक 
कल्पना सुचली. मीं त्याला परत विचारलें, ““ समजा, आम्ही चौघांनी मिळून 
वार शिलिंगांऐवजीं ( प्रत्येकाचा एक शिलिंग ) सहा टिंग दिळे तर £? 
तें ऐकून तत्काळ त्याची चर्या बदलली. आपल्या माणसाला केवळ चौघांताठी 
श्रश्न द्यायचे नाहींत हें सारें तो वितरळा. “ मग जरूर ! ” अस तो म्हणाला. 
लगेच वाटाड्याला बोलावून त्यानें किल्ल्या मागविल्या. केवळ दोन शिलिंगां- 
साठी त्यानें ही जी लाचार मनोवृत्ति दाखविली तिचा मला खूप राग आला. 
“ सहा शिलिंगांचा हा प्रश्न नाहीं. आम्हांला सहा माणसें हवी आहेत; ? असें 
त्याने म्हटलें असतें तर तें मला जास्त आवडले असतें. तेवढ्यांत सुदैवाने 
आणखी खूप लोक जमले. दहा निनिटांतच आम्ही एकूण वीस-बावीस जण 
टोंवरवर जाण्यास तयार झालो. आमचा. जादा दोन शिलिंगांचा सुदैडहि 
वांचला. त्यानंतरहि त्या धर्मीपेदेशकाची मनोवृत्ति दिसून आळी. मजजवळ 
सुटे पैते नव्हते. एक पौंडाची नोट होती. ती मीं त्याला दिली व बाकीचे 
घेते परत मागितले; तेव्हां तो म्हणाला, “ छे ! मजजवळ सुटे पेसे नाहींत. 
कँटरबरीच्या कॅथिडूलमध्ये आम्ही काम करणार ! पोंडाची चिलृर बाळगण्या- 
इतक्रे आम्ही कुठले श्रीमंत ! आम्हांला पौंडाच्या नोटी'चें दर्शानहि घडत नाहीं.” 
--केवढी दांभिकता ही ! विनय तर त्याच्याजवळ औषधापुरतादेखीळ नव्हता. 
आसपासच्या मंडळींपासून त्यानें शिलिंग-शिळिंग गोळा केला होता. तेच पेते 
पौंडाच्यावर जमले असतील, मुकाट्याने मीं दुसऱ्या एका ग्रहस्थाकडून मोड 
घेऊन धर्मोपदेशकोला पेतते दिले. 

या कॅथिडूल्मध्ये अनेक गोष्टी पाहण्यासारख्या आहेत. येथें संगमरवरी 
दगडाचे एक सिंहासन आहे. त्याला ' सट ओगस्टाइन्स चेअर ? असे म्हणतात, 
प्रत्येक नवीन आर्चबिशपला त्यावर बसवून तो आचंबिशप झाल्याचें जाहीर 
करतात. 


»“*-“५-“५- 


.- विलायतची डाक 


४&३७४ ६ - >> च्य “५४४६५६४८६६. 


कॅथिड्रळच्या मिंतींमध्यें ज्या खिडक्या आहित त्यांना काचेची तावदाने 
“आहेत. त्या तावदानांवर बायबलमधील कांहीं प्रसंगांची चित्रे काढलेली 
आहेत. हीं तावदाने प्रेक्षणीय आहित. 

या केंथिड्रळचे मुख्य वैशिष्ट्य म्हणजे त्याची ऐतिहासिक परंपरा. फार 
'झुन्या काळांतळ केथिडूल म्हणून त्याच्याशी बरेच ऐतिहालिक प्रसंग निगडित 
आहेत. युद्धांत पडलेल्या कित्येक वीरांची थडगी येथे आहेत. इंग्लंडच्या राजां- 
पैकीं मात्र चौथा हेन्री व त्याची राणी यांचीच थडगी येथे दिसली. बाकी सर्व 
राजांची थडगी विंडसरच्या किल्ल्यांत आहेत. 

यात्रेकहेंना राहण्यासाठी कॅटरबरी गांवांत अष्कळ लहान लहान 
खानावळी उघडल्या होत्या. त्यांचे अवशेषहि दृष्टीस पडतात. गांवाच्या 
समोंबती भिंत होती. आतां तिचे फक्त अवशेष उरले आहित- या भिंतीत 
दिंब्या असत व त्यांमधूनच गांवांत प्रवेश करतां येई. त्यांपैकी फक्त एक 
दिंडी ( ७८८ ४५६८ नांवाची ) आतां अत्तित्वांत आहे. त्या भिंतीच्या 
'ाहेर एक खानावळ आहे. रात्रीच्या वेळीं त्या दिंडीचे दार बंद झाल्यावर 
कोणी यात्रेकरू आाला तर तो त्या खानावळीत उतरे. 

कॅटरबरी हें गांव ल्हानसें आहे. वस्ती फक्त २४ हजार. बघण्यासारखे 
इतर कांडींच नाहीं, म्हणून संध्याकाळीं लोच बसने आम्ही लंडनला परत 
आलों व एका हेटिलांत उतरलो. रात्रमर तेथे थांबून काल भेंचेस्टरला आम्ही 
“सर्व जण परत आलों. 


ही छोटीशी सहल आम्हां सर्वोनाच फार मानवली. आतां प्रत्येक जण 
'मोठ्या उल्हासानें आपापल्या अभ्यासाळा ठागला आहे. 
यापुढचें पत्र थोडें उशिरांच पाठवीन. मी क्षेम आहें. काळजी कळूं नये. 
ती. नाना व सो. आई यांना शि. सा. नमस्कार. 
तुझा, 
भाऊ. 


म, वा 
---->----->->> ४८ --- 


शुभमंगल झालं! 1-1 


०-<*-५-५६-<६ 


शुभमंगल झालें ! 
॥श्नी॥ 

भॅचेस्टर, दि. २९ मे, १९५२. 
पप्रेय उषास सप्रेम आश्षीवाद. न 
मध्यंतरी एका आंग्ल लम्मसमारंभास उपस्थित राहण्याची मला 

संधि मिळाली, त्याची हकीकत आज लिहीत आहे. 
मिसेस्‌ क्रॉस यांच्याकडे माझ्याप्रमाणेच राहत असलेले माझे इंग्रज मित्र 
श्री. वॉल्टर जेप्सन हे ग्रहस्थ विधुर होते. त्यांचें लग्न मिस्‌ अंथेल लिव्हसी 
ह्यांच्याशी जमले होतें. हे ल्न नुकतेंच झाळें. इंग्रज समाजांतील चालीरीती चें 
मीं बारकाईनें निरीक्षण करून माहिती मिळवितो, हे त्यांना माहीत होतें. 
त्यामुळें त्यांनीं मळा आपल्या लसनाला आमंत्रण तर दिलें होतेच ; पण शिवाय 
लयसमारंभांत एक महत्त्वाची कामगिरी माझ्याकडे सोंपविली होती. त्यामुळे 

मला हा लससोहळा फारच जवळून पाहतां आला. 
इंग्रजी विवाहांत नवरा व नवरी यांच्याखाळोखाळ स्थान ' बेस्ट मेन * 
व “ त्राइडूस्‌ भेड > यांचें असते. आपल्याकडे नवऱ्या मुलीला जशी करवळी 
असते तसेंच या दोन व्यक्ति ' करवळा ? व : करवली ? या स्वरूपांत काम 
करतात. हीं दोघे सतत नवरा व नवरी यांच्याजवळ असावी लागतात. विदेषत: 
नवरा-नवरीत नेतिक घेर्य देणे किंवा कांही ढागले-तवरळे तर मदत करणें ही 
कामें करवळा व करवली यांना करावी लागतात. हें कखल्याचें काम श्री. वोल्टर 
यांनीं मजवर सोंपवले होतें. ल्य़प्रसंगीं नवर्‍यानें नवरीस आंगठी देण्याची 
इकडे पद्धत आहे. पण घाईघाईत नवरा तें विसरतो किंवा खिशांतील आंगर्ठ, 
ऐन वेळीं त्याला सांपडतच नाहीं. म्हणून करवल्यानें आंगठी आपल्याजवळ 
ठेवायची व गरज लागेल तेव्हां ती काढून द्यायची, हे एक काम असते. 
इंग्रजी लम दोन प्रकारांनी होऊं शकतें. एक म्हणजे नोंदणी (रजिस्टर) 
पद्धतीनें किंवा दुसरें चर्चमध्ये धार्मिक पद्धतीने. नवरीच्या घरी लयन करण्याची 
आपल्यासारखी येथे पद्दत नाहीं. श्री. वॉल्टर यांचें लम चर्चमध्ये होणार होतें. 

डछसनाची वेळ दुपारी तीन वाजतांची होती. 


।्४ विलायतची डाक 


लय़ासाठीं विशिष्ट पोषाख असावयाची पूर्वी पद्धत होती; पण आतां ती 
रूढि गेळी आहे. साधारण काळसर रंगाचा सूट असला म्हणजे चालतो. 
श्री. वॉल्टर यांनीं तसलांच एक नवीन सूट स्वत:करितां शिवला होता. मीं 
मात्र माझ्या आहे त्या'च सुटावर भागविलें. श्री. वॉल्टरनीं लस़ाच्या दिवशीं 
सकाळीं फुलें आणलीं..गुलाबाऱचें एक एक सुंदर फूल कोटाच्या बटनहोलमध्ये 
आम्हीं अडकविळें. पुरूषानें फूल डाव्या बाजूस व स्त्रीनं उजव्या बाजूस 
अडकवायचें अशी इकडे पद्धत असते. लसनामध्यें वा इतर प्रसंगीहि पुरुषांनी 
हाखुरे हातांत घ्यायचे नसतात. ते बायकांनी घ्यायचे व पुरूषांनी फक्त फूल 
बटनहोलमध्ये लावायचे. 

अंथेल ही ज्या गांवी राहते त्या हिड्सफोर्थ येथें लयन होतें. ह गांव 
- सँचेस्टरपासून चोदा मेळ दूर आहे. नवर्‍या मुलास घेऊन जाण्यासाठी 
नवरीच्या घरून मोटार पाठवितात; त्याप्रमाणें आम्हांस नेण्यास दीड वाजतां 
मोटार येणार होती. येथून मी, वेल्टर, मेरी व आमचा एक पोतुगीज मित्र 
असे चौघे लंस्नास जाणार होतो. दौड वाजतां ळ॑च आटोपून आम्ही तयार 
झाला. वोल्टर इतके अधीर झाले होते कीं त्यांनीं ल॑च वभेरे घेतलीच नार्ही ! 
एक कप चहा घेतला व आंगठी माझ्या स्वाधीन केली. 

कपड्यां विषयी सांगतांना एक गोष्ट वि्रलोच. लसय़प्रसंगी वापरण्यासाठी 
नवर्‍या मुलाने करवल्यास एक “बो टाय? बक्षीस द्यायचा असतो. त्याप्रमाणे 


मला, एक सुंदर टाय मिळाला. “बो टाय? लावण्याचा माझा हा पहिलाच 


प्रसंग. मोटार वेळेवर आली. पावणेतीनला आम्ही चर्चमध्ये पोहोचली. 
न्वःचेंच्या मुख्य हेलमध्ये (याला 'नेव्ह' म्हणतात ) लग्नासाठी आलेली मंडळी 
बसली होती. वोल्टर'चे इतर नातेवाईक व मित्रमंडळी, अथेलचे आईसकट 
नातेवाईक:व मित्रमंडळी होती. वॉल्टर व मी चर्चमध्ये आलो व आम्हांला 
पहिल्या रांगेंत बसविण्यांत आलें. चर्च हे प्रार्थनास्थान म्हणून गणण्यांत येतें. 
त्यामुळें चचमध्ये नेहमींच शांतता व गंभीरं वातावरण असतें. इतके नाते- 
वाईक व मित्रपारिवार जमलेला, पण कोणीहि एकमेकांशीं बोलत नव्हतें. 
विवाहाच्या वेळचें हें गंमीर वातावरण पाहून मळा खूप आश्चर्य वाटलें. 
तीनच्या सुमारास चचेमथ्ये अयेळ आली. तिच्या डाव्या बाजूस 
हातात हात घालून तिचा भाऊ होता. आपल्याकडे आईवडील कन्यादान 


(1२५ 12817९ 1212912 घेवर धाक ३१) 
">५०॥॥21)) 12332 १) 218 1122159 15412) :321९) ९ [ताय र्यी 
811212) 113])2 27211२ 101112 धड 


न 
् 
| 
| 


शुभमंगल झालं ! ६५ 
२५७७०००००0 कक 0000060060 
करतात तद्वतू या विवाहांत नवरीचा कोणीतरी नातेवाईक अगर मित्र तिला 
नवर्‍्यास देतो, अशी पद्धत आहि. त्याच माणसावरोबर नवरी चर्चमध्ये येते. 
नवरीच्या पाठोपाठ करवली असतेच. नवरी चर्चमध्ये आल्यावर सर्व जण उभे 
राहतात. सर्व रांगांच्या पुढें नवरी उभी राहते. तिच्या शेजारींच नवरा जाऊन 
उभा राहतो. नवरीच्या सागं करवली व नवर्‍याच्या मार्गे करवला उभा 
असतो. नवरा-नवरी एकमेकांशेजारीं उभे. करवला-करवली त्यांच्यामागे 
शेजारीं-शेजारीं उभे. नंतर पाद्री येतो. सव जण उभे असतात. मग विवाहप्रसंगी 
म्हणण्याचे स्तोत्र प्रेक्षकांसकट सर्व जण एका सुरांत म्हणतात. लस्नाची महती 
सांगणारे हें धार्भिक गीत असतें. नंतर पाद्री त्या गीताचा अर्थ समजावून सांगतो. 
त्यानंतर सर्वे प्रेक्षक खाळी बसतात. मग पाद्री हा पतीला त्याचीं कर्तव्ये (पत्नी- 
निष्ठा, तिच्याशी प्रेमानें वागणे, तिच्या आजारांत शुश्रुषा करणें इत्यादि) सांगतो. 
तसेंच नवरीला तिची पतिविषक कर्तव्ये सांगतो. मग तो दोघांना विचारतो; 
“ तुम्हांला एकमेकांशीं लस करण्याची इच्छा आहे का?” दोघें होकार देतात. 
पाद्री त्या दोघांचे हात आपल्या हातांत घेऊन ते एकभेकांत जोडतो. नंतर 
करवल्याकडे आंगठी मागतो. ती आंगठी बायबलवर ठेवायची. मग तीं 
आंगठी पाद्री नवऱ्यास देतो. नवरा ती नवरीच्या हातांत घालतो. आणि मग 
“ देवासमक्ष ह्या दोघांचे लस झालें आहे. ह्यापुढे ही. दोघें पातिपत्नी म्हणून 
समजली जातील > असें पाद्री सांगतो. शेवर्टी एक धार्भक गीत होतें 

ह्या साऱया वेळीं वातावरण अत्यंत गंभीर असतें. पाद्रीशिवाय कुणी 
अक्षरहि बोलत नाहीं. एकमेकांशीं एकनिष्ठ राहण्याची शपथहि नवरानवरीौ| 
फार गांभीर्याने घेतात. हा सारा प्रकार फक्त पंधरावीस मिनिटे चालतो. मग 
प्रेक्षक बसतात. नवरानवरी एंकमेकांचे हात हातांत घाळून पाद्याच्या मागोमाग 
चर्चेच्या मागील खोलींत जातात. नवरानवरीच्या मागें करवला व करवली 
एकमेकांच्या हातात हात घालून त्या खोलींत जातात. तेथें गेल्यावर नोंदणी- 
पुस्तकांत वॉल्टर व अंथेळ ह्यांनी सह्या केल्यावर मीं व लिली विटर (हौ 
करवली होती ) ह्यांनी साक्षीदार म्हणून सह्या केल्या. 

येथपर्यैतचा कार्यक्रम मळा फार आवडला. 
समारंभांत मला आवडला नाहीं. अर्थात इंग्रज समाजां 

वि. डा. ५ 


फक्त एक भाग ह्मा 
तीळ वातावरण भिन्न . 


|र विलायतची डाक 


- -“५८< -“५<५< 


म्हणून वाईट म्हणतां येणार नाहीं; पण माझ्या पोर्वात्य संस्कारांत खासच तो 
बसत नव्हता. ह्या खोींत गेल्यावर प्रथम वॉल्टरनें अँथेलळ्चें चुंबन घेतलें. 
अर्थात्‌ तश्षी पद्धतच असते. त्यांत कांहीं विशेष नाहीं. परंतु त्यानंतर मान 
करवल्यांचा असतो. करवल्यानें वधूवरांचें अभिनंदन करून नवरीचें चुंबन 
च्यायचें अशी पद्धत आहे. मळा ह्याची कल्पना होतीच; पण नुसतें हस्तांदोळन 
करून मी मोकळा होणार होतों. परंतु अथेळ मळा दाद देणार. होय! 
हस्तांदोळन केल्यावर क्षणभर ती थांबळी आणि ल्गोच तिनें आपले ओठ 
माझ्या ओठांवर ठेवले--किती ओझरते आणि सेकंदमरसुद्धां नव्हे ! पण 
त्यानंतर दहा मिनिटें जगांत काय घडामोडी चालल्या त्यांचा मठा पत्ताच 
लागळ्य नाहीं ! माझ्यानंतर करवलीने वधू आणि वर या दोघांचें चुंबन घेतले. 
येथील लोकांच्या दृष्टीने यांत खरोखरच वाईट असा कुठलाच भाग नसतो- 
एक रीतिरिवाज यापलीकडे कांहीं नाहीं. त्यानंतर नवरानवरी हातांत हात 
घाळून व त्यांच्यामार्ग मी व करवली हातांत हात घाळून, चर्चमधून बाहेर 
मिखणुकीनें आलो. बाहेर आल्यावर फोटो वगेरे झाळे. मग समारंभास आलेली 
मंडळी चर्चबाहेर आली. 
ह्यानंतर दोन फलीगांवर असलेल्या एका शाळेंत जेवणावळ होती. प्रथम 
मोटारीतून नबरानवरी त्या ठिकाणीं गेलीं. करवल्यानें सर्वोच्या शेवटी जायचे 
व सर्व व्यवस्थित आहे हे पाहून चर्च सोडायचे. पण मी नवखा असल्यामुळें 
हीं सारी कारभ अथेळचा भाऊ करीत होता व म्हणूनच मी व करवली एका 
मोटारींतून जेवणावळीच्या जागीं गेलो. ] 
आतां मात्र साऱ्या वातावरणांत एकदम बदल झाला. चर्चमधळें गंभीर 
वातावरण जाऊन लस्नाच्या मेजवानींतीळ आनंदी वातावरण. निर्माण झालें. 
नवरानवरीची टिंगल व चेष्टा सुरू झाली. जेवणावळीच्या हॉलमध्ये नवरानवरी 
.- उर्भी राहिली. लयमसमारंभाळा उपस्थित असलेळे एकेक जण हॉलमध्ये येत 
होते. प्रत्येक जण वधूचे अमिनंदुन करी व शुभाशीर्वाद देई; आणि 
वधूचे चुंबन घेतल्याशिवाय त्यांना शुभाशीर्वाद देतांच येत नसत. पुरुष- स्त्री 
प्रल्येक जण तें करीत. तत्तेंच वराचेंहि सर्व र्त्रिया--लहानमोठ्या, विवाहित, 
. अविवाहित--अभिनंदन करीत व मग चुंबन घेत. फक्त पुरुष मंडळी वॉल्टर्चे 
खुंबन घेत नसत. पुरुषाने पुरुषाचें चुंबन घेण्याची तेवढी पद्धत नाहीं. . 


शुभमंगल झालं ! ७ 


५४-४४ 


४५४५-५४ 


खुद्द जेवणास सुरवात होण्यापूर्वी थोडा वेळ गप्पागोष्टी झाल्या. ह्या 
ठिकाणीसुद्धा करवळा-करवली हीं मध्यवती केंद्रे. जो तो आमच्याजवळ येई 
व आमच्या ओळखी करून घेई. विशेषतः मी परदेशीय म्हणून जो तो 
'माझ्याजवळ येऊन आपल्याकडील लय़समारंभाविषयीं विचारी. शेवटीं तर 
नवरानवरीपेक्षां आमच्याजवळच इतकी गर्दी जमली कीं, अंथेलची आई 
म्हणाली, “* अँथेल-वोल्टरपेक्षां तुमच्या दोघांचाच लस़-सोहळा आहे असेच 
कुणाला वाटेल ! ?--सारे जण खूप हंसले. 

मग जेवणासाठीं सर्व जण खुर्चीवर बसले. मध्यभागीं वॉल्टर व अंथेल. 
वॉल्टरच्या एकां बाजूस मी; अँथेलच्या एका बाजूस करवली बसली. नंतर 
लय़ासाठी आलेले शुभसंदेश व तारा टाळ्यांच्या गजरांत मीं वाचून दाखविल्या. 
त्यानंतर मंडळी जेवायळा बसली. गप्पा-विनोद होतां होतां तासाभराने जेवण 
आटोपले. एव्हांना पांच वाजले होते. 

जेवणानंतर *' वेडिंग केक? वधूवरांनीं मिळून कापायचा कार्यक्रस 
असतो. “ खिस्तमस केक? प्रमाणेच हा भलामोठा केक असतो. सर्वजण टाळ्या 
“वाजवतात. नंतर प्रत्येकास केकचा एक वडीएवढा लहान तुकडा व ग्लास- 
भर दारू दिली जाते. मी दारू घेत नाहीं हं अथेलला माहीत होते. परंतु ह्या 
सुरापानांत करवल्याचें प्रमुख स्थान असल्यानें त्यानें दारू न पिणे वाईंट दिसतें 
म्हणून *अँथेलळने दारूचा रंग असलेलें दुसरे रॉसबेरीप्रमा्णे एक पेय मला 
ग्लासांत दिले. दारू प्यायची व * वधूवरांना भावी आयुष्य आरोग्यदायक 
जावो ? अशी शुभेच्छा व्यक्त करायची येथें पद्धत असते. त्यास ' टोस्ट प्रपोज 
'करणें ? असे म्हणतात. सवीच्या वतीने कखल्याने एक छोटेंसे भाषण करून 
वधूवरांना शुभेच्छा द्यायच्या असतात. म्हणून दारू वांटल्यानंतर मीं माझे पेय 
'पिण्यापूर्वी छोटेसे भाषण केलें. विशेषतः मीं माझ्या मातृभाषेत कांहीं शब्द 
बोलावे असे सरवीनीं सांगितलें. माझे भाषण पुढीलप्रमाणें झालें :-- 

“प्रिय मित्र वॉल्टर व सो. अँथेल यांच्या मंगळ विवाहास उपस्थित 
राहण्यात मळा आनंद होत आहे. ह्या शुभप्रश्षंगी त्यांना आयुरारोग्य, सुख व 
४ यची अशी अ मनापासून इच्छा व्यक्त करतों. अँथेल, 

ष्टपुजा ा भाग्यवती मव! ” याचे नंतर मां इंग्रजींत भाषांतर करून 
सांगितळें, तं ऐकून सवीनी खूप टाळ्या वाजविल्या व सर्व जण खूप हंसले. 


दट विलायतःची डाक 


५४५६५५४५९५” ५/-”* 


५ 


नंतर जेप्सननी सवीचे व माझे आमार मानळे. मग सर्वीनीं उरलेला 
“केक व दारू संपवली. माझी कार्मगरी मीं उत्तम बजावली म्हणून वधूवरांनी 
मला एक सुंदर पैक्याचें पाकीट बक्षीस दिलें. करवळी लिली हिला पोवडस्चा 
डबा मिळाला. 


ह्या वेळेला ५॥) वाजले होते. पुढें तीन तास खेळ व नृत्य असा 
कार्यक्रम झाला. इंग्रजांच्या सामाजिक जीवनांत या दोन्ही गोष्टींना महत्त्वाचें 
स्थान आहे. विशेषतः त्यांचे घरांतळे खेळ असेच आहेत की, लहानांपासून 
थोरांपर्थेत सरवीना त्यांत भाग घेतां येईळ. आम्ही निरनिराळे स््रूप खेळ खेळलो, 
आणि पांच वर्षांच्या मुलांपासून पाऊणशे वर्षांच्या एका म्हाताऱ्या बाईपर्यत 
प्रत्येकाने खेळांत माग घेतळा. उत्साहाने सर्व जण त्यांत भाग घेतात र्ते 
पाहून आश्चर्य वाटळें. खेळ साधे. त्यांपैकी कित्येक आपल्याकडे शाळेंत 
खेळतातहि, पण सामाजिक उत्सवाच्या प्रसंगी सर्वानी एकत्र खेळ खेळण्याची 
पद्दत आपल्याकडे नाही, ती येथ दिसते. ह्या खेळांपैकी बरेच खेळ माच 
जिंकळे. दर वेळेस चॉकोळेटचा एक पुडा मिळे व मग मी ते 'चौकोलेट 
सवोना वांटीत असें. 

तीच गोष्ट नृत्याची. आपल्याकडे स्त्रीपुरुषांनीं एकत्र नाचणें वाईट 
समजतात. पण इंकडे नाचणें हा त्यांच्या सामाजिक जीवनाऱचा प्रमुख भाग 
आहे. अगदीं बारकाईनें बघितल्यास त्यांत वाईट भाग यत्किचितहि नसतो. 
इकडीळ सारें सामाजिक जीवन इतके मित्न आहे कीं, त्यांत नाच हा वाईट 
भाग होत नाहीं. त्या प्रसंगीं करमणूक, मजा याशिवाय अन्य कोणताहि हेत. 
कोणाच्याहि मनांत नसतो. 

ह्या लस्मप्रसर्गी पुरुष व स्त्रिया यांचें प्रमाण जवळजवळ १: २ ञर्से 
होतें. त्यामुळें नाचायळा पुरुष कमी; शिवाय मी करवळा म्हणून माझें 
मध्यवर्ती स्थान होतें. त्यामुळें कांही स्त्रियांनी मळा विचारलें, “ तुम्ही काँ 
नाही नाचत £ ” मीं म्हटलें, “ मळा नाचतां येत नाहीं. ” त्यावर त्या 
म्हणाल्या, “ आम्ही शिकवितो. चला तर खरे ! ” मग त्यांनीं मळा निर 
निराळे नाच शिकविले. 

प साडेआठ वाजतां खेळ व नाच संपला. तीन ते साडेआठ असा फक्त 
साडेपांच तासांचा सारा कार्यक्रम होता. साडेआठ वाजतां नवरा-नवरी 


शुभमंगल झालं ! दरु 


मधुचंद्रासाठीं जाण्यास निघाली. नऊच्या गाडीने पन्नाससाठ मेलांवरील एका 
गांवीं तीं गेलीं व आम्ही घरोघर परतलो. 

अशा रीतीनें मीं एक इंग्रजी लसनसमारंभ अगदीं जवळून पाहिला. 
अत्यंत थोडे, पण तितकेच गंभीर असे धार्मिक विधि, छोटीशीच ळय़ाची 
जेवणावळ, नंतर सामाजिक करमणुकीचे कार्यक्रम व पांचसाडेपांच तासांचा 
छकूणं सर्व कार्यक्रम असे लससमारंभाचें सुटसुटीत व व्यवल्थित स्वरूप मळा 
वहायला मिळालें. अर्थात्‌ मळा या पद्धतीची आपल्या लससमारंभाशी तुलना . 
करायची नाहीं. कारण दोन देश्यांतीळ परिस्थिति फारच मिन्न आहे. तरीपण 
इंग्रजी विवाहपद्धतीविषयीं माझें चांगळें मत मात्र निश्चित झालें. 

सँचेस्टर विद्यापीठांतील माझ्या दोन वर्षांच्या अभ्यासक्रमांपैकी एक 
वर्ष संपत आलें आहे. आम्हांला लवकरच जुळे, ओगस्ट व सप्टेंबर अशी तीन 
महिने उन्हाळ्याची सुटी मिळणार आहे. या सुटीचा उपयोग करून युरोप- 
मध्ये महिनाभर हिंडून यावें असा माझा बेत आहे. माझ्या यापुढील पत्रांतून 
मी माझ्या युरोपच्या प्रवासाची वर्णने तुला वेळोवेळीं पाठवीनचच- 

ती. नाना व सो. आई यांना शि. सा. नमस्कार. 


.तुझा, 
भाऊ 


मस्त पा्लतताा््लाााााकालाान्नाप्वमाल्यल्यकम्माान्पासकानजासायासातामयाा या दिन ह ताजमहाल 
प है पत्र स्री मासिकाच्या जानेवारी १९५३ च्या अंकांत प्रथम प्रसिद्ध 
झालें होते. 


विभाग तिसरा 


उत्तर युरोपची सफर ( विविध अनुभव ) 


पत्र १८ वै 
९ २४ 
प्रवासाची पूवेतयारी 
॥ श्री॥ डं 

मँचेस्टर, दि. २१ जुले, १९५२. 

प्रिय उषास शुभाशीवोद. 
तुझें दि. १८ जुलेचें पत्र पोंचळें. मध्यंतरी मीं ती. नानांना खुश्ालीची 
दोन पत्रे पाठविलीं होती; तीं मिळाल्याचे तुझ्या पत्रावरून समजलें. येथील 
विवाह-समारंभाचें वर्णनपर पत्र मी. तुला पाठविलें होतें तें तुला आतिदाय 
आवडले हे वाचून आनंद झाला. उन्हाळ्याच्या सुटीपैकी महिनामराचा काळ 
युरोपचा प्रवास करण्यांत घालवावा ही माझी कल्पना मीं तुला त्याच 
पत्रांत कळविली होती. त्याप्रमाणे प्रवासाचा बेत मीं पक्का केला व प्रवासाच्या 

पूर्वतयारीला लागलो. 

याच सुटींत प्रवासासाठी निघण्याचें कारण असें कीं, या. सुमारासच 
फिनलंडमधीळ हेट्तिंकी येथे ऑलिम्पिक खेळ आहेत. हे खेळ पाहण्याची मला 
फार उत्कंठा आहे. ऑलिम्पिक खेळांची माहिती गोळा करण्यास मीं साचमध्यें 
सुरवात केली. येथें ' थॉमस्‌ कुक ? नांवाची एक कंपनी आहे. ही कंपनी 
लोकांच्या प्रवासाची व तदनुषंगिक सर्व गोष्टींची उत्तम सोय करते. त्या 
दृष्टीनें लागेल ती माहितीहि पुरविते. मी प्रथम थॉमस्‌ कुक कंपनीच्या मँचेस्टर 
येथील शाखेत गेळों व ऑलिम्पिक खेळांसंबंधी. कांहीं माहितापत्रके मिळविली. 
त्यांवरून कोणकोणत्या दिवशीं खेळ आहेत, तिकिटांचा दर काय आहे; 
राहण्याचा खर्च किती येतो वगेरे गोष्टींची मला चांगली कत्पना आठी. पंधरा 
दिवस ऑलिम्पिक खेळ होते व सर्व दिवस तेथें राहण्यास फारच खर्च येत 


७२ विलायतची डाक 


“*"*<५४<५<५६<५५-५६५.”५ 


“५-५ ५५-६४ ५६-५६-५६/”५/”५. 


होता. म्हणून पांच-तहा दिवस तेथें राहून कांहीं खेळांचे अंतिम सामने 
( र्‍या815) पहायचे असा मीं विचार केला. अनायासें हेळ्सिंकीला जात 
आहों तर नॉर्वे व स्वीडन हे देश पहावेत; आणि येतांना डेन्माक, जर्मनी व 
हॉलंड या देशांतून परत यावें असें मीं ठरविलें. अर्थात्‌ इटली, त्वित्झळेड 
आदि मुख्य देश यांतून वगळावे लागले. पण वेळ आणि पैत्ता यांची बचत 
करण्याच्या दृष्टीने तसा निर्णय घ्यावा लागला. प्रत्येक देशांत चार-पांच दिवस 
सुक्काम करावा लागेल हें लक्षांत धरून मी थॉमस्‌ कुक कंपत्तीच्या कचेरीत 
पुन्हा गेलों आणि प्रवासखर्च, हॉटेलांतील राहण्याची व्यवस्था व इतर सर्व 
सोयी करून तुम्ही माझा प्रवास आंखून द्याल काय, अशी विचारणा केली. 
त्यांनीं होकार देऊन किती खर्च पडेळ तें. आठ-दहा दिवसांत कळवू असें 
मला सांगितलें. 

त्याप्रमाणें एप्रिळच्या दुसऱ्या आठवड्यांत त्यांचें पत्र आलें. एकूण 
खर्च १६६ पौंड २ शिलींग पडेळ असें त्यांचें म्हणणें पडलें. त्यांत--- 

(१) न्यू कॅसल-बर्गन हा बोटीचा प्रवास, बर्गन-ओस्लो व ऑस्लो- 
स्टॉकहोम हा रेल्वेचा प्रवास, स्टॉकहोम-हेळ्सिंकी व हेलसिंकी-कोपेनहेगन हा 
बोटीचा प्रवास; आणि कोवेनहेगन-दैबुर्ग-आमस्टरडेम-रोटरडॅम-ऑअँटवप- 
जरूसेल्स-लवझबर्ग-पॅरिस-लंडन हा रेल्वेचा प्रवास, र 

(२) सर्व ठिकाणी राहण्यास खोली, ब्रेकफस्ट, ळ॑ंच व डिनर, 
स्टॉकहोम व पॅरिस येथें फक्त खोली व ब्रेकफस्ट आणि हेल्सिंकीला फक्त खोली, 

(३) हेंटिल-नोकरांना बक्षिसी ( टिप्तू ), 

(४) हेलासतंकी व लक्झेंबर्ग ही ठिकाणे सोडून इतरत्र सामान 
हेंटिलांत पोंहचविण्याची सोय, 

(५ ) प्रवासांतीळ जेवण, 

या गोष्टींचा समावेश होता. शिवाय २३ जुळे ते २४ ऑगस्ट या 
काळांतील प्रत्येक दिवसाचा कार्दक्रम त्यांनीं आंखून दिला होता. 

,_ अर्थात्‌ याशिवाय इतर खर्च माझा मळा बराच करावा लागला असता. 
ओलिम्पिक खेळांची तिकिटे, निरनिराळ्या ठिकाणी प्रेक्षणीय स्थळें पाहण्याचा 
"चे, कांही खरेदी, यासाठी पैसा लागलाच असता. त्यामुळें थॉमरस्‌ कुकची 
साजना मान्य केली असती तर सर्व खर्च दोनरों पौंडांपर्यंत सहज गेळा असता. 


प्रवासाची पूव तयारी ७्३ 
दुसरें असें की, त्यांनीं आंखून दिलेल्या कार्यक्रमांत मी बांधला गेला असतों; 
मला स्वतःला मोकळेपणा राहिला नसता. एखाद्या ठिकाणी कमी-जास्त वेळ 
थांबावें असें वाटळें तर तें शाक्य झालें नसते. तिसरा तोटा म्हणजे होंटेलांत 
राहावें लागळें असतें. त्यामुळें इतरांशी संबंध आला नसता. प्रवासांत कांहीं 
नवीन गोष्टी पाहणें हा माझा हेतु होताच. पण त्याबरोबरच त्या देशांतील 
लोकांशीं संबंध येऊन गप्पा मारतां आल्या असत्या तर तें मला हवें होतें. 

विशेषतः विद्याथीचीं वसतिग्रहे, युवक-वसतिग्रहे ( ९०पए ]यि०5८९15 ), 

अगर खाजगी कुटुंबे यांतून राहतां आळे तर समवयस्क लोकांशीं संबंध येतो, 

नव्या ओळखी होतात व नवी माहिती मिळते. या सर्व गोष्टी लक्षांत घेऊन 

मी थॉसस्‌ कुकची योजना फेटाळून लावली व त्यांना तसें कळविलें. मात्र 

त्यांनी आंखून दिलेला कार्यक्रम मळा आवडला होता व त्यानुसार पण स्वतःच 

सर्व गोष्टी ठरवून युरोपची सफर करण्याचें मीं ठरविलें. 

८ थॉमस्‌ कुक ? मार्फत तिकिटे काढतां येतात. या प्रवासास तिकिटांचा 
खर्च किती येईल हे मीं त्यांना विचारलें. तिकिटें मूळच्याच दरांत थॉमस्‌ 
कुककडून मिळतात. रेल्वे कंपनीकडून त्यांना सवलत मिळते. सर्व प्रवासास 
४० पोंड खर्च येईल असें त्यांनीं मला सांगितळे. अर्थात्‌ प्रवासखचौत बचत 
करणें शक्‍य नाहीं म्हणून तिकिटांची व्यवस्था करण्यास मी थॉमस्‌ कुकला 
सांगितलें व तें काम त्यांचे माफत. उत्तम झालें. निरनिराळ्या देशांतील 
तिकिटे, बोटीवरचें रिझव्हेशन, वगेरे भानगडी मळा खूप त्रासदायक झाल्या 
असत्या. विशेष्रतः सर्व रेल्वे कंपन्यांच्या कचेऱ्या लंडनला आहित व मी राहतो 
मँचेस्टरला. त्यामुळें लंडनला स्वतः जाऊन मला त्या गोष्टी कराव्या लागल्या 
असत्या. पण या योजनेमुळे माझा चास वांचला व घरबसल्या त्याच दरांत 
कुककडून तिकिटें मिळाली. विशेषतः बोटीची तिकिटे खूप आधीं काढावा 
लागतात. हेळूतिंकीला ऑलिम्पिक्तची गर्दी म्हणून तर विशेष गरज. म्हणून 
मुळींच वेळ न दवडतां एप्रिलच्या अखेरीस बोटीची तिकिटें रिझव्ह करण्यास 
मीं थॉमस्‌ कुकूला सांगितळें. शिवाय दोन पौंड अनामत ( डिपॉझिट) ठेवले 
कीं झालें. बोटांच्या तिकिटांचे पैसे आगाऊ द्यावे लागत नाहींत. सर्व पैसे 
ऐनवेळी निघण्यापूवी दिळे तरी चालते. बरें, कांही कारणानें जातां आठे 
नाहीं तर तिकिट रद्द करतां येतें. १५ मेस मळा कुकनें कळाविळें की, तुमची 


-<४<५-<५-५ 


12) विलायतची डाक 


-_*“*-*““-_*<५-/“*५<४५/-*-“५-“५-“५-/५-“-”- 


2902-02. 


तिकिटें रिझव्ह झालीं आहेत. त्यामुळें जिवास स्वस्थता आली. आगगाडीचीं; 
तिकिटें आधीं काढावी लागत नाहींत. गाड्यांना गर्दी मुळींच नसते; 
आयत्या वेळीं गेळें तरी चालतें. ज्या गाड्यांना रिझव्हेशन लागतें त्यांची सोय 
येथून होत नाहीं. त्या गांवीं जाऊन रिझव्हेशन करावें लागतें. 

आगगाडीचीं तिकिटें मी निघण्यापूर्वी तीनचार दिवस आधींच थॉमस 
कुक कंपनीर्ने काढलीं, ज्या दिवशीं तिकिटें काढलीं त्या दिवसाची तारीख 
त्या तिकिटांवर मारतात. त्या तारखेनंतर दोन महिनेपर्यंत कोणत्याहि दिवशी 
कोणत्याहि गाडीला तीं तिकिटें वापरण्याची सवळत असते. प्रत्येक देशाचे 
एकच तिकिट मिळतें ; म्हणजे असं की, मी बर्गनहून ऑस्लोला जाणार; तेथें 
राहून पुढें ऑस्लोहून स्टॉकहोमला जाणार; परंतु माझें तिकिट बर्गन ते 
चॉलंटनबर्ग ( स्वीडन व नेर्वि यांच्या सरहदीवस्चें गांव) असे आहे व 
ऑल्लोमार्गे दुसरे तिकिट चॉळॅटनबर्ग ते स्टॉकहोम असें आहे. असें प्रत्येक 
देशाचे एक तिकिट मिळतें. शिवाय हा प्रवास करतांना आपण अधेमधे कुठेंहि 
कितीहि वेळां उतरलो तरी चालतें. हॉलंडमध्ये तर आमस्टरडॅम, रोटरडॅम; हेग, 
इ० अनेक ठिकाणीं मी उतरणार आहें. परंतु तिकिट एकच--जर्मन सरहदी- 
पासून बेल्जियम सरहद्दीपर्येतरचे--आहे. ही झाली तिकिटांची सोय. 

त्यानंतर दुसरी गोष्ट पैशाची. इंग्लंडमधून परदेशी किती पैते न्यायचे 
यावर बंधन असतें. इंग्रज मनुष्यास इंग्लंडच्या बाहेर पंचवीस पोंडायेक्षां 
जास्त रक्कम नेतां येत नाहीं. पण हिंदी माणसाला हा नियम लागू नसून 
त्यानें लंडनमधीळ भारताच्या हायकमिदानरकडे पैश्याची मागणी करावी 
लागते. म्हणून मीं हायकमिरानरच्या कंचेरींत पासपोर्ट पाठविला व “ मला 
एक महिन्याचा प्रवास अमुक अमुक देशांतून करायचा आहे व त्यासार्ठी 
दीडशे पोंड हवे आहेत ” अक्यी मागणी केली. हायकमिशनरकडून हे सर्व पेतें 
मान्य झाळे नाहींत. मळा फक्त शंभर पॉड खर्च करण्याची परवानगी मिळाठी- 
त्यांनी मळा एक चलन बदलण्याचा परवाना ( एक्सूचेंज परमिट ) दिला. 
द शभर पोंडांपर्येत अमुक अमुक देश्ांचें| चलन ( करन्सी ) देण्यास हरकत 
नाही ” असें त्या परवान्यावर लिहिलें आहे. मात्र या पैशांत प्रवासखर्च जमा! 
ला र इंग्लंडमध्ये तिकिटे काढलीं तर पौंडांमध्ये भर पते देतां येतात. 

चे चाळीस पोंड, ऑलिम्पिक खेळांचे पांच पौंड इ० पेसे वजा 


प्रवासाची पूर्व तयारी ७५ 
करून निव्वळ युरोपमध्ये खर्चे करण्यासाठीं मला शंभर पोंड मिळाळे आहेत... 
अर्थात्‌ मला तेवढासुद्धां खच यणार नाहीं. 

त्यानंतर हें एक्सचेंज परमिट घेऊन थॉमस्‌ कुकच्या कचेरीत गेलों.. 
इंग्लंडच्या बाहेर पांच पोंडांपेक्षां जास्त चळन नेतां येत नाहीं म्हणून ही रक्कम 
ट्रॅव्हल्स चेकमध्ये नेणे भाग पडलें. पांच पोंडांचे कांहीं व दोन पाडांचे कांहीं 
असे शंभर पोंडांचे कुकचे टॅव्हल्स॑ चेक्स घेतले. युरोपांतील बँका, स्टेशनवरील - 
एक्सचेंज ऑफिसेस इ० सर्वे ठिकाणीं हे पोंडांचे चेक दिले कीं त्याबद्दल त्या. 
त्या देशाचे -चळन मिळतें. अर्थात्‌ एखाद्या ठिकाणीं रात्री पोंचंलो व त्या वेळी 
बँक अगर एक्सचेंज ऑफिस बंद असेल तर अडूं नये म्हणून प्रत्येक देशाचे 
एक पौंड किंमतीचे चलन मीं थॉमस्‌ कुककडून मँचेस्टरळाच घेतलें. त्यामुळें 
कोठेंहि उतरल्यावर अडचण पडणार नाहीं. 


"४४८ -“४५८/५८“५--“५६“५६५*-* “५८५६ 


कोणत्या देशांत कसें व किती चलन न्यायचे यावर बंधने आहेत.- 
इंग्लंडमध्यें ५ पोंडांच्या वर चलन आणतां येत नाहीं व ५ पोंडांपेक्षां जास्त 
ऱ्चळन इंग्ळंडबाहेर नेतां .येत. नाहीं. डेन्मार्कमध्ये १०० क्रोनर ( म्हणजे ५ 
पोंड ) चें चळन नेतां ब्रेते. जमनीस १०० माक्स ( म्हणजे १० पोंड ) नेतां. . 
येतात. नॉर्वैत २०० क्रोनर (१० पोंड), तर स्वीडनमध्ये १०० क्रोनर 
नेतां येतात. 


त्यानंतर पुढचा प्रश्न व्हिसा मिळविण्याबद्दल'चा. प्रत्येक देशांत प्रवेश 
करण्यासाठी त्या देशाची परवानगी लागते. त्यालाच व्हिसा म्हणतात. हा 
व्हिसा पासपोर्टवर्च शिक्का सारून दिला जातो. सर्व देशांच्या वकिलाती 
(८5५19०5) लंडनला आहित. तेथें योग्य ती फो भरल्यास व्हिसा मिळतो. 
पण त्यासाठीं एक तर स्वतः लंडनला जावें लागतें अगर थॉमस्‌ कुकमार्फेत, 
स्वतः न जातां, व्यवस्था होऊं शकते. स्वतः लंडनला जायचे म्हणजे कांही: 
दिवस राहण्याचा व जाण्यायेण्याचा खर्च होतो. कुकमार्फत हें काम करावें तर 
प्रत्येक व्हिसा मिळवून देण्यासाठीं ते दहा शिलिंग घेतात. परंतु तरीहि 
त्यांच्यामाफत व्हिसा घेणें स्वस्त पडत होत; म्हणून मीं १ जुलेस त्यांना 
पासपोर्ट दिला व व्हिसा मिळविण्यास सांगितळें. मला वाटलें, २२ दिवस व्हिसा 
मिळविण्यास सहज पुरतील. हॉलंडच्या वकिलातीची शाखा मेंचेस्टरला आहे.. 


७६ विलायतची डाक 


-<५-<_५/५-<५-<५-५-/५-/५-५-५ 


*“*/*-““-“५“५-< 


तेव्हां तेवढा व्हिसा मीं स्वतः मिळविण्याचे ठरविळें. त्यासाठीं विनाकारण 
१० हिलिंग कां खर्च करा, असा मीं विचार केला. इतर सर्व देक्यांचे व्हिसा 
आले म्हणजे इथल्या इथें हॉलंडचा व्हिता आपण घेऊं असा मीं विचार केला. 
मी निघणार होतों २२ जुळेला. दि. २३ ला न्यू कॅसल्हून बर्गनला 
जाण्याताठीं बोट होती. पण थॉमस्‌ कुककडून इतर देशांचे व्हिसा दि. २१ ला 
मिळाले. २२ ला मॅचेस्टर सोडायचे. सामानाची आवराआवर चालू होती. 
'सुटीपर्यंतचा अभ्यास पुरा करणें, इतर कांहीं खरेदी करणें वगेरे कामांची ही 
गर्दी उडाली होती. त्यांत हेळिंडचा व्हिसा राहिळेळा. दुपारी तीन वाजतां 
ऱ्हॉलंडच्या वाकिळातींत गेलों तर ते म्हणाळे, “ आम्हांला लंडनच्या आमच्या 
'मुख्य कचेरींतून परवानगी आल्याशिवाय व्हिसा देतां येत नाहीं. आज २१ 
जुळे. आजच आम्ही लंडनला लिहूं. २२ ला आमचें पत्र लंडनला पोचेल. 
तेथून त्यांनीं उळट टपाली उत्तर पाठविळें तरी दिनांक २३ शिवाय व्हिसा 
'मिळणें अवघड.” --मी सर्दच झालों! मळा दिनांक २२ ला मँचेस्टर 
'सोडायचें होतें. आतां काय करावें ! शेवटी त्यांनाच एक कल्पना सुचली. ते 
'म्हणाळे, “ आम्ही लंडनला आतां लगेचच फोन*करतों. त्याचा ५| शिलिंग 
"खर्च तुम्ही देत असाल तर लगेच काम होईल. ? मीं होकार दिला. इंग्लंड- 
मध्ये टेलिफोनची व्यवस्था फार 'चांगळी आहे. लगेच कनेक्शन मिळालें. 
"ळंडनहून होकार आला व साडेतीनच्या आंत माझा हॉलंडचा व्हिसा 
-तयार झाला. न 1. 

त्यानंतर राहण्याची व्यवस्था. हेंटिलांत राहणें महाग ; शिवाय इतरांशी 
“संबंध येण्याच्या दृष्टीने तें तितकेसे सोइस्कर नाहीं. म्हणून अगदी नाइलाज 
'झाला तरच हेंटेलांत राहायचें असें मीं ठरविलें होतें. “ वायू. एम्‌. तती. ए. 
प्रमाणे अनेक संस्था युरोपमर आहेत व पुष्कळसे विद्यार्थी तेथें राहतात हे 
'सळा माहीत होतें. म्हणून लंडनच्या वाय्‌. एम्‌, सी. ए. ला पत्र पाठवून सर्व 
'ठिकाणच्या वाय्‌. एम्‌. सी. ए. चे पत्ते मीं मिळावेळे. त्याशिवाय विद्या- 
प्रीठांचीं वसतिग्रहें असतात. उन्हाळ्याच्या सुटीत तीं रिकामी असून त्यांत 
सवासी-विद्याथीची राहण्याची सोय होऊं शकते. माँ लंडनच्या ' नॅशनल 
शुनियन ॉफ स्टूडन्ट्स ? छा पत्र लिहिळें व युरोपांतीळ सर्व देशांतील अश्या 
'ब्रसतिग्हांचे पत्ते मिळविळे. शिवाय मॅचेस्टरळा गेल्या वषीत अनेक परदेशीय 


प्रवासाची पूर्वे तयारी ७्ऊ 


.»:५/५-८/५/४५/४४” 


0 ण्य ण रतीला 
विद्यार्थ्यांचा संबंध आला. त्यांच्यातर्फे कांहीं कुटुंबांशीं परिचिय झाला. अशा 
कुटुंबांत थोड्या खर्चात राहतां येते. माझ्या सर्व प्रवासांत मीं या तिहींपैकी 
कोणत्या ना कोणत्या व्यवस्थेचा राहण्यासाठी. उपयोग करणार आहें. त्यामुळें 
' खर्च थोडा येईल. शिवाय अनेक नव्या ओळखी होतील. प्रत्येक गांवी जाण्या- 
पूर्वी तेथील तीनचार पत्ते मजजवळ आहेत. शिवाय * टूरिस्ट इन्फमेशन 
ब्यूरी २ प्रत्येक ठिकाणीं असतात. त्यांच्याकडे गेल्यास राहण्याची स्वस्त 
व सोईची ठिकाणे ते सांगतात. त्यामुळें एखाद्या गांवी आपण अगदी 
एकदम गेली तरीहि सोय होते. उगीच मोठाल्या हॉटेलांत आधीं बुकिंग 
करून ठेवण्याची गरज पडत नाहीं. अ्थोत्‌ वेळप्रसंग आल्यास हेंटेलांत राहून 
जास्त पैतते देण्याची तयारी ठेवार्व|; पण सहसा असा प्रसंग येत नाहीं. 

त्यापुढची गोष्ट सामानाची. पांच एक आठवड्यांचा प्रवास आहे. 
म्हणून साबू , न्ठेड्स, कंगवे, सुई, दोरा इ० अनेक बारीक सारीक वस्तु 
प्रवासांत लागतील त्या घेतल्या. प्रवासांत शकय तेवढा कमी खर्च करायचा 
म्हणून या सर्व वस्तु आधींच खरेदी केल्या. कपडेहि भरपूर घ्यावे लागले. 
कारण प्रत्येक ठिकाणी दोन-तीन दिवसच सुक्काम पडेल व त्यामुळें परटाकडे 
कपडे धुण्यास देतां येणार नाहींत याची कल्पना आहे. हें कपडे मळले कीं 
बदलायचे. ते सर्व लंडनला आल्यावरच धुईन. अर्थात्‌ त्यामुळें सामानाचे 
ओझें फार झालें. त्यासाठी एकापेक्षांएक लहान अशा दोन छोट्या व हलक्या 
बॅग्ज्‌ मीं विकत घेतल्या. दोन हातांत दोन ल्हान बॅग्जू नेणें सुटसुटीत 
वाटतें. स्टेशनवर उतरल्यावर एंक बेंग क्लोकरूममध्ये ठेवायची व दुसरी 
लहान बॅग आपल्याबरोबर न्यायऱची. गांवांत लागेल तेंच सामान मोठ्या 
बॅगमधून छोट्या बॅगेत भरायचे व नको ते सामान दुसऱ्या बॅगमध्ये 
स्टेशनवर क्लोकरूममध्ये ठेवायचे, त्यामुळे सामानाची अडचण कोठेच 
मासणार नाहीं. शिवाय दोन लहान बैंग्ज्‌ पाहून कस्टमचे अधिकारी बहुधा 
तपासणी न करतांच जाऊं देतात, त्याऐवजी एकच मोठी बॅग असली तर 
त्यांना जास्त संशय येतो. या दोन वेंग्जूणिवाय रेनकोट बरोबर ध्यावा 
लागतो. त्यामुळें दोन हात व तीन जिनसा अशी कांहीं वेळां स्थिति होते. 
पण पाऊस पडत नसला तरी रेनकोट अंगांत घालण्याची इकडे पद्धत आहे. 
. त्यामुळें रेनकोटाची अडचण वाटत नाहीं. 


"७८  . ' विलायतची डाक 


उद्यां सकाळीं मी येथून न्यूकॅतळळा जाणार आहे. तेथून पुढें नोवे- 
“मधील बर्गन या शहरांत जाणार आहे. बर्गनला दोन दिवस मुक्काम करण्याचा 
“भानस आहे. पुढील पत्र सी बर्गनहूनच पाठवीन. 

मी येथें क्षेम आहे. प्रवासांत वेळोवेळी पत्र पाठवून खुद्याली कळवीन. 
-माझी कसलीहि काळजी करूं नये. 9 

हेच पत्ती ती. नाना व सौ. आई यांना शिरसाष्टांग नमस्कार. 


ठुझा, 
भाऊ 
ज्र ज्र |.» 
यत्न १९ वे 
बर्गनमधील वास्तव्य 
॥श्री॥ 
बर्गन ( नर्वे), दि. २५ जुळे, १९५२. 
"प्रिय उषा, «» 


माझे भँचेस्टरहून पाठविलेळें पत्र मिळाळे असेलच. त्यांत कळविल्या- 
-प्रमाणें मीं मंगळवार दि. २२ जुळे रोजीं सकाळी साडेदहा वाजतां मिसेस्‌ क्रॉस 
यांचा निरोप घेऊन घर सोडलें. १ १६-२८ ला मॅचेस्टरहून न्यूकेसलळा जाणारी 
गाडी पकडली व दुपारी ४-३५ ला न्यूकेसळला पोचलो. सामान स्टेशनवर 
'याकून एका छोट्याद्या हॉटेलांत उतरलो. ती संध्याकाळ न्यूकॅसल पाहण्यांत 
घालविळी. टाइन नदीवरील सुरेख पूळ पहायला मिळाला, उरलेला वेळ 
'टाऊन मूर पाकमध्ये काढला. 

1 वास्ची सकाळ न्यूकेंसलमध्ये भटकण्यांत घाळविळी. न्यूकेसल 
वाहून पंधरा मेलांवर“ टाइन कमिरान क्ले आहे. तेथें जाण्यास बोट-्रेन 
डुपारी अडीचला सुटली व आम्ही साडेतीनळा धक्क्यावर पोचलो. चार वाजतां 

' चाट सुटणार होती. बोटीचे नांव व्हीनस २. ही बोट सात हजार टनी असून 


बर्गनमधील वास्तव्य ७९ 


क्ट _-_:-“-4५८५-<४ 


'बर्गन-न्यूकॅसळ मार्गावरील एक उत्कृष्ट बोट म्हणून तिची ख्याति आहि. 
गेल्या युद्धांत नॉर्वे काबीज केल्यावर जमन लोकांनीं या बोटीचा उपयोग केला. 
युद्धांत दैंवुर्ग बंदरांत अमेरिकन लोकांनीं 'बॉम्बहदल्ा केल्यामुळें ही बोट 
पाण्यांत बुडाळी; पण युद्धसमाप्तीनंतर ती वर काढण्यांत आली व दुरुस्त 
करून पुन्हां वापरण्यास सुरुवात झाली. अश्या इतिहासप्रसिद्ध बोटीने प्रवास 
'करण्याची संधि मळा मिळाली. सुखसोयीच्या दृष्टीनं ही बोट फारच छान आहे. 

ऱ्चार वाजतां बोट सुटल्यावर बोटीवर प्रथम 'चहा झाला. चहाच्या 
रेबळावर एक मुलगी बसली होती. तिचें नांव सूल्व्हा. ती न्विजियन होती 
-व सुटींत इंग्लंडमध्ये मटकण्यास आली होती. प्रवास संपवून ती नविस परत 
. चालली होती. तिनं सर्व प्रवास सायकळीवरून केला होता व नेर्वेत 
पोंचल्यावरहि बर्गन-ऑस्लो हा डोंगराळ प्रदेशांतील प्रवाससुद्धां सायकली- 
वरून करण्याचा तिचा मानस होता. चहा पितांना गप्पा मारतां मारतां तिनें 
वही सर्व हकिकत सांगितली. 

संध्याकाळीं सहापर्यंत बोटीच्या डेकवर आमच्या गप्पा झाल्या. पुढें 
मात्र बोट हळू लागळी. हवा उत्तम होती, पण उत्तर समुद्र (नॉर्थसी ) 
“थोडा खवळलेला होता, त्यामुळें मला त्रास होऊं लागला. दुपारचा चहासुद्धां 
'पचला नाहीं. त्यामुळें मळा केबिनमध्ये परतणे भाग पडलें. 

गुरुवार दि, २४ ला दुपारी बाराच्या सुमारास नॉर्वेचा किनारा लांब- 
"वर दिसूं लागला. नॉर्वेचे पहिळें दराने म्हणजे सूर्यप्रकाशांत चकाकणारे उंच 
उंच डोंगर. बोट किनाऱ्याजवळ येऊं लागल्यावर तिचें हळणें कमी होऊं 
लागलें व डेकवरून फारच रमणीय शोभा दिसू लागली. नॉर्वेचा किनारा 
फारच सुंदर असल्याचें भूगोलांत वाचलळें होते, त्याची प्रचीति बंदरांत 
'पाऊल टाकण्यापूर्वीच आली. खूप वळत्ते घेत घेत, डोंगरांच्या रांगांतील अरुंद 
.खाडीतून किती तरी वेळ बोट चालली होती. असें वाटे काँ, हा डोंगर संपला 
कीं बर्गन बंदर दिसूं लागेल. पण छे ! कोळ्यानें एका धाग्यामागें दुसरा घागा 
'तोडांतून काढावा; दुसऱ्यानंतर तिसरा निघावा; त्याप्रमाणे डोंगरामागे 
डोंगर दिसत होते. नर्विचा किनारा फार दंतुर आहे. नर्विची दक्षिणोत्तर लांबी 
सुमारें ११०० भेळ आहे तर पूर्व-पाश्चम रुंदी जास्तीत जास्त २७० मेल व 
उत्तर टोकास कमीत कमी ४ सेल आहे 


८० विलाय तची डाक 


“शशश ध्थटाधा*-धधध६--:--६-५६-६८५६५-:- 


*, ४४४,८५ ५०” 


णव्/॥/१ण 


1 | 6 शा 


त ह 
१ शं ॥ ॥ १ णी ॥ ष्र | र 
१ 3 '॥। ॥ / - त 


2८ 
५&, 7 
ग 11५ 1४11 1.३ 


य ्ः 1 ण 7770 - ऱ री 
र मी शिण ॥1॥ ण, टला 
1110 ए्ण॥॥ 1 ता... र क्र 


007000 


नॉर्व-फिओर्ड 
नेविची ख्याति फिओरईत ( 1015 ) साठी आहे. फिओर्ड म्हणजे 
दोन उंच डोंगरराशींत समुद्राचे पाणी घुसून निर्माण झाठेळी खाडी. 
समुद्राचे पाणी संपळें कीं किनाऱ्याल्गतर्‍ची सखल जमीन नाहींच तर एकदम 
हजार-पांचश्षे फूट उंच असा पर्वताचा कडा दिसतो. दोन्ही बाजूंस उंच उंच 


“ 


बर्गनम्रथील वास्तव्य ८श 


५4 


/€* 


पर्वत आणि सर्थ्ये समुद्राचे पाणी. त्या फिओडमधून. आमची बोट मार्ग 
कापीत चालली होती. देखावा मोठा सुंदर दिसत होता. अडीचच्या सुमारास 
बर्गन बंदर दिसू लागळें; व अवघ्या पांच भिनिटांत बोट धक्कयाला लागली. 
अधिकाऱ्यांनी बोटीवरच आमच्या पासपोटोत आम्ही नविंत प्रवेश केल्य!चा 
शिक्का मारला व आमच्याजवळ किती पैसे आहेत हे वि'चारलें. 

गुरुवारचा दिवस बर्गनमध्यें थांबून तें शाहर पाहावें असा माझा बेत 
होता. एव्हांना माझी सूल्व्हाशीं चांगळीच जानपछान झाली होती. “ दाहरांत 
कुठेंहि आपली राहण्याची सोय होईल, आपण तेथेंच सामान टाकूं व मग 
दोघेहि शहर पाहायला जाऊं ? असतें ती म्हणाली. मलाहि तेंच हवें होतं 
एखाद्या शहरांत एकटे हिंडण्यापेक्षां त्या देशांतील कोणी माहितगार व्यक्ति 
बरोबर असेल तर खूप नवीन गोष्टी कळतात. 

आम्हीं बोटीवरून नोविच्या किनाऱ्यावर पाऊल टाकलें. समुद्र- 
प्रवासाच्या शीणानंतर जभिनीवर पाऊल टाकल्यावर खूप बरें वाटलें. कस्टमची 
तपासणी झाली; पण बॅग्ज उघडाव्या लागल्या नाहींत. “ कांही करपात्र वस्तु 
आहित काय १ ?” असें त्यांनी . विचारलें. पण “ कांहीं नाहीं ” अक्षें आम्ही 
म्हटल्यावर त्यांनीं. आम्हांतत जाऊं दिलें. सूल्हाजवळ सायकल होती. त्या 
सायकलीवर माझे सामान टाकून आम्ही निघाली, बंदरापासून शहराचा मध्यवती 
भाग पांच-सहा फलोग दूर्‌ आहे. सहज चालत जाण्यासारखे हे अंतर आहे. 

नेविंत पाऊल टाकल्यावर डोळ्यांत भरण्यासारख्या दोन नवीन गोष्टी 
आढळल्या. एक म्हणजे रस्त्याच्या उजवीकडून रहदारी. सर्व वाहनें रस्त्याच्या 
उजव्या बाजूनें जात होतीं. ही अशी वाहतूक इंग्लंड व स्वीडन यांखेरीज 
युरोपांतील सर्व देशांत आढळते. सुरवातीला या उजव्या बाजूच्या रहदारीने खूप 
गोंघळ उडतो. रता ओलांडतांना आपण सुरक्षित आहो असे वाटून चालावे 
तर फटकन्‌ एखादी मोटार विरुद्ध दिशेनें चाटून जाते. मोठमोठ्या चौकांत 
तर फारच गोंधळ उडतो. या उलट्या रहदारीमुळें बस-स्टीप व ट्रॅम-स्टाप यांच्या 
बाबतींतहि गोंधळ होतो. एखाद्या दिशेस जायचे म्हणून इंग्लंडमधील 
नेहमींच्या सरावाप्रमाणें बस-स्टापवर उभें राहावें तर नेमकी विरुद्ध दिशेला 
ग बसत येते. सग चूक ध्यानांत येते व रस्ता ओलांडून समोरच्या 

वि. डा ६ 


टर विलठायतची डाक 


५४४५-८५ 


५-*५--५€४५<५<५<५--/५८८५-५६-५६--५६-५--५६ “८४६४८५2 - 


स्टॉपकडे जावें लागतें. हा गोंधळ फक्त सुरवातीचे दोन दिवसच झाला. पुढें 
डोळ्यांना वा रहृदारीची चांगली संवय होते. 

दुसरी गोष्ट म्हणजे येथें भेळ व पौंड या गोष्टी विसराव्या लागल्या. 
बर्गन बंदरांतून बाहेर पडल्यावर पाटी दिसली--शहराचा मध्यभाग १ किलो- 
मीटर अंतरावर आहे. सर्वत्र किलोमीटर हेंच लांबी मोजण्याचे साधन. रेल्वेची 
अंतरें किलोमीटरांत. गांवाची समुद्रसपाटीपासून उंची मीटर्समध्येच. हे माप 
युरोपांत सर्वत्र आढळतें. १ किलोमीटर म्हणजे सुमारें दोन-तृतीयांश भेळ असें 
कोष्टक ध्यानांत ठेवळें की. काम भागते. ( खरें म्हणजे १ किलोमीटर म्हणजे 
पांच-अष्टमांदा भेल. ) तस्तेंच मीटर म्हणजे सुमारें यार्ड. ( खरें म्हणजे ३९ इंच. ) 
तीच गोष्ट वजनांची. द्राक्षे वा इतर फळें शेरावर अगर पौंडावर नाहींत- 
किलोग्राम्सवर तीं मिळतात. १ किलोग्राम म्हणजे सुमारें १ शेर. 

बर्गन शहराच्या मध्यवर्ती भागांत पोंचल्यावर सूल्व्हा व सी प्रथस 
टूरिस्ट इन्फर्मेशन ऑफितमध्यें गेलो. ह्या कचेरीस टी. टी. के. ( ग'पाय5£ 
यप्ी: १८०1८०० ) असतं नर्विजियन भाषेंत म्हणतात. ही कचेरी दिवत्तां 
सकाळीं नऊ ते सायंकाळी सहापर्यत “ बेनेट्‌स ट्रॅव्हळू ब्यूरो, ८ ओ / सी बुट 
झन? येथें असते; आणि सायंकाळी सहा ते रात्रीं बारापथेत * टोंव्हूळ मेन्तिंग ? 
या भररस्त्यावर असते. या कचेरीत * अॅकॉमोडेशन ऑफिस ? म्हणून भाग 
असतों. कोणी नवखा माणूस तेथें गेल्यास त्याला तर्व माहिती पुरविली जाते. 
बर्गन दाहराचा नकाशा, बघण्यासारख्या गोष्टी इ० चीं माहितीपत्रके मिळतात. 
तसेंच राहण्याची सोय थोड्या खचात कुठें होईल त्याची हि माहिती सांगतात. 
तेथे गेल्यावर त्यांनीं आम्हांला बायबल स्कूलच्या वसतिग्रहांत तुमची 
राहण्याची सोय होऊं शकेल असें सांगितलें. उन्हाळ्याची सुटी असल्यामुळें है 
वसतिग्रह रिकासे होतें. ते स्टेशनपासून जवळ असल्यानें सोईस्कर होतें. आम्ही 
चायबळ स्कूलला फोन केला व राहण्याची व्यवस्था होईल का म्हणून 
विचारठें, त्यांचे होकारार्थी उत्तर आल्यावर आम्ही दोघें तिकडे जाण्यात 
निघाल. पांच मिनिटांत तेथें पोचलो. एका खोडांत सोमान टाकलें. तोंडबिंड 
थुतळें, कपडे बदलले व बर्गन दाहर पाहण्यास निघालो. 

बर्गन शहराच्या पश्चिमेस समुद्र व इतर सर्व बाजूस उंच उंच पर्वतराक्ी 
दिसतात. सर्व नोंवें देशच उंच डोंगरांनी व्यापला गेला आहे. या पर्वतांमुळे 


बर्गनम'धील वास्तव्य ८३ 


*“"४५-४५/५-/*<५<*५-५€५८/४/"-//५-/५<५५/५<५४<५ 


५--<*-“५-<५-<“५-“५--५--“५ 


चर्गन शहरार्‍चा इतर देशांशी कच्चितच संबंध येई. त्यामुळें या दाहरास स्वतःचेच 
असें एक नवीन स्वरूप प्राप्त झालें आहे. वर्गनची लोकसंख्या सुमारें दीड लक्ष 
असून ऑस्लोच्या खालोखाल हेंच शहर प्रसिद्ध आहे. येथील लोक दर्यावदी 
'म्हणून प्रसिद्ध आहेत. येथे व्यापार व नौकायन या गोष्टी चांगल्या चालतात. 
शहराचा इतिहास नऊशे वषीइतका जुना असल्यानें येथें जुन्या इमारती, 
-जुनीं चर्चेस बरींच दिसतात. नरर्विच्या इतिहासांतील अनेक प्रमुख व्यक्ति 
बर्गनमध्यें होऊन गेल्या. नोर्वेचा सुप्रसिद्ध कवि लडविग हॉल्बर्ग याचा जन्म 
'अडीचरां 'वषीपूर्वी येथेंच झाला. अर्वाचीन नोर्विजियन चित्रकलेचा प्रणेता 
प्राथ्यापक आय्‌. सी. डाल हा बर्गनचाचच. प्रसिद्ध वीणावादनकार उले घुल हा 
आपलें व्हायोलिन घेऊन जग जिंकायला निघाला तो बर्गनहूनच ; आणि 
'सणदूवा्द ग्रीगनें उत्कृष्ट संगीत बर्गंनलाच रच्चिळें, बर्गन शहराची स्थापना 
'उलाव किरें या राजानें १०७० सालीं केळी व तेव्हांपासून 'एक प्रसिद्ध बंदर 
म्हणून त्याची ख्याति आहे. 
सकाळपासून पोटांत कांहीं अन्न नव्हतें म्हणून आम्ही दोघें प्रथम एका 
हेटिलांत गेलो. खास नोर्विजियन अन्न खाण्याची माझी ही पहिलीच वेळ. 
-सूल्व्हानेंचं उत्तम पदाथीचची निवड केली; व नेविजियन अन्नाची तिनें मला 
विविध माहितीहि सांगितली. 
इंग्लंडमध्यें अन्न घेण्याच्या वेळा म्हणजे सकाळीं आठ-प्ताडेआठला 
-न्याहारी, अकरा वाजतां कॉफी, एक वाजतां ल॑च, चार वाजतां चहा, सहा 
वाजतां डिनर आणि रात्री झोपण्यापूर्वी सपर, पण नोविंत जेवणाच्या वेळा. 
“वेगळ्या आहेत. इंग्लंडच्या न्याहारीच्या मानानें येथील न्याहारी छोटीशीच 
असते. पाव व लोणी यांना नोवेंजियन भाषेंत ' स्मरब्रड ? म्हणतात. नोवेंत 
'लंच घेण्याची पद्धत सहसा नाहीच. “ स्मरखड ? घरून निघतांना बरोबर घऊन 
नोकरवेशाची मंडळी ती कचेरीत मधल्या वेळीं कॉफीबरोबर खातात. हीच 
त्यांची ळ॑च. चचार वाजतां कचेऱ्या सुटतात. त्यानंतर नॉर्वेजियन लोकांचें 
'मुख्य जेवण असतें. त्यास ते “ मिडूडेंग ? असें म्हणतात. हे जेवण चमचमीत 
व भरपूर असतें. मच्छी, मांस, बटाटे, निरनिराळ्या भाज्या इ० असतात 
'त्यानंतर राती निजण्यापूर्वी पुन्हां एकदां ' स्मखड *. अशा रीतीने नॉवेत 
'स्मर्रडळाच प्राधान्य असते. येथें कॉफी हेच मुख्य पेय आहे. मात्र मळा 


१ 


८४ विलायतची डाक 
नॉर्वेजियन कॉफी फार कडक वाटली. चहा येथें क्रचितच आणि तोहि साम्य 
घेतात. चहा करण्याची त्यांची पद्धत चमत्कारिक आहे. इंग्लंडमध्यें किटलींतल्या 
उकळत्या पाण्यांत चहाचो पूड टाकतात. आवझ्यक तेवढा कडक किंवा सौम्य 
चहा करतां येतो. परंतु नॉवेंत चहाची भुकटी एका बंद कागदी. पिशवीत 
टाकतात व ती पिशवी उकळत्या पाण्यांत सोडतात. त्यामुळें ती पिवी 
पाण्यांत कितीहि वेळ असली तरी चहा कडक होणें शक्‍यच नाहीं. उलट पाणी 
थंड होऊन जातें व चहाची सारी चव जाते. तसेंच चदह्ांत दूध घाळायचीहि 
पद्धत नाहीं. मात्र येथें दूध चांगळें व स्वस्त मिळतें. उत्तम ग्लासभर दूध तीन 
पेन्सळा मिळे. तर चहा-कॉफीळा आठ-दहा पेन्स पंडत. म्हणून मीं नॉर्वित 
दूधच प्यायचे ठरविलें. निरनिराळ्या फळांचे रस पिण्याची येथें पद्धत आहे- 
या र्सांना नॉर्वेजियन भाषेंत सॅफ्ट ( 521८) असें म्हणतात. जेवणाबरोबर 
एखादा ग्लास बिअर घेण्याची येथें पद्धत आहे. हॉटेलांत आम्हांला भरपूर, 
स्वच्छ व चवदार अन्न मिळालें; पण महाग फार. इंग्लंडमधल्या ल॑चला दोघांना 
आठ-नऊ दिलिंग पडळे असते. पण येथें पंधरा शिलिंग द्यावे लागळे. नंतर 
आम्ही हिंडायला बाहेर पडलो. बर्गनमधीळ बघण्यासारखी प्रमुख गोष्ट म्हणजे 
फोयन. सात डोंगरांनी वेढलेल्या या शहराच्या उत्तरेस फ़ोंजिळेट या नांवाचा 
एक डोंगर आहे. त्याच्या उच्च शिखरास फ़ोयन हें नांव असून त्याची उंची. 
१०५० फूट आहे. त्या शिखरावर जाण्यास एक तारेवर चाळणारी (५1112५191) 
रेल्वे आहे. फ़ोयनवरून वर्गन शहर, समुद्र, फिओर्ड यांचा नयनरम्य देखावा 
. दिसतो. मला तर तेथेंच थांबावे असें वाटलें. हि 
येथें बर्गनहस नांवाचा किल्ला असून त्याच्या आसपास जुन्या काळची 
घरें दिसतात. या किलछ्यांत “ हाकॉन शॉॅलेन र? हा एक हॉल आहे. तो तेराव्या 
शतकांत बांधलेला आहे. ' रोझ्ेक्रेन्ट्झ टॉवर ? हा किल्ल्याचा प्रमुख मनोरा 
१५६२-६७ या सालांतील आहे. या दोन्ही इमारती दुसऱ्या महायुद्धांत 
मोडकळीस आल्या. आतां त्यांची पूर्वीच्या पद्धतीवर परत बांधणी चालू आहे. 
किल्याच्या आसपास जीं जुन्या काळची घरें आहेत, त्यांची १७०२ सालच्या 
आरगीत नासधूस झाली होती. पण आतां ती पूर्वपद्धतीवर्च पुन्हा बांधली 
आहेत. नॅ्विजियन मध्ययुगीन शिल्पकलेचे नमुने म्हणून या घरांना . महत्त्व 
आहे. कांही इमारतींत म्यूझियम्स आहेत. मार्गदर्शक म्हणून ज्या मुली तेथें 


५-५ ५--५६”५-/५-/५-५६८/५-५/५-”* “ “५-५ 


बर्गेनमधील वास्तव्य ८५ 


काम करतात त्यांचे पोषाखहि जुन्या काळासारखे ठेवले आहेत. त्यामुळे मध्य- 
युगीन नॉर्वे कसा असेल याची कल्पना आली. 

: बर्गन शाहरांत ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, चित्रकलात्मक वगेरे अनेक 
म्यूझियम्स आहेत. शिवाय नोवेचची हस्तकोगाल्याच्या वस्तूंबद्दल ख्याति आहे. 
त्यांचे नमुने एका प्रदर्शनांत ठेवळे आहेत. पण संध्याकाळ झाल्यामुळें आम्हांस 
त्रे पाहतां आले नाहीत. 

बर्गन दाहरांत अनेक प्रार्थनामदिरे ( चःचेस ) आहेत. मेरीचं चर्च हें 
सवौत जुनें बाराव्या शतकांतील प्रार्थनामंदिर आहे. नोविच्या इतिहासांत जे 
प्रसिद्ध पुरुष होऊन गेले त्यांचे पुतळे व स्मारके रस्त्यातून दिसतात. या 
सवीतून नर्विजियन लोकांच्या शिल्पकळेचे चातुर्य दिसून येतें. 

हें सर्व पाहतां पाहतां रात्रीचे साडेदहा झाले. आम्ही दमला होतों. एका 
इेंटिलांत जाऊन दूध व पाव यांचा समाचार घेतला व. होस्टेलवर आलों. 
पाऊस सतत होता. छत्री ही बर्गन शहरा'ची खूण आहे. सारवा पाऊस 
असतो. खोलींत आल्यावर सूल्व्हाने मळा नर्विविषर्यी खूप मनोरंजक माहिती 
सांगितली. ती साहिती मला पुढच्या प्रवासांत फार उपयोगी पडली. 

राष्ट्रीय दृष्ट्या नोर्वि हा एक देश असला तरी भोगोलिक दृष्टीनें तो एक 
आहे असें म्हणतां येणार नाहीं. उंच उंच पर्वतांमुळें सर्व भागांत दळण- 
वळणाची साधनें नाहींत. म्हणूनच एवढा विस्तृत देश असून हि लोकसंख्या 
अवघी बत्तीस लाख आहे. सन १८०० च्या आसपास ८० टक्के लोक शेती 
करीत असत. पण सन १९३० नंतर ओद्योगीकरण सुरू झालें. सध्यां शोती व 
उद्योगधंदे यांत प्रत्येकी तीस टक्के लोक आहेत. दहा टक्के लोक जहाजांवर 
आहेत. सात टक्के मच्छीमारी करतात व दहा-बारा टक्के व्यापारांत आहेत. 

येथील राज्यसंस्था लोकशाही पद्धतीची आहे. राज्यशासन राजाभाफत 
चालतें. पण इंग्लंडप्रमाणेंचच नॉर्वेचा राजा कॅबिनेट ( रिकसरेड ) मार्फत 
कारभार हांकतो. हे कॅबिनेट पालेमेंट ( स्टॉटिंग ) मधील बहुमतवाल्या पक्षाचे 
चनविलेळें असतें. पालगेंटांत दीडशे सदस्य आहेत. इंग्लंडप्रमाणे दोन सभा 
नसून एकच सभा आहे. पण राज्यकारभाराच्या सोईसाठी तिचे दोन भाग केले 
आहेत. एक अडिलर्टिंग व दुसरा लेंगूटिंग, पार्लमेंटच्या या दोन्ही भागांतील 
सदस्य चार वषांच्या सुद्तीनं निवडून आलेळे असतात. राजावर नोंवेंजियन 


द 


८६ विलायतची डाक 
लोकांचें अतोनात प्रेम असतें. धार्मिक दृष्ट्या जवळजवळ ९६ टक्के लोक. 
* इव्हेजेलिकल ल्यूथर्न स्टेट चर्च ? चे पुरस्कते आहेत. राजा हा धर्मांचा प्रमुख 
असून * मिनिस्ट्री ऑफ चर्च अँड एखज्युकेशन ? चे मार्फत चर्चचे कारभार 
चाळतात. प्रार्थनारमैदिरांना सरकारांतून मदत मिळते. धर्माला राजकारणांत 
महत्त्व असून * खिश्चन पीपल्स पार्टी ? ही संस्था पार्लमेंटमध्ये आहे. 
डॅनिश वर्चस्वाचा पगडा नॉर्विजियन संस्कृतीवर स्पष्ट दिसतो. कोपेन- 
हेगन हें कला व ज्ञान यांचें माहेरघर समजून अनेक सुशिक्षित लोक तेथें जाऊन 
विद्यार्जन करीत, आणि त्या द्वारा युरोपियन संस्कृतीचे संस्कार नर्वित 
आढळतात. परंतु खेंडेगांवांतून मात्र ह्या संस्कृतीचा पगडा दिसत नाहीं. तेथे 
जुन्या काळच्या रूढि, पोषाख, शिल्पकला ह्यांचे अवदोष दिसतात. शहरांतून 
युरोपीय कलांचा प्रादुर्भाव तर खेडेगांवांत जुन्या काळच्या संगीत, नाच आदि: 
कडा आढळतात. त्यामुळें नोविंत शहरें व खेडीं यांतील फरक जाणवतो. ह्या 
दोहोंचे एकीकरण करून त्यांतून नॉर्वेजियन संस्कृति निर्माण करण्याचे प्रयत्न 
चाळू आहेत. 
विशेषतः भाषेच्या बाबतींत ही मिन्नता स्पष्ट दिसते. नॉवेंत दोन मुख्य 
भाषा आहेत. भारतांत अनेक भाषा असल्यानें एका देशांत दोन भाषा हें 
आपल्याला तितकेंसें चमत्कारिक वाटणार नाहीं. पण बत्तीस लक्ष लोकांतहि दोन 
भाषा सारख्याच प्रचलित असाव्या हे खरोखरच विलक्षण आहे. त्याचें कारणहि 
स्पष्ट आहे. ज्यांचा डॅनिश संस्कृतीशी जास्त संबंध आला त्यांची * बूकमोळ ? ही 
भाषा आहे. या भाषेंत डॅनिश शब्दांचा भरणा असून शहरांतील सुशिक्षित 
लोकांची ही भाषा आहे. खेड्यांतील लोकांच्या तोंडी जी “ निनोस्क॑ ? भाषा 
आहे तिजवर नॉर्वेजियन संस्कृतीची छाप अधिक आहे. दोन भाषांतील 
झगडा बरेच दिवस चालला होता. आतां मात्र त्यांत. समझौता झाळा आहे. 
प्रत्येक गांवच्या लोकल कोन्सिळनें ( ग्राम-पंचायतीनें ) आपल्या गांवांत 
कोणत्या भाषेचा वापर व्हावा हें ठरायचे व त्या गांवापुरती ती भाषा 
दरबारी भाषा समजली जावी असा खिवाज आहे. या दोन्ही भाषा एकत्र 
करून त्यांतून एक राष्ट्रीय भाषा बनविण्याचे यत्न चाळू आहेत. पण त्यास 
अनेक पिढ्या जाव्या लागतील, येथे इंग्रजी मात्र बहुतेकांना ससजतें. त्यामुळें 
परस्थ माणसांची कसलीच अडचण होत नाहीं. 


ऑस्लो ८७ 
--वरील सर्व माहिती सूल्व्हा मोठ्या उत्साहानें सांगत होती. आपल्या 
- देशाची आपुलकीने चौकशी करणारा मजसारखा विद्यार्थी भेटला याचा तिला 
खूप आनंद झाला होता. स्वतःच्या देशाचें व स्वजनांच्या जीवनाचे तिनें जं 
सूक्ष्म निरीक्षण केलें होतें त्याचा प्रत्यय तिच्या बोलण्यांतून येत होता. 

आज (शुक्रवारी) सकाळीं सव्वा सहाला उठलों. न्याहारी वगेरे आटोपून 
तुला हे पत्र लिहायला घेतलें. आतां साडेनऊच्या गाडीने मी येथून ऑस्लोला 
जाणार आहें. तेथें मी दोन दिवस थांबणार आहें. पुढील पत्र ऑस्लोहूनच 
पाठवीन. ; 

ती. नाना व सौ. आई यांना शि. सा. नमस्कार. 


*<४-<५५-/५-४६-४८८/४८/४८-४-४४४४४४४0४ 


तुज्ता, 
भाऊ 
ज्र ज्र 3 
पत्र २० वै 
ऑस्लो 
॥ श्रो॥ 


ऑस्लो ( नोर्वे ), दि. २७ जुले, १९५२. 
प्रिय उषाप्त सप्रेम आशीवाद. 


शुक्रवार दि. २५ ला सकाळीं मीं बर्गन सोडलें व नोर्विची राजधानी 
ऑस्लो या दाहरीं जाणाऱ्या आगगाडींत बसलो. आतांपर्येत मीं आगगाडीने 
केलेल्या प्रवासांपैक्ती जे थोडे प्रवास अतिशय आनंददायक झाले त्यांत बर्गन 
ते ऑस्लो या प्रवासाची निश्चित गणना करावी लागेल, बर्गन-अस्लो हे 
अंतर अडीचशे भेळ असून सुमारें बारा तासांचा हा प्रवास आहे. पण एक 
क्षणहि कंटाळवाणा वाटला नाहीं. | 

"ण्आणि याचें मुख्य कारण म्हणजे गाडीतील सुखसोयी. तिसऱ्या 
वगीतीळ उतारूंसाठीं इतक्या सोयी केढेल्या पाहून आश्चर्य वाटलें. प्रत्येक 


 ) 


3. विळायतःची डाक 


-“४४८-४-८५- 


४६-५६ 


सीट खतंत्र होती. प्रत्येक सीटवर गाद्या व त्यांवर पांढरे झुम्र अभ्रे होते. सीट 
मार्गे ढकळून आरामखुचीप्रमाणं तिचा उपयोग करतां येत असे. त्यामुळें 
बारा तास सतत बसूनहि पाठ दुखायची भीति नव्हती. तिकिटाचे रिझव्हेशन 
करून आपली जागा आधींच नक्की करणें ह ह्या गाडीत शक्‍य असतें. 
रिझव्हेशनळला मुळींच आकार पडत नाही. आपलें तिकिट दाखाविळें कीं आपली 
जागा दाखविणारे तिकिट आपल्याळा फुकट मिळतें. माझ्या सर्व प्रवासांत 
रिझव्हेशनला पेसे पडले नाहींत असते हें एकच ठिकाण होय. डव्यांत दूर 
“वनिक्षेपक ( लाउड स्पीकर ) होता. कुठलेंहि स्टेशन येण्यापूर्वी त्यावरून 
सूचना दिली जाई. छॅटफॉर्म कोणत्या बाजूस आहे हें सांगितळें जाई. गाडी 
किती थांबणार याची सूचना देत. दीड-दोन. तासांनी एखादें स्टेशन आले का 
गाडी दहापंधरा मिनिटे थांबे. त्या वेळीं उतारू खाढीं उतरून रेस्टॅरंटमध्ये 
जाऊन.-कांहीं खाऊांपिऊं शकत. गाडी सुटण्यापूर्वी ऐॅटफॉर्मवर सूचना मिळे 
की, आतां गाडी सुटणार आहे, तरी सर्व उतारूंनी आपापल्या डब्यांत जावें. 
एवढेंच नव्हे तर गाडी चाळू असतांना एखादी महत्त्वाची गोष्ट बाहेरच्या 
बाजूस आढी तर. तीहि लाउडस्पीकरवर सांगत. समुद्रसतपाटीहून आपण 
किती फूट उंच आलों हेंहि अधूनमधून सांगत. 

गाडीत बऱ्याच सोयी केल्या होत्या. डब्यांत उष्णता वाढविणें अगर 
कमी करणें यासाठीं सोय होती. जाळीच्या खिडक्याहि होत्या. अर्थात्‌ या 
सोयी युरोपांत प्रत्येक गाडीत असतात. डब्याला लागून शेजारच्या खोठींत 
प्रसाधनाची ( टॉयंळटूची ) व्यवस्था होती. डब्यांत दोन दिवे होते; एक 
हिरवा व एक तांबडा, हिरवा दिवा लागला तर प्रसाधनाची खोली रिकामी 
आहे असें समजावें. तांबडा दिवा लागला तर कोणी तरी आंत आहे असें 
समजावें. त्या खोलीला आंतून कडी लागली की तांबडा दिवा आपोआप 
लागे. कडी काढली की हिरवा दिवा आपोआप लागे, अत्ी स्वयंचलित 
( ऑटोमॅटिक ) व्यवस्था होती. 

गाडीनें बर्गन सोडल्यावर रमणीय सृष्टिसोंदर्य दिसू लागलें. बर्गनपासून 
कित्येक भेळ आंत समुद्राचे पाणी घुसळें आहे. त्यांमुळे निर्माण झालेले 


फिओडं स्पष्ट दिसतात. एकीकडे समुद्राचे पाणी, दुसरीकडे उंच पवत आणि 


त्या निमुळत्या वाटेने आगगाडी मार्ग आक्रमीत आहे अक्षी किती तरी दब्यें 


1-1 ततक पटना. स्स्स्व्वपमपगयपपओेशॅशसवबदशाशाााााााााशाााशाशााया 


ऑस्लो ८९ 


९.५६४६/”५-/”४८/८- 


>«.<५<६८५८/४८/५८/५६५ई€४५ई४€४ ०-० ---- > &<० ३४% %%€& ५८४ 


दिसतात. कित्येक ठिकाणीं पर्वत भेदून बोगदे काढळे आहेत. अशा फिओडं- 
मधला प्रवास दीड-दोन तास चालला होता. त्यानंतर पर्वतशिखरांचा एक 
एक टप्पा गांठीत गाडी वर चचढूं लागली. शेवटीं फिन्स या ठिकाणी गाडी 
४२६५ फूट वर चढली. हें नॉविंतीळ सवोत ऊंच रेल्वेस्टेशन. आसपास 
वस्ती दिसत नव्हती. दिवस उन्हाळ्याचे होते तरी बर्फाच्छादित शिखरे 
पाहावयास मिळाली. अस्लिला पोचेपर्यंत समुद्रसपाटी लागत नाहीं. सनुष्य- 
वस्ती तुरळक दिसते. फकत फर नांवाच्या झाडांची दाट जंगळे आढळतात. 
गवताची कुरणें किंवा त्यांवर चरणाऱ्या गाई अजीबात दिसत नाहींत. नॉर्विळा 


>>. 


निसर्गसंपत्तीची ( छांकडाची ) मोठी देणगी मिळाळी आहि. ऑस्लोच्या पश्चिमेस 
कांदी मैळ नद्यांतून लांकडाचे ओंडके तरंगतांना दिसतात. जंगलांतील झाडें 
कापून त्यांचे. ओंडके नदींत टाकतात व ते पाण्याबरोबर वाहत वाहत 
कारखान्यापर्यंत पोंचतात. यामुळें वाहतुकीचा प्रश्न सुटला आहि. समुद्र- 
किनाऱ्यावरीळ वाहतूक बोटींतून चालते. 

ओऑस्लोच्या आधी एक तास अनेक सरोवरे लागतात. आसपासच्या 
करच्या व बयेच्या झाडाची प्रतिबिंबे त्यांत स्पष्ट दिसतात. अशा रीतीनें माझा 
हा प्रवास मोठ्या मजेत झाला. सायंकाळी सातच्या सुमारास ऑस्लोच्या इस्ट 
रेल्वे स्टेशनांत आमःची गाडी दिरली. मी माझ्या नियोजित हेंटिलांत आलो. 
ही सोय मी आधींच ठरविली होती. ऑस्लोला ' के. एफ्‌. यू. एम. ? ही 
: वायू. एम्‌. सी. ए. ) सारखी संस्था आहे. मीं तिच्या व्यवस्थापकांना पत्र 
पाठवून संस्थेच्या वसतिग्रहांत माझी राहण्याची साय होईल काय अशी 
१वेचारणा केली होती. त्यांनीं सला उत्तर पाठदून, आसच्ें वसतिग्रह नाही, 
पण आमच्या संस्थेच्या इमारतीत एंक चांगळें व स्वस्त होटेल आहे असें 
कळविलें. त्या हेटिळांत मी उतरला, जेवण घेतळें. थोड्या सावकाशीने 
गरम पाण्यानें स्नान केलें. हे सर्व होतां होतां रावींचे साडेनऊ वाजले व सी 
क्षणाधीत झोपी गेलो. शनिवार दि. २६ ला ऑस्लो शहर पाहण्यास बाहेर 
पडलो. ऑस्लो ही नावेची राजधानी. पण हे शहर लहानच वाटतें. मात्र 
ग्रेथीळ चारपांच इमारती पाहण्यासाख्या आहेत. 

(१) राजवाडा -- शहराच्या मध्यमागांत एका ल्हान टेकडीवर 
एक मोठा बगीचा असून त्या बगीच्याचे मध्यभागी राजवाडा आहे. 


७:90 ॥. विलायतची डाक 

लोकांना प्रत्यक्ष राजवाड्यांत जाण्यास परवानगी नसली तरी आसपासच्या 
बगीच्यांत हिंडतां येते. रांजवाड्यातमोर किंग काळ जोहन याचा घोड्यावर 
बसलेला पुतळा आहे. बगिच्यांत तीन पुतळे आहेत. एक नील्स हेन्रिक 
आबेल या प्रसिद्ध गणितज्ञाचा, दुसरा कॅमिळा कॉलेट या नॉर्विजियन 
ठेखिकेचा आणि तिसरा रिकार्द नूर्द्राकचा. या रिकार्दने नोवेंचें राष्ट्रगीत 
रचिले. हे तिन्ही पुतळे गुस्टाव्ह व्हिगळंड यानें तयार केळे. राजवाडा १८४८ 
सालीं लिन्स्टाव याच्या मार्गदर्शनाखालीं बांधळा आहे. 

(२) नोबेल इन्स्टिटयूट-- बिन्नेबाठे याच्या मार्गदर्ानाखाली 
ही इमारत १८६७ सालीं बांधळी आहे. १९०५ सालीं नोबेल इन्स्टिटच्रूटची 
मुख्य कचेरी येथें थाटण्यांत आली. नोबेल शांतता पारितोधिक ( नोबेळ पीस 
प्राइझू ) कोणाला द्यायचें हे “ नोबेळ कमिटी ऑफ दि नेर्विजियन पार्लमेंट ? 
ठरविते व तें पारितोषिक या इमारतींत देतात. आंतरराष्ट्रीय कायदा, राज्यशास्त्र 
व इतिहास या विषयांवरील पुस्तकांचें एक भव्य ग्रंथालय या इमारतीत 
असून तिच्या प्रवेशद्वारासमोर गुस्टाव्ह व्हिगूलंड यानें तयार केलेला आल्फ्रेड 
नोबेल याचा पुतळा आहे. 

(३) ऑस्लो टाउन होल--या इसारतीला तेरा मजले आहेत- 
ती बाहेरूतन्न तर आकर्षक आहेच, पण आंतूनहि प्रेक्षणीय आहे. ऑस्लो 
बंदराच्या मुखावर ती बांधली आहे. त्यामुळें आस्लोत समुद्रमार्गे प्रवेश 
करणारांस लांबवरून प्रथम तिचें दर्शांन होतें. या इमारतीच्या बांधणीची 
योजना १९१५ सालापासून चाळू होती. १९३१ मध्ये पायामरणी झाली- 
मध्यंतरी युद्धकाळांत बांधकाम स्थगित होते. पण युद्धानंतर परत तें जोरांत 
सुरू होऊन १९५० सालीं ही इमारत पुरी झाळी. नोर्वेजयन कलाकोौदाल्याचें 
रम्यमधुर स्वरूप या इमारतींत पाहायला मिळतें. इमारतीस लागळेळें सामान 
नेर्विजियन ठेवण्याची पराकाष्ठा करण्यांत आली आहे. शिल्पकला] या दृष्टीने 
आंतील भाग उत्कृष्ट आहे. सर्व राष्ट्राने एकवटून सारे प्रयत्न करून जणूं 
आपला आत्माच या इमारतींत ओतला आहे असें वाटतें. आंत बहुतेक 
सर्वज संगमरवरी दगड वापरला आहे. ही इमारत बांधण्यास साडेतीनशे लक्ष 
कै!नर म्हणजे सुमारें पावणेतीन लक्ष रुपये एवढा प्रचंड खर्च आला. 
इमारतीच्या बाहेर एक मोठा चौक असून त्यांत कारंजी खेळविलीं आहेत. 


ऑस्लो ९्श 
बाहेरोळ दर्शनी बाजूस एक प्रचंड घड्याळ आहि. युरोपांतील सर्वीत सोठें 
घड्याळ म्हणून त्याची कीर्ति 'आहे. त्याच्या बाहेरील तबकडीचचा व्यास 
२५ फूट आहे. मिनिट-कांटा १५ फुटांहून जास्त लांब आहे. रात्रीच्या वेळी 
या घड्याळावर प्रकाळ पाडतात. त्यायोगे कित्येक मेल दूर समुद्रांतून हे 
घड्याळ दिसूं शकतें. 

ऑस्लो शहराचे कामकाज या टाउन हॉल्मध्यें चालतें. या इमारतीची 
सजावट अजून पुरी झाली नाहीं. अनेक नेविजियन कल्पक ह्या इभारतींत 
सुधारणा करण्यांत गुंतळे आहेत. 

(४) स्क्री स्यूझियम--नॉरवेत उंच डोंगरावर बर्फ बराच काळ असतें 
विदोषतः हिवाळ्यांत तर सर्व देशाच बर्फमय असतो. बफोवरच्या स्केटिंगला 
येथें स्कीइंग (किंवा शीइंग ) असें म्हणतात. बर्फावरून घसरत जाण्याचा हा. 
खेळ येथे सर्वाचा आवडता आहे. ऑस्लोजवळ “ हॉलमेन कॉलिन ? या नांवाचें 
एक ठिकाण आहे. तेथें हा खेळ खेळण्याची सोय आहे. स्कीइंग करण्यासाठी 
जी उडी मारतात तिला ' टेक ऑफ्‌ ? (78९ ) असें म्हणतात. 
टेक ऑफ्‌ घेण्याचा मनोरा व उडी मारतांना कोठें घसरत जावचें ती जागा 
मळा पाहायळा मिळाली. जवळच एक '* स्की म्यूझियम ' आहे. स्कीइंगसाठी 
लागणारी सर्व साधनें तेथे आहेत. निरनिराळ्या देशांत स्केटिंगसाठी कोण-- 
कोणतीं साधने वापरतात त्यांचें हें मोठें छान प्रद्शन आहे. नान्सेन व 
आमुंडसेन हे नोवेंचे प्रसिद्ध दर्यावर्दी खलाशी होत. त्यांनी अनुक्रमे उत्तर व 
दक्षिण भ्रुवांवर जाऊन येण्याची धडपड केली. त्या वेळीं त्यांनीं जे सामान 
आपल्याबरोबर नेलें होतें त्याची प्रदर्शनात्मक मांडणी येथं केळी आहे. 

(५) फ्रेम --भुवांवरील स्वार्‍्यांच्या वेळीं एक जहाज ( पोलर एक्सू-- 
प्लोरेशान शिप ) वापरण्यांत आलें होते. त्याच नांव फ्रॅम, उत्तर व दक्षिण 
श्रुवांपर्येत पोचण्यासाठी मानवाने जे प्रयत्न केळे त्यांत नॉर्विचा फार मोठा 
वांटा आहे. नान्सतेनने उत्तर श्रुवावर पोचण्याचा प्रयत्त केला तर आमंंडसेन 
दक्षिण श्रुवावर जाऊन आला. नान्सेननें सन १८९३-९६ त प्रयत्न केले. 
आमुंडसेन १९११ सालीं दक्षिण श्रुवापयेत मजळ मारून आला. या दोन्ही 
वेळीं फ्रेम हें जहाज वापरण्यांत आलें होतं. ते बर्फाचा मारा सहन करूं शकेल. 
इतकें भक्कम बांधळें आहे. ऑस्लोजवळच्या प्रदर्शनांत तें ठेवलें आहे. 


त्र विलायतची डाक 
ऑस्लोला मळा आवडलेली सर्वोत प्रसुख गोष्ट म्हणजे व्हिंग्लंडची कलाक्काते. 
सुस्टाव व्हिग्टंड (सन १८६९ ते १९७३ ) हा नॉर्वेंचा सुविख्यात शिल्पकार. 
ऑस्लिच्या वायव्येस फ्रॉग्नर पाक आहे. त्यांत या शिल्पकाराच्या दीडशे 
शिल्पक्काते आकर्षकपणें मांडून ठेवल्या आहेत. तीस वर्षे आविश्रांत श्रम करून 
व्हिग्ळंडनें त्या तयार केल्या आहेत. सानवी जीवनांत बालपणापासून 
डेडत्वापर्यंत ज्या कांहीं राग, लोभ, प्रेम, आनंद, दुःख इ० अनेक भावना 
निर्माण होतात त्या आपल्या कलाकृतीतून व्यक्त करण्याचा व्हिगलंडचा उद्देश 
होता. त्यांत त्याला चांगळे यश आलें आहे.. जीवनाकडे पाहण्याचा त्याचा 
दृष्टिकोन थोडासा निराश्यावादी होता व त्याची छाप त्याच्या कलाकृतींवर 
पडली आहे. पण मानवी जीवनांतील जनन-मरणाची चक्रगति, स्त्री-पुरुषांचे 
परस्परावलंबी जीवन, तरुण-वृद्धांच्या विचारसरणींतील साहाजिक फरक या सर्व 
गोष्टी शिल्पकलेच्या साहाय्यानें रंगाविण्यांत व्हिंगूलंडचें विलक्षण कोशल्य दिसतें. 
जाता जातां नॉर्विविषयीं थोडें लिहितों. नॉर्वे हे या देशाचे इंग्रजी नांव 
आहे. खरें नांव ०४० असें आहे. नोर्वेची हवा जवळजंवळ ब्रिटनप्रमाणे 
आहे. येथें डोंगराळ प्रदेश जास्त असल्यामुळें कदाचित्‌ जास्त प्रदेश 
बफाच्छादित होत अत्तेळ, परंतु गल्फ स्ट्रीमसुळे दोन्ही देशांची बंदरे 
हिंवाळ्यांतहि मोकळी राहू शकतात. इंग्लंडप्रमाणे पाऊस वर्षमर असतोच. 
रण जसजसे पूर्वेस जावें तसतसा पावसाचा जोर कमी होतो. 
आदरातिथ्याच्या बाबर्तांत नॉविजियन लोक प्रसिद्ध आहेत. त्याची 
चागणूक मित्रत्वाची आढळते. परकीय प्रवाशास मदत करण्यास ते सदेव 
'तत्पर असतात. विशेषतः सूव्ल्हानें ज्या आपलेपणाने नॉविंची माहिती मळा 
पुरविली त्यावरून असे खात म्हणतां येईल काँ, परकीयांना आपल्या देशाची 
माहिती सांगण्यांत नोर्वेजियनांना मोठा आनंद व अभिमान वाटतो. नॉर्वेत 
मळा परकेपणा मुळींच वाटला नाहीं. प्रत्येक जण हवी ती सदत करण्यास तयार 
असे. बहुतेक सर्व लोकांना इंग्रजी भरेतेच ? त्यामुळें भाषेचीहि अडचण 
आली नाहीं. 
___ नॅविजियन लोक मोठे हौशी व आनंदी वृत्ताचे वाटले. इंग्लंडप्रमाणं 
येथेहि इस्टर व नाताळ हे सण अत्ततात, पण त्यांशेवाय १७ मे हा दिवस 
* घटना-दिन ? ( कॉन्स्ट्ट्यूशान डे) म्हणून साजरा करतात. त्या दिवशीं 


ऑस्लो ९> 


५४५४-४५-५५ ५५६८५६५-५<५ 


प्रत्येक गांवांतून घरोघर लोक तोरणे उभारतात, मिरवणुकी काढतात व 
ऑस्लो या राजधानीच्या राहरीं राजा सैन्याची मानवंदना घेतो. येथें लस़- 
समारंभ .आपल्यासारखाऱच मोठ्या थाटांत करण्यांत येतो. तीन-चार दिवस 
लसमाची गडबड चालू असते. नृत्य, मेजवान्या, मिरवणुकी यांची अगदीं गदी 
उडते. खेंडेगांवांतून [त्रिया अजूनीह जुन्या काळचा राष्ट्रीय पोषाख वापरतांना! 
दिसतात. मात्र एक ठराविक राष्ट्रोय पोशाख येथें दिसत नाहीं. खेडेगांवांतून 
जानपद नृर्त्ये व जानपद गीत-गायन यांचे कार्यक्रम चालतात. 


इंग्लंडमध्यें ज्याप्रमाणें थँक यू, प्लीज, एक्स्‌क्यूज हे तीन शब्द वारंवार 
ऐकायला मिळतात त्याप्रमाणे नोवेत ' व्हेसगूट ? हा राब्द वरचेवर ऐकावा 
लागतो. याचचा शब्दराः अर्थ ' 32 50 ४००१ असा आहे. पण संदर्भाप्रमाणें 

, त्यात अनेक अर्थ आहेत. “ आपल्याला कांही मदत करूं का?? उसे 
एखाद्याला म्हणायचे झाळें तरी तो “ व्हेसगूटच ? म्हणेळ, बसमर्थ्ये तिकिटे 
देतांना बस-कंडक्टर व्हेसगूटच म्हणेल. हॉटेलांत वेट्रेसनें खाचपदार्थ आपल्या- 
पुढें टेबलावर ठेवल्यावर ती म्हणेल, “ हे आणले पदार्थ * तेव्हांहि व्हेसगूटच ! 


तुझे पत्र बरेच दिवसांत आलें नाहीं. मी तुझ्या पत्राची वाट पाहत 
आहे. तरी--व्हेसगूट ! 
ती. नाना व सो. आहूं यांना शि. सा. नमस्कार. 


तुझा, 
साऊ. 


२8 विलायतची डाक 


६ की "“*“*“*<“५€*५€*“५“४५<४५€४५<४<४८<४५<५४५-८<५८>4<६<>५६-५८-६-६-५८८>६->६>६८>६>६>५८-/५६/६/५८”< 


स्टॉकहोम आणि उपसाला विद्यापीठ 


॥श्री॥ 

स्टॉकहोम (स्वीडन ), दि. ३० जुळे, १९५२. 

प्रिय उषास सप्रेम आश्ीवांद, 
ऑस्लो शहर पाहण्यांत मीं शनिवार-राविवार हे दोन दिवस घालविले. 
रावेवार दि. २७ ला रात्रीं १० च्या गाडीने मी ऑस्लो सोडलें. तास-दीड 
तासांत चाळेटनबर्ग या गांवीं नोवेंची हद्द संपून स्वीडनची हद्द सुरू झाली. 
सकाळीं ७-४५ ला गाडी स्टॉकहोमच्या स्टेशनांत शिरली. ऑस्लो-स्टॉकहोम 
हृ अंतर पावणेतीनशें मेळ आहे. सारा प्रवास रात्रीचा झाला; त्यामुळें 
'स्वीडनचा प्रदेश पाहायला मिळाला नाही. गाडीला गर्दी नव्हती. इकडील 
गाड्यांच्या तिसऱ्या वर्गाच्या डब्यांतहि गाद्या असतात व आठ जण व्यवस्थित 
बसूं दाकतील असे छोटे छोटे डबे गाड्यांना असतात. खिडक्यांचे पडदे ओढून 
व डब्यार्चे दार लावून दिवे मालविळे कीं आपण गाडींत नसून एखाद्या 
-खोलींतच आहां असें वाटते. पासपोर्ट तपासणाऱ्या व कस्टमच्या 
अधिकाऱ्यांची ये-जा व गाडीचे मध्येच स्टेशनवर थांबणे व चालू होणें 

यामुळें थोडीशी झोंपमोड होई; परंतु एकंदरींत प्रवास चांगला झाला 
वायू. एम्‌, सी. ए. ? प्रमाण स्टॉकहोमला एफू. यू. एम्‌ 

.ही संस्था आहे. त्या संस्थेच्या सेक्रेटरींना पत्र लिहन माझी राहण्याची व्यवस्था 
होऊं दाकेळ का; असें मीं विचारलें होतें. त्या वेळीं के. एफ्‌. यू. एम. मध्यें 
एकहि खोली रिकामी नव्हती. परंतु वाय्‌. डब्ल्यू. सी. ए. प्रमाणें येथें के. एफ्‌. 
ही संस्था होती व त्यांत पुरुषांचीहि राहण्याची सोय होत असे. माझी 
सांय के. एफ्‌. यू. के. मध्ये झाली. मी तेथें गेल्यावर तिथल्या होस्टेसनें मळा 
खोली दाखविली. त्या बाईना इंग्रजी चांगळें येत होतें. स्टॉकहोमला काय 
काय पाहण्यासारखे आहे हे त्यांनींच मला सांगितलें. स्टॉकहोमला ' स्वीडिश 
द(रस्ट ट्रॅफिक असोसिएशन ? ही संस्था प्रवाशांना सर्व प्रकारची मदत करते 
६, स्टुरेष्कन, स्टॉकहोम, स्वीडन ? असा या संस्थेचा पत्ता आहे. न्याहारी 


स्टॉकहोम आणि उपसाला विद्यापीठ र्फ 


वगेरे उरकून मीं त्या संस्थेच्या कचेरीत जायचे ठरविलें. तेथे गेल्यावर काय 
घडले हे सांगण्यापूर्वी मीं स्वीडनःची माहिती पुस्तकांतून व कांहीं व्यक्तींकडून 
आधींच मिळविली होती ती लिहितों. कोणत्याहि देशांत जाण्यापूर्वी तेथील 
थोडी प्राथमिक माहिती असणें सोयीचे पडतें. त्या माहितीच्या अनुरोधाने 
त्या देद्यांतीळ वास्तव्यांत जास्त चांगळा अनुभव घेतां येतो. 
स्वीडनचा आकार हा इंग्लंड-स्काटलंड-वेल्स यांच्या दुप्पट भरेल. 
स्त्रीडन हा पूर्व-पश्चिम अरुंद असला तरी त्याची दक्षिणोत्तर लांबी एक हजार 
झलांच्या आसपास भरेल. भोगोलिक दृष्टीनें स्वीडनचे तीन भाग पडतात. 
सर्वोत उत्तरेचा नॉरळॅंड हा आति डोंगराळ प्रदेश होय. मध्यभाग अनेक 
जैतसर्गिक सरोवरांनीं तयार झालेला खेआलांद ( 5९००1०1 ) हा प्रदेश. 
पूर्वी या भागांत स्वेआर ( 8४९१1 ) या जातीच्या लोकांचें राज्य होतें. 


त्यावरूनच स्वीडनचें 57९112 हे स्वीडिश भाषेंतील नांव निर्माण झालें. 
तिसरा भाग गॉटालँड. हा दक्षिणेकडील सरवल प्रदेश. सुप्रसिद्ध गॉथ लोक हे 
येथूनच निघाळे असें म्हणतात. स्वीडनऱचा आकार एवढा मोठा असला तरी 
उत्तेरेच्या डोंगराळ प्रदेशामुळें लोकवस्ती फारच कमी म्हणजे अदमासे सत्तर 
लक्ष आहे. बहुतेक वस्ती दाक्षिण भागांत असून केवळ स्टॉकहोसर्ची लोकसंख्या 
आठ लक्ष आहे. 

स्वीडनमध्ये रोती मोठ्या प्रमाणावर करतात. सुमारें वीस टक्के लोक 
शेतींत गुंतलेळे आढळतात. आधुनिक यंत्रसामुग्रीचा वापर केला जाता, 
त्यामुळें भरघोस पीक निघतें. अन्नधान्यांच्या बाबतींत हा देवा स्वयंपूर्ण आहे. 
एकूण दहा टक्के जमीन शेतीला योग्य आहे व तीपैकीं बहुतेक सगळी 
दक्षिणेच्या सखळ भागांत आहे । 

स्वीडनचा निम्म्यावर भाग जंगल्युकत आहे. त्यामुळे छांकडावर 
. अवलंबून असलेळे--कागद तयार करण्याचे व काड्यापेट्यांचे---कारखाने 

अनेक आढळतात. स्वीडनमध्ये लोखंडाच्या खाणी आहेत. पण दगडी 

कोळशाचा अभाव असल्यामुळें त्या लोखंडाचा फारसा उपयोग करतां येत 
नाहीं व बहुतेक लोखंड परदेशी पाठवावे लागतें, 

संशोधनाबाबत स्वीडिश लोकांची ख्याति आहे. रेफ्रिजरेटर, बोफोरगन 
यांसारख्या गोष्टींचा शोध येथेच ढागळा, त्यांचेहि कारखाने येथे दिसतात. 


९६ विलायतची डाक 

राजा हा स्वीडनच्या राज्यशासनसंस्थेचा प्रमुख असतो, पण प्रत्यक्षांत 
केबिनेटमाफत राज्यकारभार पाहतो. केंबिनेटला पाळमेंटचा सतत पाठिंबा 
असणें आवऱ्यक अस्ते. पार्लसेंटळा रिक््तूडेंग म्हणतात. पार्लमेंट्चे दोन भाग 
असतात--अपर हाउस्त व लोअर चेंबर. अपर हाउसमध्ये प्रांतिक लोकसभेच्या 
व शहर विधानसभेच्या सदस्यांनी निवडून दिलेले प्रतिनिधि आठ वषीच्या 
मुदतीने असतात. लोअर चेंबरमध्ये वयाची एकवीस वर्षे पूर्ण झालेल्या 
देशांतील सर्व मतदारांनी निवडून दिलेले प्रातेनिधि चार वर्षोच्या मुदतीनें 
अततात. येथें सध्यां “ सोशल डेमोक्रेंट्स ? हा पक्ष अधिकारारूढ आहे. 
त्याशिवाय कॉन्झव्हेटिव्ह, उदारमतवादी, कम्यूनिस्ट व दोतकरी पक्ष येथें आहेत. 

स्वीडनमधील माझें वास्तव्य उन्हाळ्यांत ह्देतें त्यामुळें तेथील 
एरहांच्या हवेची मळा कल्पना नाहीं. पण उन्हाळा मात्र फारच आल्हाददायक 
वाटला. रात्री थोडीशी पर्जन्यव्रृष्टि झाळी, पण दिवसां केव्हांहि पावसाचा त्रास 
झाला नाहीं. परंतु रेनकोट जवळ असणें मात्र आवदय़क असतें. उत्तरेकडे 
डोंगराळ भागांत कडाक्याची थंडी व बर्फ असेळ यांत शंकाच नाहीं. पण 
गल्फस्ट्रीममुळें उष्णतामानावर परिणाम. होतोच. स्वीडन हा देश जितक्या 
उत्तरेस आहे त्या मानानें थंडीचा कडाका भासत नाहीं. अटलांटिक समुद्रा 
वरून येणारा बहुतेक पाऊस नॉवेंत अडविला गेल्यामुळें येथें पाऊस बेताचाच 
असतो. उन्हाळा हा दक्षिणेकडे आल्हाददायक असतो. उत्तरेस तर मध्यरात्री 
देखीळ १२ वाजतां सूर्यदर्शन घडतें. मध्यरात्रीचा सूर्य सात्र मळा पाहायला 
मिळाला नाहीं. कारण इतक्या उत्तरेस मी गेलो नाहीं. 

अन्नाच्या बाबतींत ब्रेकफस्ट, लॅच, डिनर ही आंतरराष्ट्रीय पद्धतच 
स्वीकारली जाते. परंतु खेडेगांवांत मात्र अजूनहि स्वीडिश पद्धत आढळते. 
सकाळीं उठल्यावर कॉफी, नवाच्या सुमारास पॉरिज व अंडी, दुपारी एक 
वाजतां भिड्डेंग व संध्याकाळी सात वाजतां जेवणं. स्वीडनमध्ये चहापेक्षां . 
कॉफीच अधिक लोकप्रिय आहे. दूध फारच उत्तम व स्वस्त मिळतें. अन्न भरपूर 
तरी खूप महाग असतें. इंग्ळंडच्या चौपट म्हणाना. 

मी स्वीडिश टूरिस्ट ट्रॅफिक, असोसिएकानमध्ये गेल्यावर मळा तेथें 
स्टांकहोमचा नकाशा व पाहण्यासारख्या ठिकाणांची यादी मिळाळी. तेथें 
नवख्या माणसास पुष्कळच सदत मिळते. सी तेथील लोकांशी बोलत 


स्टॉकहोम आणि उपसाला विद्यापीठ ९७ 


असतांना एंक प्रवासी फिन बाई तेथे आली. तिर्नेहि नकाशा घेतला. 
साहजिकच बोलणें सुरू झालें. आम्ही दोघांनीं बरोबर . हिंडून स्टॉकहोम 
पाहण्याचा बेत ठरला. माझा स्टॉकहोमहून पुढचा मुक्काम फिनलंडमधील 
हेळ्सिंकीस होता. अनायासे फिनलंडची बरीच उपयुक्त माहिती मला त्या 
बाईकडून कळली. ही बाई मोठी चौकस होती. कुठेहि कांहीं पाहायला गेला, 
कीं आसपासच्या सर्व लोकांस ती त्या स्थळाविषर्यी माहिती विचारी. त्यामुळें 
मलाहि साद्यंत माहिती मिळाली. 


स्टॉकहोम शहराची रचना मोठी आकर्षक आहे. शहराच्या दक्षिणेस 
एक बेट असून सातशे वषापूवी या बेटावर स्टॉकहोम शहर वसलें. त्या 
वेळीं भौगोलिक अनुकूलतेमुळें हे शहर व्यापाराचे केंद्र बनलें. पुढें या 
शहराचा व्याप वाढूं लागळा व बेटाच्या उत्तरेकडील जमिनीवर वस्ती वाढूं 
लागली. दक्षिणेकडील बेट हं उत्तरेच्या मूळ जमिनीस निरनिराळ्या उत्कृष्ट 
पुलांनीं जोडळें आहे. म्हणून स्टॉकहोम शहरास * पुलांमधळें शहर? ( (टा:9 
0८५७०९० 0४८ 111१265) असें म्हणतात. या पुलांमुळें या शहरास 
अवर्णनीय शोभा प्राप्त झाली आहे. दक्षिणकडील बेटावर जुन्या शहराचे 
अवशेष दिसतात. अरंद सस्ते, जुन्या इमारती; इमारतींच्या दारांवरील नक्षी- 
काम व स्टॉकहोमचे सर्वात जुने चर्चे--या सव मुळें मध्ययुगीन स्टॉकहोम-ची 
कल्पना येते. उलटपक्षी पूळ ओलांडून नव्या स्टॉकहोममध्यं आपण आलो 
कीं फरक एकदम जाणवतो. उंच इमारती, भव्य रस्ते, मोठे चौक यांनी 
गजबजलेले हे राजधानीचे शहर आहे याची जाणीव होते. स्वीडन हा देश 
युरोपच्या एका टोकास असल्यानें व समुद्रामुळें तो मध्य युरोपपासून अलग 
झाल्यामुळें येथील शिल्पकला फारशी आकर्षक वाटत नाहीं. 


कुंग्लिंगा स्लॉत्ते हा स्टॉकहोम येथील राजवाडा फार प्रेक्षणीय आहे. 
जुन्या व नव्या स्टोंकहामच्या हद्दीवर तो बांधळा आहे. इमारत भव्य आहे. 
आसपासच्या पाण्यांत राजवाड्याचे प्रतिबिंब खुळून दिसते. “ निकोडमस 
तेसिन दि यंगर ? यानें या राजवाड्याची रचना केली. सन १६९० ते १७५४ 
या कालावधीच्या दरम्यान तो बांधण्यांत आला. बाहेरची बाजू आकर्षक 
वि..डा, ७ 


र्ट विलायतची डाक 


“४५ 


५-५-५५८- ४५८ 


नाहीं. आंतील सजावट मात्र अप्रतिम आहे. उत्कृष्ट फार्नचर, चित्रे, चिनी- 
मातीचीं भांडीं इ० नीं आंतील प्रचंड दिवाणखाने सजविले आहेत. 

जवळच नव्या स्टॉकहोसमध्ये टाउन हॉलची इमारत आहे. सन १९२३ 
सालीं रॅग्नर ऑस्टवर्ग याच्या नेतृत्वाखाली हा हॉळ बांधून झाला. हॉलच्या 
सुमारें दीडशे फूट उंचीच्या मनोऱ्यावरून स्टोकहास शहराचा देखावा छान 
दिसतो. मनोऱ्याच्या उंच टोंकावर एक सुंदर दिवा असून स्वीडनचे तीन 
राजमुकुट आहेत. 

याशिवाय ग्रेट चर्च, स्वीडिश चित्रकला व शिल्पकला यांचें दर्दान 
घडविणारी नॅदनल म्यूझियम, स्वीडिश रास्त्रात्रांचें प्रदशीन असलेली रॉयल 
आमंरी, इ० कांहीं ठिकाणें येथें पाहण्यासारखी आहेत. पण टाउन होल वगेरे 
स्थळें पाहतां पाहतांच रात्र झाली. दिवसभर भटकल्यानें शीण आला होता. 
म्हणून आम्ही स्केन्सन नांवाच्या सुंदर बगिच्यांत गेलों. तेथील एका रेस्टारंट- 
मध्ये खाना घेतला. फिन बाईने केलेल्या सोबतीबद्दळ तिचे आभार मानले 
व तिचा निरोप घेतला. रात्रीं अकराच्या सुमारास मी माझ्या खोलीवर परत 
आलो व क्षणाधीत झोपी गेलॉ. 

मंगळवार दि. २९ ळा सकाळीं उठल्यानंतर मी देनेदिनी उघडून 
पाहिली. “ दुपारी ११-५ च्या गाडीने निघून उपसाला विद्यापीठाकडे जाणें 
व तेथें डॉ. व्हिटूल यांना भेटणे ” असा मजकूर लिहिलेला होता. स्टॉकहोमच्या 
उत्तरेस पंचवीस मेलांवर उपसाळा ( (1५०19 ) हें गांव असून तेथील 
विद्यापीठ प्रसिद्ध आहे. स्वीडन'चें ऑक्तफर्ड-केंब्रिजच म्हणाना ! प्रा. वोल्ड 
हे तेथें संख्यादयासत्र-विमागाचे प्रमुख म्हणून काम पाहतात. आपण अनायास 
स्टोकहोमळा जाणार आहो तर उपसाला विद्यापीठ पाहून घ्यावें या हेतूने मीं 
मँचेस्टरहून आधींच प्रा. वोल्ड यांना पत्र लिहून त्यांची मेट घेणें दाकय आहे 
का असें विचारें. त्यांनीं उलट टपाली उत्तर लिहून कळविलें की, “ सध्यां 
उन्हाळ्याची सुटी असून त्यानिमित्त बाहेरगांवी जाण्याचा मीं आधींच 
कार्यक्रम ठरविला आहे. त्यामुळें ठुम्ही याल तेव्हां मी उपसाला येथें असेनच 
असे नाहीं. पण येथील एक लेक्चरर डॉ. व्हिटूळ हे त्या वेळी नक्की येथे आहेत 
व ते भेटू शकतीळ. मी जर त्या वेळीं उपसाला येथें असलोंच तर आपली 
भेट होईलच. त्याप्रमाणें सी डॉ. व्हिटूळ यांना पत्र लिहून त्यांना मेटण्याच 


स्टॉकहोम आणि उपसाला विद्यापीठ ९९, 


(11 ककत ततक कलती क हि. र 
इच्छा प्रदर्शित केली. त्यांनी पत्र पाठवून, “ तुम्ही अमुक दिवशीं दुपारी 
११-५ च्या गाडीने स्टॉकहोमहून निघालांत तर १२-३० ला उपसाला य्‌थॅ 
पॉचाळ. मी स्टेशनवर तुम्हांस घ्यायला येईन. परया ठिकाणी तुम्हांला 
विद्यापीठ सहज सांपडेल असें नाही ” असें कळविलें. 

त्याप्रमाणे आज उपसाला येथें जायचें होतें. सकाळीं मी स्टॉकहोम 
येथील थॉमस्‌ कुकूच्या कचेरीत गेलों तर चौकशी करतां कळळें की, ११-५ ला 
उपसाला येथें जाण्यास गाडी नाहीं तर ११-५० ला आहे. ११-५० च्या 
रेवरजी ११-५ असें डॉ. व्हिटूळ यांनी चुकून लिहिलें असावें असें मला वाटलें. 
म्हणून गांवांत भटकून साडेअकराला स्टॉकहोम स्टेशनवर गेलो. तेथें कळलें 
की, गाडी ११-५ ळा होती. ११-५० ला दुसरी गाडी आहे. ती फास्ट असून 
१२-४५ ला पोचते. पहिळी गाडी विनाकारण चुकल्याचें मळा वाईट वाटलें. 
कदाचित्‌ डॉ. व्हिटूळ १२-३० ला माझी वाट पाहून परत जातील असें 
वाठळें, व त्याबद्दल रुखरुख लागली. आतां दुसऱ्या गाडीने जायचे - व 
विद्यापीठांत जाऊन डॉ. व्हिटूळ यांची क्षमा मागायची असें मीं ठरविलें. 
पण पाऊण वाजतांहि त्यांना स्टेशनवर पाहून मळा नवल वाटलें. त्यांचें मीं 
मनःपूर्वक आमार मानले. त्यांच्या शेजारीं एक गहस्थ होते. त्यांच्याकडे बोट 
करून डॉ. व्हिटूल म्हणाले, “ हे प्रा. वोल्ड ”. मळा आश्चर्याचा दुसरा घक्का 
बसला. प्रा. वोल्ड म्हणाले, “ अनायासे मी आज कांही कामासाठी आमच्या 
गांवाहून उपसालाळा आलो आहे. तेव्हां म्हटलें, तुमर्च|हि गांठ पडेल म्हणून 
येथें आलो. ? प्रा. 'वोल्ड यांच्यासारवे जगप्रासिद्ध कोतीचे विद्वान्‌ मला 
झेटण्यास स्टेशनवर येतील व एवढा वेळ माझी वाट पाहत तेथें थांबतील हे 
माझ्या दृष्टीने नवलाचें होतें. नंतर त्यांनी मळा गांवांत नेलें. प्रमुख रस्त्यांतून 
॥हेंडल्यावर आम्ही एका रेस्टारंटमध्ये गेलो. कॉफी, केक्स वगेरे प्रा. वोल्ड 
यांनीं मागविली. माझ्या अभ्यासाविषयी त्यांनीं चौकशी केळी. ते सध्यां एक 
पुस्तक लिहीत आहित. त्याची रूपरेषा त्यांनीं मळा सांगितली. पुण्याच्या 
सायन्स कॉंग्रेसला प्रा. वोल्ड आले होते. त्यामुळें पुणें, मुंबई, दिछी, कलकत्ता 
इत्यादि शहरांची त्यांना बरीच माहिती आहे. 

कॉफीपानानंतर आम्ही विद्यापीठांत गेला. सवे विद्यापीठ व मुख्यत; 
-संख्याशास्त्र-विभाग पाहिला. स्वतः वोल्ड यांनी सर्व गोष्टी व कांसकाज यांची 


१०० विलायतची डाक 
००७७१७१७0१ निनित य टक्क सक कक *.».”५.”९५./५.”६.५./५.”५.”:<”<८.”<.<.“<. 
माहिती दिली, त्यांच्या नव्या पुस्तकांत त्यांना स्वतःचा एक फोटो छापायचा 
होता. म्हणून त्यांनीं फोटोग्राफरला आजच बोलाविळें होते. मी सहज तेथें 
होतों तेव्हां माझाहि समावेश त्यांनीं त्या फोटोत केला. प्रा. वोल्ड हे मळा व 
डॉ. व्हिटूळ यांना संख्या-शास्त्रांतील कांहीं भाग समजावून सांगत आहेत असा' 
फोटो घेण्यांत आला, 

नंतर प्रा. वोल्ड यांनीं त्यांच्या नुकत्याच प्राततिद्ध झालेल्या लेखांच्या 
प्रती मळा दिल्या. मग मीं त्यांचा आभारपूर्वक निरोप घेतला. डॉ. व्हिटूल हे. 
मला स्टेशनवर पोंचविण्यास आळे. ते मूळचे न्यूझीलंडचे, पण पीएच. डी- 
साठी ते उपसाला येथें आले होते. पीएच. डी. झाल्यावर त्याच विद्यापीठांत 
लेक्चरर म्हणून काम करतात. येथीळ पीएच्‌. डी. विषर्यी त्यांनीं एक. 
गंमतीदार गोष्ट सांगितली. विद्यार्थ्यांचा प्रबंध लिहून झाला कीं त्यानें एक. 
मोठें जेवण द्यावें लागतें. जेवतांना सर्व जण त्याला त्या प्रबंधांतील विषयावर 
प्रश्न विचारतात. त्यांची उत्तरें त्या विद्याथ्यीने द्यायची. या जेवणास दीड- 
दोनशे पौंड म्हणजे सुमारें दोन हजार रुपये खर्च येतो. तो खर्च त्या 
विद्यार्थ्यानेंच करावयाचा असतो. त्यामुळें येथें पीएच्‌. डी. मिळविणे ही, 
मोठ्या खचाची बाब आहे. असो. पावणे-चारच्या गाडीने मीं उपसाला सोडलें. 
व सव्वा पांचला स्टॉकहोमळा परत आलो. | 

स्वीडनमधील वास्तव्यांत माझा स्वीडिश लोकांशीं फारच थोडा संबंध 
आला. स्वीडिश लोक हे थोडेसे बेफिकीर व मिळूनमिसळून न वागणारे 
असतात असें म्हणतात. पण एकदां त्यांच्याशीं परिचय झाला म्हणजे मात्र ते 
फारच मित्रत्वाच्या नात्यानें वागतात. सुरवातीला बोलण्यास ते लाजतील : 
पूण आपणऱच एकदां बोलायला सुरवात केली म्हणजे तै गप्पांत आनंदानें भाग 
घेतील असें वाटतें. 

येथून मला फिनलंडमध्यें जायचें आहे. हेट्सिंकीच्या सामन्यांचे वर्णन 
वाचायला तूं आतां अधीर झाली असशील, तिकडे वर्तमानपत्रांतहि त्याविषयी 
कांहीं ना कांहीं बातम्या येत असतील. त्या खेळांचे वर्णन लवकरच मी तुला. 
लिहून पाठवीन. | 

देशाटन केल्यानें जे फायंदे होतात त्यांची यादी एका जुन्या मराठी, 
कावितेंत दिली आहे. पण प्रवासाने खूप आनंद होतो एवढें मात्र मला, 


हेळूसिकींतीलळ ऑ्लिपिक सामने १०१ 


४१००७७३ हनी 
[निश्चितपणे वाटतें. श्रीकृष्णाच्या उघडलेल्या मुखांत अर्जुनाला विशाळ विश्वाचे 
दर्शन झालें. माझ्या परदेद्यांतील या प्रवासांत मळाहि अनेक अनुभव येत 
आहेत, पुष्कळ उद्बोधक गोष्टी पहायला मिळत आहेत. 

माझी प्रकृति चांगली आहे. प्रवासांत कसलाहि त्रास होत नाहीं. 

ती. नाना व सो. आई यांना शि. सा. नमस्कार, 


तुझा, 
भाऊ 
जर, जोक हेर 

पत्र २२ व 

हेट्सिकांतील ऑलिंपिक सामने 

( पूवेपीठिका व व्यवस्था ) 
॥ श्री ॥ 

हेलसिंकी; ( फिनलंड ), दि. १ ऑगस्ट, १९५२. 

प्रेय उषा, 9 


बुधवार दि. ३० जुळे रोजी “ बोअर १' (ल८ 1) या बोटीने 
स्टॉकहोम सोडून मी हेळूसिंकी येथें जाण्यास निघाला. बोटीचें तिकीट थॉमस्‌ 
कुकूकडून मीं घेतळें होते. बोटीवर जेवण उत्तम मिळालें. जवळ जवळ 
पन्नास पदार्थ सहज असतील. त्यांपैकी आपणांस हवे ते आपल्या हातानें 
घ्यायचे. जेवण साहजिकच महाग होतें. तेरा शिलिंग एवढा आकार 
(बक्षिसीसुद्धा) पडला. बोटीवर अनेक देशांतील लोक होते. अनेकांशी 
गप्पागोष्टी करीत करीत हा प्रवात मोठ्या मजत झाला. 
हेट्सिंकीस माझी राहण्याची व्यवस्था चांगळी झाली. येथे माझा 
चांगला 'चार-पांच दिवस मुक्काम पंडेळ व बरेच ऑलिंपिक खेळ पहायला 
मिळतील. 
_ ऑलिंपिक सामन्यांचा उगम आति प्राचीन ग्रीक इतिहासांत 
सांपडतो. यासंबंधीचा पहिला धागा म्हणजे कोरोबस या एका ग्रीक युवकाने 


१०२ विलायतची डाक 


२२ जुळे ७५६ ख्रि. पू. या वर्षी २०२ यार्ईस धांवण्याची शर्यत जिंकली- 
या अंतरास स्टेड (5८8१2) म्हणत व त्यावरूनच इंग्रजीतील स्टेडियम हाः 
शब्द तयार झाला असें म्हणतात. 

ऑलिंपिक सामन्यांची जुनी परंपरा पाहण्यासारवी आहे. ऑलिंपिया हे 
ग्रीसमधील एक ठिकाण आहे. त्या ठिकार्णी दर चार वर्षांनीं खेळांचे सामने 
होत. खि. पू. ५ व्या शतकांत हे खेळ फारच भरभराटीस आले होते. 
इ. स. १ ह्या वर्षी जे सामने झाळे ते १९४ वे ऑलिंपिक सामने होत- 
यावरून ऑलिंपिक खेळ किती जुने आहेत व पिढ्यान्‌ पिढ्या त्यांची परंपरा 
त्या काळांत कशी राखली गेली हं ध्यानांत येते. ग्रीक साम्राज्याच्या ऱ्हासा- 
बरोबरच या सामन्यांचा ऱ्हास सुरू झाला. शेवटी इ. स. ३९३ त ग्रीक 
सम्राट पहिला थिओडोशिअस यानें हे खेळ कायमचे बंद केले. ऑलिंपिकची 
ज्योत विझवली गेली व त्याबरोबरच .मानवांतील क्रीडाप्रेम हेंहि कांही 
काळ ठप्त झालें. भ 

शेवटीं १८९६ त ऑलिंपिक सामन्यांचें पुनरुत्थान झालें. पेरी द 
कॉबरटिन या एका फ्रेंच ग्रहस्थाच्या प्रेरणेने ऑलिंपिक सामने पुन्हां सुरू झाले. 
नूतन ऑलिंपिक सामन्यांची सुरवात ग्रीस देशाची राजधानी अथेन्स येथें 
करण्याचें ठरलें. ६ एप्रिळ १८९६ या दिवशीं पुनरुज्ञीवित ऑलिंपिक सामने 
प्रचंड उत्साहाने सुरू झाले. त्यानंतर दर चार वर्षानी ( युद्धांतील वर्षे सोडून ) 
हे सामने होत आहेत. प्रतिवर्षी ऑलिंपिक सामन्यांची लोकप्रियता कशी 
वाढत आहे ह पुढील आंकड्यांवरून कळून येईल. 


सामना क्रमांक साल स्थळ भाग घेणारे क्रीडापटु 


१ १८९६ अथेन्स २९४ 
< १९०० पॅरिस १११३ 
३ १९०४ सॅट लई ५१६ 
डं १९०८ लंडन २०८७ 
ष्‌ १९१२ स्टॉकहोम २५४१ 
७ १९२० अँटवप २६१९ 
८ १९२४ पंरिस ३१०९ 


हेळासिकींतील ऑलिंपिक सामने १०३ 


*“«-“४६८४/४६/४४४४४€४४४ शश“ 


४४-६५ “५४९४४९४ 


सामना क्रमांक साल स्थळ भाग घेणारे कोडापड 


- १९२८ आमस्टरडॅम ३०१९ 
१० १९३२ लॉस एंजल्स १४०९ 
११ १९२६ बर्लिन ४०७० 
शड १९४८ लंडन ४१०६ 
१५ १९५२ हेलसिंकी ५८१० 


क्रमांक ६, १२ व १३ हे सामने जागतिक युद्धांमुळें रहित झाले. 


> (* ४9 


हेलसिंकी हे फिनलंडच्या राजघानीचें दाहर. ऑलिंपिक सामन्यांत 
फिनलंडचा मोठा भाग आहि. चाळीस लाखांचा हा देश पण आतांपयेत 
झालेल्या सामन्यांत या छोट्याशा राष्ट्राने ७५ सुवर्णपदके, ७० रोप्यपदके व . 
७३ त्रॉझचीं पदके सिळविलीं आहेत. या देशांतून नुर्मी, रिटोळा यांसारखे जग- 
प्रसिद्ध खेळाडू निमीण झाळे आहेत. १९३६ सालच्या बलिंनच्या ऑलिंपिक 
सामन्यांच्या वेळीं टोकिओ व हेळ्सिंकी यांपैकी कोणास १९४० चे सामने 
भरविण्याचा मान द्यायचा याविषयीं 'चची होऊन टोकिओ हें ठिकाण ठरलें, 
पण १९३८ मध्ये ऑलिंपिक सामन्यांच्या जबाबदारीतून मुक्त करण्या'ची 
जपानने विनंती केल्यामुळें १९४० चे सामने हेट्सिंकीसचच भरविण्याचें ठरलें. 
फिनलंडनें ही कामगिरी पत्करून तयारीला सुरवात केली होती. सुख्य स्टेडियम 
बांधून झालाच होता; इतर स्टेडियम बांधण्यास सुरवात झाळी. पण युद्धाचे 
ढग आकाशांत जम लागल्यानं सामने होतील कीं नाहीं याची शंकाच होती. 
१९३९ मध्ये युद्ध सुरू झाल्यानें सामने रद्द करावे लागळे. १९४४ सालीं लंडनला 
सामने होणार होते तेहि युद्धामुळे तहकूब होऊन १९४८ मध्यें तेथें झाले. 
१९५२ मध्यें सामने हेळसिंकीस होत आहेत. त्यासाठी जगांतील ७६ देश्यांना 
निसंत्रणे गेलीं होती. त्यांपैकी ५५ देशांनी निसंत्रणे स्वीकारून सामन्यांत भाग 
घेतला. १८ विविध खेळांच्या १४९ चुर्शी झाल्या. सामन्यांसाठी आलेल्या 
५८१० क्रीडापटूंत ५७२ स्त्रिया आहेत; हे नमूद करण्याजोगे आहे. 

सामन्यांचे मुख्य ठिकाण ऑलिंपिक स्टेडियम हे हे्तिंकीच्या उत्तर 
टोकास बांधळें आहे. सत्तर हजार प्रेक्षक व्यवाश्यत रीतीनें बसून सर्व सामने 
पाहूं शकतील असा हा भव्य स्टेडियम आहे. १९४० च्या सामन्यांसाठी 


१०४ विलायतची डाक 
> अल्याड लीम्हीली ...... .. 1“... 
वास्तविक हा बांधला होता. जागेची साफसफाई करण्याचें काम १९३४ च्या 
सुरवातीपासून चाळू होते. १९३६ च्या जूनमध्ये पायाभरणी झाली. हा 
स्टेडियम बांधण्यासाठी सरकारनें पैतता पुरावेला. परंतु या कायीत फिनिदा 
जनतेनेंहि फार मोठा हातभार लावला. हे अर्थसाहाय्य मिळविण्याचा एक 
मार्ग म्हणजे विकल्या जाणार्‍या प्रत्येक वस्तूवर स्टेडियमचें चित्र असलेळे 
तिकिट चिकटवळें जाई व स्टेडियमच्या मदतीसाठी म्हणून कांहीं रक्कम 
देण्याची विनंती लोकांना केळी जाई. या स्टेडियमचे मुख्य आकर्षण म्हणजे 
कॅक्रीटचा २३६ फूट उंचांचा भव्य मनोरा ! आणि ह्याच मनोर्‍्याच्या 
टोकावर ऑलिंपिकची ज्योत सामने चालू असेपर्यंत सतत जळत होती. ही 
ज्योत कित्येक मेल दूरपर्यंत दिसत असे. या स्टेडियमवर सामन्यांचा उद्‌घाटन 
समारंभ, समारोपत्तमारंभ, ट्रॅक अँण्ड फील्डचे सामने, फुटबौळचे महत्त्वाचे 
सामने इत्यादि समारंम-सामने झाले. 

पोहण्याचा तलाव स्टेडियमजवळच होता. त्या ठिकाणीं सुमारें १०० ् 
प्रेक्षकांची सोय होती. फुटबॉलचें मेदानाहि मुख्य स्टेडियमळा लागूनच होते. 
तेथे २५००० लोकांची बसण्याची सोय होती. कुस्त्या व बोगक्र्तग हे 
१८७5081111 ( एक्झिबिशन हॉल) या ठिकाणीं झाळें. ६००० प्रेक्षक 
सामावू शकतीळ एवढा मोठा तो हॉल होता. ॥॥८550॥०॥॥ गा ह्वात्या 
मानाने लहान होता. फक्त २००० प्रेक्षकांचीच त्यांत सोय होती. तेथें वजन 
उचलणे, स्त्रियांचे खेळ आणि बास्केटबॉल यांचे सांमने झाले. मुख्य स्टेडियम्स- 
व्यातिरिक्त सायकलिंग, हॉकी, कॅनोइंग, रोइंग, द्यूटिंग वगेरेसाठी निरनिराळ्या 
जागा होत्या. 

सामन्यांत भाग घेणाऱ्या खेळाडूंसाठी राहण्याची स्वतंत्र योजना करावी 
लागते. गांवाबाहेर एक स्वतंत्र ' ऑलिंपिक नगरी? ( 0171112 ७१1192०) 
बांधून त्यांत सर्व खेळाडूंना एकत्र राहण्याची संधि दिली जाते. हेलातिंकीच्या 
ईशान्येस १ मेळावर कॉपेला या उपनगरांत यासाठीं मुद्दाम १४ इमारती 
बांधल्या होत्या. १४ इमारती असल्या तरी त्या इतक्या मोठाल्या होत्या 
को, त्या इमारतींत ५६५ निर्रनराळे भाग होते. १६३० खोल्यांतून एकूण 
४८०० लोकांची राहण्याची सोय होती. मोकळी जागाहि भरपूर होती. 
साऱ्या भागास एखाद्या छोट्याद्या शहराचेंच स्वरूप आलें होते. बँक, 


का 


हेल्सिकी - स्टॉडियम 


र्क 
निराळ्या राष्ट्रांचे ध्वज 


निर 


शायतींची जागा 


इ 


हळासको - पोहण्याच्या 
. ४. 


हेळूसकींतील ऑलिंपिक सामने १०५ 


रेस्टॉरंट, करसणुकीचीं साधनें, किरकोळ सामान विकत मिळण्याची दुकानें, 
इत्यादींमुळे तर गांवाबाहेर आहोंत असें सुळींच वाटत नसे. एक मोठें 
आकर्षक प्रवेशद्वार व त्याच्या उजव्या बाजूस सर्व राष्ट्रांची निशाणे फडकत 
आहित, असें त्या नगरीचे बाह्य स्वरूप असल्यानें आंत जाण्याची कोणासहि 
स्वाभाविकच इच्छा होई. अथात्‌ या “नगरीमध्ये जाण्यास सवीनाचच मुभा 
नव्हती. सामन्यांत भाग घेणारे खेळाडू, सामना आंखणाऱ्या निरनिराळ्या 
समित्यांचे अधिकारी, वृत्तपत्र-वातीहर व खाद्यविक्रीची परवानगी मिळालेले 
लोक यांनाच आंत प्रवेश होता, प्रत्येकास एक ओळख-पत्रिका दिळी जाई. 
ती पत्रिका असल्याशिवाय प्रवेश मिळत नसे. जेवणा*ची सोयहि तेथेंच होती. 
राहण्याबद्दळ प्रत्येकाकडून दिवसाळा ६ डॉलर्स ( म्हणजे सुमारें २० रूपये ) 
घेतळे जात. त्यांत राहण्याची सोय व जेवण येई. राहण्याच्या खोल्या कांहीं 
लहान व कांहीं मोठ्या होत्या. एका माणसासाठी स्वतंत्र खोली अश्या फास्च 
थोड्या खोल्या होत्या. बहुतेक खोल्यांत दोन, तीन, चार, पांच व क्वचित 
सहा-सातहि विछाने आढळत. परंतु सर्व सुखसोयी मुबलक होत्या. पन्नास-साठ 
विविध देशांतील लोक; प्रत्येकाचे अन्न निराळें, खाण्याच्या वेळा मिन्न, पण 
त्यांतल्या त्यांत वेळा जमवून व अन्नाची विविधता ठेवून शक्य तेवढें 
सवोना रुचेल असें अन्न देण्याची उत्कृष्ट सोय करण्यांत आली होती. “नगरी? 
मधील इतर वातावरणहि फारच प्रसन्न होतें. जगांतील अनेक ठिकाणचे 
खेळाडू एकत्र येऊन पंधरा दिवस एकमेकांच्या सहवासांत घाळवीत असल्या- 
मुळें सर्वत्र एक प्रकारचें चैतन्य निर्माण झाळें होतें. भिन्न देशांतील लोक 
एकमेकांशी ओळख करून घेण्यासाठीं व. झालेला परिचय वाढविण्यासाठी 
आतुर होते हे स्पष्ट दितत होतें. 

सर्व स्त्री-वेळाइंची व्यवस्था हेट्सेकीच्या नसिग स्कूलमध्ये झाली 
होती. सुमारें सहाशे स्त्रिया एकत्र राहूं शकतील एवढी मोठी ही 
इमारत आहि. 

कपिला येथील “ ऑलिंपिक नगरी ? मध्ये फक्त ४८०० लोकांची सोय 
होती. यंदां खेळाइंची संख्या प्रचंड प्रमाणांत वाढल्यामुळें हें ठिकाण अपुरे 
पट्ट ठागळे व म्हणून ओटेनिमी या ठिकाणीं कांही खेळाइंची व्यवस्था 
केठेली होती. , 


१०६ विलायतची डाक 

हें ठिकाण हेलसिंकी शहराच्या बाहेर सुमारें पांचसहा भेळ लांब आहे. 
आसपास गर्द झाडी व जवळच समुद्र आहे. “ स्टूडंट टाऊन ऑफ फिन्लंड्स 
इन्स्टिटयूट ऑफ टेक्नॉलळोजी अँट्‌ ओटेंनीमि> या विद्यार्थी-नगरांत सुसारें 
१४०० लोकांची सोय होऊं शकत होती. या ठिकाणीं रश्षिया, हंगेरी, 
रुमानिया, बल्गेरिया, पोलंड व ढाल चीन या राष्ट्रांतीळ खेळाडू राहत १ 
इतर सव देशांचे खेळाडू कपिळा यथे राहत. ही विभागणी कोणत्या तत्त्वावर 
झाली व कां हे सहज समजण्यासारखे आहे. मात्र या विभागणीमुळें या दोन 
गटांतील अलगपणा भासण्याइतका निश्चित वाढला यांत शका नाहीं. विविध 
राष्ट्रांचे स्नेहसंबंध डढ होण्याच्या दृष्टीनें सर्व खेळाडनीं एकत्र राहणें फारच 
आवद्यक असतें. परंतु लाळ गटांचें इतरांपासून अलग राहण्याचे धोरण क्रीडा- 
क्षेत्रांतहि कमी झाळें नाहीं हें दृष्टोत्पत्तीस आल्यावांचून राहत नाहीं. क्रोडाक्षिच> 
सुद्धां राजकारणाला टाळूं शकत नाहीं हेंच खरें! 

८ ओलिंपिक नगरी? चे संचालक श्री. ओ-. जे- निनिकोस्की यांना 
भेटून त्यांच्याशीं थोड्या गप्पा मारण्याची संधि मला मिळाली. हे ग्रहस्थ खूप 
मनमोकळे होते व खेळाडूंच्या राहण्याची व्यवस्था व ऑलिंपिक सामन्यांची 
इतर बरीच माहिती त्यांच्याकडून ऐकायला मिळाली. “ सर्व लोकांच्याकडून 
मळा हार्दिक साहाय्य मिळाळें व विद्षोषतः खेळाडूंनी फारच योग्य शिस्त 
ठेवली. त्यामुळें : ऑलिंपिक नगरी ? चें काम सुरळीत चालूं दाकलें ” असें 
ते म्हणाळे. मीं त्यांना शोवटीं एक प्रश्न विचारला की, “ यंदांच्या वर्षीच्या 
ऑलिंपिक नगरीतील खास वैशिष्ट्य असें तुम्ही कोणतें सांगू शकाळ १२? त्यावर 
ते खूप मोठ्यानें हंसळे आणि विनोदाने म्हणाले “ यसू, लाइट नाईट क्र 
(०, टाप एाष्टा5!) --आणि हास्याच्या फवाऱ्यांतच आमचची 
सुळाखत संपली. र 

खेळाडूंच्या व्यवस्थेखेरीज प्रेक्षकांची सोय हाहि एक बिकट प्रश्न होता. 
हेळ्सिंकी हे चार लाखांचे शहर. सर्व मोठाली हॉटेल्स हीं सन्मान्य पाहुणे, 
वृजपत्र-वातांहृर आणि तत्सम लोकांसाठी राखून ठेवळेलीं होतीं. इतर प्रेक्षकांची 
व्यवस्था खाजगी घरांतून करणे आवदयक होतें, आणि त्या बाबतींत हेळूसिंकीच्या 
नागरिकांनी फारच सहकार्य दिलें. घरांत जागा अपुऱ्या असूनहि आलिल्या 

पाहुण्यांची सोय व्हावी म्हणून प्रत्येकाने अडच्चण सोसून व्यवस्था केली- 


८>६५८-६---३-४--५>५/*-<-. र“. 


0० २- (7 ४, 


हेळ्सिकींतील ऑलिंपिक सामने १०७ 
राहण्याच्या व्यवस्थेसंबंधीं लिहितांना एका गोष्टीचा उल्लेख करणें" 
अत्यंत आवचयक आहि. ती म्हणजे येथील महागाई. युरोपांतील इतर देशांपेक्षा 
फिनलंडमध्ये आधींच जास्त महागाई आहे. त्यांत ऑलिंपिकचे सामने ! सर्व 
जिनसांच्या किंमती ऑलिंपिक समितोनें मात्र आधींच ठरविल्यामुळें घासा- 
'विश्ीचा प्रश्न नव्हताच. राहण्याची व्यवस्था खाजगी घरांतून झाली खरी; पण 
त्यासाठीं रोजीं १५ ते २५ रुपये इतका खर्च येई. कोणती एक गोष्ट स्वस्त 
असेल तर दूध. ३-४ आण्यांस एक ग्लासभर उत्तम दूध मिळे. 
ऑलळिंपिकचें तिकिट आगाऊ विकत घेतां येत असे. ज्या ठिकाणी, 
राहावया'चें तेथील पत्ताहिं तिकिटाबरोबर दिला जाई. त्यामुळें हेट्सिकीला. 
आपण कुठें राहणार तें आधीं कळत असे व त्यांना आधीं पत्र पाठवून 
ओळखहि करून घेतां येई. माझी व्यवस्था हेल्मी सुरोमन या बाईेच्याकडे 
झाली होती. घरांत फक्त चारच खोल्या होत्या, पण त्यांनीं पाहुण्यांची; 
व्यवस्था फारच 'चांगळी ठेवली. आम्ही चौचे तेथें होतों; पण दाटी मुळींच 
वाटली नाहीं. आम्हांस लागेल ती वस्तु देण्यांत व आमची प्रत्येक अडचण; 
निभावण्यास हेल्मी या सदेव तत्पर असत. मनसोकळेपणा व आपुल्को या 
वृत्ति तेथें आढळल्यामुळे मी त्या घरांत क्षणाधीत मिसळून गेलों. राष्ट्रीय 
संमेलन-समारभांत स्वतः घस सोसून सहकार्य करण्याची फिनिश लोकांची 
ही राष्ट्रीय वृत्ति भारतीय बांधवानीं आत्मसात्‌ करण्यासारखी आहे. 
फिन लोकांत भारताविषयी विशेष आपुलकी आढळली. हेल्सिंकीत 
एक मित्र-मंडळ ( पशा 0५11] 5500181 ) असून त्याचा हेतु भारत 
व फिनलंड यांचे संबंध वाढविणे हा आहे. त्या संस्थेने भारतीय खळाडूंना; 
न्चहापान देऊन त्यांचा आदरसत्कार केला. श्री. राजगोपालाचारी यांच्या 
६ उपनिषद्‌ ? या ग्रंथाचें फिन मार्णेंत भाषांतर झाळें असून त्याची प्रतहि 
मला पहावयास मिळाली. हेळ्सिंकीला एक चहापानग्रह आहे. तेर्थे भारतीय 
चित्रकला व कांडी संस्कृत सुभाषिते मिंतीवर रंगविलेली दिसली. फिनलंड- 
सारख्या देशांत मारताबद्दलची ही आपुलकी वा मित्रत्वाची भक्कना पाहून' 
कोणासहि आनंद होईल. भिसतेस्‌ किस्तोला या फिन बाईशी माझा परिचय; 
झाला. त्या भारतांत तीन वर्षे राहिल्या होत्या व त्या अवधीत त्यांनी 
भारताच्या इतिहासपरंपेरेचा खूप अभ्यास केला. एवढेंच. नव्हे तर हिंदी, 


१०८ विलायतची डाक 


“<<<” -५८.५-५:५८<५६-५६-१-५-५६ 


४४7४५ 


माषाहि त्यांनीं आत्मसात्‌ केली. त्या माझ्याशी हिंदींत बोलल्या. भारता- 
विषयीं प्रशंसेचे उद्गार त्यांच्या तोंडून ऐकायला मिळाले, त्यामुळें धन्यता 
वाटली. 
र मी येथे तीन - चार दिवस राहून बरेच सामने पहाणार आहें. त्यांचें 
ऱवर्णन पुढील पत्रांत करीन. ब 
ती. नाना व सो. आई यांना शिरसाष्टांग नमस्कार. 
तुझा, 
भाऊ 


व्य ९३्वं 
ऑलिंपिक सामने 
(भारत, जपान, अमेरिका व राशिया ) 
॥श्री॥ 
हेळसेंकी, दि. २ ओगस्ट, १९५२ 
पेप्रेय उषास सप्रेम आशीवाद. 


२.7. (२५ (० 


हेळातेंकीस आल्यापासून विविध प्रकारचे ऑलिंपिक सामने पाहायला 
मिळाले. खेळ पाहतांना माणूस किती तन्मय होतो ! क्रीडा ही मानवाची 
एक सहज-प्रव्वाते आहे असें मानसशास्त्र सांगते. मी तर म्हणेन कीं, “ माणूस 
ःहा प्रामुख्यानें खेळकर प्राणी आहे? अशी व्याख्या करायलाहि हरकत नाहीं. 

ऑलिंपिक सामन्यांत भारतानेंहि हिरीरीने भाग घेतला. हिंदी 
खेळाडूंच्या य्याचा उल्लेख करायचा झाल्यास पहिला उल्लेख आपल्या हॉंकीच्या 
संघाचा कखुवा लागेल. आपल्या हॉंकीच्या टीमने जगांत अजिंक्यपद मिळविले 
आहे. १९२८ सालीं आपण प्रथम हॉकी टीम ओलिंपिक सामन्यांसाठी पाठविली" 
तेव्हांपासून दर सामन्यांत आपण होंकीचें अजिंक्यपद अढळ ठेवलें आहे. 
"एवढेंच नव्हे तर; प्रत्येक सामन्यांत प्रचंड फरक राहून डोळ्यांत भरेळ असा 


ऑलिंपिक सामने १०९. 


> ४--५-५-५/५/५-५ 


४” 


विजय संपादन केला आहे. हेलिंडचा हॉकी संघ युरोपांत फार नांवाजला जातो. 
त्या संघाशी आपला निणीयक सामना झाला. ६-१ असा आपण तो जिंकला. 
विशेषतः आपल्या संघाच्या स्टिकू-वक (5८-७० ) ची सर्व जण फार 
स्तुति करतात. आपला एंक खेळाडू प्रतिपक्षाच्या दोन-तीन खेळाडशीं सहज 
चचकवाचकवी करून चेंडूवस्चा ताचा टिकवू शकतो. 

हेलासंकीला कोणाहि परदेशी माणसाची गांठ पडली आणि मी हिंदी 
आहे असें त्याला कळलें तर पहिली कोणती गोष्ट तो बोलत असेळ तर 
आपल्या हॉकी संघाची स्ताति. भारत आणि होंकी या दोन गाष्टी एकत्र 
उल्लेखिल्या जातात. आतांपर्यंत आपल्या संघाने कर्धींच पराभव खाल्ला नाहीं 
ही गोष्ट प्रयेकजण कोतुकानें बोळून दाखवितो. हॉकींत मिळविलेला विजय व 
म्हणून प्राप्त झालेले सुवर्णपदक यामुळें हेळसिंकीत कोणाहि हिंदी माणसाला 
अभिमानानें छाती पुढें करून चालतां येई. - 

त्यानंतर दुसरा महत्त्वाचा विजय म्हणजे श्री. खाद्याबा जाघव यांचें 
कुस्तींतील यर. सन १९४८ च्या लंडनच्या सासन्यांत श्री. जाधव यांचा 
सहावा क्रमांक होता. परंतु या वर्षा त्यांनीं अभिनंदनीय प्रगति करून बॅन्टम 
वेट म्हणजे १२५३ पोंडांखाळील 'चढाओढींत तिसरा क्रमांक पटकावला व 
त्याबद्दल त्यांना त्रॉझर्चे पदक मिळालें. आपल्या कुस्तीच्या संघा'चे व्यवस्थापक 
श्री. बी. बी. रॉय यांची व माझी गांठ पडली. श्री. जाधवांच्या कुस्तीतील 
नेपुण्याची त्यांनी बरीच स्ताते केली. हिंदी संघाच्या कुस्तींतील कामगिरीचा 
आढावा घेतांना ते म्हणाले, “ ग्राऊंड रेश्लिंगमध्यें जर आपल्या खेळाइंनी 
लेग वकची आणखी प्रगाते केली तर आपला संघ अधिक यशस्वी होऊं 
शकेल.” १९५६ सालीं होणाऱ्या ऑलिंपिक सामन्यांपर्यंत आमचे खेळाडू हीं 
प्रगाते करतील व कुस्तीचें अजिंकयपद मिळवितील असा प्रबळ आत्मविश्वास 
श्री. रॉय यांच्या बोलण्यांत दिसत होता. फेदर वेट (१३६३ पीडांपर्यंत 9 
कुस्तीच्या सामन्यांत श्री. माणगांवे मास्तर हे पांचवे आले. 

मुष्टियुद्धाच्या ( बॉक्सिंगच्या ) सामन्यांत वेल्टर वेट-( १४७ पौंड - 
११ ओंस-५ ड्रॅम्त ) मध्ये श्री. नोरीस हे क्वार्टर फायनल्सपर्मंत आठे; पण 
ग्रसन या डॅनिश ग्रह्स्थाने अगदीं अल्पशा गुणांनी त्यांचा पराभव केला. 
आपल्या बॉक्सिंग संघाचे व्यवस्थापक श्री. सील हे म्हणाले, “ नोरीस हे फार 


2११० विलायतची डाक 


४५४५४५४५५६ ५-<५६-५६-५--५ 


“५६/५८/४५८५ ५/५-५-“५६<५६५<ध 


उत्तम खेळले. परंतु बॉक्सिंगचे नियम निरनिराळ्या ठिकाणी निरनिराळे 
आहित व त्यामुळें श्री. नोरीस यांचे कांही गुण हुकले. एरवीं त्यांना यापेक्षां 
जास्त यश मिळूं शकळें असतें.” 

.अक्ा रीतीनें हिंदी संघास १ सुवर्णपदक व २ त्रॉझर्चें पदक असे मिळून 
एकूण १७ गुण भिळाले. 

यंदांच्या हिंदी संघाचें वेशिष्टय म्हणजे ऑलिंपिक सामन्यांमध्ये हिंदी 
स्त्रियांनी भाग घेतला असा हा पहिलाच सामना. हिंदी खेळाडू सुमारे १०० 
होते व त्यांत ४ स्त्रिया होत्या. स्त्रियांचा हा पहिलाच अनुभव व म्हणून 
त्यांच्याकडून जास्त यश्याची अपेक्षा करणें चूकच ठरेल. कु. डोळी नझीर 
यांनीं पोहण्याच्या चढाओढीत भाग घेतला. त्यांच्याशीं गप्पा मारतांना त्या 
म्हणाल्या, “ खेळाच्या बाबतींत जगांतीळ महिलांनी किती प्रगाति केली 
आहे व हिंदी महिलांना केवढा प्रचंड टप्पा गांठावयाचा आहे यांची पुरेपूर 
कल्पना प्रत्यक्ष अनुभवाने आळी. या ऑलिंपिक सामन्यांपासून आम्हांला हा 
मोठा फायदा झाला. पुढील वेळेस आम्ही जास्त 'चांगळी कार्मांगरी करून 
दाखवू असा आम्हांस विश्वास वाटतो. ” उद्‌घाटन - समारंभाच्या वेळेस 
हिंदी स्त्रियांनी परिधान केलेल्या वेषाबद्दळ परकीय लोकांना खूपच कुतूहल 
वाटलें. वृत्तपत्रांतून ४ हिंदी स्त्रियांचे त्या पोषाखांतील फोटो छापून आले- 
हिंदी खेळाडूंनी पंठाणी पद्धतीचे फेटे वापरळे होते. मात्र समारंभाच्या वेळीं 
-खूपच पर्जन्यवृष्टि झाळी व हर्वेत फडकणार फे्यांचे तुरे पावसाने ओळेचिंब 
झाळे आणि सवोचा फार विरस झाला. 9 

भारतानें इतर राष्ट्रांशी आपले संबंध वाढविण्याची संधि दवडली नाही. 
"विशेषतः मारताचा चहा सुप्रसिद्ध आहे. म्हणून भारतातर्फे सव खेळाडूना 
चहाचा एकेक पुडा बक्षीस देण्यांत आळा. शिवाय भारतांतील कारमार; 
'हैदराबाद इ० प्रेक्षणीय स्थळांसंबंधीचें बरेचसे चित्रमय वाढ्य़य इतरांना 
वांटण्यासाठी खेळाडूंनी हेळसिंकीस आणलें होतें. पण तें आवद्यक तेवढ्या 
प्रमाणांत वांटळें गेळें नाही अशी तक्रार कांहीं जणांनी मजजवळ केली. 
भारतीय संघाचे प्रमुख अधिकारी श्री. हक्क यांचीहि गांठ पडळी. निरनिराळ्या 
देशांतील -ळोकांशीं संबंध वाढविण्याची त्यांची हातोटी विशेष लक्षांत येण्या- 
सारखी होती. हिंदी संघाच्या एकूण कामगिरीबद्दल त्यांनीं समाधान व्यक्त 


ऑलिंपिक सामने १११९ 


*५--५/५-६८/५८/५“५ ८7272 - ५26006 


केलें. भारतांतील ऊष्ण हवेमुळे खेळांना तितकेसे उत्तेनन मिळत नाहीं व 
म्हणून जागतिक स्पर्धेत आपण मागे पडता असें मत त्यांनीं व्यक्त, केळे. 

हिंदी संघाबद्दळ एक गोष्ट मात्र माझ्या मनाला फार बोंचली. इतर 
राष्ट्रांतील प्रत्येक खेळाहू व अधिकारी आपल्या कोटावर आपल्या देशाचें चिन्ह 
म्हणून स्वदेशाचा ध्वज म्हणा अगर इतर कसले तरी प्रतीक लावीत. त्यामुळे 
खेळाडूकडे पाहतांक्षणींच तो कोणत्या देशांतील आहे हें चटकन्‌ कळे. परंतु 
आमच्या देशांतील लोकांच्या कोटावर असली कोणतीच खूण दिसत नव्हती. 
एवढेच नव्हे तर, हिंदी संघाचे प्रमुख म्हणून काम करणारे श्री. हक्क यांच्या 
कोटावरहि हिरवा रंग असलेला व त्यावर चांद व तीन तारे असलेलें चिन्ह 
झळकत होतें; अशोकचक्र अथवा भारताचा ध्वज यांपैकी कांहींच नव्हतें. 
तें चटकन्‌ डोळ्यांत खुपल्याशिवाय राहिळें नाहीं ! 

जपान हे छोटेंतं राष्ट्र. पण एके काळी ओलिंपिक सामन्यांतील यशाने 
त्यानें जगांतील लोकांचे डोळे दिपविळे होते. १९४० सालच्या सामन्यांचा 
मानहि टोकिओस मिळाला असता. जपान हे पोर्वात्य राष्ट्र म्हणून जपानी 
संघाचे सेक्रेटरी श्री. टाकिझो मात्सुमोटो यांना भटण्यास सी सुद्दाम गेलो 
होतों. जपानने सवीत आधिक संख्येनं खेळाडू बिनळा १९३६ सालीं 
थाठविले होते. त्या वेळेस जपानचे २८० खेळाडू बलिनला गेले होते. १९४८ 
च्या सामन्याला जपानला निमंत्रण, नव्हते. त्यामुळे आतां ऑलिंपिक सामन्यांत 
जपान सोळा वषीनीं प्रवेश करीत आहे. यंदां १०१ जपानी खेळाडूंनी भाग 
बेतला. युद्धांत जपानच्या झालेल्या हानीमुळें जपान खेळांच्या बाबतींत जगा- 
बरोबर राहूं न शकल्यामुळे जपानी संघाचे यंदांचें यश नेहमीप्रमाणं भरीव नाहीं 
असें मात्सुमोटो हे म्हणाळे. शिवाय इतक्या परदेशप्रवासाचा होणारा खर्चहि 
बराच आहे म्हणून जास्त खेळाडू येऊं शकले नाहींत. इतकें असूनहि जपानने .. 
२ सुवर्णपदके, २ रोप्यपदके व २ ब्रॉझची पदके मिळविळी. जपानला एकूण 
६४ गुण मिळाले व सर्व राष्ट्रांत त्याचा गुणदृष्टया १३ वा क्रमांक लागला. 

विशेषतः कुस्तींत जपानने बरीच पदर्के सिळवलीं. कुस्तींतील यक्षाचे 
रहस्य सांगतांना श्री. मात्सुमोटो म्हणाले, “ कुस्तींत दमछाक (स्टॅमिना ) वाढ- 
विण्यापक्षांहि वेगाळा ( स्पीड ) जास्त महत्त्व आहे. आमचे खेळाडू दुस्त्यांचे 
डावच झटापट बदल्ण्यांत कुशल आहेत व म्हणूनच त्यांना यश मिळूं शकतें.” 


११२ विळायतची डाक 


**“४-*<५४५४/४/”५/”४/”४/”४/४४//४.”४५””४””४” 


एकूण ऑलिंपिक खेळांविषयीं त्यांनीं प्रशांसोद्गार काढले. सर्व खेळ 
फारच चांगल्या रीतीनें आंखले होते व वातावरण खेळीमेळीचें होतें. 
बोंचण्याजोगी एकच गोष्ट त्यांना वाटली व ती म्हणजे खेळामध्येंहि राज- 
कारण घुसडण्याचा कांहीं राष्ट्रांचा प्रयत्न. अर्थात्‌ ही गोष्ट विस्ताराने 
सांगण्याची त्यांना आवदर्‍्यकता वाटली नाहीं. पण त्यांना काय म्हणाय*चे 
होतें तें स्प कळत होतें. 

अमेरिकेच्या संघाचे प्रमुख कर्णधार श्री. के. एल्‌. विल्सन यांची व 
माझी ओळख या सामन्यांच्या वेळीं झाली. थोड्याफार गप्पाहि झाल्या. आतां- 
पर्यतच्या सर्व ऑलिंपिक सामन्यांपेक्षां अमेरिकेनं या वेळीं अधिक खेळाडू 
पाठविले. एकूण ३३६ खेळाडूंपैकीं ४८ स्त्रिया होत्या. आतांपर्यंत दरवर्षचि 
सामने अमेरिका गाजवते आणि या वेळेसहि ४० सुवर्णपदके मिळवून 
अमेरिकेने आपली कीर्ते कायम ठेवल्याचे श्री. विल्सन यांनीं सांगितलें. 
पुरुषांच्या अथूलेटिक्स सामन्यांत तर अमेरिकेला भरघोंस यश मिळालें आहेनच 
पण त्याशिवाय स्टीपळू चेस ( क्रॉस कंट्री ), बॉकितग, कॅनोअिंग व पोहणे 
यांतहि उल्लेखनीय यश अमेरिकेने मिळविळें असल्याचें ते म्हणाळे. दरवषी 
अमेरिका इतके यश मिळवू शकते याचें रहस्य काय आहे असें विचारतां 
श्री. विल्सन यांनीं उत्तर दिळें की, “ देशांतल्या देशांत असे अनेक 
लहानमोठे सामने आम्ही भरवतो व त्यामुळें चुरस वाढते. जितकी चुरस 
जास्त तितके शिक्षण जास्त मिळतें. अमेरिकन संघाच्या यश्शाचें हे मर्म आहे. 
शिवाय आमचे खेळाडू विशेष मेहनत घेऊन शास्त्रीय रीतीनें तालीम 
चाळू ठेवतात. ? प 

यंदांच्या वर्षी रशियाने या खेळांत प्रथमच पर्दापण केलें. त्यासंबंधी 
विचारतां श्री. विल्सन म्हणाले, “ ती फार चांगली गोष्ट झाली.” रशियन 
खेळाडूंच्या कोशल्याची तारीफ करून ते म्हणाले, “ त्यामुळें या वर्षीच्या 
खेळांत जास्त चुरस निर्माण झाली व म्हणून सामने जास्त रंगले. त्यामुळेंच 
खेळांतील कौडाल्यहि वाढलें. पुढील सामन्यांतदेखील रशिया भाग घेईल व 
सामने जास्त चुरशीचे बनवीळ अशी मळा आश्या वाटते. ? 

* ऑलिंपिक सामन्यांच्या पद्धतींत कांहीं सुधारणा करणें आवदयक आहें 
का£ असें विचारतां ते म्हणाळे, “ ऑलिंपिक सामन्यांचा पसारा दिवसेंदिवस 


५. “५-<५/५-/” 


ऑलिंपिक सामने ११३ 


१८५५-५५-४८ ४८/५-५-५८५८”५८<५/५६-/५८५/५/५८/५ 


वाढत चालला आहे. त्यामुळें सामन्यांत भाग घेणे ही फार. खर्चाची गोष्ट 
होऊं लागली आहे. ज्यांना हा खर्च करण्याची ऐपत असेल अर्शी राष्ट्रेंच या 
सामन्यांत भाग घेऊं शकतात. त्यामुळें आतां यापुढें नवीन कोणतेहि खेळ 
ऑलिंपिक सामन्यांत सामावून न घेतां खेळांची मर्यादा येथेंच घालावी: _ 
त्यायोगें वाढत्या पस्ताऱ्यास आळा घालतां येईल.” 


यंदांच्या सामन्यांत रशियाने प्रथमच प्रवेशा केला व पहिल्याच 
सपाट्यांत. सवीत अधिक गुण त्यानें मिळविले. त्यामुळें रशियाचे नांव 
ऑलिंपिक सामन्यांत बरेंच गाजले; म्हणून जमल्यास रशियन संघाच्या 
प्रमुख अधिकाऱ्यांपैकीं कोणाची गांठ घेऊन गप्पा मारण्याची संधि मिळते 
का, हे पाहण्याचे मी ठरविळें. अमेरिका, ब्रिटन, जपान इत्यादि अनेक 
राष्ट्रांच्या प्रमुखांची व खेळाडूंची गांठ पडून सहज गप्पा मारतां आल्या. मात्र 
तितक्याच सहजतेनं रश्चियन अधिकारी व खेळाडू यांच्याशी ओळख करून 
घेतां येईल असें वाटले नाहीं. 

रारोयन खेळाडूंची छावणी हेट्सिंकीपासून पांच-सहा मैलांवर 
ओटेनिमी येथें इतर कॅपपासून दूर होती हं सांगितलेंच आहे. यामुळें एक 
प्रकारची दूरता आधींच निर्माण झाली होती, परंतु तरीहि त्या छावण्यांमध्ये 
जायचं मीं ठरविळें. कॅम्पच्या आवारांत शिरतांच कम्युनिस्टप्रणीत राष्ट्रांच्या 
अस्तित्वाची तत्काळ जाणीव झाली. कॅपच्या इमारतीवर स्टॅलिनचें भव्य 
तैलचित्र दूरवरून दिसत होतें. चीन, रुमानिया इ. राष्ट्रांच्या छावण्यांवर्रहि 
त्यांच्या प्रमुखांचे चित्र व शिवाय शेवटी स्टॅलिनचें चित्र होते. मी आंत 
शिरलो. फारच थोड्यांना इंग्रजी समजत होतें. त्यामुळे मला दुभाषाकडे 
नेण्यांत आलें. रशियन छावणीच्या कचेरीत हें काम करणारी निना? या 
नांवाची सुमारे. २५-३० वषीची एक तरुणी होती. प्रथम मीं तेथे येण्याचे 
कारण सांगितळें व रशियन संचालकांची गांठ पडून गप्पा मारतां येतील का, 
असे विचारलें. अर्थात्‌ तिनें विचारळें, “ काय हेतूने गप्पा मारायच्या आहेत !?? 
मी म्हणाला, “ एका वृत्तपत्रासाठी या सामन्यांवर लेख लिहिण्याचे 
अ असल्यामुळें माहिती गोळा करण्यासाठीं मी आलों आहे. 

वे. डा ८ 


११४ विलायतची डाक 


र“र*<<५<५<५<५<५<५<५-५-५-/५८-५-१५--५८-५६-५६ 


“५५-५५ ५“५<५</५/५ 


मीं वृत्तपत्राचें नांव काढतांच त्या स्त्रीचा चेहरा बदलला. अक्षरशः 
पोलिस तपासणी सुरू करावी तश्शीच वृत्ति तिनें स्वीकारली व प्रश्नांची फैर झाडली. 
“ कोणतं वृत्तपत्र £ ? मी म्हणालो, “ पुण्याला केसरी ? हे वृत्तपत्र आहे. 
५ कोणत्या.भाषेंत १ ? “ मराठी ?. “ त्या वृत्तपत्राचे धोरण काय १ ?-मीं 
तिला प्रतिप्रश्न केळा, “ कसल्या बाबतींतलं धोरण जाणण्या*ची तुमची इच्छा 
आहे १? ती म्हणाली, “ अर्थात्‌ राजकीय--म्हणजे तुमचं वृत्तपत्र * बुर्श्वा ? 
आहे का  डेमोक्रॅंट? आहे?” हा प्रश्न ऐकून मी थक्क झालों. खेळांच्या 
बाबतीतली ही मुलाखत व त्यांत राजकारणाचा कोठें व कसा संबंध येतो हें 
मला कळेना. पण मीं उत्तर दिलें, “ तं वृत्तपत्र बइर्वा आहे कीं डेमोक्रॅट आहे 
हें मळा माहीत नाहीं. पण त्या वृत्तपत्रांतील क्रीडा-विभागांत मी लेख 
लिहीन व तो लेख क्रीडाविषयाची ज्याला आवड असेल त्या प्रत्येकासाठी 
असेल. मग त्याचीं राजकीय व सामाजिक मर्ते क्ींहि असोत. तिच्या 
प्रश्नाला मीं कलाटणी दिली हे पाहून तिनें विचारलें, “ दृत्तपत्राच्या नावाच 
इंग्रजी माषांतर सांगाळ काय १? मीं म्हटळें, “ लायन, ( 10 टे 
नांव कां ठेवलं गेळ १” हा पुढचा प्रश्न. मीं म्हटलें, “ लायन (सिंह ) ढे 
आम्ही शाक्तीचें प्रतीक समजतो. 
ही तपासणी झाल्यावर ती आंत गेली व संचालकांना ( ज्यांच्याशी मला 
बोलायचे होतें त्यांना ) भेटली. त्यांच्यांत काय बोलणें झाळें हें मळा ठाऊक 
नाहीं. पण १० मिनिटांनी ती बाहेर आली व मला म्हणाली, “ तुम्ही अस 
करा, तुम्हांला जे कांहीं प्रश्न विचारायचे आहेत ते एका कागदावर लिहा व 
उद्यां दुपारी या वेळेस परत या. तेव्हां तुम्हांला त्या प्रश्नांची उत्तरं लिहून 
मिळतील. संचालकांची मुलाखत होऊं शकणार नाहीं. ” अथात्‌ ररि यासंबंधीं 
जास्त माहिती मिळवावी एवढाच माझा हेतु होता. म्हणून प्रत्यक्ष मुलाखत 
झाली नाहीं तरी प्रश्नांची उत्तरें मिळाडीं तरी त्यांत समाधान मानावें म्हणून 
मीं कांहीं प्रश्न लिहून दिले. प्रश्नांच्या खाली वृत्तपत्राचे नांव व माझें नांव 
लिहिण्यास मला तिनें सांगितलें. ् 
दुसर्‍या दिवशीं मी पुन्हां गेलो. दारांतच निना मेटली व प्रश्नाचा 
उत्तरे घेण्यास आलो आहे असें मीं तिळा सांगितळें. ती म्हणाली, “ तुम्ही 
येथेंच उभे राहा. मी आंत जाऊन कागद घेऊन येते.” दारांतून आंत येऊन 


ऑफिंपिक सामने ११५ 
चसायला सांगायची साधी नम्नताहि तिनें दाखविली नाहीं. त्या ठिकाणीं मी 
जवळ जवळ अर्धा तास उभा होतों. माझ्या समोरून निना अनेक वेळां आंत- 
बाहेर गेळी. पण प्रश्नांची उत्तरें देण्याचें तर बाजूलानच ; पण नुसती माझी 
दखलागिरी घेण्याचेंहि तिला सुचलें नार्ही. शेवटीं कंटाळून प्रश्नांची उत्तरें 
देण्याची त्यांना इच्छा नाहीं असें समजून मी परत फिरलो. मला माझ्या 
प्रश्नांचींहि उत्तरे मिळूं राकलीं नाहींत. रशियन लोकांनीं हेटसिंकीला आपल्या- 
भोंवतीं एक प्रकारचें गूढतेचें वातावरण निर्माण केळे होतें. कोणांतहि ते 
मिसळत नव्हते. त्यांच्या अलिस्ततेविषयी मीं हेळ्सिंकीला अनेकांकडून ऐकले 
होतें. परंतु दुदैवाने मळाहि तोच कडु अनुभव आला. यकश्याबरोबर जर 
रशियनांनीं खिलाडू वृत्ति दाखवळी असती तर त्यांचें यश आधिक खुलून 
दिसलें नसर्ते का? 

.ऑलिंपिक सामन्यांपैका बहुतेक सगळे सामने आतां संपळे आहेत. आतां 
सामन्यांचा समारोप व बक्षीस-समारंभ एवढे महत्त्वाचे कार्यक्रम उरळे आहेत. 
त्यांची माहिती पुढील पत्रांतून कळवीन. 

कळावें. ती. नाना व सो. आई यांना शिरसाष्टांग नमस्कार. 

तुझा, 
भाऊ 


यत्न २9 वै ी 
ऑलिंपिक सामने. 
( बक्षीस-समारंभ व समारोप ) 
॥श्री॥ 


हेट्सिंकी, दि. ४ ऑगस्ट, १९५२. 
प्रिय उषास आुभाशीर्वाद. 

येथील ऑलिंपिक सामने संपे व बक्षीस-समारंभाचा नयनरस्य 
सोहाळा पार पडला. बक्षीस-तमारंभाचा हा प्रसंग फारच हृदयस्पशी असतो. 
त्या वेळेस केवळ एका व्यक्तीचाच गौरव होत नसून ज्या राष्ट्रांतील ती व्यक्ति 
असेल त्या राष्ट्राचाहि सन्मान होतो. कोणत्याहि चढाओढीचा निर्णायक 


११६ विलायतची डाक 


-><५<४४५/५८ 


सामना झाला कीं तत्काळ त्या स्पर्धेचा बक्षीस-समारंभ उरकून घेण्यांत येतो. 
पहिल्या तीन क्रमांकांना बक्षिसे असतात. प्रथम एका छंटफॉमवर तिघे जण 
उभे राहतात. पहिला क्रमांक मध्यभागीं, . दुसरा त्याच्या उजव्या बाजूस व 
तिसरा पहिल्याच्या डाव्या बाजूस. पहिल्याळा उर्भे राहण्यास उच्चासन द्लिले 
असतें. नंतर दूरध्वनिक्षेपकावर त्या तिघांची नांवें व त्यांच्या राष्ट्रांची नाव 
सांगतात. टाळ्यांच्या कडकडाटांतच पहिल्यास सुवर्णपदक; दुसऱ्यास रोप्यपदक 
व तिसऱ्यास ब्रॉझर्चे पदक दिलें जातें. नंतर सर्व प्रेक्षक उभे राहतात व बँडवर 
ओळीने त्या तीन राष्ट्रांची राष्ट्रगीत म्हटली जातात आणि त्याचच वेळी त्या 
तीन राष्ट्रांचे ध्वज वर चढविळे जातात. पहिल्यांदां पहिल्या आलिल्या राष्ट्रोचा; 
नंतर दसऱ्या आलेल्या व शेवटीं तिसऱ्याचा. राष्ट्रगीत चाळू असतानाचे 
त्या त्या राष्ट्राचा ध्वज ध्वजस्तंमावर फडकावला जाती- त्या प्रसंगाचा मान 
राखून सर्व जण स्तव्धतेनें उभे राहतात, हे पाहून कोणत्याहि राष्ट्राच्या 
घटकास अभिमानाचे मरते ये 9 
ह्या सामन्यांचा समारोप- समारंभ दि. ३ ऑगस्टला सायंकाळी 
७ वाजतां झाला. या वेळी छोटासाच पण फारच परिणामकारक कार्यक्रम 
आंखळा होता. सत्तर हजारांच्या वर प्रेक्षकसमूहान सारा स्टडयस नुसता 
गच्च भरून गेला होता. सैनिकी बँडवादन चाळू असतांना प्रत्यक राष्ट्राचे 
दोन प्रतिनिधि-- एकाच्या हातांत त्या राष्ट्राचा ध्वज अस--एका ओळी 
एका पाठोपाठ एक एक चालत आले, सवीत अग्रभागी ओ पिक सामन्यांचा 
उगम असलेल्या ग्रीस'चा ध्वज होता व सरवीत दोवटीं फिनलंडचा विजेच्या! 
रुण-फळकावर ( इलेकिट्रिक स्कोअर बोर्डवर) निरनिराळ्या चार भार्षात 
पुढीळ मजकूर होता -- 


€' (1298 15 (0 एप] -ण 


-..९.”./५६/५६/४”€४€४€४€४४४ 


ट्टा९8९- ४0: ॥००1८ ८०१०४८” 
नंतर फिनिश राष्ट्रगीत झाळें व फिनलंडचा राष्ट्र्वज चढविण्यांत आला 
पाठोपाठ १९५६ सालीं ऑस्ट्रील्यांत पुढील सामने भरणार म्हणून ऑस्ट्रिल्यिन 
ध्वज फडकाविला जाऊन त्या राष्ट्राचे राष्ट्रगीत झाळें. नंतर श्री. एडस्ट्रोम 
( इंटरनॅशनल ऑलिंपिक एकिझक्यूटिव्ह कमिटीचे अध्यक्ष ) यांनीं छोटेस १५ 


ऑलिंपिक, सामने. ११७ 


५-४ 


'फारच सुंदर माषण केळे आणि हे जगप्रसिद्ध सामने संपल्याचें त्यांनीं जाहीर 
केळे. विशेषतः आभारप्रदर्रान थोडक्यांत केल्यावर ते म्हणाले, 

६: ५५ वे ऑलिंपिक सामने संपल्याचें मी आतां जाहीर करतो. यानंतर 
. वार व्षीनी हे सामने मेलबोर्न येथें भरणार आहेत. त्या वेळीं प्रत्येक देशांतील 
युवकांनी तेथें जमावें अशी माझी त्यांना विनंती आहे. सवीची आनंदी वृत्ति 
व स्नेहमाव यांच्या बळावरच ऑलिंपिकची ज्योत ही अधिक तेजाने, धैर्याने व 
सन्मानाने तेवत राहील व त्यांतून मानवतेचे चिरसोख्य निर्माण होईल 
अशी आश्ा मी या प्रसंगीं व्यक्त करतों. ” १ 

त्या धीरगंभीर शांततेत त्यांच्या भाषणाचे निनाद सर्व ऑलिंपिक 
स्टेडियमभर घुमळे. त्याच वेळीं ऑलिंपिकची सतत जळणारी ज्योत विझवली 
शेळी. ऑलिंपिकचा श्वेत ध्वज ( पांढरा शुभ्र रंग व त्यावर पांच गोळ एकांत एक 
अडकवलेले असे--पांच खंडे एकत्र दाखविण्यासाठी ) खालीं उतरवण्यांत आला. 

श्री. एडस्ट्रोम यांनी ऑलिंपिकचा ध्वज हेळ्सिकीचे मेयर श्री. रीडमन 
थांना अर्पण करून तो १९५६ सालापर्यंत हेळ्सिंकीच्या टाऊन हॉलमध्ये 
ठेवण्याची विनती केली. पांच तोफांची सलामी झाली. त्यानंतर सुमारें तीनशे 
गायकांनी एका सुरांत ऑलिंपिक सामन्यांचे स्तोच ( ऑलिंपिक हिम ) म्हटले. 

नंतर प्रत्येक राष्ट्रांतील दोन खेळाडूंची रांग हातांत उंच निशाणे 
फडकावीत स्टेडियमभावतीं प्रदक्षिणा करून स्टेडियमच्या बाहेर गेली. त्या 
वेळेला गुणददीाक फलकावर “ अधिक वेगानें, अधिक उंच व अधिक 
बलवान्‌ ? ( 885081, दरा्ााला, हाते 8022 ) या अर्थाची 
८ (5, &[प5, एळाप5? ही अक्षरे झळकत होतीं. खेळाडूंची रांग 
अदृदय होत होती तेव्ह प्रेक्षकांनी टाळ्यांचा कडकडाट केला. नंतर फिनिश 
राष्ट्रगीत होऊन हा समारंभ संपला. 

लोक घरोघरीं परतत होतें. परंतु रस्त्याने जातांना पुनः पुनः मागें वळून 
पाहत होते. ऑलिंपिक स्टेडियमचा उंच मनोरा त्यांना दिसत होता, परंतु 
त्यावर सतत जळणारी ज्योत विझली होती. आतां १९५६ पयैत त्या 
ञ्योतीचें दर्शन होणार नाहीं अशी रुखरुख त्यांना बोचत असलेली स्प 
दिस्तत होती. 


११८ विलायतची डाक 


“४.४५ 


“५५५५५ 


हेट्सिंकीला मी मुख्यतः ऑलिंपिक सामने पहोयला म्हणून आली 
होतों, तें काम झाळें. इथून मी आजच डेन्माकमधील कोपेनहेगन या गांवी 
जाणार आहे.* 
ती. नाना व सौ. आई यांना शि. सा. नमस्कार. 
तुझा; 
भाऊ 


पत्न ९२५ वं 
डेन्माकंचा प्रथम परिचय 


॥ श्री॥ 
कोपेनहेगन, ( डेन्मार्क) दि. ६ ऑगस्ट १९५२- 
प्रिय उषास सप्रेम आज्ञीवाद, 

सोमवार, दि. ४ रोजी हेळ्सिंकीहून कोपेनहेगनला येण्यासाठी मी 

निघणार होतो. हेळ्सिंकीच्या ऑलिंपिक बंदरांतून आमची बोट दुपारी तीन 
वाजतां सुटणार होती ; म्हणून मी अडीच वाजतां धक्क्यावर बेऊन बोटींत . 

चढलो. बोटीचें नांव फ्रेडरिक्‍स हॅवन. ही बोट डॅनिदा होती; फ्रेडरिक्‍त 

हेवन हे डेन्मार्कच्या उत्तरेस असलेळें एक छोटेंसें बंदर आहे र 

हेल्सिंकीचे ऑलिम्पिक सामने संपल्यामुळे या बोटीवर परत जाणाऱ्यांची 

खूप गर्दी होती. विदोषतः डॅनिश संघाचे सर्व खेळाडू याच बोटीवर होते 

तसेंच डेन्मार्क, जर्मनी ओर्ट्रिया, इ० अनेक देशांतील अनेक लोक आपापल्या 

देशांत परत जात होते. शिवाय माझ्यासारखे कांहीं प्रवासी जातां जाता 

आणखी कांहीं देश पाहावे या हेतूने प्रवास करीत होते. या सर्वोमुळें बोट 

खच्चून भरली होती. हिंडाफिरायलाहि जागा थोडी होती. सामानाची तर 


* ओलिपक सामन्यांसंबंधी हे तीन ठेख प्रथम केसरी वर्तमानपत्रांत 
ऑगस्ट व सप्टेंबर १९५२ मध्ये प्रसिद्ध झाले होते 


'डन्माकचा प्रथम परिचय ११९ 
ही गर्दी ! शिवाय ऑलिम्पिक खेळांसाठी आणलेल्या मोटारी, दहा-बारा घोडे 
इत्यादींचीहि वर्णी या बोटीवर्च लागली होती. या सवीमुळें बोट वेळेवर 
सुटणे अवघड होतें. त्यांत परत तीन वाजतां अतोनात पर्जन्यवृष्टि सुरू 
झाली. माझ्या हेल्सिंकीच्या वास्तव्यांत मला सर्व दिवस कडक ऊन लामलें 
होते. फक्त नेमका निरोप देण्याच्या वेळीं विजांचा चमचमाट, मेघांचा 
गडगडाट व मुसळधार पाऊस ! त्यामुळें बोटीवर सामान चढवितांना थोडा 
त्रास झाला. या सर्वोमुळे बोट सुटण्यास सायंकाळचे पावणेसहा वाजले. 
वास्तविक सोमवारी दुपारी तीन वाजतां निघाल्यावर बुधवारी सकाळी सातच्या 
सुमारास बोट कोपेनहेगनला पोचायला हवी होती. परंतु आधींच बोट उशिरां 
निघाळी; त्यांत परत सामानानें गः्च भरलेली. त्यामुळें कोपेनहेगनला 
पोंचण्यास दुपारचे अडीच वाजले, 

हेटसिंकी--कोपेनहेंगन हा प्रवास मात्र फारच मर्जेत झाला. मंगळवारचा 
सारा दिवत्त व बुधवार सकाळ एवढा वेळ आम्हीं बोंटीवर काढला, सोमवारी 
निघतांना पाऊस काय पडला असेल तेवढाच. नंतर हवा फारच उत्तम होती. 
निरभ्र आकाश, कडक ऊन व निळा समुद्र असें मोठें प्रसन्न वातावरण होतें. 
बाल्टिक समुद्र फारच हांत होता. बोट मुळींच हाळ्ली नाहीं. त्यामुळें वेळ 

. मर्जेत गेला.  ' १ 

प्रवास उत्तम होण्याचें आणखी एंक कारण म्हणजे ऑलिंपिक सामने 
संपून अनेक देशांचे प्रवासी आपापल्या मायभूमीला परत जात होते. त्यामुळें 
नाना प्रकारच्या गप्पांना ऊत आला होता. वातावरणांत एक प्रकारचा जिवंत- 
पणा निर्माण झाला होता. माझ्या अनेक डॅनिश लोकांशीं ओळखी झाल्या. 
त्यांच्याशीं मारलेल्या गप्पांसुळें डेन्माकविषयीं खूप नवीन माहिती मिळाली 
व डेन्मारकमध्यें पाऊल टाकण्यापूर्वी डेन्माक कसा आहे याची पूर्ण 
कल्पना आली. 

बोटीवर ज्यांच्याशी माझा पस्चिय झाला त्यांत बेन्टी या नांवाच्या 
माझ्या डॅनिश मैत्रिणींचा उललेख केला पाहिजे. आमची मेट आदल्या दिवशी 
हेट्सिंकींत झाली होती. हेट्सिंकीच्या र्तत्यांतून आदल्या दिवशी भटकतांना 
एका हिंदी इसमाची गांठ पडली. हेट्सिंकीला फास्च थोडे हिंदी लोक आले 
होते. त्यामुळें त्या ग्रहस्यानें मला थांबवून हिंदीत भाषण करायला सुरवात 


- 


१२० विलायतची डाक 


-<५<५५<५<५ म्य क 
धट लट पट टल याळ कल ६५५ ५-/६५/५-“१-/५५/५”५*५* 


केली. मी त्यांना इंग्रजींत उत्तर देऊन म्हणाला, “ मी हिंदी आहे. पण मला 
हिंदी तितकं चांगळं बोलतां येत नाहीं. म्हणून मी इंग्रजींत बोलतो याचा 
राग मानूं नका. ” तेव्हां ते मळा इंग्रजींत म्हणाळे, “ तुम्ही कुठले? ” मी 
म्हणालो, “ पुण्याचा. ” ते ग्रहस्थहि महाराष्ट्रीयन होते. त्यांचें नांव दोकर 
जाधव. ते इंग्लंडमध्यें विद्यार्थी असून माझ्याप्रमाणेच ऑलिंपिक सामने 
पाहायला आले होते. हेट्सिंकीला हिंदी लोक कमी, त्यांत मराठी बोलणारे 
तर फारच कमी. आमच्या थोडा वेळ गप्पा झाल्या. त्यांच्याबरोबर एक स्त्री 
होती. ते म्हणाले, “ यांची ओळख करून देतों. यांचें नांव मिसेस्‌ बेन्टी 
पेडर्सन. या डॅनिश असून कोपेनहेगनळा राहतात. या व मी कोंपेनहेगनहून 
हेळ्सिंकीला बरोबर आलो. बोटीवर आमची ओळख झाली- ” मी त्यांना 
म्हणालो, “ मी कोपेनहेगनळा उद्यां जाणार" आहे. ” ती म्हणाली, “ मीहि 
उद्यांच जाणार आहे. ? दोघांचीहि बोट एक'च होती. अर्थात्‌ आम्ही सर्वजणच 
गडबडीत होतों. म्हणून बोलणें जास्त वेळ होऊं शकळें नाहीं. पण जाता 
जातां ती म्हणाली, “ उद्यां आपण बोटीवर मेटूंच. 
> बेन्टीची व माझी पहिली मेट हीच. त्यानंतर बोटीवर चढल्यावर पंधरा 
मिनिटांच्या आंतच तिची पुन्हां गांठ पडळी. या वेळीं आम्ही दोघेहि मोकळे 
होतो. त्यामुळें गप्पा सुरू झाल्या. मीं डेन्माकविषयीं खूप प्रश्न विचारून घेतले- 
तिनें सांगितळेली व मीं अन्य ठिकाणांहून मिळविलेली त्या देश्ाविषरयींची 
माहिती मला पुढें चांगळी उपयोगी पडली. व 
डेन्मार्क हा युरोपांतील सवीत लहान देश असून त्याचें क्षेत्रफळ सुमा 
साडेसोळाहजार चौरस मैल म्हणंजे स्कॉटलंडच्या निम्म्याने आहे. डेन्माक हा 
देश निरनिराळ्या सुमारें पांचशे लहान मोठ्या बेटांनीं व्यापळेला आहे. मुख्य 
चेट जटलंड हे असून तें जर्मनीक्ी दक्षिणेस जोडलेळें आहे. या बेटाची व्याति 
डेन्माकंच्या ड्रे भागाइतकी आहे. यानतर महत्त्वाचें बेट झीलंड हे होय- या 
बेटावर डेन्मार्कच्या राजघानीचें शहर कोपेनहेगन ( डॅनिश भाषेत 1₹०७०॥१०ए7) 
इं वसलेळें आहे. अर्थात्‌ पांची बेटांपैकी फक्त शंभर बेटांवस्च मनुष्यवस्ती 
आहे. दळणवळणाच्या साधनांना या बेथंमुळें थोडासा अडथळा आलेला आहि. 
परेठु एका बेटावरून दुसर्‍या बेटावर जाण्यास बोटींची नेहमीं रहदारी चाळ 
असते. कांहीं बेटें रेल्वेचे मोठे पूल बांधून जोडलेली आहेत. विशेषतः 


डेन्मार्कचा प्रथम परिचय १२१ 


2४४४-४८-2२: >>> 


कोमेनहेगन हें शहर एका बेटावर असल्यामुळें तेथून इतर युरोपर्शी बोटीनेंच 
बंध ठेवावा लागतो. डेन्मार्कची लोकसंख्या सुमारें चाळीस लक्ष आहे 
त्यांपैकी दहा लक्ष एकट्या कोपेनहेगनमध्येंच आहे 


डेन्माकंचा इतिहास पाहूं गेल्यास १७व्या शतकाच्या प्रारंभापासून 
१९ व्या रातकाच्या मध्यापर्यंत तेथें अनियंत्रित राजसत्ताच होती. परंतु १८४९ 
सालीं ७ वा फ्रेडरिक या राजानें लोकांना कांहीं अधिकार दिले व त्यामुळे आज 
डेन्माकचा राज्यकारभार हा लोकनियुक्त पार्लमेंट व राजा यांच्यामार्फत चालतो 
डॅनिश पार्लमेंटला त्या भाषेंत रिग्जडंग ( २1४५१४४ ) म्हणतात. पार्लसेंटचे 
दोन भाग आहित. एक कनिष्ठ सभाग्ह; त्यांत १४९ सभासद; आणि दुसरें 
वरिष्ठ सभाग्रह, त्यांत ७६ सभासद आहेत. १९ १५ पासून स्त्रियांना मतदानाचा 
हक्क मिळाला. वयाची २५ वर्षे पूर्ण असलेल्या प्रत्येक व्यक्तीला मतदानाचा 
हक्क आहे. सोल डेमोक्रॅट, कॉाझव्हेटिव्ह, लिबरल ( शेतकऱ्यांच्या हिताकडे 
पाहणारा ) व रॅडिकल हे प्रमुख राजकीय पक्ष आहेत. 


डॅनिश भाषेचे स्वीडिश व नॉर्वेजियन भाषांशीं बरेच साम्य आहे. 
डॅनिश भाषेंत दोन नवीन अक्षरें आढळतात. तीं इंग्रजींत नाहींत. एक 
८ डबल ए! (38 3) लिहितांना * 20' आणि दुसरें ' ०-८ वंतगापी लाट 
लिहितांना ७? असं लिहितात. विदोषतः “७? हं अक्षर पुष्कळ शब्दांत 
आढळतें. त्याचा उच्चार “ अ? असा करतात. ( ०-८ १७४ ) म्हणजे 
ओ-ई या अक्षरांचे संयुक्त लेखन. ) डॅनिश वाडूमयांत जगप्रसिद्ध अशी एकच 
व्यक्ति आढळते. ती म्हणजे हॅन्स अँन्डरसन. अन्डरसननें पुष्कळ रम्य कथा 
(9117 7'91८5) लिहिल्या आहेत व त्यांची भाषांतर जगांतील प्रमुख 
भाषांतून झालेलीं आढळतात. त्या'चा जन्म अंडेन्ती या शहरी १८०५ साली 


झाला. वास्तविक हा 'चांभाराचा सुळगा, पण आपल्या वाड्मयाने त्यार्ने पुष्कळ 
कीर्ति संपादन केली. 


अश्या प्रकारें बेन्टीने मळा बरीच अमोल माहिती सांगितली. आसच्या 
गप्पा होत आहेत तेवढ्यांत जेवणाची घंटा झाली. मी व बेन्टी जेवायला 
निघालो. डॅनिश अन्न घेण्याची माझी हो पहिलीच वेळ. त्यामुळें बेन्टीकडून 
डॅनिश जेवणाऱची माहिती सी विचारून घेतली 


१२२ विलायतची डाक 


> 00000 002 02022 3 क कळ पळ व 


-<५<५<५<५<५८/५६/५<१ 


५ डेन्माकमध्यें अन्न भरपूर असतें. मात्र तें इंग्लंडच्या मानानें फार महाग 
आहे. डॅनिश लोक सकाळीं न्याहारी ( ब्रेकफस्ट ) घेतात. त्यास ते मॉर्गन 
मॅड असें म्हणतात. कॉफी व पाव हीच फक्त न्याहारी; मात्र पावाचे 
निरनिराळे प्रकार असतात. ' गव्हाचे पाव, रायचे पाव असे विविध प्रकारचे 
पाव न्याहारीच्या वेळीं असतात. पावाबरोबर लोणी असतें. लोण्यासार्ठी 
डेन्मार्कची ख्यातीच आहे. लोणी भरपूर व उत्तम मिळतें. डेन्मार्कमध्ये 
चीजसुद्धां चांगला मिळतो. तो ताजा असल्यानें त्याळा एक प्रकाची गोडी 
असते. वास्तविक इंग्लंडमध्ये असतांना मळा चीज मुळींच आवडत नसे. 
परंतु बोटीबर मी खास डॅनिश चीज खाल्ला व तो मला मनापासून आवडला. 
न्याहारीला अंडी पाहिजे असल्यास मिळूं शकतात. त्या वेळीं ' मॉर्गन २ पूर्ण 
मागवायची; ती साधारण तीन शिलिंगांस मिळते. र 

त्यानंतर ळ॑च दुपारी १२ ते १ चे दरम्यान घ्यायची. ल॑चळा डॅनिदा 
भाषेंत फ्रूकोस्ट ( 11:01:05८ ) म्हणतात. लंचचे वेळीं सँडविचेस खाण्याची 
पद्धत आहे. त्यांना डॅनिश भाबेंत स्मरब्रड ( 51%11०७1% ) म्हणतात. स्मखड 
हें डेन्माकंचे राष्ट्रीय अन्न म्हणण्यास हरकत नाहीं. दोन पावांच्यामध्यें मच्छी, 
कोंबडी, मटन, अंडी, चीज, बटाटे वगेरेपैकी कांहीं तरी एक घालायचे. त्यास 
स्मरब्रड म्हणतात. हे फारच उत्तम लागतात. असे चारपांच स्मरेड खाऊन 
वर कॉफी अगर दूध प्यायळें कीं पोटभर लंच होऊं शकते. या स्मखडचें प्रस्थ 
डेन्मार्कमध्ये फार आहे. अश्या ल॑चला पांचसहा शिलिंग पडतात. 

त्यानंतर दुपारी चार वाजतां चहा व केक्स घेतात. निरनिराळे उत्तम: 
केक मिळतात. चहा दोन शिलिंगांत होतो. 

दिवसांत सगळ्यांत महत्त्वाचें जेवण म्हणजे सायंकाळी साडेसहाचें; 
त्याला मिड्डेंग ( १॥1तत9४ ) म्हणतात. सूप, मच्छी, मांस व एखादा गोड 
पदार्थ हे जेवणास असतात. अश्या जेवणास सहा ते आठ शिलिंग सहज 
पडतात. मात्र कोठल्याहि रेस्टॉरंटमध्ये आपण गेलों तरी पदार्थ मागवितांना 
सांमाळूनच मागवावे लागतात. कारण किंमत जास्त असली तरी पदार्थ 
भरपूर असतात व एका वेळीं सर्व पदार्थ संपविणे अवघड जातें. १० ते १५ 
टक्के सव्हिस चार्ज (टिप) पडतो. इंग्लंडमध्ये तो बिळांत आकारत नाहींत. 
आपणहून तो द्यायचा असतो. पण युरोपांत बहुतेक सर्व देशांत बिलांतच 


डेन्माकेचा प्रथम परिचय १२३ 


डी ९“४-४-”४५/४-”४८५/४५५-”-*-“-< 


७. 


सर्व्हिस चार्जचा आकार लिहून बिल पुढें करतात. यामुळें निराळी बक्षिसी 
द्यायची गरज पडत नाहीं. 

नेर्वित घोड्याचे मांस खाणारे लोक मला आढळले. पण डेन्मार्कमध्ये 
तें सहसा कोणी खात नाहींत. भाज्या खायची पद्धत डेन्मार्कमध्ये विशेष 
प्रचलित नाहीं. गाई, मेंढ्या, ससे इ. साठींच भाज्या असतात असें समजतात. 

डेन्माकचे राष्ट्रीय पेय म्हणजे बिअर. बिअर्चा एक खूप मोठा 
कारखाना-कालेस्‌ बर्गे ्रुअरी-कोपेनहेगनळा असून जगांत सवोत मोठा 
बीअस्चा कारखाना म्हणून त्याची ख्याति आहे. ती बघण्यास मिळते व 
पाहून झाल्यावर तुम्हांस हवी तेवढी बिअर पिण्यास देतात आणि ती- 
सुद्धां फुकट ! 

डेन्माकमध्ये चहा-कॉफी पिण्याची पद्धत आहे. कॉफी तितकीशी चांगली 
नसते. चहा दुधाशिवाय प्यावा ठागतो. दूध मागितल्यास मिळतें. मात्र चहा 
फारच सोम्य असतो. त्यामुळें दुधाशिवाय पिण्यास तो कडू लागत नाहीं. दूध 
मात्र उत्तम व स्वस्त मिळतें. दूधकेंद्रे सर्वच आढळतात. 

अशा प्रकोर अनेक तऱ्हेची माहिती बेन्टीकडून ऐकत ऐकत रात्रीच 
जेवण झालें. थोडा वेळ समुद्राची हवा चाखून मी झापायला गेलो. झोपण्याची 
व्यवस्था एका खोलींत १५-१६ लोकांची होती. कारण ओलिंपिक सामन्यांमुळें 
गर्दी झाली होती. तरी पण कोणाची कुरकूर नव्हती. जो तो दसऱ्याची सोय 
होईल अद्या सावधगिरीनं वागत होता १ 

मंगळवारचा सबंध दिवस समुद्रावरच गेला. मंगंळवारीं नारळीपौर्णिमा 
होती. नारळीपोर्णिमेला समुद्राची पूजा करतात. माझा तर सारा दिवस समुद्र- 
प्रवास झाला. निरनिराळ्या लोकांशीं डेकवर ओळखी होऊन गप्पा झाल्या. 
विशेषतः श्री. हयर यांची विशेष ओळख झाली. डेन्माकमध्ये ल्हान मुलांची 
निगा घेणाऱ्या कांहीं संस्था आहेत व अशा एका संस्थेत ते काम करतात. 
डेन्माकमधीळ सामाजिक सुघारणांची व सोयीची माहिती मला होती. पण 
यासंबंधी जास्त माहिती त्या संस्था प्रत्यक्ष पाहून मिळवितां आली तर बरे 
होईल असें मीं सुचविल्यावर श्री. हयरनीं मोठ्या आनंदाने मेला कांही संस्था 
कोपेनहेगनला दाखविण्याचे कबूल केलं. “ गुरुवारी तीन वाजतां आपण भेट 
व सग मी तुम्हांहा दोन-तीन संस्था दाखवीन ? असें त्यांनीं कबूल केलें 


शै 


२४ विलायतची डाक 
_ बोटीवर असतांनाच माझी आणखी एक काळजी टुर झाली. कोंपेन- 
हेगनला माझी राहण्याची सोय झाली नव्हती. विद्यार्थी-संघाने (5८पत८८५' 
'एपग्रा ) “ तुमची व्यवस्था आम्ही कदाचित्‌ करूं शकू ” असें मोघम 
आश्चात्तनं दिळें होते. पण नक्की कांहींच नव्हतें. थॉमस्‌ कुकमार्फत एखाद्या 
वहेटिलांत जमतें का हें बघण्याचा प्रयत्न केळा होता. पण ऑलिंपिकच्या गर्दी- 
'मुळें सर्व हॉटेल्स आधींच भरली होती. त्यामुळें तेथेंहि शिरकाव होऊं शकत 
नव्हता. “ ट्रॅव्हल ब्यूरो ? म्हणून एक संस्था कोपेनह्देगनला आहे. तिच्या 
'कचेरींत स्वतः जाऊन त्यांच्यामार्फत कांहीं सोय झाळी नाहीं तर मग 
नाइलाजाने कोपेनहेगनचा मुक्काम सोडून तडक हेंवुर्गठा जायचें मीं 
ठरविलें होते. 

बेन्टीनें मळा सहज विचारलें, “ कोपेनहेगनळा तूं कुठें राहणार 
आहेस? ” “अजून सोय झाली नाहीं. तेथ गेल्यावर पाहूं” असे मी 
म्हणालो. तेव्हां ती मळा लगेचच म्हणाली. “ सग तूं असं कर. तूं माझ्या 
घराच रहायला चल. आमचं घर खूप मोठं आहे. त्यांत तुझी सहज सोय 
होईल. ? तिच्या आदरातिथ्याचें. मळा फार नवल वाटलें. मीं सुरवातीस 
आढेवेढे घेतले. पण तिनें फारच अगत्यानें आग्रह करून तिच्या घरीं माझी 
"राहाण्याची सोय केली व त्यामुळें माझी एक मोठी काळजी दूर्‌ झाली. 

बुधवारी दुपारीं ११|-१२ पासूनच डेन्मार्कचा किनारा दिसू लागला, 
हहानसहान बेटें आसपास दिसतात. दुपारी २-२|| च्या सुमारास बोट 
चंद्रांत शिरली. बंदरांत प्रवेश करण्यापूर्वी हॅन्त अँन्डरसन या ठेखकाच्या 
र॒म्य-कथांतील “ छोटी मत्स्यकन्या ? (718 110012 ॥॥८॥॥१) हा 
पुतळा प्रथम दृष्टीत पडतो. एका दगडावर मत्स्यकन्या बसली असून 
समुद्रातून जाणाऱ्या-येणाऱ्या जहाजांकडे ती पाहत आहे अते वाटतें. 
ी बोटींतून धक्क्यावर उतरल्यावर पासपोर्टतपासणी, कस्टमर्‍ची तपासणी 
हे ठराविक विधि झाळे. मग आम्ही रस्त्यावर आलो. बेन्टीचा भाऊ आपली 
मोटार घेऊन आला होता. आम्ही त्या मोटारींत बसलो. समोरच राजवाडा 
होता. सन १७५० च्या सुमारास हा बांधण्यांत आला. राजाचा मुक्काम 
कोपेनहदेगनळा असेल तेव्हां तो तेर्थेच राहातो. बाहेरच्या चौकांत पांचव्या 
फऑ्रेडिकचा घोड्यावर बसलेला पुतळा आहे. कोवेनह्वेगनच्या सर्व पुतळ्यांमध्ये 


डेन्माकचा प्रथम परिचय १२५: 


२..*-<४-:-“५-“५४-€४५/€४५€४<€४/*-- 


“>्“ ४५४८“ *“४ ५८४६“ ४६८५/४€४६€४६€५४४/४ 


4 


हा पुतळा अधिक सुंदर आहे अशी ह्याची ख्याति आहे. राजवाड्याबाहेर 
रक्षक होते. त्यांचा पोषाख आकर्षक होता. 

कोवेनहेगनचे बंदर पूर्व बाजूला तर बेन्टीरचे घर पश्चिम टोकाला- 
त्यामुळें मोटारीतून कोपेनहेगनच्या मध्यभागांतून चक्कर झाली व आम्ही तिच्या 
घरीं आलो. बेन्टींचा फ्लॅट हा एका उंच घरांत तिसर्‍या मजल्यावर आहि. 
पांच-सहा खोल्या असून त्यांपैकीं तान खोल्या बेन्टीच्या आईकडे आहेत. दोन 
खोल्या व एक खयंपाकघर बेन्टी व तिचे यजमान यांच्याकडे आहेत. तिची 
आई सध्यां घरीं नव्हती. आपल्या खेड्यांतील घरी ती कांहीं दिवस राहायला 
गेली होती. बेन्टीचे यजमान सैन्यांत नोकरीळा आहेत. त्यांचे नोकरीचे 
ठिकाण कोपेनहेगनपासून शमर मेळ दूर आहे. बेन्टींचा भाऊ रोजारच्या घरांत 
राहतो. त्यामुळें एवढ्या मोठ्या फ्लॅटमध्ये मी व बेन्टी असे' दोघेच होतों. 


' दुपारचा चहा झाल्यावर मी व बेन्टी बाहेर जाण्यास निघालो. प्रथस 
कोपेनहेंगच्या मध्यमागांतील टिव्होलळी नांवाच्या बगीच्यांत आम्ही गेलो. 
कोपेनहेगनळा उत्तरेकडील पॅरिस म्हणतात; त्याची साक्ष पटते. टिव्होली हा 
बगीचा कोपेनहेगनःचें वैमवच आहे. विद्षेषतः रात्रीं दिव्यांचा लखलखाट 
झाल्यावर त्याची शोमा अधिकच खुळून दिसते. सर्वत्र निरनिराळ्या रंगांचे 
दिवे दिसतात. झाडांवरहि दिवे ठेवले आहेत. बगीच्यांत मोठमोठाली 
रेस्टोरन्ट्स असून ती दिव्यांच्या माळांनी सुशोभित केळेळीं आहेत. कांही 
इमारती पोर्वात्य पद्धतीच्या--घुमट व चार मिनार अश्या--तर कांही च्चिनीं 
घरांप्रमाणे आहेत. करमणुकीची साधने अनेक आहेत. सरोवरांवर दिव्याचा, 
प्रका दिसतो. तेथें थयथय नाचणारी कारंजी आहेत. नृत्यग्हे, संगीत ग््हे, 
पॅन्टोमाईनस्त म्हणजे अभिनय-ग्हे इत्यादींमुळे वातावरणांत एक प्रकारचा 
रंगेळपणा भासतो.. कित्येक लोक मजा करीत इकडे तिकडे हिंडतांना 
दिसतात. व 


हा बगीचा १८४२ सालीं तयार केला व तेव्हांपासून वीस कोटीच्यावर 
लोक या बगीच्यांत येऊन गेळे आहेत. निरंनिराळ्या उघड्यावरच्या 
स््टॉरन्ट्समधून लोक खातपीत असतात व जीवनांतील आनंद उपभोगीत 
असतात. 


१२६ विलायतची डाक 

या बगीच्याजवळ टाऊनहॉल स्क्वेअर हा चौक आहे. तें कोपेनहेगचें 
एक मध्यवती ठिकाण समजलें जातें. रहदारीमुळें हा भाग फार गजबजलेला 
असतो. चौकाच्या एका कोंपऱ्यांत टाऊन हॉलची उंच इमारत आहे. समोर 
सुप्रतिद्व ड्रॅगन कारंजे, आस्तेय दिशेस एका उंच स्तंभावर तीन लोक 
डेन्माकंचें राष्ट्रीय वाद्य वाजवीत आहेत असा पुतळा, वायव्येस कोंपर्‍्या- 
वरच्या घरावर आधुनिक वायुभारसापक यंत्र बसविलेळे--असें या चौकांत 
मोठें मनोहर हृद्य पहायला मिळतें. 

रात्रीं बारा वाजेपर्यंत आम्ही टिव्होळी उद्यानांत भटकलो. उद्यां येथे 
आणखी कांही गोष्टी पाहणार आहे. 

माझ्या या प्रवासांत रोज नवी माणसें, नवी दृद्यें व नवे प्रदेश 
पाह्यला मिळतात. रोज येणारे अनुभवहि नवनवे असतात. रोज नवता 
भथारण करणाऱ्या रमणीयतेचें रूप पहायला मिळतें. न्याय 

येथे मी अजून दोन-तीन दिवस थांबणार आहे. पुढें जर्मनीस जाणार 
आहें. तत्पूवी येथील हकीकतचें एक पत्र पाठवीनच. | 

मी क्षेम आहे. माझी कोणत्याहि प्रकारची काळजी करूं नये. 

ती. नाना व सो. आई यांना शिरसाष्टांग नमस्कार. 


"० टच क विक रती. व > रमत भर व. क न लत स र न प्न 


ठुझा, 
भाऊ 
क्क क 
पत्र ९६ वे ५ कहा 
डेन्मार्कमधील कांही वैशिष्ट्यपूर्ण संस्था 
॥ श्री 
कोपेनहेगन, दि. ८ ऑगस्ट, १९५२. 
प्रिय उषा, 


सुरुवारीं ( दि. ७ ला ) बेन्टीबरोबर येथील दोन सुप्रसिद्ध म्यूझियम्स 
पाहिल्या. ब्टेळ थॉरव्हाल्डसन ( 3८1६21 1101091521 ) हा डेन्माकचा 
मसिद्ध शिल्पकार सन १७७० ते १८४४ च्या काळांत होऊन गेला. त्याच्या 
च त्याच्या शिष्यांच्या कलाकाति थॉरव्हाल्डसन वस्तुसंग्रहाळ्यांत ठेवल्या आहेत. 


डन्माकमधील कांही वेरिष्ट्यपूणे संस्था १२७ 


४४.४. ५-४५-४८”. क क क र क आळ का क क क कळच 


डेन्मार्कचा थॉरूहाल्डसन व नर्विचा व्हिगूलंड यांच्या कळेंत फरक आढळला. 
व्हिंगूलंडनें आपल्या कृति मानवी भावना रंगविण्यासाठी उपयोगांत आणल्या 
तर थॉरूहाल्डसनर्ने आपल्या शिल्पकतींना फक्त कला एवढ्या दृष्टीनें महत्त्व 
दिळें आहे. कोपेनहेगनची दुसरी म्यूझियम म्हणजे आर्ट गॅलरी--च्ित्रकला 
प्रदर्शन-ती पाहिल्यावर प्राचीन व अर्वाचीन डॅनिश चित्रकलेची कल्पना येते. 

डॅनिश हस्तकोशल्याचे एक कायमचे प्रदर्शन, चित्रकलेचे काळुसबर्ग 
ग्लिप्टॉटेक हे प्रदर्शांन, नॅशनल म्यूझियम वगेरे आणखी कांहीं प्रेक्षणीय 
म्यूझियम्स येथे आहेत. पण त्या पहायला मला वेळ मिळाला नाही. पाहण्या- 
सारख्या इमारती म्हणजे लॉ कोर्ट, केथेडूल, युनिव्हर्सिटी बिल्डिंग, चर्च ऑफ 
ट्रिनिटींचा ११६ फूट उंचीचा राऊंड टॉवर आणि ख्िश्चनबर्ग पॅलेस नांवा*ची 
पार्लमेंटची इमारत. यांखेरीज फुलांचा बाजार व कालव्याच्या कांठीं 
डोड्यांवर भरणारा मच्छीबाजार हींहि ठिकाणे पाहण्यासारखी आहेत. 

कोपेनहेगनचची सायकलींसाठीं ख्याति फार. सस्त्यांतून सर्वत्र सायकली 
दिसतात. गर्दीतून वाट काढून सायकल पुढें चालविण्यांत पुर्णेकरांइतकेच 
"लोक कुशल दिसतात 

येथें नव्या व जुन्या अश्या दोन्ही स्थापत्यविद्येचे नमुने आढळतात 
विशेषतः स्टूगेट या भागांत अरुंद रस्ते व उतख्या छपरांचीं उंचच लांकडी 
घरें अजूनहि दृष्टीस पडतात. ४ था खिश्चन या राजाच्या काळांत (सन१५८८ 
ते १६४८) रोझेनबर्ग किल्ला व राऊंड टॉवर या दोन गोष्टी बांधण्यांत 
आल्या. कोपेनहेगनच्या नवीन भागांत मात्र सर्व आधुनिक पद्धतीची घरें 
दिसतात. रेडिओ हाऊस, मत्स्यालय (अक्वे रियम ), पोळिस स्टेशन, ग्रंडूव्हिग 
मेमोरियल चर्च या सर्व इमारती १९ व्या-२० व्या शतकांतील आहेत. 
कोपेनहेगनमध्ये अनेक इमारतींवर मनोरे आहेत. आकाशांत जिकडे तिकडे 
मनोरेच मनोरे दिसतात. त्यामुळें या शहरास मनोर्‍्यांचे शाद्र ( 1५9» ०£ 
ग०॥९॥$) म्हणायला हरकत नाहीं. 

येथीळ बहुतेक सर्व कुटुंबं फ्लॅट्समध्यें राहात असल्याचें दिसतें 
खूप मोठाल्या इमारती असून त्यांत अनेक फ्लॅट्स आहेत. कुटुंबास खाजगी 
जीवन व्यवस्थित कंठतां येईल अशा सर्व सुखसोयीहि आहेत. कोपेनहेगनचे 

॥णखी एक वैशिष्ट्य म्हणजे येथे शहराचे भाग क्रम शः पाडलेळे आहेत. 


१२८ विलायतची डाक 


7: "७ /०००००७/७७०७५०००००८०७५००५८०५०>० ०००००००... ५५-५५” 


आपण पुण -१, पुर्ण -२ अले म्हणतों. पण येर्थे कोपेनहेगन-अ, कोपेन- 
हेगन-ब असे भाग आहेत. 

दुपारी तीन वाजतां श्री. हयर यांच्याशी भेट ठरली होती. त्याप्रमाणे 
त्या वेळीं त्यांची गांठ पडली. डेन्मार्कमध्ये रिव्यु-संगोपन-संस्था अनेक आहेत. 
अशी एक संस्था दाखविण्याचे त्यांनीं कबूळ कळ हाते. त्यांनीं सला एका 
शिद्यु-कल्याण-ग्रहांत ( 007(१ ए॥८1812 11151८0105 मध्यें ) नेलें. या 
संस्थचा पत्ता ' 837१5८०१2८ 57, (€ळू०01192९1 ? असा आहि. कोपेन- 
हेगन नगरपालिकेने ही संस्था ६ मार्च, १९५० रोजीं उघडली. संस्थेची 
इमारत तीन मजली असून मोठी आकर्षक आहे. इमारतीची जागा ६७० 
चरस फूट असून क्रोडांगण वगेरेसाठीं १६५७ चोरस फुटांचे मोकळें आवार 
आहे. हो संस्था ' कोपेनहेगन महानगरपालिकेच्या तिसऱ्या विभागा च्या 
( गढ गित 1063९00 पाट एगू०वणा गी €गट्य- 
188261 च्या ) कक्षेंत येते; व शिछयु-कल्याण तपासणीखात्याची (1150९८- 
८००१५८ ा (011त-0/०11812 ची ) देखरेख या संस्थेवर असते. कामाच्या 
सोईताठीं या संल्थेचे तीन विभाग पाडळे आहेत :-- 

पहिला विभाग-' दि डे नसंरी ?:-- याच्या प्रसुख चालिका मिस्‌ 
सी. लार्सन ह्यांची व माझी ओळख झाली.. त्यांनीं मळा शाळेच्या निरनिराळ्या 
भागांत नेऊन कामकाज दाखविलें. यांत फक्त अडीच ते तीन वर्षे वयापर्यंत'चे 
मुलगे व मुली असतात. विशेषतः स्त्रिया कामावर गेल्यावर त्यांच्या मुलांची 
काळजी घेण्यासाठीं ही शाळा आहे. सकाळीं कामावर जाण्यापूर्वी स्त्रिया 
आपल्या मुलांना येथें आणून सोडतात. प्रथम मुलांचे घरचे कपडे काढून 
त्यांच्या अंगावर संस्थेन्ते कपडे चढविळे जातात. आम्ही गेलो तेव्हां तेथे 
सुमारें पन्नास मुलें होतीं. त्यांना आंघोळ घालणें, खाऊं घालणें, ती रडूं लागीं 
तर त्यांचें समाधान करणें इ. सर्व कार्मे अकरा स्त्रिया करतात. त्यांपैकीं नऊ 
स्त्रियांची त्याच इमारतींत राहण्याची सोय आहे. दोन स्त्रिया गांवांत 
राहतात. आठवड्यान्ची फी १० क्रोनर म्हणजे १० शिलिंग किंवा साडेसहा- 
सात रूपये. मुलांना दूध व अन्न संस्थेमार्फत पुरविळें जाते. कामावरून 
सायकाळीं घरी परत जातांना स्त्रिया आपली मुळें तेथून घेऊन जातात. कांहीं 
स्त्रियांना आपलीं मुळें रात्रींहि तेथे ठेवावी असे वाटलें तर तज्ञी तेथे सोय आहे: 


डेन्माकमधील कांही वेरिष्ट्यवूण संस्था १२९ 
<__ . डुसरा विभाग--किंडरगार्टनः 
करेन लार्सन यांनीं मला सव माहिती सांगितली. तीन ते सात वर्षे वयाच्या 
मुलांसाठी ही शाळा आहे. शाळेंत ६६ मुळें असून ५ स्त्रिया शिक्षिका म्हणून 
काम करतात. २२ मुलांचा एक असे तीन वर्ग केले आहेत. प्रत्येक वर्गाला 
एक स्वतंत्र. खोली, कपडे ठेवण्याची जागा व स्नानग्रह आहे. शिवाय सर्वोना 
मिळून एक जेवणाची खोली आहे. फी. आठवड्यास ६ ते ९ क्रोनरपर्येत- 
मुलांच्या पालकांच्या उत्यन्नाप्रमार्णे-असते. त्यांत मुलांना जेवणहि. मिळतें. 
जेवण्यास एक वेळची उत्तम ळच व दुपारी दूध असतें. स्मरबड ( म्हणजे पाव 
व लोणी ) सुलांनीं घरून आणून त्या दुधाबरोबर खायचा. दुपारी मुलांना 
विश्राते मिळावी म्हणून झोपण्याची व्यवस्था असते. ही मुळें मुख्यतः खेळत 
असतात; चित्रांच्या साहाय्यानें त्यांना शिक्षणाचे पाठहि देतात. एखाद्या 
बाईने आपल्या दोन्ही मुलांना पाठवळें तर तिळा फीची सवलत मिळते. 
पाहिल्या मुलास ६ क्रोनर, दुसऱ्यास ४ क्रोनर, ( तिसऱ्यास ३ क्रोनर ) 
अशी उतरती फी असते. डे नर्सरी व किंडरगार्टन सकाळीं ६॥ ते सायंकाळी 
५॥ पर्यंत उघडी असतात. किंडरगाटनचा आणखी एंक प्रकार असतो--- 
तीन ते सात वर्षे वयाची जीं मुळें दुबळ्या मनोवृत्तीची ( नव्ह्स ) किंवा 
बंडखोर दृत्तीची ( नोंटी ) असतात त्यांची देखील स्वतंत्र सोय कांही 
शाळांतून होते. अश्या ठिकाणीं कास करणाऱ्या शिक्षिकांना बाळ-मानस- 
शास्त्राचे चांगलं ज्ञान असणं आवदयक असतें. मी पाहिलेल्या किंडरगाईन 
विभागांत अशी सोय नव्हती. पण इतर कांही शाळांतून तशी सोय आहे असे 
मिस्‌ के. लार्सन म्हणाल्या. 

तिसरा विभाग!-- फावल्या वेळांत करण्याच्या व्यवसायाचे केंद्र 

( रिल: 9-९ 0९९प३पंय्रा ), ही संस्था शाळेंत जाणाऱ्या 
मुलांसाठी आहे. जीं मुळें दिवसां शाळेंत जातात त्यांना इतर वेळीं करमणुकीचे 
साधन म्हणून या केंद्राचा उपयोग होतो. हीं केंद्रे सकाळी ८ ते सायंकाळी ५ 
येत उघडी असतात. अथात मुलें सर्व काळ 'केंद्रांत नसतात शाळेंतून उरेल 

त्या फावल्या वेळांत तीं येथ येतात. अश्शी १०० मुळें या केंद्रांत आहेत. फः 
आठवड्याला दीड क्रोनर असते. येथें येणाऱ्या मुलांना केंद्रातर्फे फक्त द्ध 

वि. डा. ९ 


५<४-५-५<५<५-“५-<५<५८“५-५६-५६-५--५६--५६-५६--६-५६-- 


"र्ट विलायतची डाक 


-<५<५-५-<५--५-५८/५६-५६-५-५-“५८-५ ५५६६६६४८५५ 


पुरवलें जाते. पाव व सँडविर्‍चेस त्यांनीं आपापल्या घरून आणायचे असतात- 
७ ते १४ वयोमर्यादेंतील मुलें येथें घेतात. दोघे शिक्षक व दोघी शिक्षिका 
अर्शी चार माणसें येथे काम करतात. 


> 


याशिवाय १२ ते १८ वर्षे वयाच्या मुलांसाठी एक ' संध्या-मंडळ 
( छएवाया2ट €10७) या शियु-संगोपनग्रहास जोडलेळें आहे. हें मंडळ 
अथीतूनच फक्त सायंकाळीं उघडें असतें. २५ ओर (७1८ ) म्हणजे ट्रे क्रोनर 
फो एका संध्याकाळला पडते, परंतु मुलांची ती संध्याकाळ गप्पा, खेळ; गायन; 
वादन इत्यादि कार्यक्रमांत मर्जत जाते. 

अद्या तर्‍हेची ही संस्था मीं येथें पाहिली. अद्या अनेक संस्था क्येपेन- 
हेगनमध्यें व डेन्माकंच्या. इतर भागांत आहेत. या संस्थांचे काम निश्चित 
यशस्वी होत आहे; व त्यांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत आहे. प्रत्येक संस्थेत 
भरपूर संख्येने बाळगोपाळ येतात. या योजनेची यक्षस्विता मुलांच्या चेहर्‍्यां- 
वरून कळते. डे नर्सरींतील अडीच वषीपर्यंतःचीं हीं बालके सदा हंसतमुख व 
खेळकर दिसतात. त्यांच्या आया त्यांच्याजवळ नसूनहि तीं आनंदी दिसतात. 
किंडरगार्टनमधील मुळें ३ ते ७ वयाचीं--थोडीश्ी समजद्यक्ति येत चाळलेली; 
पण मीं किंडरगार्टनमध्ये पाऊल टाकतांच हीं निरागस बालकें माझ्याभोवती 
जमा झालीं. मी परका आहे हें त्यांच्या लक्षांत आळे. माझ्याशी बोलण्याचा 
त्यांचा प्रयत्न चाळू होता. आपल्याला डॅनिश भाषा येत नाहीं याचें मठा 
कधीं दुःख झाळें असेल तर त्या वेळीं. मळा त्या मुलांशी बोलतां आळे असतें 
तर केवढें सुख लामळें असतें ! माझा कॅमेरा पाहून मुळें माझ्याभोवती जमा 
झालीं. तुम्ही आम'चा फोटो काढणार आहां का, असा एकच गिल्ला त्यांनी 
केला. तीं काय म्हणत आहेत तेंच मळा प्रथम कळेना. पण मिस लासेननी 
त्यांचें म्हणणें मळा सांगितलें. मीं लगेच त्या मुलांचा एक फोटो काढला” 
फोटो काढून होतो न होतो तोंच आंतून एक ५ वर्षींची मुलगी धांवत आली 
व म्हणाली, “ तुम्हीं सवीचचा फोटो काढला, ५ण मी आंत होतें म्हणून माझा 
फोटो त्यांत आला नाहीं ! ” तिच्या धिटाईचें मळा कौतुक वाटलें. मग मीं 
तिचा एकटीचा फोटो काढला. तिचें नांव लीळा (1.०919 ). तिला तर मीं 
कधींच विसरणें दाक्य नाहीं. या संस्थांचे काम यरास्वी रीतीने चालतें याचा 
एकच पुरावा म्हणजे फोटोच्या वेळची तिची आनंदी मुद्रा ! 


६-५--५६-५-/६-५६-५६--५-/५८५-:--६-/- 


डेन्माकमधील कांही वेशिष्ट्यपूणे संस्था १३१ 


>“ ५-----८/-“५/५८/५/४/५८५-५-५ 


“*“*“*ध-/“ध*“ध-ध“ध---“ध“ध 


ही संस्था पाहून झाल्यावर आणखी एका सामाजिक संस्थेत (5०८1 
ए5८प101 मध्यें ) श्री. हयर मला घेऊन गेले. ज्या मुलांच्या माता 
आजारी आहेत अशा मुलांसाठी ही संस्था आहे. दोन ते चार वर्षे वयाचा 
मुळें या शाळेंत असतात. घरीं आईच्या आजारपणामुळे त्यांची. आबाळ होऊं 
नये म्हणून सरकारतफे त्यांची सोय होते. येथे दह्या रित्रिय चाळीस मुळांची 
निगा घेत असल्याचें हृद्य पाहायला मिळालें. या संस्थेची माहितीपत्रके व 
कांहीं फोटो श्री. हयरनीं मळा दिले. नंतर आम्ही गांवांत गेलों, चहा घेतला, 
व मीं श्री. हयर यांचे आभार मानून त्यांचा निरोप घेतला. 

बेन्टींची व माझी गांठ बोटीवरच पडली होती. तत्पूवी आमची 
ओळखहि नव्हती. त्यामुळें मी तिच्या घरी उतरणार आहे याची तिला 
पूर्वकल्पना नव्हती. गुरुवारी सायकाळीं तिळा कोपेनहेगनपासून २५-३० 
मैलांवर कांहीं कामासाठी जायचचें होतें. तेथून ती शनिवारी परत येणार होती. 
'काम महत्त्वाचें होते. आधींपासून योजना आंखली होती. त्यामुळें तिळा बेत 
रद्द करतां येईना. म्हणून तिनें घराच्या सर्व किळ्या मजजवळ देऊन सारें 
'घर माझ्या स्वाधीन केलें. मीं गुरुवास्ची रात्र व आुक्रवारचा सबंध दिवस 
आणि रात्र एकट्यानेंच त्या घरीं काढली. शनिवारी सकाळीं उजाडतांच 
मी कोपेनहेगन सोडणार होतों. बेन्टी शनिवारी दुपारीं परत येणार होती. 
त्यामुळें मीं डेन्माक॑ सोडण्यापूर्वी आमची पुन्हां भेट होणेंहि शक्‍य नव्हतें. 
वास्तविक मी परदेशी मुशाफीर, आमची ओळखसुद्धां दोन दिवसांचीच ; 
'पण सारें घर माझ्या स्वाधीन करून तिनें मळा एकट्याला आपल्या घरांत 
राहूं दिळें ! केवढा हा विश्वास ! खरोखर मळा फार नवल वाटलें. आणि ह 
. सारें तिनें कशासाठी केळें तर एका हिंदी मुलाशी भेत्री असावी एवढ्यासाठी. 
निरोप घेतांना तिनें मला बजावळें, “ ओळख विसरायचची नाहीं हं! आणि 
'पत्रव्यवहारहि चाळू ठेवायचा. नमस्ते ! ?--डॅनिद लोक किती आदरातिथ्य 
'करतात या'ची साक्ष या एका गोष्टीवरून पटण्याजोगी आहे. 

शुक्रवारी मळा डेन्माकमधील एक लोकशाळा (0०1 पा्ठाठ 5०0०1) 
“पाहण्याची संधि मिळाळी. या संस्थेसंबंधी बरीच हकीगत मीं हिंदुस्थानांत 
असतांनाच ती. नानांच्या तोंडून ऐकली होती. अशी एखादी शाळा मला 
पाहायला मिळाली तर बरें, असें मी बेन्टीला म्हणालो. तेव्हां तिनें गावा 


१३२ विलायतची डाक 
जाण्यापूर्वी ती शाळा मळा पाहायला मिळेल अशी व्यवस्था केळी. कोपेनहेगनच्या 
उत्तरेस सुमारें २२ मैलांवर हिलेरड या गांवी अद्यी एक ह्याळा आहे. सकाळी: 
९-१८ च्या गाडीने मीं कोपेनहेगन सोडलें व १०-१५ ला हिलेरडला पोचलो. 
प्रथम त्या शाळेळा फोन केला. शाळा-प्रमुखांनीं तो घेतला. शाळा बघण्याची: 
माझी इच्छा असल्याचें मीं त्यांना सांगितळें. त्यावर ते फोनवरून म्हणाले, 
“ अगदीं आनंदाने दाखवू. तुम्ही ल॑चळाच येथें या. ळ॑च झाल्यावर आमचे 
एक शिक्षक तुम्हांला सवे शाळा दाखवतील व सगळी माहिती सांगतील. शर 
त्याप्रमाणें मी शाळेत गेलो. शाळेतील एक शिक्षक श्री. विल्यम नीलसेन यांनीं 
लंच्च झाल्यावर मळा सर्व शाळ| दाखविली व माझ्या प्रश्नांची समाधानकारक 
उत्तरें दिलीं. शेवटीं त्यांनीं या लोकशाळिची माहिती देणारीं पुस्तकें व चित्रे 
मळा दिलीं. त्यांनीं सांगितलेली माहिती मनोरंजक व उपयुक्त आहे. तिचा. 
सारांश असा :-- 

लोकशाळांच्या कल्पनेचा जनक एन्‌. एफ्‌. एस्‌. ग्रंडव्हिग्‌ ( १७८२- 
१८७२) हा होय. त्याच्या मतें मुलांना धंदे-शिक्षण व जीवनोपयोगी ज्ञानाचं 
शिक्षण लहानपणीं देण्यापेक्षा मुळानें जीवनांत पदार्पण करून आयुष्याचा 
थोडाफार प्रत्यक्ष अनुभक घेतल्यावरच तें त्याला देण्यांत जास्त. फायदा आहे. 
डेन्माकमध्ये ७ ते १४ या वयांत शिक्षण सक्तीचें आहे. त्यानंतर बहुतेक 
विद्यार्थी शैतकाम किंवा इतर व्यवसाय करतात. त्या क्षेत्रांत त्यांनीं ४ वर्षे 
काम केल्यावर त्यांना प्रोढत्व प्राप्त होतें. यानंतर त्यांना जीवनोपयोगी शिक्षण 
दिल्यास त्याचा जास्त उपयोग होईल. या कल्पनेचा पुरस्कार खिश्चन कोल्ड 
यानें केला. ( त्याचा काळ १८१६-७० हा होय. ) १८४४ सालीं अशी पहिली 
. शाळा उघडण्यांत आळी. वयाची १८ वर्षे पूर्ण झाल्यानंतरच या शाळेंत 
प्रवेश मिळूं शकतो. जगाचा व विद्ेषतः डेन्माकचा इतिहास; अंकगाणित; 
नागरिकशास्त्र, आरोग्य, वाळूमय व व्यायाम हे येथे सक्तीचे विषय असून 
शेती, चित्रकला, धार्मिक शिक्षण, अर्थशास्त्र, आणि स्त्रियांसाठी शिवणकाम 
व भरतकाम हे ऐच्छिक विषय आहेत. ज्या वेळीं या शाळा निघाल्या त्या वेळी. 
८० टक्के लोक शेतीत होते व साधारणपणें नोव्हेंबर ते एप्रिळ या महिन्यांत 
शेतकऱ्यांना कामाची स्वस्थता असे. त्यामुळें १ नोव्हेंबर ते १ एप्रिळ याः 
अवधींत शाळा भस्त- शिवाय स्त्रियांना १ मे ते १ ऑगस्ट या कालांतहि. 


»_ ४९ > /५. 
डेन्माकमधीालळ काहा वदाष्ट्यपूण सस्था 8-1 


५>५>५->-“«-<- _2:.५/“५-५-५८-५६-५८-५८-“५-५८-५८--५८-/५-<५--“५/५--<५-€५-“५५-“५-/५/५५”- 


शिक्षण मिळे. विद्यार्थ्यांना व्यावसायिक शिक्षण तर द्यावयानचेंच, पण त्यांन्चि 
व्यक्तिमत्त्व वाढवून डेन्माकचा एक आदश नागरिक बनविण्यासाठी जें ज्ञान 
आवदयक आहे तेंहि द्यावयाचें. जगाच्या रोजच्या व्यवहाराची माहिती नाग- 
-रिकाला असावी व डॅनिश संस्कृतींचा अभिमान त्याला वाटावा यासाठीं 
डतिहास व नागरिकशास्त्र हे विषय अभ्यासक्रमांत ठेवळे आहेत. सर्व 
अभ्यासक्रम डॅनिश भाषेंतच असल्यामुळें डॅनिश भाषेचा अभिमान जागत 
होईल. त्याचचप्रमाणें देशाचे हे घटक एकत्र राहत, एकत्र जेवत व एकत्र 
अभ्यास करून गप्पा मारीत; त्यामुळें राष्ट्रीय वृत्ति त्यांच्यांत बाणत असे. 
म्हणूनच या शाळांतून राष्ट्राची जबाबदारी उत्तम तर्‍हेनें पेलणारे नागरिक 
निर्माण झाले. आज डेन्माकमध्ये अशा १०० शाळा असून त्यांतून ५००० 
विद्यार्थी दरवर्षी शिक्षण घेत आहेत. शिक्षणाची फी दरमहा १७० क्रोनर 
( सुमारें १७० शिलिंग ) आहे. त्यांत राहण्याचा व जेवणाचा खे. येतो 
जर विद्यार्थ्याच्या पालकाचे उत्पन्न कमी असेल तर सरकारांतून- मदत होऊं 
शकते. सरकार जास्तींत जास्त 5 भदत करत. 

व्यक्तीनी किंवा संस्थांनी सर्व शाळा खाजगी रीतीनं चालविलेल्या 
आहित. पण त्यांना सरकारी मदत मिळते. शिक्षकांचा अर्धा पगार सरकार 
देते. इमारतीच्या दुरुस्तीसाठी २० टक्के खर्च सरकार देतं व शिक्षणाच्या 
साहित्याचा ( पुस्तकें ३० ) २० टक्के भाग सरकारकडून मिळते. १८ वषोच्या 
आंत प्रवेश मिळत नाहीं. साधारणपणें २०-२१ वर्षे वयाची मुळें शाळेंत 
येतात. क्वचित्‌ २८-२० वर्षे वयाच्या तरुणतरुणीहि आढळतात. सुटीमध्ये 
साप्ताहिक वर्ग भखलळे जातात. लहानपणीं जे लोक या शाळांतून शिकून गेले 
त्यांच्या उजळणीचे वर्ग म्हणून हे वर्ग भरतात. मी तेथे गेलो तेव्हां असाच 
एक वर्ग चालू होता. ४०-४५ वर्षे वया'चे सुमारें २०० स्त्रीपुरुष या वगांसाठी 
आले होते. 

या विद्याल्यांची यशस्विता निराळी सांगायला नकोच; कारण या 
योजनेची जगभर स्तुति होत आहे. श्री. नीलसेन यांनीं मला शाळेच्या 
पद्धतींतळा एक दोष सांगितला. ज्या वेळीं या शाळा निघाल्या त्या वेळेस 
डेन्मार्कमध्ये ८० टक्के लोक रोतींत होते. त्यामुळें त्या वेळीं साहजिकच अका 
द्याळांतून शोतकरी आधेक असत. या शाळा प्रमुखत्वें शेतकऱ्यांसाठी असत. 


१३४ विलायतची डाक 


>>“<<६-८-“४६/६-५६८-५५-:-.> ५- ९>५.>--६>-६५६८५-/५६/५६-/५-/५/६/४८/५-€६५€५८” 


पण आतां परिस्थिति बदलली आहे. सध्यां दोतींत फक्त २६ टक्के लोक आहेत. 
उद्योगधंद्यांची वाढ झाली आहे. पण अजूनहि या शाळांतून शेतकरीच जास्त 
येतात. इतर व्यवसायांतीळ लोकांना या शाळा आपल्यासाठी आहेत असें 
वाटत नाहीं. वास्तविक या धंदेशाळा असल्या तरी त्या शेतीप्रमाणेंच इतर 
उद्योगधंद्यांसाठींहि आहेत. प्रत्येक धंद्यांतील व्यक्तीला त्याच्या धंद्याचें शिक्षण 
तर द्यायचेच, पण त्यापेक्षांहि त्याला उत्कृष्ट नागरिक बनविण्याच्या दृष्टीने जे 
शिक्षण आव्यक आहे तेंहि द्यायंचें असें या शाळांचे धोरण आहे. तें अजून 
सर्वे नागरिकांच्या लक्षांत येत नाहीं, एवढाच या पद्धतींत दोष राहिला आहे. 

शाळेच्या इमारतीपासून ८-१० मैलांवर एक दुग्ध-केंद्र ( डेअरो फार्म ) 
आहे. तेथें विद्याथीची सफर होती. डेअरी फार्म्ससाठीं डेन्माक॑ प्रात्तिद्ध आहे. 
शाळेचे मुख्याध्यापक मला म्हणाळे, “ या विद्याथ्यीच्याबरोबर तुम्हांला जायर्चे 
असेल तर तुम्ही जाऊं शकतां. --केवढी मोठी संधि आली होती ! पण या 
सहलीस गेल्यासं रात्रीं ७ पर्यंत कोपेनहदेगनळा परत येणें शाक्य नव्हतें; आणि 
मळा तर सायंकाळी ५ च्या आंत कोपेनहेगनला येणें जरूरीचें हातें. दुसर्‍या 
दिवशीं सकाळी ६ च्या गाडीने मी दैबुर्गळा जाणार होतों. त्यासाठीं सायंकाळी 
५ च्या आंत थॉमस्‌ कुकच्या कचेरीत तिकिट रिझव्ह करायचें होतें. तीं 
कचेरी ५ ला बंद होते. डेन्माकचें डेअरी-फार्म पाहण्याची संधि हुकली याची 
हळहळ वाटली. 

हिळेरडळा एक सुप्रसिद्ध राजवाडा आहे. त्याचें नांव फ्रेद्रिकूसबर्ग 
स्लॉट. एक तासभर राजवाडा पाहण्याइतका मळा वेळ होता. “हवा 
राजवाडा पाहिल्याशिवाय हिळेरडहून परतूं नकोस ? असें बेन्टीने मला 
बजावले होतें. ४ था खिश्चन या राजाच्या कारकीदीत ( १६०२-२०) हा 
राजवाडा बांधण्यांत आला. त्यानंतर १९ व्या दातकांत त्याची बरीच 
दुरुस्तीहि झाली. निरनिराळे फर्निचर, चित्रे, दिवे, इत्यादींनी अनेक खोल्या 
सजविल्या होत्या. विशेषतः राजवाड्यांत एक प्रार्थनामंदिर असून तें प्रेक्षणीय 
आहे. १००१ पाइप्स असलेळें १६१२ सालीं बनविळेळें ओर्गन (एक वाद्य) 
तेथें आहे. 

हिलेरडच्या ईशान्येस १५ मैलांवर एट्सीनोर हें गांव आहे. तेथें कोन” 


2 


बर्ग हा किल्ला असून त्याच किळछ्यांत रोक्सपिअरच्या हॅम्लेट नाटकाची कथा 


डन्मार्कमधील कांहीं वेशिष्टयपूण संस्था १३५ 


*-ध “>” 


घडलेली आहे. या किल्याच्या प्रांगणांत आंग्ल नट-नटींनीं हॅम्लेटचे अनेक 
प्रयोग केळे आहेत. पण मला वेळ अजीबात नव्हता म्हणून नाइलाजानें त्या 
शहरास जाण्याची कल्पना रद्द करावी लागली व मी कोपेनहेगनला परतलो. 

डॅनिश लोकांसंबंधीं चार शब्द लिहायला हवेत. मिसेस्‌ बेन्टी व मिस्टर 
हयर या डॅनिश व्यक्तींची व माझी बोटीवरच ओळख झाली, पण त्या दोघांनींहि 
कमालीचे अगत्य दाखविलें. हिलेरडला लोकश्ाळा दाखविण्याची जी आस्था 
तेथील शिक्षकांनी दाखविली तीहि प्रशंसनीयच आहे. डॅनिश लोकांशीं थोडा 
जरी संबंध आला तरी लगेच जेवणाचे नाहीं तर चहाचे आमंत्रण मिळालेच 
म्हणून समजा. पुष्कळ डॅनिश लोकांना इंग्रजी येतें, त्यामुळें भाषेची अडचण 
पडत नाहीं. शाळेंत जाणाऱ्या प्रत्येक मुलाला आपल्या मातृभाषेव्यातारक्त 
इंग्रजी, फ्रेंच व जर्मन या भाषा शिकविल्या जातात. शिवाय स्वीडिश व 
डॅनिश या भाषांत बरेंच साम्य असल्यामुळें बहुतेक डॅनिश लोकांना स्वीडिश 
भाषा येतेच. . 

वृत्तपत्रवाचनाचची दांडगी आवड डेन्मार्कमध्ये दिसते. डॅनिश लोक हे 
कार नम्न दृत्तीचे आढळतात. दोघे जण भेटले कीं हॅट काढून. एकमेकांस 
अभिवादन करतील व हस्तांदोलन करतील. स्टेशनमास्तर अगर पोलिप्त 
यांचा उल्लेख हेर ( एप: म्हणजे श्रीयुत ) असा करतात. जसें, हेर स्टेशन- . 
मास्तर, हेर पोलिसमन. 

र कोपेनहेगनमध्ये उघड्यावरील रेस्टोरंट्स अनेक आढळतात. खूप रुंद 
अश्या फूटपाथवरील अर्ध्या भागावर रेस्टोरंटच्या खुर्च्या टाकलेल्या असतात. 
त्यांतून लोक बिअरचे ग्लासच्या ग्लास फस्त करीत गप्पा मारतांना आढळतात. 
पण इंग्रजी वातावरणांत वावरणाऱ्या प्रेक्षकांना या गोष्टीचें नवल वाटतें. 

उद्यां मी माझा इथला मुक्क!म हालवून जर्भनीस जाणार आहे. युद्ध- 
पूर्वकालीन जर्मनी व युद्धोत्तरकालांतील जर्मनी यांतील स्थित्यंतर जाणण्याची ' 
मळा तीव्र इच्छा आहे. त्याविषयींचे माझे अनुभव पुढील पत्रांतून कळवीन'च . 
ती. नाना व सो. आई यांना शिरसाष्टांग नमस्कार. 


तुझा, 
भाऊ 


१२३६ विलायतची डाक 


०४४४५४४५४५ ५-€४६५५-५८५-५-५६-६-<--<-< 


पत्र ९७ वं 


“५-५ -<“*<५--५८<५</५/५-*५-*५-*५ 


युद्धोत्तर जर्मनी 
॥ श्री 
हॅवुग ( जर्मनी ), दि. १० ऑगस्ट, १९५२. 
प्रिव उषास सप्रेम आकरीर्वाद. 

शानवार दि.९ ला सकाळी सहाच्या ' स्वेंडिनेव्हीयन हॉलंड एक्सप्रेसने! 

भा कोपनहंगन सोडून जर्मनीत्त येणार होतों. पहाटे पावणेप्रांचळा उठणे 
आवडयक हाते. घरांत मी एकटाच होतों. त्यामुळें जाग येईल कीं नाहीं याची 
शकाच होती. पण बेन्टीनें कोणाला तरी सांगून ,ठेवळें होतें; व पावणेपांचला 
टेलिफोनची घंटा वाजण्याची सोय झाली होती. टेलिफोनच्या गजरानें मी 
जागा झालां. प्रातर्विधि उरकून घर बंद करून घराच्या किलया भिसेस्‌ बेन्टीने 
सागेतल्याप्रमाणं शेजारच्या बिऱ्हाडकरूकडे देऊन निघाली. गाडीला फारशी 
गर्दी नव्हती. कोपेनहेंगन ते कोर हा प्रवातत दीड तासाचा झाला. कोसर 
येथें झीलंड बेट संपतें. मध्ये एक मोठी खाडी आहे. ती चारपांच मेळ रुंद 

- आहे. मग दुसरें बेट फ्युनेन लागतं. या दोन्ही बेटांना जोडणारा पूल नाहीं 
त्यामुळें गाडीतून खाली उतरावे लागलें व बोटीनें ही खाडी ओलांडावी 
लागली. खाडी ओलांडण्यास दीड तास लागला; व दुसऱ्या टोंकास निवर्ग ' 
येथे पोचला. तेथे पुन्हा दुसऱ्या गाडीत बसलो. या गाडीत जागा रिझव्ह 
करणें भाग असतें. गर्दी नसते पण एंक क्रोनर देऊन रिझव्हेशन होतें. ते 

आधीं केळे नाहीं तरी चालते. गाडींत बसल्यावरहि पैसे वसूळ करून घेतात 
फ्यूनेन व जटलेंड या बेटांना जोडणारा असा एक रेल्वेचा पूल आहे. हा 

सक्षणाय पूल ओलांडून जटलंडमध्ये प्रवेश केल्यावर फ्रेड्डीशिया हें गांव लागळं 
पावणे अकरा वाजतां गाडीने हे स्टेशन सोडळें व साडेबारा वाजतां पॅडबर्ग 
या सरहृद्दीच्या गांवी आलों. पासपोर्टवर डेन्माक सोडल्याचे नमूद करण्यांत 
आढ. कस्टमची तपासणी झाळी पण बॅग्ज उघडण्याची पाळी आली नार्ही" 
"कच्या सुमारास पॅडबर्ग सोडल्यावर डेन्माकची हद्द संपली, थोड्याच वेळांत 
फ्टन्सवेग॑ या जर्मन हद्दांतील पहिल्या शहरीं गाडी येऊन दांखळ झाली. एके 


युद्धोत्तर जमनी १३७ 
काळीं जगाला आव्हान देणाऱ्या देवांत आपण आलो ही भावना एकदम 
मनांत येऊन गेली. र. 
& जर्मनीची भोतिक शास्त्रांतील प्रगाते सर्वश्रत आहे. स्थापत्यश्ास्त्राचें 
कोशल्य जर्मनीत प्रवेश केल्यावर थोड्याच काळांत नजरेस आलें. जर्मनींतील 
कील कालवा हा सवोना ऐकून माहीत आहे. डेन्माकभोंवतीं वळसा घालून 
जहाजें नेण्याचा त्रास वांचावा म्हणून हा कालवा खणण्यांत आला. त्या 
कालव्यावर एक प्रेणक्षीय पूल आहे. खूप उंच ( खाळून जाणाऱ्या जहाजांना 
अडथळा होऊं नये म्हणून ) व खूप लांब असा हा पूल आहे. तो पाहण्यासाठी 
डव्यांतील सारे लोक उठून खिडकीजवळ आले. कांचेच्या सिंडक्या वर करून 
माना बाहेर काढून लोक पाहत होते. 

बरोबर साडेतीन वाजतां गाडी हँंबुर्गच्या स्टेशनांत शिरली. हैंबुर्गच्या 
विद्या्थी-मंडळामार्फत ( 5८११2८५" ए]प्रांग) माझी तेथें राहण्याची 
सोय होणार होती. मंडळाचा फोननंबर मजजवळ होता. एका जर्मन 
ग्॒हस्थाच्या मदतीनं प्रथम मीं तेथें फोन केला. तेथील चिटाणिसाने फोन 
घेतला. आमचा पत्रव्यवहार अगोदर झालाच होता. त्यामुळें लगेच त्यांनी 
मळा अमुक अमुक ट्रॅमनं आमच्या कचेरीत या असें सांगितलें. त्याप्रमाणे मी 
तेथें गेलो. बहुतेकांना इंग्रजी समजतें. त्यामुळें हा पत्ता शोधून काढण्यास 
मुळांच तास झाला नाहीं. चिटणिसांनी मला हँबुर्गचा नकाद्या आणि जर्मनींत 
च विशेषतः हैंबुर्गळा बघण्यासारखे काय आहे याची माहितीपत्रके दिलीं. नंतर 
डॉ. व मिसेस्‌ सीव्हेस या जर्मन कुटुंबाचा पत्ता दिला व तेथें माझी राहण्याची 
सोय झाल्याचें सांगितलें. हे घर जवळच होतें; म्हणून मी चाळतच गेलो. 
मिसेस्‌ सीव्हेस माझी वाटच पाहत होत्या. हसतमुखाने त्यांनीं माझें स्वागत 
केलें. त्यांना इंग्रजी बोलतां येत होतें व बोळलेळें समजतहि होतें. पण पुष्कळ 
दिवसांची संवय नसल्यामुळें त्या कचरत होत्या, एवढेंच. त्यांनीं माझी डॉ. 
सीव्हेत्त यांच्याशी ओळख करून दिली. ते हृंबुर्ग हायकोर्टाचे जज्ज आहेत. 
त्यांचा मुळ्या हा जवळजवळ माझ्याएवढाच असेल. तो वकिलीच्या धंद्यांत 
पडला होता. याशिवाय त्यांचे एक मित्र डीटर लाऊएनस्टाईंन हेहि 
सध्यां त्याच घरांत राहत होते. ते मूळचे बळिंनचे, पण काहीं कामासाठी 
दोन-तीन महिन्यांपुरते दैवुर्गला आले होते. गेल्याबराबेर या सवीची व माझी 


-<५-<*५<५<५६<५६/५-/५-५६/५६/५-/५६-/५६-/५./५- 


१३८ विलायतची डाक 

ओळख झाली. ऑलिंपिक सामने संपवून माझ्या इंग्लंडच्या वाटेवर तीनचार 
दिवस जर्मनींत. घाळवून जर्मनीविषयीं जास्त माहिती समजून घेण्याच्या 
दृष्टीनें मी येथें आलां असें मां त्यांना सांगितलें. विशषेषतः लाऊएन्स्टाइन हे 
फारच अंगत्यशील ग्रहस्थ वाटले. त्यांचें वय पन्नाशीच्या आसपास असेल. 
ते म्हणाळे, “ चळा तर मग, आपण हैंबुर्गमध्यें फेरफटका मारून येऊं. मला 
संध्याकाळचा वेळ मोकळाच आहे. मी तुम्हांला सर्व माहिती सांगतों. 
मळा पाहिजे होतें तेंच मिळालें. एका अनुभवी जर्मन ग्रहस्थाची सोबत 
मिळाली. आम्ही सायंकाळीं ५ वाजतां बाहेर पडलो ते रात्रीं १९ ला परत 
आलो. हृंवुर्ग ाहराचा भाग तर पाहिलाच पण त्याशिवाय जर्मनींतील गेल्या 
१०-१२ वषौतील घडामोडीची इत्थंभूत हकिकत ऐकायला मिळाळी- 
माझ्या प्रश्नांची श्री. लाऊएन्स्टाइन यांनीं सविस्तर उत्तरें दिळीं आणि त्या- 
बरोबरच इतर आनुषंगिक माहितीहि सांगितली. त्याशिवाय “ जर्मन फेडरळ 
मिनिस्ट्री फॉर.द मार्शल प्लॅन ? या खात्यानें प्रसिद्ध केलेल्या गेट वे टु 
जर्मनी ? या पुस्तिकेवरून मळा जास्त आंकडेवार माहिती मिळाली. ही सर्व 
माहिती एकत्रित करून पुढीलप्रमाणें मांडतां येईल 


राजकीय दृष्ट्या जर्मनीचे चार तुकडे झाळे असले तरी सर्व' मिळून 
जर्मनीचा आकार हा सुमारें १२६॥ हजार चोरस मेल भरेल. एकूण लोकसंख्या 
अंदार्ज ६ कोटी ८० लक्ष आहे. जर्मन सरहद्द ही निरनिराळ्या नऊ राष्ट्रंनी 
वेढलेली आहि. 


भोगोलिक दृष्ट्या जर्मनीचे तीन भाग पडतात. उत्तरेचा सखल प्रदेरा, 
मध्यवती डोंगराळ प्रदेशा व दाक्षिणेस आल्प्स पर्वताजवळचा प्रदेरा. स्टि- 
सौंदर्याच्या दृष्टीने उत्तरेच्या सखल प्रदेशांत पाहण्यासारखे कांहीं नाहीं. माझा 
सर्वे प्रवास बहुतेक याच भागांतून झाला. या प्रदेशांतून एम्स, वेसर, एल्ब, 
ओडर या चार महत्त्वाच्या नद्या वाहतात. त्यामुळें उत्तर भागांत प्रसिद्ध बंदर 
वसली आहेत. रेती व उद्योगधंदे यांचें मिश्रण या भागांत बरेंच आढळत 
शैतकरी एकीकडे जमीन नांगरतो असें दिसेळ तर पाठीमागच्या बाजूस 
कारखान्याच्या घुराड्यांतून धूर निघतांनाहि दिसेल. रूर.हा प्रदेश वायव्येस 
असून तो उद्योगधंद्यांसाठी प्रसिद्ध आहे 


युद्धोत्तर जमनी १३९. 


५--*<५/५--/५-/४५/५-/५ 


व्यवर्ती डोंगराळ प्रदेशांत सृष्टीची विविधता आढळते असें म्हणतात. 

माती व दगड यांची मित्नता आढळते व म्हणून भूगर्भशास्त्रज्ञांचें या भागाकडे' 
विदोष लक्ष केंद्रित झालं आहे 

दक्षिणेकडील आल्प्सच्या उंच भागांतून प्रसिद्ध डॅन्यूब नदी वाहते. 
या प्रदेशांत कांहीं उत्कृष्ट सरोवरें आहित. या भागांत प्रवा्यांची गर्दी असते. 

जर्मनीचा ऱ्हाइन हा नद पश्चिम भागांतून वाहत जातो. यास “ जमन' 
नद्यांचा पिता? ( 9७. खा खटाव र1ए९15) असें म्हणतात. याः 
नदाच्या कांठच्या “ कृष्णारण्य ? ( 3180 11०125 ) या भागांत व त्यापेक्षांहि 
उत्तरेस फारच रम्य वनश्री आहे. दोन्ही बाजूंस उंच पर्वत व त्यांच्या उतारावर 
द्राक्षांचे मळे, लहान लहान शहरें व या सर्वोच्या पुढें ठाकलेले सारिसौंदर्य 
असें मोठें नयनरम्य वातावरण तेथें आढळतें. मला तेवढासा वेळ नसल्यामुळें 
त्या भागांत जातां आलें नाहीं. 

हवेच्या दृष्टीनें जर्मनी हिंवाळ्यांत खूप थेड व उन्हाळ्यांत खूप ऊष्ण 
असतो, असें मला सांगण्यांत आलें. पण मी गेलो तेव्हां हवा बरीच सोम्य 
वाटली. उन्हाळ्याचा त्रास झाला नाहीं. कारण इंग्लंडच्या मानानें हवा ऊष्ण 
असली तरी भारतांतील उन्हाळ्यापुढें ही हवा सोम्यच वाटेळ. पावसाचा: 
त्रास कुठें झाला नाहीं. फक्त एका सायंकाळी दैबुर्गळा खूप जोराचें वादळ 
होऊन पर्जन्यवृष्टि झाली, एवढेच 

सध्यां जर्मनीला भौगोलिक विभागांपेक्षांहि राजकीय भागांच्या दृष्टीने 
जास्त भिन्नता आली आहि. युद्धानंतर सारी परिस्थिति एकदम पालटली आहे. 
युद्धांत जर्मनीची जी अपरिमित हानि झाली तिचे हृद्य स्वरूप अजूनहि 
आढळते. युद्धांत जर्मनीचे २० लक्ष सोनेक मृत्यु पावळे, २९ लक्ष बेपत्ता 
झाले, ५० लक्ष जखमी झाले, ३५ लक्ष युद्धकेदी झाळे, आणि २५ लक्ष 
बायकामुळें व म्हातारी माणसें बॉम्बहल्यांस बळी पडलीं. यावरून जी 
मनुष्यह्माने झाळी तिची कल्पना येते. सर्वत्र अंदाघुंदी माजली, राज्यकारभार 
ढांसळला व पोलीसव्यवस्था कोलमडली. अन्नाचा तुटवडा, रोगराई व टटालूट 
यांनीं हलकल्लोळ माजळा तो निराळाच. सर्व कारखाने बॉम्बहललयांतः 
बेचिराख झाले व युद्धांतीळ सैनिक परत आले--त्यामुळे बेकारीचा बकासुर 
भेडसावू लागला. देशांतील मालाचा सांठा संपला होता, थोडा फार होता तोः 


१४० विलाय तची डाक 


“५/५/५-५/५/५.”५-५.-- ५/४५५५/५/५--५-५-५-: 
-“““ १२४१४४0 ४शशधशटधह ४ ५-५/५८/५-/५-८/५८/५॥५/४///* 


चॉम्बहल््यांत मस्मसात्‌ झाळा होता. नवा माळ विकत ध्यावा तर बाजारांत 
जिन्नस शिछूक नव्हता. घरादारांची ह्याने तर अफाट झाली होती. ' मोठमोठ्या 
शहरांतून एखादें शाबूत असळेळं घर आढळणे अशक्यच होते. लहानसहान 
'खेड्यांनाहि हा बॉम्बचा प्रसाद मिळाळा होता. हैंबुर्गमध्ये अनेक नवीं घरे 
दिसतात. जुन्या पडक्या घरांचे अनंत अवशेषहि आढळतात. गाडीनें प्रवास 
करतांना दुतर्फा पडक्या घरांचे सांगाडे दिसतात. कांहीं ठिकाणीं तर पडलेल्या 
इमारतींचे अवशेष उचलण्याचे काम अजूनहि पुरें झाळें नाहीं. हैवुर्ग बंदर 
आतां पुष्कळच बांघळेळें आहे. पण प्रत्यक्ष युद्धांत त्या ठिकाणीं कांहींच 
शिल्लक राहिलें नव्हतें असें सांगतात. अमेरिकन सेनिकांनीं किती अतोनात 
चॉम्बवृष्टि केली असेळ याची यावरून स्पष्ट कल्पना येऊं शकेल. 
युद्धसमाप्तीनंतर जर्मनीचे तुकडे तुकडे झाळे. ओडर व नाइस या नद्यांच्या 
'पूर्वेकडील प्रदेश पोलंडला मिळाळा, कोनिग्जबर्ग हे राहर व त्याच्या आस- 
पास'चा प्रदेश राशेयाळा जोडण्यांत आळा. सार प्रदेश हा आर्थिक दृष्ट्या व 
'राजकीय दृष्टया अलग झाला. उरलेल्या प्रदेशाचे चार तुकडे करून ते रशिया; 
अमेरिका, फ्रान्स व ब्रिटन यांच्या स्वाधीन करण्यांत आले. ब्रिटनला उत्तरेचा 
प्रदेश, रशियाला मध्यभाग, अमेरिकेला दक्षिण भाग व फ्रान्सला पूर्व माग 
अशी विभागणी झाली. त्यांत परत २१ कोटी ४ लक्ष जर्मन निवासीत पूर्व 
अशिया व इतर भागांतून जर्मनींत आले, यामुळें या सवीच्या पोषणा'चा 
. प्रश्न उद्भवला. 


या सर्व आपत्तींतून वर येण्यासाठी जर्मन लोकांनीं पुन्हां कष्ट करण्यास 
सुरवात केली. २३ मे १९४९ रोजीं ब्रिटिश, अमेरिकन व फ्रेंच विभागांचे 
राजकीय व आर्थिक दृष्टया एकीकरण करण्यांत येऊन ' जर्मन फेडरळ 
रिपन्लिक'ची स्थापना झाली. त्याचा प्रमुख हा प्रेसिडेंट असून पालमेंटमधील 
'बहुमतवाल्या पक्षांतील लोकांचं कॅबिनेट बनविण्याची विनती तो त्या 
पक्षाच्या प्रमुवास करतो. कॅंबिनेटचा प्रमुख हा चेॅन्सेळर असतो. जर्मन 
'फेडरळ रिपाबलिकचे आठ भाग असून त्यांना लॅडर ( 1.41: ) म्हणतात. 
“त्याना बऱ्याच बाबतींत स्वायत्तता आहे. पहिले प्रेसिडंट हे प्राध्यापक 
थिओडेर हॉयस हे असून पहिले चन्सेळर डॉ. कोन्राड आडेन ओअर हे आहेत- 


ऱ्य 
2. र (धे 


पालमंटमधील सध्यांचे प्रमुख पक्ष म्हणजे खिश्चन डेमोक्रेटिक युनियन ( डॉ. 


युद्धोत्तर जर्मनी १४९. 
आडेन ओझअर हे प्रमुख), सोरल डेमोक्रेट्स, फ्री डेमोक्रॅटिक पार्टी ( प्राध्यापक 
हॉयस हे त्या पक्षाचे प्रमुख ), फेडरल युनियन पाटी आणि जर्मन पार्टी हे 
होत. पश्चिम बलिनळा स्वतंत्र लेंडरचा दर्जा मिळाला नसून एका टेंडरमध्यें 
प्रातिनिधि पाठवितां येतात. ी 


फेडरल रिपन्लिकची राजघानी बोन (3011) या शाहरीं आहे. हे. 
दाहर कोलनजवळ आहे. जर्मनीचे राष्ट्रीय निश्याण काळ्या, तांबड्या व सोनेरी 
अक्शा तीन रंगांच्या तीन पट्ट्यांचें बनविले आहे. अक्णा रीतीनें फेडरल 
रिपाव्लिकची स्थापना झाल्यावर जर्मनीच्या पुनर्निभितीस जोराने सुरवात झाली. 

गॅरिओआ ( (31109, म्हणजे (3007९111९1 91 ]र०००15एप८- 
एप 1 0९८8त &1८95 ) च्या मदतीनं अन्नधान्य, ओपधें व कापड 
यांची टंचाई दूर होत आहे. १ जून १९४८ मध्यें चलनविषयक सुधारणा. 
( टपपथा८9 रिर्थाण्याग ) होऊन आर्थिक स्थैर्य वाढविण्याचे प्रयत्न चालू 
झाले. त्याच सुमारात मार्शल प्लॅनची योजना होऊन उद्योगधंद्यांचे 
पुनरुत्थान करण्याचें ठरळें. या तीन गोष्टींमुळे जर्मनी पुन्हां वर येऊं 
लागलेला दिसतो. 


मार्शल छॅंनमुळें भांडवल व कच्चा साळ यांचा जर्मनीला पुरवठा होऊं. 
लागला. १९२३६ सालीं कारखान्यांतील उत्पन्न १०० धरल्यास १९४९ सालीं. 
तें ८० च्या खालीं गेलें होते. १९५० च्या सुरवातीस तें पुन्हां १०० पर्यंत 
झालें व १९५१ सालच्या शेवटी तें १४० च्या वर होतें. यावरून उद्योग- 
धंद्यांची झालेली वाढ लक्षांत येईल. कोळसा खणून बाहेर काढण्याची मयादा. 
१९५१ सालीं युद्धपूर्वकालाइतकी पोःचळी. मोटार तयार करण्याचें मान एका. 
वषीत चढळें. १९५० साली २,२६,१०८ मोटारी बाहेर आल्या तर १९५१ 
साली २,६७,२६० ! ] 
व्यापारांतहि अशीच प्रगाते झाळी. शोतीच्या दृष्टीनें सुपीक प्रदेश 
रशियन भागांत गेल्याने पश्चिम जर्मनीस उद्योगधंद्यांवर भर देणे भाग पडलें. 
१९४८ सालीं सरासरी मासिक निर्यात २२० दरलक्ष माकप (१ मार्क 
२ शिलिंग ) असे ती १९५१ साली १२०० ददवलक्ष माक्स झाली.' १९५० 
साली २० लक्ष कमेरे तयार झाले, त्यांपेकी डे कॅमेरे बाहेर पाठविण्यांत आले. 


२४२ विलायतची डाक 
____ जर्मेनांचा व्यापार आणखीहि वाढला असता. पण युद्धांत अनेक व्यापारी 
जहाजे नष्ट झालीं. १९३९ सालीं ४२ लक्ष टन व्यापारी जहाजे होती. १९४५ 
'सालीं फक्त ७॥ लक्ष टन जहाजें राहिली. १९५२ साठीं ही संख्या ११ लक्षांवर 
ज्आली आहे. 


यानंतर बेकारीचा प्रश्न. युद्धांतील हंगामी नोकरी संपल्यामुळे पूर्वेकडून 
- 'निर्वातितांचा लोंढा आला. त्यामुळें साहजिकच बेकारी निर्माण झाली. पश्चिम 
जर्मनीची मूळ लोकसंख्या ३ कोटी ८६ लक्ष. त्यांत ९५ लक्ष निर्वासितांची 
भर पडल्यामुळें लोकसंख्या ४ कोटी ८१ लक्षांवर गेळी. दर चौरस किलो- 
"मीटरला १६० लोकांचें प्रमाण १९४ वर जाऊन थडकले. विदोषतः १९५० 
“सालीं बेकारी कळसाला गेली होती. मात्र आलेल्या निर्वासित लोकांची एकाच 
भागांत दाटी न करतां ते सर्व कोंपऱ्यांत विखरून त्यांतील अनेकांना शेतीत 
“ठावळें व बेकारीची समस्या सोडविण्याचे प्रयत्न झाळे. अजूनहि बेकारीची 
'छाया या देशावर आहेच. जर्मनींत गाडीतून प्रवास करतांना डब्यांत या 
'खलाशी भेटले. जर्मनींत पोट भरत नाहीं म्हणून ते रॉटरडेंमला कामधंदा 
शोधण्यास चालले होते. पुष्कळ लोकांची परदेशांत जाऊन नोकरी 
-शोधण्याची घडपड चालू आहे. प्रत्यक्ष ज्यांच्या घरांत मी राहिलों त्यांच्या 
“मुलाला एखादी नोकरी मिळवून देण्याची खटपट मी करूं शकेन का, असे 
“मळा विर्‍चारण्यांत आळे. एवढेंच नव्हे तर हिंदुस्थानांत वा अन्य कुठेहि 
'जाय'ची त्या तरुणाची तयारी होती. 


अन्नाची टंचाई हा पुढचा भाग. धान्य, बटाटे, मांस, अंडी, भाज्या 
'च फळे यांचा पुरवठा ज्या भागांतून होई तो माग पोलंड व रशिया यांच्या 
'ताब्यांत गेळा. पश्चिम जमनीळा लागणाऱ्या अन्नांपेकी फक्त ६० टक्के अन्न तेथें 
निमोण होतें. उरलेल्या ४० टक्के खाद्यपदाथौसाठीं फार मोठ्या प्रमाणांत 
आयात करावी ळागळी. एकूण आयातीचा ४१ टक्के भाग ह्या धान्यासाठी 
डोता. देद्यांतल्या जमिनीपासून उत्कृष्ट पीक काढण्यासाठी अद्ययावत्‌ यंत्रसामुग्री 
वापरळी जाऊं लागली आहे. १९४८ सालीं प्रत्येक हेक्टर (?९1 ][य2०0812 ) 
जाभिनींतून १८-८ युनिट्स ( युनिट - २२० पौंड ) धान्य निघे. १९४९ साठीं 
हे प्रमाण २४-१ झाळें व १९५१ सालीं २५-६ झालें. 


युद्धोत्तर जमनी १४३ 
घरबांधणीचा प्रश्नह्ि तितकाच निकडी'चा होता. युद्धांत कित्येक घरें 
जमीनदोस्त झालीं. कोलन व व्युत्सवुर्ग येथे तर ७५ टक्के घरें नष्ट झालीं. 
कासेल ( (८955९1 ); आखेन (9211211) व म्युन्स्टर ( ॥॥पट15८21 ) 
येथे ६५ टक्के 9 हँबुग, एसेन डोटमुंड ( 120०11 पात )) येथे ५ ०-५५ टक्के 
वरांचा नार झाला. यावरून घरबांधणीचा प्रश्न किती बिकट होता हें कळेल. 
त्यांत परत निर्वातितांचा लोंढा ! अजून घरांची पडझडहि साफ करणें पुरे 
झालें नाहीं. आतांपर्यंत ची गोळा केळेळी पडझड एकत्र केल्यास १५० फूट रुंद, 
६० फूट उंच व ५०० भेल लांब अशी भिंत तयार होईल अर्से म्हणतात. 
आणणि हा केरकचरा काढण्याचे काम आणखी दहा वर्षे तरी सहज चालेल. 


-*५-<५-५<५ 


घरें बांधण्याचें काम अव्याहत चालू आहे. .अजून ६० लक्ष घरें बांधून 
व्हायची आहेत. १९४५ पासून १९५० पर्येत १६ लक्ष घरें बांधून झालीं. 
१९४९ ते १९५१ या काळांत ४५ कोटी मार्क्स घर-बांधणीस खर्च झाले. 
नुसत्या १९५१ सार्ली ४ लक्ष घरें बांधण्याचा विक्रम करण्यांत आला. 

असो. युद्धोत्तर जर्मनीतील घरबांघणीचें हें पुराण लांबत चाललें. 
त्याविषयी मी बारीक सारीक आंकडे देऊन आणखी लिहू लागलो तर पत्र 
लिहिण्याच्या मिषाने मीं अकगणिता-चचाच एकादा अवघड भाग वाचायला 
'डावला असें तुळा वाटेळ व शिक्षा म्हणून मी तेथें आल्यावर तूं माझेच घर 
उन्हांत बांधशील ! 

पुढील पत्रांत जर्मनींत पुनरचनेच्या आणखी कांहीं प्रयोगांची माहिती 
लिहीन. 

ती. नाना व सो. आई यांना शिरसाष्टांग नमस्कार. 


तुझा, 
“ भाऊ 


१४४ विलायतची डाक 


पत्न ९८ वं 
हँबुगमधील वास्तव्य 
॥श्री॥ 
ओरनाबलुक ( जर्मनी ), दि. १२ ऑगस्ट, १९५२. 
प्रिय उघास अनेक आशीर्वाद. 
जर्मनी हे सर्व राष्ट्र आंतून पोखरून निघाळें आहे. रस्त्याने जाणाऱ्या 
लोकांचे पोषाख नीटनेटके आढळतात, दुकानांत मालहि भरपूर असतो; 
अन्नाचें नियंत्रण ( रेशन ) नाहीं--पण ही सारी वरवरची झकपक. लोकांची 
मने एक प्रकारच्या खिन्नतेनें व्यापलेली आहेत. त्यांचे दुःख त्यांच्या चेहऱ्यावर 
दिसतें. येथील राहणी फार महाग झाली आहे. सर्वसाधारण युद्धकाळच्या 
५६ टक्के अधिक किंमती झाल्या आहेत. कित्येक वस्तूंच्या १०० टक्के, २०० 
टक्केहि किंमती वाढल्या आहेत. पण पगारांत मात्र फक्त २० टक्क्यांनी वाढ 
: झाली आहे. मोठमोठया घरांत पूर्वी एकच कुटुंब राही. आतां तेथें १०-१२ 
कुडुबांचीहि सोय होते. विक्षेषतः मध्यमवगीची या महागाईने फार ओढाताण 
झाली आहे. ४० वषीपर्यंतच्या विवाहित ्रेयांपैकीं ५० टक्के स्त्रिया कामधंदा 
करून संसारास हातभार लावतात. कर देऊन राहिलेळें सरासरी वार्षिक उत्पन्न 
दर माणशी जमनी १३५८ यूनिट, फ्रान्स १९१२, ब्रिटन २४८८, अभेरिका 
४२६४ असें भरेल. युद्धांत अनेक पुरुष मेल्यामुळें साहजिकच स्त्रियांची संख्या 
फुगली आहे. दर हजार माणसांगणिक २५ ते ३० वयोमर्यादेच्या १३२४० स्त्रिया 
आढळतात, ३० ते ३५ वयांत. १३५५ स्त्रिया, २५ ते ४० वयांत १२१० 
स्त्रिया व ४० ते ४५ वयांत १२२० स्त्रिया आढळतात. प्रोढ पुरूष २ कोटी 
२३ लक्ष तर स्त्रिया २ कोटी ५३ लक्ष आहेत. 
हिटलरविषर्यींचा आदर .अजूनहि लोकांत आढळतो. हा आदर उघड 
व्यक्त करण्यास लोक कचरतात. पण युद्धपू्वकाळांत त्यानें जर्मनीस वैभवाप्रत 
नेलें होतं. होकांना भरपूर खायला प्यायला मिळत होतें. सवीना नोकऱ्या 
होत्या. पुढें हिटलर फार महत्त्वाकांक्षी झाळा. त्याला विरोध करणें कोणासहि 
शक्‍य झालें नाहीं. आणि यामुळेंच जर्मन राष्ट्र युद्धांत सेंचळें गेलें. बुद्ध व्हावें 
अत्त कुणालाच वाटत नव्हतें. पण हिटलरपुढें कुणाचेंच चाळले नाहीं. 


हेबुगेमधोल वास्तव्य १४५ 

श्री. ठाऊएन्स्टाइन हे बलिंनचे, म्हणून मीं त्यांना बर्ठिनविषयीं 
विचारलें; तेव्हां त्यांनीं एका वाक्यांत बळिनचें वर्णन केलें, “ आतां बिन 
हे राहर मृतप्राय झालें आहे (1361111 15 3 तरत टा! ०७ ). सारी 
ह्यात बर्लिनमध्ये गेल्यावर बळिंनची ही दुर्दशा पाहूंन त्यांना वाईट वाटत 
होतें. युद्धपूर्वेकाळांतीळ बळिनचें वैभव आतां नामशेष झाळें आहे. बलिंनचे 
दोन तुकडे होऊन सर्वत्र भीतीचें वातावरण पसरले आहे. 


४ :-<४<€४- ५८४५४८४ ६८-५८--५६--५-< 


हे झाळें साऱ्या जमंनीबद्दल, मीं फक्त हैवुर्गच पाहिळें. पण जर्मनीच्या 
अन्य मागांतीळ जीवनाची कल्पना येण्याच्या दृष्टीनें माझें हँबुर्गचें वास्तव्य 
सोयीचें ठरलें. हुंबूर्ग हे एल्ब नदीच्या सुखाजवळचं जमनीचें प्रमुख बंदर व 
बलिंनच्या खालोखाल महत्त्वाचें राहर आहे. येथील लोकवस्ती १६॥ लाख 
आहे. शहराच्या दक्षिणेस एल्ब नदी आहे. मध्यभागांत व उत्तरेस एक खूप 
मोठें नैसर्गिक सरोवर आहे. एका मोठ्या पुलानें त्या सरोवराचे दोन भाग 
केळे आहेत. त्या भागांची ५ आऊसेन आल्स्टर? व : बिनेन 'आल्स्टर ? अर्शी 
नांवें आहेत. या सरोवरांत बोटींची रहदारी सारखी चाळू असते. हैंबुर्गच्या एका 
टोकाला राहणारे लोक रोज बोटीतून ऑफिसला येतात. संध्याकाळीं कित्येक 
हौशी लोक बोटींतून हिंडतात. हँबर्ग विद्यापीठ, टाउन हॉल, कॉन्सर्ट होळ 
वगेरे ठिकाणें पाहिल्यावर रात्रीं आम्ही प्लॉन्टेन-उन्‌-न्लूमेन नांवाच्या 
बगीच्यांत गेलों. निरनिराळे करमणुंकी'चे कार्यक्रम-नाच, गाणीं इ० -चालूु 
होते. विशेषतः संगीताची आवड लोकांना फार आहे. मंत्रमुग्ध झाल्याप्रमाणे 
छोक तासन्‌तास तें संगीत ऐकतांना दिसत होते. 


त्या दिवशीं सायंकाळी श्री. लाऊएन्स्टाइन यांच्याबरोबर जेवण 
करण्याची संधि मिळाली. जर्मनींतळें तें माझें पहिलें जेवण. जर्मनींत 
' जेवणाच्या वेळा सकाळीं ब्रेकफस्ट, दुपारी ळच व सायंकाळी डिनर अशाच 
आहेत. त्रेकफस्टला फक्त पाव, लोणी व कॉफी. लंचला येथे मिट्टागएसेन 
म्हणतात व डिनरला आबेन्टएसेन म्हणतात. ' जर्मनीतील मुख्य अन्न म्हणजे 
सॉसेजेस, डुकराच्या मांसाचे गोळे. इंग्लंडमध्येंहि था ते कधी खाल्ले नाहींत. 


मळा ते आवडतच नाहींत, म्हणून येथेंहि ते चाखले नाहीत. 
वि. १० र» 


१४५६ विलायतची डाक 


--“-<५८<५<५६<५६ 


जर्मनींत दारू तयार होते. दारू पिण्याची पद्धतहि येथें . सर्रास आहे. 
येथें निरनिराळ्या फळांचे रसहि मिळतात. आफेळसाफ्ट ( 0101580) 
म्हणजे सफरचंदाचा रस. अननत-साफ्ट ( ॥॥191135-5व0 ) अशी एके 
ठिकाणी मीं पाटी वाचली. सुखातीस अननस हा शब्द पाहून मला आश्चर्य 
वाटलें. त्याचा अर्थ मीं श्री. लाऊएनस्टाइन यांना विचारला. हा राब्द 
जर्मन असून त्याचा अर्थ पाइन-अपळ (0112-91 ) असा आहे असें 
त्यांनी सांगितळें. जर्मन भाषेंत व मराठींत अननसताठा सारख्याच उच्चारांचा 
एकच शब्द पाहून मला नवल वाटलें, असो. राती ११ वाजतां परत आल्या" 
वर आम्ही झोपी गेलो. 

रविवार दि. १० रोजी श्री. ढाऊएनस्टाइन यांना काम होतें म्हणून 
त्यांची सोबत नव्हती, पण स्वतः डॉ. सीव्हेसे हे मोकळे होते. त्यांना 
रविवारची सुटी होती. सकाळीं न्याहारी करून आम्ही दोघे बाहेर पडलो. 
प्रथम लॉ कोरस व प्रिन्स बिस्मार्कचा भव्य पुतळा या गोष्टी पाहून व म 
बंदरांत फेरफटका मारून आम्ही हेंबुर्गंचे कलान्केंद्र ( &--सथ्ीशा/) 
पाहण्यास गेला. जर्मन लोकांची च्वित्रकळा सळा तितकीशी आवडली नाही. 
फ्रेंच व इटालियन चित्रकलेपुढें ता फिकी वाटते. - 

दुपारी हैंबुर्गच्या उत्तरेस १० मेळांवर एल्ब नदीकांठी असलेल्या 
ब्ॅकेनीज या गांवी जायचें आम्ही ठरविळें. जातांना आम्ही विजेवर चालणार्‍या 
गाडीने हॉपकॅम्पळा गेलों व तेथून चालत ब्ळॅकेनीज गांवी पोचलो. हे गांव 
उंच टेकडीवर वसले आहे. तेथून नदीतल्या अन्याहत चाललेल्या वाहतुकी" 
रम्य दृद्य दिसतें. आज रविंवार असल्यामुळें पुष्कळ लोक सहळीला आले होत" 
फिरायला जायचे एक उत्तम ठिकाण म्हणून हैंबुर्गहून खूप ळोक येथें येतात 
विदोषतः रात्री सर्व जहाजांवर दिवे लागळे म्हणजे सर्व नदीभर त्यांचा प्रकाश 
चछछान पडतो; व बोटीच्या गतीबरोबर ते दिवेहि चाळू लागतात , बोटीच्या 
पुढच्या भागास हिरवा व मागें तांबडा असे दिवे असल्यामुळें रंगीत शोभा 
दिसते. रात्री परत जातांना आम्ही ब्ढॅकेनीज ते हैवुर्ग हा प्रवास बोटीने केळा- 

सोमवार दि. ११ ची सकाळ थोडें पत्रढेखन व कांही किरकोळ खर दी 
करण्यांत घाळविळी. आज मला कुमाए सीव्हे्सची सोबत होती. दुपारी हैवुग 
शहरांत भटकल्यावर संध्याकाळीं ल्यूह या खेंडेगांवांत, जायचें ठरलें. तेंहि एल्व 


हँचुर्गम'धील वास्तव्य १४७ 


नदीच्या कांठी आहे. बोटीनेंच गेलों. या गांवांत एका बाजूला पाणी व 
दुसरीकडे पाण्यापेक्षांहि कमी उंच असलेली जमीन असल्यामुळें येथें कृत्रिम 
घरणें बांधळीं आहेत. त्यांना डाइरा म्हणतात. त्या धरणांवरून चालत गेल्यास 
मजा दिसते. त्याला डाइरावरीळ फेरफटका असें म्हणतात. एका बाजूला जुनी 
शेतावरचीं घरें ( 1२81171 110565 ) दिसतात. घोड्याच्या गाडीवर पेंढ्या 
टाकून चाळळेला एक जमन दोतकरी आम्हांला भेटला. 

ल्यूहु गांवी त्या दिव्षी हवुगमधीळ कांहीं शिक्षक व शिक्षिका सहलीसाठी 
आल्या होत्या. निरनिराळे करमणुकीचे कार्यक्रम चाळू होते. थोडा वेळ 
त्यांच्याशीं गप्पा मारून त्यांच्या कार्यक्रमांत भाग घेण्याची संधि मिळाली. 
रात्रीं परत यायळा १० वाजून गेले. 

ल्यूहुळा जाण्यापूर्वी दुपारी एल्ब नदीच्या खालीं खणलेला एक बोगदा 
याहिळा. एल्ब नदी ओलांडण्यास पाण्यावर पूळ बांधला तर जहाजांना 
अडथळा होतो म्हणून ६०-६५ फूट खोळ असा बोगदा खणला आहे. 
पाण्याच्या खाळीळ जमिनींत हा बोगदा आहि. लिफ्टच्या साहाय्यानें मोटारी 
व माणसेंसुद्धां खाडी नेतां येतात. बोगदा ५०० याड लांब आहे. दुसऱया 
टोकास लिफ्टनेंच वर यायची सोय आहि 

हेवुर्ग येथील सर्व प्रमुख गोष्टी पाहून झाल्या होत्या; म्हणून मी 
मंगळवार दि. १२ रोजी हँबुगं सोडणार होतो. मळा आमस्टरडॅमला जायचे 
होतें. तेथें जायला फक्त दोनच गाड्या होत्या. एक हैंवुर्गहून दुपारी पावणे- 
र्‍चारळा निघते व आमस्टरडॅमला रात्रीं अकरा वाजतां पौचचते. दुसरी पद्दांटे 
पावणे-्चारळा निघून आमस्टरडॅमळा सकाळीं दहा वाजतां पोचते. दोन्ही 
गाड्या माझ्या दृष्टीनं गेरसोयीच्या होत्या. पहिली गाडी आमस्टरडेंमळा फार 
उरिरां पोंचायची. अनोळखी शहरांत एवढ्या रात्री गेल्यावर तेथं स्वतःचा 
मार्ग शोधून काढणें अवघड जातें. दुसरी गाडी हैंबुर्गहून पह्यंटे फारच लवकर 
'निघत होती. त्यामुळें काय करावें असा प्रश्नच होता. पण मीं ठरवले कीं, 
मंगळवारी सकाळीं हॅवुगं सोडायचे व ओइनाव्रुक येथे जायचे; रात्री तेथेच 
मुक्काम करायचा. हृबुर्गहून पह्यंटे पावणेचारळा सुटणारी गाडी ओढनाघुकला 
सकाळीं सहा वाजतां येते. तीच गाडी ओइनाब्रुकळा पकडून सकाळीं दहा 
वाजतां आमस्टरडॅमला जायचे. एक दिवत मुक्काम वाढला खरा, पण पहाटे 


१४८ विलायतची डाक 
> 2५४५-५०. & १४० ४1 0 0 ककत क ह क क्क 3. मिळे *-५” 
पावणेचार वाजतां गाडी पकडण्याची घांदळ वांचून तीच गाडी सकाळीं सहा. 


वाजतां पकडतां आली. 

नॉ डॉ. आणि मिसेस्‌ सीव्हर्स यांचे खूप आमार मानले. मिततेस्‌ 
सीळेर्स स्वमावानें फारच चांगल्या होत्या. त्यांनी माझें चचांगळें आदरातिथ्य 
केळे व जर्मनीस परत येण्यास सांगितलें. एवढेंच नव्हे तर॑ “ तूं जर्मनींत 
शिकायला कां येत नाहींस £ १? अर्से त्या म्हणाल्या. आम्ही पुष्कळ फोटा 


33. 


काढले. त्यांचा मुलगा मला स्टशनवर पोचवायला आला होता. 


असो. सकाळीं १०-२५ च्या गाडीने माँ दुवुर्ग सोडलें. गाडी दुपारी' 
२-४५ ला ओढनायुकला पोंचळी. ही गाडी पुढे कोळनळा जाणार होती. 
स्टेब्यनवरच आर्‌ . टी. ओ. है ब्रिटिश सैन्याचे हेड-कॉर्टर आहे. मी तेथे गेलों 
व येथे राहण्याजोगे उत्तम हॉटेल सांगू शकाल काय असें विचारलें. स्टेशन- 
समोर एक छोटेसे पण स्वच्छ हॅटिल त्यांनीं मठा दाखविलें. त्या हेंटिलांत मी 
सामान टाकलें व जोश्‍्नाव्रुक पहायला बाहेर पडलो. है लहानसे व जुन गाद 
आहे. बॉम्बहल््याच्या तडाख्यांतून हें सुटळें नाहीं. संध्याकाळी पाकॅमर्थ्य 
भटकलो. दुसर्‍या दिवक्षीं सकाळी .ळवकर उठायचे होतें म्हणून लवकर झोपी 
जायचें ठरविळें. तत्पूर्वी गरम पाण्यानें स्नान केलें. प्रवासांतीळ शिणवटा 


घालवायला स्नानाचा खूप उपयोग होतो. 

जर्मनीतील माझ्या वास्तव्याचा हा शेवटचा दिवस. उद्यां सकाळ 
दहाच्या सुमारास मी हॉलंडमधीलळ आमस्टरडॅस या गांवी पोंचेन. तिथून 
पत्र टाकीनचच« 


कळावे. ती. नाना व खी. आई यांना शि. सा. नमस्कार. 
तुज्या, 
भाऊ 


आसस्टरडम १४९ 


र कक. ह का क क किन व, “0.2 २०22 ७० फक सिह 


आमस्टरडंम 
॥ श्री॥ 
आमस्य्रडॅम ( हॉलंड ), दि. १४ ऑगस्ट, १९५२. 
प्रिय उषा; 


चुघवार दि. १३ ला सकाळी ६ वाजतां मीं ओइनाब्लुक सोडलें व जर्मन- 
हौळंड सरहद्दीवरील बेन्थम या गांवी सकाळीं ७॥ ला पोचलो. कस्टम तपास- 
णींतून सुटलो, पण पासपोरची थोडीशी मानगड झाली. 

प्रत्येक देहांत प्रवेश करण्याबददळ 'व्हसा घ्यावा लागतो. व्हिसा 
सागण्यासाठी जो अर्ज करावा ळागतो त्यांत आपण कोणत्या तारखेस त्या 
देशांत प्रवेश करणार व कोणत्या तारखेस त्या देश्याबाहेर पडणार तें लिहावे 
ळागते. मात्र त्या तारखांच्या मार्गेपुढे आठदहा दिवसांची .सवळत देण्यांत 
येते. त्यामुळें नेमकें त्याच दिवशी गेळें पाहिजे अगर त्याच दिवशी देश 
सोडला पाहिजे असे बंधन नसते. जर्मनींत दि. ला मी प्रवेश करणार आहे 
व दि. १२ ला जर्मनी सोडणार आहे असे मीं माझ्या अंजीत लिहिलें. जर्मनीत 
तीन दिवस राहायेचें असेळ तर अडीच छिलिंगांत “ द्रेन्झिट व्ह्सा 
९ एएकाझप ४152) मिळतो व तीन दिवसांपेक्षा .जास्त काळ राहायचे 
असल्यास निराळा व्हिसा ध्यावा लागतो. हा फरक मला ठाऊके नव्हता. मीं 
दि. ९ ते १२ अद्ली मुदत मागितली. त्याचा अर्थ मळा ड्रॅन्झिट व्हिसा हवा 
असा करण्यांत आला व मठा जर्मनींत फक्त तीन दिवस राहण्याचा व्हिसा 
देण्यांत आला. अथात्‌ त्यावर > व १२ या तारखा नव्हत्या; तर जर्मनींत 
केव्हांहि प्रवेश करावचा व प्रवेश केल्यानंतर तीन दिवसांत जमनी सोडायची 
असें लिहिलें होतें. हा मजकूर जर्मन भाषेंत लिहिला होता म्हणून सला हा 
करक कळला नाहीं. मीं दि. ला जर्मनीत प्रवेक्ष केळा व चौथ्या दिवशी 
म्हणजे दि. १३ला मी जर्मनी सोडीत होतों. ते सुद्धा त्या आधी सोईस्कर गाडी 
नव्हती म्हणून. मीं दि. ९ ला प्रवेश केल्याचा शिक्का पासपोर्ट-अधिकाऱ्याने 
पाहिळा, व मौ एक दिवस उद्िरां जगंनी सोडीत असल्याचें त्याच्या लक्षांत 


१५० विलायतची डाक 

आलें. मी कोठून आलो, कोठें जाणार आहे वगेरे प्रश्न त्यानं विचचारळ; व 
एक दिवस मां जर्मनींत जास्त काढल्याचे मळा माहीत आहे का, असाह 
त्यानें विचारलें. “' टॅन्झिट व्हिसाची भानगड मळा समजली नाहीं; त्यामुळ 
हा एक दिवसाचा घोटाळा झाला ” असा मीं खुलासा कला मी विद्यार्थी 
असून ऑऔळिंपिक सामने पाहून परत जात आहे व पुन्हा त्याच व्हिसावर 
जर्मनींत प्रवेश करण्याची शक्यता नाहीं हें पाहून “ ठीक आहे ” असे म्हणून 
त्यानें पासपोर्ट माझ्या स्वाधीन केला व तो निघून गेला. 

७-४५ ला गाडीने बेन्थेम सोडळें व ८ च्या सुमारास ओल्डेन्‌झाळ 
स्टेशन आळे. ओल्डेन्‌झाल है होलंडच्या सरहदावराळ पहिळें गांव; तेर्थ 
पासपोर्झ्ची व कस्टमचची तपासणी झाली. ९ वाजतां अँमर्सफरूटे या गाव गाडी 
थांबली. मळा आमस्टरडॅमळा जायचें होतें. गाडी रौटरडेम, हूक ऑफ हॉोळड 
या बाजूस जाणार होती. म्हणून असराफूट येथ मला गाडी बदलावी लागली 
स्टेशनवरील रेस्टोरंटमध्ये दूध-पाव अशी न्याहारी घेऊन ९-२५ ला मी 
आमस्टरडेमळा जाणाऱ्या गाडीत बसला, . पुण्या-पुंबईकडा!ळ विजेच्या 
एंजिनाच्या लोकल गाड्यांसारख्या पॅसॅजर गाड्यांचे हॉलंडमध्ये जाळ आह 
येथीळ पृष्कळ गाड्या विजेवर चालणाऱ्या असतात. त्यामुळें धुराने काळी छु 
झालेली स्टेशने न दिसतां एक प्रकास्ची स्वच्छता आढळते 

१०-१० ला आसस्टरडमला पाचला. कलोकरूमसध्ये सासान टाकले, 
माझी राहण्याची सोय “ वायू. एम्‌. सी. ए. २ प्रमाणेच असलेल्या * ए. एस: 

. जे. ? या संस्थेच्या वसतिग्रहांत झाळी होती. परंतु भा. प्रथम स्टरान- 
जवळच्या “ टूरिस्ट इनफर्मैशन ऑफिस ? मध्यें गेलों व आमस्टरडस शहराचा 
नकाद्या घेऊन इतर महत्त्वाच्या प्रेक्षणीय स्थळांचची ऱचौकली केली, ट्रस्ट 
इनफर्मेशान ऑकिसांना ' व्ही. व्ही. व्ही. ? असें येथ म्हणतात. प्रत्वेक 
गांवांत या कचेरीची शाखा असते. तेथें प्रवाद्यांना सर्वे माहिती पुरवून सला 
दिला जातो. होलंडमध्ये इंग्रजी जाणणारे लोक बरेच आढळतात; त्यामुळें 
भाषेची अडचण येत नाहीं 

आमस्टरडेमचा नका्या मिळाल्यामुळे * ए. एम. व्ही. जे ची 
कचेरी कुठें आहे ते समजलें व त्या ठिकाणीं मी ११ च्या सुमारास पोचला 
माझ्या वयाचे अनेक विद्यार्थी निरनिराळ्या देशांतून हॉलंड देश. बघण्यास 


आमस्टरडॅम ति, 

आ. कर. >. 
आले होते. ते सर्व जण तेथेंच उतरले होते. शिवाय अनेक डच पुळे-मुलीहि होत्या. 
त्यामुळे समवयस्क तरुणांशी बोलण्याची संधि मिळाली. माझ्या ओळखीच्या 
दोन व्यक्ति आमस्टरडॅमला होत्या. एक डॉ. एस्‌. एस. गोव्हर्स, हे धंद्यानं 
डॉक्टर आहेत. दुसरी मिस संडलोन बेली.. हीं दोघेहि डच असून माझ्याच 
वयाची आहेत. त्यांच्या गांठी पडून त्यांच्याशीं मनसोक्त गप्पा झाल्या. 

होळंडविषरयी थोडी पूर्वमाहिती सांगणे आवदयक आहे. इंग्रजींत या 
देणाला हॉलंड म्हणतात; पण खुद्द डच भाषेंत नेदरळंड म्हणतात. नेदरलंडचे 
अनेक वेगवेगळे प्रांत असून वायव्येकडील प्रांत नॉर्थ हॉलंड व दुसरा साउथ 
हॉळंड म्हणून ओळखला जातो. या देशांतील लोकांना '“ डच ? असें इंग्रजीत 
म्हणतात. खुद्द त्यांच्या भाषेत ' डच ? हा हाव्द नाहीं व हे लोक स्वतःस 
डच म्हणवून घेतहि नाहींत. डच या शब्दाची व्युत्पत्ति मीं अनेक लोकांना 
विचारली. निरनिराळ्या लोकांनीं निरनिराळीं उत्तरे दिलीं, पण कोणारसाहि 
निश्चित उत्तर देतां आळें नाहीं. हॉलंडमध्ये सहाव्या शतकांत डिट नांवाचे 
लोक राहत असत. डच राष्ट्रगीतांत डिंट लोकांचे रक्त (121८55 0100१ ) 
असा उल्लेख आहि. त्यावरून डच हा शब्द निघाला असावा हे मत मला 
सयुक्तिक वाटलें. 

हॉलंड'चा डे पेक्षां अधिक भूमाग समुद्रसपाटीपासून खालीं आहे. निर- 
निराळी धरणें (1271785 20 १४९५ ) बांधून समुद्र थोपवून घरला आहे. 
हीं धरणें नसतीं तर समुद्राचे पाणी देशांत खूप आंत घुसले असतें. पूर्वी हा 
सर्व माग पाणी व दलदल यांनीं व्यापठेला होता. परंतु हे सर्व पाणी हटवून 
व धरणांच्या साहाय्याने थोपवून सानवानं निसगांवर सातर्‍च केली आहे 
प्रथम समुद्राच्या पाण्यामध्ये एक धरण बांधायचे व पाण्याचे दोन भाग 
करायचे. खालच्या भागांतळें पाणी पंपाच्या साहाय्यानें व अन्य रीतींनीं काढून 
टाकलें कीं समुद्राचा तळ जमिनीप्रमाणे होतो. पाणी * काढल्यामुळें साहाजेकच 
तेथीळ जमीन ही समुद्रसपाटीपेक्षां खोळ असते व आधीं बांघळेल्या धरणाने 
पाणी थोपवळें जातें. या जमिनीची मक्यागत करून तिच्यावर कुरणे तयार 
करतात. हॉलंडच्या उत्तरेस “ थुइडर झी? हे मोठें आखात असून तं सर्व 
हटविण्याचे यत्न चाळू आहेत. त्यासाठीं २७ भेल लांबीचे प्रचंड धरण बांघळें 
असून बरेंच पाणी हटविळें आहे. 


२.६ विलायतची डाक 
न्य री ज्यासी ओक की “0900116064 

माझा बहुतेक प्रवास हॉलंडच्या उत्तर भागांतच झाला. जमीन समुद्र- 
सपाटीपेक्षां लोळ असल्यामुळें कुठें एकहि टेकडी दिसत नव्हती. क्षितिजापर्यंत 
दृष्टि फॅकली तरी सर्वत्र हिरवींगार कुरणे, त्यांवर चरणाऱ्या गाई, अधूनमधून 
शेतकऱ्यांची घरें व डेअरी फार्मूस असतें लोभसवाणे हृद्य दिसतें. त्याशिवाय 
होळंडच्या पवनचक्क्या ! आतां यांत्रिक सुधारणांमुळे त्यांची संख्या कमी झाली 
आहे. पण अजूनहि कांहीं ठिकाणीं पवनचक्ड्या दिसतात. निसर्गतः मिळणाऱ्या 
वाऱ्याचा उपयोग करून, नैत्तर्गिक शक्ति निर्माण करून पाणी हटविणे, धान्य 
दळणें वगेरे कामांताठीं या पवनचक्क्यांचा उपयोग होतो. 

हॉलंडमध्ये दिसणारी आणखी एक गोष्ट म्हणजे पाण्याचे कालवे. 
समुद्राचें पाणी हटवितांना अश्या तऱ्हेचे कालवे मुद्दाम राखण्यांत आळे. कारण 
पाण्याची पातळी समान जागेवर ठेवण्यास हे कालवे आवइय़क आहित. समुद्राचे 
पाणी आंत आल्यास प्रथम तें काळ्व्यांतून फिरवळें जाईल व धोका कमी 
होईल. या काळ्व्यांचा रहदारीस कांहीं ठिकाणीं उपयोग केला जातो. विशेषतः 
आमसस्टरडॅम राहरांत तर असे अनेक कालवे दिसतात. 

शेती व शेतीवर अवलंबून असलेले धदे हे हॉलंडमधील लोकांचे मुख्य 
व्यवसाय आहेत. उंच भागांत शेती असून कडघान्यें, बटाटे व बीट हे पीक 
तेथें काढतात. ज्या ठिकाणीं खोळ जमीन आहे तेथे फक्त कुरणे असून गाईच्या 
दुधापासून चीज व लोणी तयार करतात. कोंबड्यांपासून अंडी निपजवतात- 
गाई, डुकरें इ० प्राण्यांचे मांस परदेशी पाठवतात. मच्छोमारीचा धंदा त्या- 
खालोखाल चालतो. उत्तरेकडील सर्व खेड्यांतून हा धंदा विशेष चालतो. 
हॉलंडमध्ये उद्योगधंद्यांची वाढ होऊं लागली आहे. दक्षिणेकडे कोळशाच्या 
खाणी आहेत. शिवाय फिलिप्स रोडेओ आणि बल्ब इ० विञअर्ची उपकरणीं 
तयार करण्याच्या कारखान्यांचे आयंधवन हे गांव आगर असून २५ हजार 
छोक तेथें कामावर आहेत. आमस्टरडॅम व रॉट्रडम हीं प्रमुख बंद्रें आहेत. 
युरोपचा फार मोठा व्यापार या दोन बंदरांतून चालतो. 

हेलिंडचा राज्यकारभार लोकशाही असून राज्यसंस्थेच्ची सध्यांनचची प्रमुख 
राणी ज्युलिआना ही आहे. येथें इंग्लंडप्रमाणेंच दोन सभा ( ०५5०५) 
आहित. त्यांपैकी पहिली सभा ही लोकसभेसारखी (]य०प52 ०0 (00111015) 
असून ती सर्व लोकांनीं निवडलेळी असते. वयाची तेवीस वर्षे पूर्ण 


अल्कमार - चीज मार्केट (लंड - कालवा आणि पवनचक्की 


आमस्टरडेम १५३ 
का त १8. : निकी 
झालेल्या प्रत्येक नागरिकास मताधिकार असतो. राणी स्वतः आपले मंत्री 
निवडते. हे संत्री दोन्ही सभांना जबाबदार असतात. हॅलंडची राजधानी 
आमस्टरडॅम ही असली तरी राज्यकारभार हेग येथून चालतो. सप्टेंबर 
महिन्याच्या तिसऱ्या मंगळवारी पाढंगेंट सुरू होते. राणी ज्युल्िाना ही 
सोनेरी कोचांतून मिरवणुकीने येऊन रायडरझाल या पार्लमेंटच्या इमारतीत 
सर्व सदस्यांचेसमोर भाषण करून पालमेंट उघडल्याचें जाहीर करते. मी 
हॉलंडमध्ये होतो तेव्हां बराच काळ राज्यकारभार स्थगित "होता; कारण 
वार्ढगेटमध्यें कोणत्याहि एका पक्षाचें बहुमत होऊं शकत नव्हतें. त्यामुळें एक 
तऱ्हेची कोंडी (1००१1००) तयार झाली होती. 
हेळिंडमध्ये धार्भिक दृष्ट्या निम्भे लोक प्रॉटेस्टंट असून एक-तृतीयांश 
लोक कॅथॉलिक आहित. उत्तरेस प्रॉटेस्टंट लोकांचें प्राबल्य आहे तर दक्षिणेस 


५-५ 


४४ ५- 


डच भाषेवर जर्मन, इंग्रजी व फ्रेंच या तिन्ही भाषांची छाप पडली 
आहे. पुष्कळांना इंग्रजी व फ्रेंच या दोन्ही भाषा येतात. डच भाषेंत "जी 
(७) या अक्षराचा उच्चार ८ हू? असा करतात. उदाहरणार्थ “ गिल्डर ? 
(पपतध) हे त्यांचे नाणें. हा शब्द डचमध्यें ' ७०[तदा २ असा लिहितात. 
पण त्याचा उच्चार मात्र ' हिल्डन? असा करतात. १०० सेन्ट्स म्हणजे 
१ हिल्डन, म्हणजे २ शिलिंग. 
____ हेळिंडमध्ये इंडोनेशियन लोक खूपच आढळतात. शिक्षणासाठी येणारे 
इंडोनेशियन विद्यार्थी आणि व्यापार व उद्योगधंद्यांताठी येऊन स्थायिक 
झालेळे इंडोनेशियन लोक पुष्कळ आढळतात. त्याशिवाय डच व इंडोनेशियन 
यांचा संकर होऊन निर्माण झालेली प्रजाहि आढळते. डच लोकांचें इंडोने- 
शियावर वर्चस्व आहे. तसेच इंडोनेशियांतील सुशिक्षित लोकांना डच भाषा 
येते. त्यामुळें हॉलंडमध्ये या लोकांचा भरणा आहे. 

आसस्टरडॅम'ची लोकसंख्या ८॥ लाख आहे. कला व शास्त्र या दृष्टीने 
त होळंडचें केंद्र आहे. या शहराचे खरें सौंदर्य कशांत असेळ तर तें काळव्यांत 
होय. सर्व-द्ाहरमर निरनिराळे ६० कालवे आहेत. या कालव्यांची आंखणी 
योजनाबद्ध आहे. कालव्यांच्या दुतफो लहानमोठे रते, झाडे वगेरे असून 
त्यांपीकडे दुतर्फा इमारती आहित. कालव्यांवर निरानेराळे ४०० च्यावर 


१५४ विलायतची डाक 


२-“५-“-“-“५-“५-€५-“५-<५-<५-<५-<५<५<५/१ णक क्ला क क क ७.७७ -..-2)”” 2” -“*““*“€“*“ 


पूळ आहेत. त्यामुळें गांवास विशेष शोभा आली आहे. काल्व्यांतून बोटांची 
सारखी रहदारी नसळी तरी ल्हान बोटींतून प्रवाशांना आमस्टरडॅम 
दाखविण्याची सोय आहि. सुमारें तास-दीड तासांत बोटीतून शहर बघतां येतें- 
पुळावरून बस किंवा टूम जात आहे व पुलाखाळून बोटी जात आहित है 
दृद्य रम्य दिसतें. 

आमस्टरडेमला निरनिराळ्या सत्तरच्यावर म्यूझियम्स आहेत. त्यांपैकी 
रिक्त म्यूझियम ही नेशनल आर्ट गेलरी होय. युरोपांत चित्रकलेची जी 
प्रेक्षणीय प्रदर्शने आहित त्यांत या म्यूश्षियमची गणना होते. स्म्त्रान्ट 
( रि20०१॥त८) या प्रसिद्ध डच चित्रकाराचें ' नाइट वॉच ? हे चित्र 
उत्कृष्ट आहे. त्याशिवाय व्हमीर, फ्रॅन्स-होल्स, जॅन स्टीन वगेरे नामांकित 
चित्रकारांची चित्रें येथें पहायळा मिळतात. या म्यूझियममध्यें प्राचान 
शिल्पकलेचे प्रदर्शनहि आहे. विशेषतः जावा, सुमात्रा वगैरे ठिकाणी प्राचीन 
हिंदु संस्कृतीचे जे अवदोष सांपडले आहेत तेहि या प्रदर्शनांत ठेवळे आहेत. 
सन ९०० ते ११०० या काळाला ' हिंदु जावानीज ( ्रिणिवेप 19०7९५८) 
काळ ? असें म्हटळें असून स्तूपांचे अवशेष, बुद्ध, ळोकेश्वर, विष्णु, गणप'7 
त्रिमूर्वे, बोधिसत्त्व, शिव, नटराज, मुरलीधर कृष्ण, नातह; उभा; दिव- 
पार्वती इ० हिंदु देव-देवतांचे पुतळे या प्रदर्शनांत, एवढ्या दूरवर पाहून 
मला फास्च आनंद झाला. त्यांचे फोटो घ्यायळा परवानगी नव्हती. 

दुसरे प्रेक्षणीय प्रदर्शन म्हणजे ट्रेंपिकल म्यूझियम. त्यांत अतिपूर्वेकडीळ 
देशांतील चित्रकला व हस्तकोटल्य यांचें प्रदर्शन आहे. याशिवाय त्य 
भागांतील झाडे, फळें, प्राणी, पक्षी यांचे नमुने ठेवळे आहेत. विषुववृत्तावर & 
दाट जंगलांचे कृत्रिम नमुने करून ते तेथें मांडळे आहेत. कॉफी, चहा, नारळ? 
तंबाखू; भात, रबर इ० पिकांची वाढ क्षी होते तेंहि दाखविलें आहे. 

या शहरांतून आमस्टल ( 1४5८८1) ही नदी वाहते. समुद्राचे पाणी 
अडविण्यासाठी या नदीच्या मुखावर धरण (13311 ) बांधळें होते. यावरूनर्च 
आमस्टरडेम हे नांव या शहरास पडळें आहे. 

युरोपांत सर्वत्र बसेस एकमजली आहित, आमस्टरडॅमळा - बसमधून 
जाण्याचा मळा एकदांच प्रसंग आळा. बसमध्ये कंडक्टरहि नव्हता. बसठा 
एकच दार असतें व तेहि ड्रायव्हरजवळ. बसमध्ये शिरल्यावर कोठें जायचे ४ 


क 


डच धरणाची रोमहषक कथा *“ १५५ 


-_*.<*-“४८५-/५८/५-५-/५/५६-/५/५८/५६८५८ 


ड्रायव्हरला सांगायचे व तो तिकिट फाडून देतो. त्याचेजवळ एक बंदं पेटी: 
असते. त्या पेटींत पैस्ते टाकायचे. मजजवळ तिकिटास लागणारे सुटे पैत्ते नव्हते 
मीं ड्रायव्हरजवळ मोड मागितली. तो म्हणाला, “ पेटी बंद आहे. त्यांत पेसे 
टाकायला हवेत. मी मोड देऊं रकत नाहीं. ? मळा फार आश्चर्य वाटलें. पण: 
तेवढ्यांत एका सह-प्रवाश्याने मळा मोड दिली व माझे काम भागलें. बसमध्ये 
मोड मिळूं शकत नाहीं ही गोष्ट मळा फक्त येथेंच पहायला मिळाली. 

आमस्टरडॅम राहर पाहण्यांत सबंध दिवस घालवल्यावर सी संध्याकाळीं 
डॉ. गोव्हर्स यांना भेटण्यास गेलों. बराच वेळ आमच्या गप्पा झाल्या. नंतर 
मिस मॅडलोनळा भेटायला जायचे आम्हीं ठरविलें. पण फोन केला तर ती घरी 
नव्हती असे कळलें; म्हणून उद्यां सायंकाळी आम्ही दोघे येऊं असा. निरोप 
ठेवला. रात्रीं ११ वाजतां मी खोलीवर परत आलां. 

हॉळंड पाहण्याची खरी मजा शहरांत नसून खेड्यांत आहे; व म्हणून 
उरलेले दोन दिवस आमस्टरडेसच्या बाहेर हिंडायचें असें मीं ठराविळें आहे. 
तेथील अनुभव पुढील पत्रांतून कळवीन. 

कळावे. ती. नाना व सो. आई यांना शिरसाष्टांग नमस्कार. 

तुझा, 
भाऊ 
९१७०104 
पत्र २० बे 
भ र 
डच धरणाची रोमहषेक कथा 


॥ श्री॥ 
आमस्टस्डॅम ( हॉलंड ), दि. १६ ऑगस्ट, १९५२ 

प्रिय उपास सप्रेम आशीर्वाद, 

आमस्टरडॅम दाहराचे दोन भाग आहेत. एक उत्तर व दुसरा दक्षिण.. 
या दोन्ही भागांच्या मध्यें एक खाडी आहे. पण पूळ बांधल्यास जहाजांच्या 
वाहतुकीस अडथळा येतो म्हणून अजूनहि हे दोन भाग अलग आहेत. या 
शहरांत ४०० पूल असूनहि हे दोन प्रमुख भाग जोडळे गेले नाहीत याचे 
आश्चर्य वाटते. या दोन भागांत जाण्यायेण्यासाठी प्रचंड बोटींची सतत 


_ >५<५<५८“५“५“५“५- 


१५६ ' विलायतची डाक 


जज्ज ज्ञा 


५४४” 


रहदारी चाळू असते. माणसें, सायकली, मोटारी इत्यादींची ने-आण अहोसत्र 
चाळू असते. सायकली व माणसें यांना मोफत नेळें जातं. मोटारींना तेवढा 
आकार पडतो. र ; 
आमस्टरडेमच्या उत्तरेस त्रॉक या खेंडेगांवांत चीज-फार्म असून ९ 
चघायळा मी गुरुवारी ( दि. १४ ला) सकाळीं १०॥ वाजतां निघाढा- 
ग्रथम एका बोटीतून दक्षिण आमस्टरडेममधून उत्तेरेस गेलों. तासाभरात 
ओकला पोंचळॉ. हे एक छोटेंते पण सुंदर खेडें आहे. आसपास हिरवींगार ऊर 
असून त्यावर असंख्य गाई चरत होत्या. खेड्यांत कमालीची स्वच्छता 
आढळली. चीज-फार्मवर काम-करणाऱ्या एका ग्रहस्थाळा इंग्रजी येत होत. 
चीज कसे तयार करतात हें सर्व त्यानें मळा प्रत्यक्ष दाखविळें. गाईचा गाठ; 
दूध तापविण्याचें व घुसळण्याचें सामान, चौज दाबून त्यांतून पा" बाहर 
काढण्याचें यंत्र वगैरे गोष्टी पाहायळा मिळाल्या. शेतकऱ्याची निजण्याची 
जागा मळा आवडली. भिंतींतच एक मोठें कपाट होते. त्या कपाटाला दात 
खण. वरच्या खणांत शेतकरी व त्याची बायको यांचा बिछाना असत” 
खालच्या खणांतील गादीवर त्यांचीं मुळें झोपतात. कपाटाला दोन दारे असून 
आंत शिरल्यावर दार बंद करून ध्यायचें. नयी 
ऱचीज-फार्मवर काम करणाऱ्या बायका खेंडेगांवच्या पोषाखांत होत” 
एका विरिष्ट तऱ्हेच्या पांढऱ्या कापडावर काळ्या पट्ट्या असलेला परकर; काळा 
ब्लाउज व उंच पांढरी तिकोनी टोपी हा त्यांचा पोषाख पाहून खूप मजा 
'वाय्ली. पुरुषांचाहि पोषाख काळ्या रंगाचा व वर मुसलमानी फेज कॅपप्रमाण 
-टोपी आणि पायांत लांकडी बूट. 
तास-दीड तासांत चीज फार्म पाहून झालें. ब्रॉकच्या उत्तरेत ५ 
मेळांवर व्होलेन्डेस हें गांव आहे. तेथील रहिवासी जुन्या काळ'चा राष्ट्रीय 
पोषाख घाळून हिंडतात व तो फार गमतीदार असतो असें समजलें, म्हणून 
: मी तेथे गेलो. हे गांव मच्छीमारीसाठीं प्रसिद्ध आहे. सर्व स्त्री-पुरूष रंगीबेरंगी 
राष्ट्रीय पोषाख घालून हिंडत होते. त्या खेड्याचें तें वैशिष्ट्य कायम ठेवण्याच 
_ तेथील लोकांनीं ठरावेळें आहे. मात्र ते पोषाख पाहण्यासाठी अनेक प्रवा 
तेथ येतात. त्यामुळें त्या शहराला थोडेंसं व्यापारी स्वरूप आलें आहे. सायंका 
५ पर्यंत त्या खेड्यांत भटकून नंतर मी आमस्टरडेंमला परत आलो. 


उच धरणाची रोमहषक कथा १५७ 


७ट-टाधटध--धशध£शध£४४-५- 


संध्याकाळीं जेवण आटोपल्यावर मी व डॉ. गोव्हरस असे दोघे जण मिस 
मेंडळोनकडे गप्पा मारायला गेलो. आदल्या दिवशी तिळा फोनवरून निरोप, 
ठेवला होता त्याप्रमाणें ती घरी थांबली होती. त्याच वेळीं तिचा एक सित्र 
मायकरेळ पोडय़ुलस्की हा तेथे आला होता. मायकेलचे वडील पोलिश, आई 
नोविजियन, सारें आयुष्य अमेरिकेंत गेलेळें, पण सध्यां तो हेलिंडमध्ये राहत 
होता. आम्ही चौघांनी खूप गप्पा मारल्या. निरनिराळ्या देशांतील निरनिराळ्या 
वेशिष्ट्यांवर खूप चर्चा झाली व दुसर्‍या दिवशी सायंकाळी पुन्हां भेटण्याचे 
ठरून रात्री ११ वाजतां आम्हीं एकमेकांचा निरोप घेतला. 

अुक्रवारीं सकाळी मी अल्कमार या गांवी गेलो. हें खेडे आमस्टरडेमच्या- 
वायव्येस २० मैलांवर आहे. दर शुक्रवारी तेथें चीज मार्केट भरतें असें ऐकले 
होतें म्हणून मुद्दाम गेलो. जुन्या काळीं चीज माकेट जतें भरत असे तसें हँ 
मार्केट भरते. मजसारख्या बघायला आलेल्या लोकांची अफाट गदी असते. 
जो तो केमेऱ्यावर फोटो काढीत होता. मार्केटचे मुख्य आकर्षण म्हणजे 
'चीजची ने-आण करणारा नोकरवर्ग, या नोकरांचा पोधाख पाहण्यासारखा होता. 
पांढऱ्या लांब विजारी, पांढेर फुटू शर्टस, डोक्यावर रंगीत टोप्या. कोणाच्या 
तांबड्या, कोणाच्या हिरय़ा तर कोणाच्या पिवळ्या. लांकडी फळ्यांवरून 
'चौजची ने-आण होत होती. त्या फळ्यांच्या दोन टोकांना दोऱ्या बांधून त्या 
दोऱ्या खांद्यामोंवती अडकवून हे लोक ऱ्वीज आणीत होते. कामाच्या 
गडबडींतहि प्रेक्षकांच्यामधून नोकर लोक झटपट कुशलतेने वाट काढीत चालले 
होते.'* ही-ही ? असा तोंडानें आवाज काढून एका वेळी चीजचे दीड-दोन 
गोळे नेण्याचे काम ते करीत होते. जुन्या पद्धतीच्या काट्यावर चीजचें वजन 
करून त्याची विक्री होत होती. हा सारा देखावा इतकां छान होता कीं, 
तेथून हळावेंे वाटत नव्हतं. आपण विसाव्या शतकांत आहो याचा विसर 
पडून चौदाव्या-पंधरान्या शतकांत जन्म घेतला आहि कीं काय असे वाटण्याइत पत 
आपण तल्लीन होऊन जातों. जुन्या काळचें वातावरण टिकविण्यासाठी 
हॉळंडमध्ये विशेष प्रयत्न केळे जातात. यांत्रिक सुधारणांचा र्सहीन प्रवाह 
पाहून उबगलेल्या मनाला हं जुनें पण जिवंत वातावरण पाहून प्रसन्न वाटतें. 

बारा वाजतां हें मार्केट बंद झाल्यावर मी एक प्रसिद्ध धरण (1291९८ ) 
पहायला गेलो. हॉळंडच्या उत्तर टोकाला ' डेन ओव्हर? हे गांव असून तेथें हे 


-१५८ विलायतची डाक 


-र४८-५--- -:-:-<५-५८-५८-५८-६८-८-५८-८---५८-५८-६ ५<५५५-५८५८५/५८/४५/४४४५<५४€शश€ 


*घरण आहे. अल्कसारपासून २५ मैल अंतर आहे. मी बसनें तेथें दीडच्या 

सुमारास पोहोंचलो. 
या धरणाचा इतिहास मोठा रोमहर्धेक आहे. हॉलंडच्या उत्तरेस जो समुद्र 

आंत घुसला आहे त्यास झुइडर झी ( टप्पतृटा 28० ) म्हणतात. हा स्व 
भाग हटवून तेथें जमीन तयार करण्याचे प्रयत्न अनेक शतके चाळू आहेत. 
१५्या दातकाच्या आसपास बराच समुद्र हटवला जाऊन झुइडर झीऱचा हल्लांचा 
आकार त्याला प्राप्त झाला. तेथें जमीन करण्या'ची कल्पना मुख्य मंत्री डॉ. लेळो 
यांची. इ. स. १९१६ मध्ये त्यांनीं या योजनेस राष्ट्राची अनुमाति मिळविली 
सुखातीला-मध्यभागीं ब्रीशञन्ड हें कृत्रिम बेट तयार करण्यांत आळे. धरण 
“बांधण्यास अनेक ठिकाणीं सुरवात झालो. समुद्रहि फारसा खोळ नव्हता 
त्यामुळें पुष्कळसे काम झटपट झालें. जसजसे धरण पुरें होऊं लागळें तसतशा 
“अडचणी वाढूं लागल्या. समुद्राच्या लाटांचा तडाखा ह्या एकाच भागावर 
बसूं लागला. जोरजोराचे प्रवाह वाहूं लागळे व सर्व धरणच्या घरण वाहून 
जाईल कीं काय अश्ी भीति वाटूं लागली. निरनिराळे शास्त्रीय उपाय योजून 
हा दाब कमी करण्याचे यत्न झाले. शेवर्टी मानवी प्रयत्नांना यर येऊन 
- अखेरचा उरलेली फट बुजविण्यांत आली. तो दिवत्त २८ मे १९३२, ड्पारीं 
१ वाजून २ मिनिटे. त्या वेळीं आसपासच्या जहाजांनी दिंगें फुकली व 
-मानवार्ने आपला विजय साजरा केला. ज्या ठिकाणीं शेवटची फट 

तेथें एक स्मारक उभारळें आहे. त्याच्या एका बाजूस “ या ठिकाणीं २८ मे 
१९३२ रोजीं धरणाचे काम पूर्ण झाळें ” असें कोरळें आहे. दुसर्‍या बाजूस 

ज॑ राष्ट जिवंत राहतें तेंच आपल्या भावी काळासाठीं नवर्चना करूं राकत 


(& 2 यक पाश [1४९5 ७पां]तड ४: 105 पिपपा८) असे वाक्य 
कोरले आहे 


या धरणाची रुंदी अडीचक्षें फूट आहे. धरणावरून मोटारींसाठीं 6 

उत्कृष्ट रस्ता बांधळा आहे. सायकलस्वार व पादचारी यांच्याकरितांहि खतंत्र 

ी 'रस्ते आहेत. रेल्वेर्ता अजून बांधला नाहीं, पण त्यासाठीं जागा ठेवळी आहे 

ह घरण बांधण्यास ५०० जहार्जे वाळू लागळी व १२ कोटी हिल्डन म्ह्णजे 
१८ कोटी रुपये खर्च आला. 


धरण तांश्रणे ही नुसती सुरवात होती. पंपाच्या साहाय्यानें पाणी 


डच धरणाची रोमहर्षक कथा १५९ 
काढून सर्व झुइडर झीच्या जागीं जमीन करणें हें काम राहिलेंच होतं 
धरणाची बांधणी चाळू असतांना वीरिंजर या भागांतील पाणी काढून तेर्थे 
शेती करण्यालायक जमीन तयार करण्यांत आळी. १९२३७ ते ४२ या काळांत 
दुसरा तुकडा तयार झाळा. याप्रमा्ण हळूइळू सर्व भूभाग तयार होईल. 
शास्त्रीय ज्ञान व यंत्रसापुग्नी यांच्या बळावस्च हें काम सुलभ झालें. नवे रस्ते, 
नवी घरे इ० वांधलीं जाऊन हा भाग तयार झाला. प्रत्येक घरांत टेलिफोन, 
वाहतें पाणी, ड्रेनेज इ० सोयी केल्या अहित. आतां या भागांत अनेक खेडीं 
वसली आहेत व नर्वे जीवन सुरू झालें आहे. 

१९४० सालीं दुसरे महायुद्ध सुरू झाळे. हेलिंडचा सर्वे भाग जनांनी 
व्यापळा. १९४५ पर्यंत या धरणाच्या आत्तपासच्या प्रदेशांतील व वी रिंजर 
येथीळ जीवन सुरळीत चाळू होते. पण त्यानंतर हॉलेंडमधील क्रांतिकारक या 
भागांत भूमिगत झाल्याचा जर्मन सैन्याला संशय आला. हे क्रांतिकारक 
सहजासहजीं सांपडत नाहींत असें पाहून वीरिंजस्चे रक्षण करणाऱ्या धरणाला 
सुरुंग लावून भगदाड पाडण्यांत आलें. ही गोष्टी १७ एप्रिल १९४५ ला 
'घडली - आणि त्यानंतर बरोबर १७ दिवसांनीं जर्मनी हरण आला ! पण 
जभैनीच्या या कृत्याने वीरिंजर्चा भाग जल्मय झाला. पिके, घरें; खेडी हे 
सर्व वाहून गेलें. डच सरकारनें अधिकारावर येतांच पुन्हां ल्गेच २१ जूनला 
भगदाड बुजविण्यास सुरवात केली. ५ ऑगस्टला ते काम पूर्ण झालें. 
नाताळच्या आंत सर्व पाणी काढण्यांत आलें. इतक्या घाईने काम केल्या- 
मुळें रस्ते व 'काळवे सुरक्षित राहिले. - अशी ही या धरणाची कथा आहे! 

हॉलंड हा लहानसा देश आहे. त्या मानाने लोकसंख्या वाढती आहे, 
म्हणून समुद्र हटवून, नवीन जमीन तथार करणें व ती लागवडीखाली आणणें 
हा खटाटोप येथें सारखा चाळू असतो. या उपायाचा अवलंब करून हे राष्ट्र 
जिवंत राहण्या'चा प्रयत्न कर्रींत आहे. 4 

“ माझ्या. जीवनाचा--मी'च शिल्यकार, स्वर्गीय मंदिर--उभारीन ! ? 
ही काव्योक्ति या राष्ट्राने खरी करून दाखविली आहे. 

धरण पहायला आलेल्या प्रवाशांत एक हिंदी ग्रहस्थ होते. होळंडमध्यें 
दिंदी ढोक क्चितूच दिसतात. त्यामुळे ताहजिकच आम्ही बोलायला सुरवात 
केली. श्री. आचार्य म्हणून बंगलोरचे ग्रहस्थ होते ते. यूनेस्कोच्या योजनेत ते 


१६० बिलायतची डाक 


०>५८८८--/-/८ 


उत्तर आफ्रिकेत आळे होते व सध्यां रजा घेऊन हॉलंडला आपल्या इच 
मित्राचा पाहुणचार घेण्यासाठीं आले होते. त्यांच्या विनंतीवरून त्यांच्या 
मोटारीतून मी संध्याकाळीं सहाच्या सुमारास आमस्टरडॅमला परत आलो. 

जेवण उरकतो तोंच माझे मित्र डॉ. गोव्हर्स व इतर मंडळी मठा 
मेटण्यास आलीच. आज संध्याकाळीं मेटायचें काल ठरलें होतेच. डॉ. गोव्ह्स 
आपली मोटार घेऊन आले होते व मोटारीतून दक्षिण हॉलंडचचा कांहीं भाग 
मळा दाखविण्याचे त्यांनीं योजिले होतें. त्याप्रमाणें त्यांच्या मोटारीतून आम्ही 
आमस्ट्रडॅम विमानतळ, हार्लेम हे गांव, सँडपोर्ट व ब्लाऊभेनपोर्ट ही नैक्रतत्ये- 
कडील बंद्रें वगैरे भागांतून ६०-७० भेलांचा प्रवास करून राची १०॥ ला 
आमस्टरडॅमळा परत आलो. हवा उत्तम होती म्हणून उघड्यावर असलेल्या 
एका कॅफेमध्ये आम्ही कॉफी पीत बसलो. डाशीं उघड्यावर्ची कॅफेज़ू हॉलंड- 
मध्ये मरपूर आढळतात. दुसऱ्या दिवशीं उजाडत आमस्टरडॅम सोडण्याचा 
माझा बेत होता. म्हणून माझ्या मित्रांची मेट होण्याचा हा रोवटचा प्रसंग 
होता. गप्पा खूप रंगांत आल्या. कॉफीचा एक कप संपला काँ दुसरा 
मागवळा जाई. अते प्रत्येक जण माझे आदरातिथ्य करीत होता. शेवटी 
गप्पांच्या भरांत रात्रीचा एक वाजला तरी आम्हांला त्याचा पत्ता लागला 
नाहीं ! कॅफेचा भनेजर म्हणाळा; “ कॅके बंद करण्याची वेळ झाली आहे. 
तेव्हां आम्ही नाइलाजाने उठलो. माझ्या चार डच मित्रांचा निरोप घेण्याची 
पाळी आली. आम्ही सर्वजण एकमेकांच्या हातांत हात घाळून रत्त्या 
चाललो व त्या सर्वोनी मळा माझ्या राहत्या ठिकाणापर्यंत पोचविले. शेवटी 
आर्त मनानें आम्हीं एकमेकांचा निरोप घेतला. 

रात्री उशिरां झोपलो तरी सकाळीं थोडें लवकर उठावें लागले. न्याहारी 
करून है पत्र लिहायला घेतळें. आज आतां १० च्या गाडीने मी आमस्ट्स्डेर 
सोडून हेगळा जाणार आहे. तिथून पत्र पाठवीनच. 

कळावें, ती. नाना व सो. आई यांना शि. सा. नमस्कार- 
तुझा, 
भाऊ 


हेगमघील आकषण १६१ 


पत्र२श्वें 
हेगमधील आकर्षणे 
॥श्री॥ 
रोंटरडेम,( हॉलंड ), दि. १७ ऑगस्ट, १९५२. 
प्रिय उषास अनेक आशीर्वाद. न 

शनिवार दि. १६ रोजीं दुपारी ११ वाजतां मी आमस्टरडमहून 
हेगला आलो. 

हेग शहराची वस्ती ५॥ लक्ष आहे. बिनेनहॉफ हा या दाहराचा सवीत 
जुना भाग असून तेथें जुन्या काळच्या बऱ्याच इमारती दिसतात. हेगला खरें 
महत्त्त्र येथील शांति-प्रासादा (7९१९८ ?3 19०2 ) मुळें आलें आहे. या राज- 
वाड्यांत तडजोडी घडविण्याचे कायमचे न्यायालय ( 0८४१60 (०पा 

जा &फाप१णा) आणि आंतरराष्ट्रीय न्यायालय ( एए८८1810141 
टग्पः८ ० ]५५४८८) या दोन संस्था काम करतात. या संस्थांचा इतिहास 
मनोरंजक व उद्बोधक आहे. ? 

१. तडजोडी घडवून आणण्याचे न्यायालय :$-- १८९८ सालीं 
रशियाचा झार दुसरा निकोलस यानें एक जागतिक शांतता, परिषद्‌ भरवि- 
ण्याची योजना मांडली. ही पहिली शांतता परिषद्‌ १८९८ सालींच “ वनसदना 
(८ य०्प$2 11 ८ 0१००१५ ) मर्ध्ये मरळी. वाढत्या शस्त्रनिर्मितीला 
आळा घालणें हा या परिषदे'चा मुख्य हेतु होता. पण या बाबतींत परिषदेला 
अपयश आलें. मात्र दोन राष्ट्रांतील (तंटे मिटविण्यासाठी तडजोडी घडवून 
आणण्यासाठी एक कायमचे न्यायमंदिर स्थापण्याचा निर्णय या पारेषदेंत 
घेण्यांत आला. प्रत्यक्ष कोर्टाची स्थापना कांहीं झाली नाहीं. पण या न्यायालयास 
मान्यता देणार्‍या प्रत्येक राष्ट्राने चार मध्यस्थांची ( 1010190015 ) नांवें 
पाठवायची च दोन राष्ट्रांत तंटा नि्साण झाल्यात या यादींतून प्रत्येक राष्ट्राने 
दोन मध्यस्थ सुचवायचे. दोन राष्ट्रांचे असे चार मध्यस्थ येतील. पांचवा 
मध्यस्थ त्या 'चार मध्यस्थांनीं सुचवाय'चा, या पांच जणांनी त्या दोन राष्ट्रांतील 

वि. ११ 


१६२ विलांयतची डाक 


-*.४-४-”६”५-५ 


तंटा सोडवायचा असें ठरळें. तंटा मिटल्यावर साहजिकच मध्यस्थांचें काम सपे 
व न्याबाळयहि बरखास्त होई. या न्यायालयावर देखरेख ठेवण्यासाठी एक 
नियामक मंडळ ( 3०91१ ० 191:2८1015) नेमण्यांत आलें. त्या संडळा'चे 
सदस्य म्हणून निरनिराळ्या देशांचे जे वकील हॉलंडमध्ये असतील त्यांची 
नेमणूक करावी असे ठरलें. आतांफ्येत या न्यायाल्यानें २२ तंटे 
सोडविले आहेत, 


७>>->०>>-2-४४५/--->>> 


२. शांति-प्रासाद:-- १८९८ सालीं भरलेल्या शांतता-परिषदेत 
प्रामुख्यानें भाग घेणाऱ्या फ्रेडरिक द मार्टेन्त ( रशियन कोन्सिळर ऑफ स्टेट) 
याच्या मनांत तडजोड घडवून आणणाऱ्या न्यायालया'ची स्वतःची अक्की एक 
इमारत असावी असे आलें व म्हणून १९०० सालीं बलिंनमधील अमेरिकन 
वकिलाची गांठ घेऊन या इमारतीस कोणी अमेरिकन नागरिक आर्थिक 
साहाय्य करूं शकेळ का अशी त्यानें विचारणा केली. तेव्हां अंडरय्‌ कार्नंजी या 
धनाढ्य अमेरिकन ग्रहस्थाचें नांव पुढें करण्यांत आलें. अँंडू्यू कार्नेजी हा एका 
गरीब स्कॉटिश विणकऱ्याचा मुल्गा होता. पुढें त्यानें आपलें नक्ीब काढलें- 
अमेरिकेत तो एका पोळादाच्या कारखान्याचा माळक बनला. तडजोड घडदूर 
आणण्याच्या न्यायाळ्याच्या इमारतीसाठी, १५.बक्ष डोळसंची मदत करण्याचे 
त्याने कबूल केलें. या इमारतीस शांति-प्रासाद हें नांव द्यायचे ठरळें. इमारत 
हेगळा बांधायचे आधींच ठरलें होते. निरनिराळ्या शिल्पकारांकडून इमारतीचे 
रचना मागविण्यांत आली. एका फ्रेंच शिल्पकाराची योजना मंजूर झाली व 
१९०७ सालीं बांधकामाला सुरुवात , झाली. त्याच सुमारास दुसरी द्ांतता 
परिषद्‌ भरली. ही इमारत बांधण्यास प्रत्येक राष्ट्राने काहींना कांहीं सामान 
द्यावे अशी फ्रेंच प्रतिनिधीने सूचना मांडळी. त्याप्रमाणें प्रत्येक राष्ट्राने चिर 
लांकूड, दगड इत्यादि सामान दिलें. इमारतीच्या बाहेरचा बगीचा कसा तयार 
करायचा याविषयींची एका इंग्रजाची योजना मान्य झाली. 


२८ ऑगस्ट १९१३ रोजीं ही इमारत बांधून पुरी झाली. 


३. श्ांति-प्रासादांतील ग्रंथालय :-- रष्ट्रारा््रांत तडजोडी 
घडविणारे न्यायाल्य शांति-प्रासादांत असल्यामुळें तेथे एक आंतरराष्ट्रीय 
कायद्याचे ग्रंथालय असावें असें ठरले. त्याप्रमाणें सध्यां या ग्रंथालयात 


हेगमधील आकषण १६३ 


४४ धटध्टाध्टा 


देशोदेशीची कायदेविषयक अडीच लक्ष पुस्तकें असून कायद्याचें हें एक 
उत्कृष्ट ग्रंथालय समजले जातें. हे ग्रेथालय सर्वीना खुलें आहे. 

४. आंतरराष्ट्रीय न्यायदानाचे कायमचे न्यायालय--- 
र ऐबययाडयटयट (० खी पपएटया2पययाा ]5प2 )--- € लीग 
ऑफ नेशन्स ? च्या सनदेनुसार पहिल्या महायुद्धानंतर १९२२ सालीं या 
न्यायालयाची स्थापना झाली. पूवीच्या शांतता-परिषदेत फकत मध्यस्थांची 
नांवें सुचवून तडजोड घडवून आणणारे न्यायाल्य स्थापन झाळें होतें. पण 
आतां एक कायमचे न्यायालय -( (0पाः८ रखा ]प$०2 ) निर्माण झालें. 
र्‍या न्यायालयाचे सुरवातीस ११ न्यायाधीश क[म पहात. नंतर १५ जण कासम 
पाहूं लागळे. * कॉन्सिळ ऑफ्‌ ढीग ऑफ नेशन्स ? व ' अतेम्न्ढी ऑफ लीग 
ऑफ नेशन्स यांनी हे न्यान्याधीश ९ वषाच्या मुदतीने निवडलेले असत. 

न्यायदानाची पद्धत :---“ न्यायालयाचा निर्णय आम्ही मान्य 
करू ” असे न्यायदानापूर्वी जर दोन्ही राष्ट्रांनीं मान्य केळं असेळ तसच जो 
कांहीं न्याय दिला जाईल तो दोन्ही राष्ट्रांना बंधनकारक असतो. तंटा कोर्टापुढे 
आल्यानंतर प्रत्येक राष्ट्राने कोटापुढें आपळें म्हणणें लेखी द्यायचें असतं. 
त्यानंतर तोंडी पुरावा मांडला जातो. त्या वेळीं आपली बाजू कशी बरोबर 
आहे याचें समर्थन प्रत्येक राष्ट्राने करायचे असतें. नंतर साक्षी होतात व मग 
-न्यायाळयाचा निकाल दिला जातो. १९२२ ते ४० या'काळांत ३१ तंट्यां- 
बाबत या न्यायाल्यानें आपलीं निर्णायक मतें दिलीं व २६ तंट्यांचे बाबतींत 
सल्ट्रा दिला. हा सला बंधनकारक नसतो. 

१९४० सालीं हेलळिंड जर्मनीच्या ताब्यांत गेला व या न्यायाल्यारचें 
कामकाज बंद पडलें. 

५, न्यायदानाचं आंतरराष्ट्रीय न्यायालय ( 11८8113010181 
टग्प्पप र्य [७८० ):-- वॉशिंग्टनजवळील डम्बर्टन ओक्‌स्‌ येथे १९४४ 
सालीं भरलेल्या परिषदेत “ लीग ऑफ नेशन्स? च्या धर्तीवर जागतिक 
सुरक्षिततेसाठी एक संस्था काढण्याचे ठरलें. त्या संस्थेचा एक भाग म्हणून 
न्यायदानाचे आंतरराष्ट्रीय न्यायालय हेग येथें स्थापन करण्याचें ठरलें. ही 
संस्था आंतरराष्ट्रीय न्यायदानाच्या कायमच्या न्यायाल्याचे धर्तीवर स्थापिली 


१६४ विलायतची डाक 


४४४४४९४४९४ > ह? 


होती. १८ एप्रिळ १९४६ पासून हेंगच्या शांति-प्रासादांत या संस्थेने कास- 
काज सुरू झालें. 

द. आंतरराष्ट्रीय कायदा-स्समिति ( &८१तदर्‍ ४ 00 ॥0९- 
1032010191 1,907) :-7 १९२२३ सालीं ही संस्था स्थापन झाली. विद्यापीठाला 
मिळणाऱ्या उन्हाळ्याच्या सुटींत प्रतिद्ध प्राथ्यापकांनी विद्याथ्यीसाठी जागतिक 
कायद्यावर कांहीं व्याख्याने द्यावीत अता या संस्थेचा. मूळ हेत हीय. ही 
व्याख्याने फुकट असून त्यासाठी कांहीं शिष्यब्रत्त्याहि'ठेवल्या आहित. १९२७ 
साठी ३१ राष्ट्रांतील २५४ विद्यार्थी येथें आळे. १९५०२ साळी ४८ राष्ट्रांतील 
५१७ विद्यार्थी आळे; व ८ राष्टंतील १२ प्राध्यापकांनी व्याख्याने दिली. 

शांति-प्रासादाच्या प्रमुख दिवाणखान्यांतून हिंडण्यास परवानगी आहि. 
बरोबर वाटाडे असतात. ते निरनिराळ्या भाषांतून माहिती सांगत असतात. 


“ हे दिवे हेग-नगरपालिकेनें दिळे, हे संगमरवरी दगड इटठींतून आ”? ह 


* दरवाजे बेल्जमचे, हीं बाके ब्राझीलहून आलीं, ही तावदाने ब्रिटनने दिळी; 
हें कारंजे डेन्मार्कचे, ? अशी बारीकसारीक माहिती ते पुरवतात. 

विशेषतः न्यायदानाचे आंतरराष्ट्रीय न्यायाल्य जेथें भरते तो ' सवोच 
न्यायालय २ ( (31289८ (20८ ]५५०८७९ ) “हा हॉल उत्तम आहे. एक खूप 
मोठें टेबळ असून त्यामार्गे न्यायाधिश्ांना 'बतण्यासाठीं खुच्यी ठेवल्या 
आहेत. समोर दुभाष्रे; लघुलेखक व वकील यांच्या जागा आहित. त्यामागे 
प्रेक्षकांची बसण्याची सोय आहे. या दिवाणखान्यांत काचेची चार तावदार 
असून त्यांवर मानवाची रानटी अवस्थेपासून तों थेट राष्ट्रातील मतमंद 
युद्धाच्या मागीन सोडविणे बंद होईपर्यतच्या काळांतील प्रगती-्ची चित्रे रेखा” 
टळली आहित. भिंतीवर एका फ्रेंच चित्रकाराने काढलेलं चित्र आहि. त्यांत 
दोन योढयांना बुद्धापासून परावृत्त करण्याचा प्रयत्न क स्त्री करीत असून 
तिच्यामागे उभा असलेला पुरुष मध्यस्थीच्या सार्गानें त्यांच्यांतील मांडणं 
मिटवीत आहे असे दब्य आहे. सत्य व न्याय यांचें दिग्दर्शन करणार्‍या 
दोन स्त्रियांचे दोन पुतळे दोन कोपऱ्यांत ठेवळे आहेत. 

दुसरा महत्त्वाचा दिवाणखाना म्हणजे तडजोड घडवुन आणणाऱ्या 
न्यायाळ्याचा. तेथे मधोमध एंक मोठें टेबळ असून दुतफा खुर्च्या आहेत 
मत्येक खुर्चीवर प्रत्येक देशाचे मानचिन्ह ( (208 १70७५) आहे. या 


आ 


हेगमघील आकर्षणे १६९५ 


ाधटाधध“धध£-५६-५६-५६- 


_४-४-५. 


“*“*५-2४४५--५-*५--५-*५/५ 
खुर्च्या त्या त्या देशांच्या फ्रेंच मूळाक्षरांतील अकारविल्ह्यानुसार मांडल्या 
आहेत. मध्यभागी ठेवलेली खुची ही मुख्य चिटाणेताची. चिटणीस नेहर्मीः 
डच असतो. या खोलीचे मुख्य सौंदर्य म्हणजे मिंतींवर लटकलेले सुंदर पडदे. 
हे जपानी आहेत. त्यामुळें या खोलीला जपानी खोली असें म्हणतात. 
निरनिराळ्या प्राण्यांचे व फुलांचें जीवन त्यांवर रंगविळें आहे. सयामच्याः 
राजानें दोन प्रचंड हस्तिदंत भेट म्हणून दिले तेहि या खोलींत आहेत. सुबक 
नक्षीकाम केलेलीं दोन मोठीं चिनी मातीची भांडी चीनने दिलीं आहेत- 
स्पेनने चांदीच्या बारा दोती दिल्या आहेत. मध्यभागीं एक चांदीची मोठी 
दौत असून ती पोतुंगाळची भेट आहे. जमिनीवर उत्कृष्ट सतरंजी अंथरली 
असून ती तुर्कस्तानांतून आढेली आहे. 

अक्या रीतीनें सर्व राष्ट्रांचा एकजुटीने निमाण झालेला हा शांति-प्रासाद 
'पाहून मीं दुपारी एकच्या सुमारास हेग सोडलें व रॉटरडॅमला जायला निघालो. 
तेथें मी दीड वाजतां पोंचलो. प्रथम लंच घेतली व स्टेशनसमोरील “व्ही. व्ही. 
व्ही.रत (म्हणजे टूरिस्ट इन्फभेरान आफिसांत ) गेलां. तेवढी दुपार व 
संध्याकाळ रॉटरडॅममध्ये काढून मला दुसऱ्या दिवशीं हॅलंड सोडायचे होतें. 
त्या ऑफिसांतीळ लोकांनीं माझी राहण्याची सोय त्यांच्याच वतसतिग्रह्यंत केली 
व जेवण्याची व्यवस्था मिसेस्‌ पीअरबूम या बाईंच्या घरी केली. त्यांचें घर 
स्टेशनजवळच होतें. दुपारी २ ते ५॥ एवढ्या वेळांत बसमधून करावयानचीं 
एक सहल व्ही. व्ही. व्ही. ने आंखली होती अत्तं समजलें. बस रोटरडॅम 
शहराभोवती हिंडून येणार होती. ही सहळ मला फारच सोयीची होती, म्हणून 
मीं सहलीताठी नांव नोंदविले; व अशा रीतीर्ने घाईघाईने का होईना; 
रोटरडॅम शहर पाहण्याचे पुण्य लाभले. 

रॉटर्डेमची लोकसंख्या ६॥ लक्ष असून युरोफ्चें एक मोठें बंदर म्हणून 
त्याची ख्याति आहे. मास ही नदी शहराच्या मध्यमागांतून वाहत जाते. हे 
दोन्ही भाग नर्दीच्या खाळून जाणाऱ्या एका बोगद्यानें जोडळे आहेत. हा 
बोगदा ११७० याडं लांब आहे. गेल्या महायुद्धांत या शहरावर अतोनात 
बॉम्बवृष्टि झाली. त्यामुळें दाहरांतीलळ अनेक जागा ओताड (दिसतात. रेल्वे- 
स्टेशन भरवस्तींत असूनहि आसपास एकसुद्धा इमारत उभी नाही. आतां 
रॉटरडॅमची आधुनिक पद्धतीने पुनसचना चालू आहे. 


२१६६ विलायतची डाक 

शहरांत अनेक भ्यूझियम्स आहेत. पण मला एकहि पाहायला वेळ 
“झाला नाहीं. 

उद्या सकाळी मी हॉलंड सोडून बेल्जममध्ये जाईन. यानंतर पुन 
-मँचेस्टरला जाईपर्यंतचा माझा प्रवास सी चारच दिवसांत संपवणार आहे. 
र्‍या धांवपळीच्या प्रवासांत वाटेतील प्रदेश पाहायळाहि पुरेशी उसंत मिळेलसें 
'वाटत नाही. तरी मी मॅचेस्टरला पोंचळा कीं तिथूनच सविस्तर पत्र लिहीन 
_ 'तोंपर्येत--* व्हेसगूट ! ? र 

इराप्चा हा जो मीं धांवता प्रवास केला तो मला मोठा रम्य व उद्बोधक 
वाटला. * जग हे चचलतूचित्र आहे? ( गा 2 ए/०५1त 15 2 9559085 ०७ ) 
है प्रवासांत यथार्थतेने पटतें. हा प्रवास म्हणजे माझ्या आयुष्यांतील अमोल 
'स्म्रात ठरल याची मला खात्री आहे. वर्डखर्थ*कवीनें डॅफोडिल्सच्या फुलांचा 
एक सुंदर ताटवा पाहिळा. “ मला कधीं उदासवाणें वाटूं लागळें को तीं सुंदर 
'फुळे माझ्या नेत्रांसमोर नाचतात व मग माझें मनहि प्रस्नवृत्ति धारण करतें, 
अस्ते त्यानं म्हटलें आहे. माझ्या या प्रवासांतील सुंदर स्मराति माझ्या मनाला 
असाच दिलासा देतील असं मला वाटतें. 1 

प्रिय उषा, तुळा ती सोन्याच्या पांखराची गोष्ट माहीत आहे का? तो 
'पक्षी रोज रात्रीं बागेत यायचा व सकाळीं अचानक निघून जायचा, कुण्णाला 
दिसायचा नाहीं. सकाळी उठून बागेत त्याळा श्ोधायळा जावें तर रोज 
“सोन्याचे पीस मात्र सांपडायचें ! 

"ण भला वाटते की, आपल्या जीवनांतील आयनंदहि त्या पांखरातारखा 
आह. माझ्या या प्रवासांतील आनंद मठा आतां पुन्हां अनुभवतां येणार नाही 
'पण त्यानें माझ्यासाठी रम्यमधुर स्मृतींचीं सोन्याची पिस्ते मार्गे ठेवळीं आहेत. 

-ण ता'च आतां जतन करून ठेवायची ! 

ती. नाना व सो. आई यांना शिरसाष्ंग नमस्कार. 

तुझा, 
भाऊ 


मसननाकारितां काहीं पश्च 


[ हीं पॅत्रे सुख्यतः विद्याथ्यीकारेतां प्रसिद्ध करण्यांत येत आहेत. तीं 
ज्यांच्या वाचनांत येतील त्यांनीं तीं वाचल्यानंतर त्यांतील मजकुराचे 
मनन करावें व पुढील प्रश्नांची उत्तरें देण्याचा प्रयत्न करावा. ] 

(१) पैत्ते घेऊन परकीय विद्यार्थ्यांची (आणि इतरांचीहि.) आपल्या घरीं. 
राहण्याची आणि जेवणाची सोय इंग्लिश कुटुंबं करतात. युरोपांतील- 
इतर कांही देशांतहि अशी पद्धत आढळते. 

या पद्धतीचे फायदे-तोटे कोणते १ 
आपल्याकडे विद्यार्थ्यांकरितां अशी सोय करणें कितपत इष्ट व 
शक्‍य आहे? 1 


(२) विळायतेंतील शिस्तीसंबंधींचे कोणते उद्बोधक अनुभव या पत्रांतून 

आले आहेत १ | 

असे आणखी कांहीं अनुभव तुमच्या वाचचण्यांत अथवा ऐकण्यांत 
आले आहेत काय £ 

या दृष्टीनें आपल्या सामाजिक जीवनांत कोणत्या उणिवा 
दिसतात? 

त्या उणिवा दूर॒करण्याकरितां आपण कसा प्रयत्न करावयास 
हवा यासंबंधी कांहीं व्यवहार्य सूचना तुम्हांस करतां येतीळ काय? 


(३) विलायतेंतील नाताळसारखे सण आणि आपल्याकडील दिवाळी- 
दसरा असे सण यांची तुलना केल्यास एकमेकांच्या कोणत्या 
ऱचालीरीतीचें त्यांनीं व आपण अनुकरण करण्यासारखे आहे? 


(४) सहावे जॉर्ज यांच्या सृत्यूकडे पाहण्याचा इंग्रजांचा दृष्टिकोन कोणता 
होता £ अश्शातारख्या प्रसंगीं आपल्याकडे लोकांचें वर्तन कसें 
असतें! हा फरक कां! 


श्ष्ट विलायतची डाक 
४१४४-४५ "५७८८-०७ ७-७ ७ ३ क्क “पक कल्की 2-२... .(.... 
(५) इंग्रजांच्या विवाहपद्तींतीळ वैशिष्टये कोणती ! त्यांच्या पद्धतीतील 
कोणत्या चांगल्या गोष्टी आपणांस अनुकरणीय आहेत? आपल्या 
विवाहपद्धतींतीळ कोणत्या चांगल्या गोष्टी त्यांना अनुकरणीय 
वाटतील ! 


९६६) राष्ट्रमाषेचा प्रश्न नॉवेजियन लोकांना कसा. सोडविला १ तो प्रश्न 

संपूर्णपणं सुटावा म्हणून आतां त्यांनीं काय प्रयत्त चालविले 
आहेत ६ आपल्याकडे त्या मानानें भाषेचा प्रश्न अवघड कां? 

१७) बर्गन-ऑस्लो हा रेल्वेप्रवास विशेष।स्मरणीय कश्यामुळे झाळा! त्या. 


मवासांतील कोणत्या सोयी आपल्याकडे त्वरित होण्यासारख्या 
आहेत १ 


५८) हेलतिंकीच्या ऑलिंपिक सामन्यांत हिंदी खेळाडूनीं कोणता विदोष 
पराक्रम गाजविला? इतर देशांच्या मानानें गुण मिळविण्यास 
भारतीयांनी कोणत्या दृष्टीनं आपले. खेळ सुधारळे पाहिजेत ? 

'(९ ) पुढील ' देशांतील लोकांचे कोणते राष्ट्रीय गुण म्हणून म्हणतां 
येतीळ ! इंग्लंड, हॉलंड, नॉर्वे, फिनलंड, जर्मनी, डेन्मांके. 

(१० )) परदेदाप्रवासाचे कोणते फायदे या पत्रांतून व्यक्त होतात? 

ज्र (२ र क 

१. ) परदेशीय विद्याथ्यीनीं पाहण्यासारखी आपल्या देशांतील ठळक 

ठिकाणे म्हणून कोणतीं सांगतां येतील? त्या विद्याथ्यीच्या 

सवासाच, राहण्याची व त्यांना ती ठिकाणें. दाखविण्याची सोय 
आपण कशी करूं शकू ! 


६१२) या पत्रांच्या भागतील गुणदोष कोणते? 


